वर्ष ५ वें]  एऐएँप्रेकळ १९५९ & [अंक७वा 


राष्ट्रभाषा-प्रश्नाची यथार्थ मीमांसा . ., मं. म. द. बा. पोतदार 
गांधी आणि माक्स ॥॥-५१. 
दंडनाची नीतिमीमांसा 


साहित्यसमीक्षा आणि रसव्यवस्था , .« 


आ. दो. द. जावडेकर 
. प्रा. श्री: गो. हुल्याळकर 
प्रा. रा. भि. जोली 
महानुभाव-वाडमयांतून संमाजदतीन » ८... ,  घाऊशा. गो. वेळंपुळे 
प्राचीन भारतांतील मद्यपाननियोजन «. .» 
आ. विनोंबा यांचा भूमिदानयज्ञ 
नाना फडणीस मारेकरी घालतात! . . . 
कविता, सारसंकळन 9 


श्री. व. ग. राहूरकर 
श्री, लक्ष्मीनारायण भारतीय 


प्रा, व्य. शे. रोजवळकर 


२-2 


किमत १ रुपया 


१ जा 
त! 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


क हि फु्फत 
» नवभारत 

क ही 
७६ अमृतमहोत्सवी, ज़ > 


८.» के 
र 


अ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्ट 


3 8, ५ > 
देवा सपत चारत्रन्साला 
संपादक-श्री. दा, न, शिखरे, ! श्री. आपटे गुरुजी 


1. 
जगाच्या इतिहासांत दोन प्रवाह स्पष्टपणें दिसतात. एक स्वार्थी, 


भोगवादी व हिसाप्रधान. इतरांना जिंकून, ळुवाडून, गुळाम बनवून 
त्यांचेवर आपली सत्ता चाळवावी, अशा महत्ताकांक्षचे पराक्रमी व 
सामथ्येशाली पुरुष इतिहासांत आढळतात; किंबहुना त्यांनी चालावढेल्या 
लढाया, त्यांनीं केलेल्या कत्तली, त्यांनीं घडविढेळे रक्तपात यांनीच 
इतिहासाची बरीचशी पानें रंगळेडीं असतात 


पण समाजाची जी धारणा होते व मानवजातीची जी प्रगाते होते, 


ती दुसऱ्या कोटींतीलळ थोर ढोकांकडूनच. अभय, सत्य, दया, क्षमा, 
शान्ति, तेज इत्यादि देवी संपत्तीच्या विभतीच मानवांना प्रेमाचा व 


ऐक्याचा मार्ग दाखवितात. स्वतःढा दिसलेळें सत्य स्थापण्यासाठी व 


यायाचे नि्दाळण करण्यासाठी ते मूकपणे जनतेची सेवा करीत राह- 


तात-अवऱ्य तर, त्या कामी आत्म-बठिदानाहे करतात. अशा परुषो- 
त्तमांची ओळख प्रचळित इतेहासांतून फारच थोडी करून दिली जाते 


ती ओळख महाराष्ट्रीय वाचकांना यथारक्‍्य प्रमाणांत करून द्यावी, 


या हेतनें “' देवी संपत चरित्र-माळा 7?” काढलेली आहे. पृथ्वीच्या 
पाठीवरीळ सर्व देशांतील व सर्वे धर्मांतील प्रेमपूर्णे व सेवाशील 
क्नो-पुरुषांच्या जीवनांतील उदात्त कथा या “माठ? त दिल्या जातील 
साधारणपणे प्रत्येक पुस्तकांत अशा आठ अहिंसक संतांची चरित्रे असतील 
व अशी एकूण वारा पुस्तक ।नेघतील 


कवि श्री. बा. भ. बोरकर, ' आनंद ? कर्ते श्री, गोपीनाथ 


तळवळकर, श्री. दे. ना, टिळक, श्री. काकासाहेब बर्वे इत्यादि ठेखन- 
साहाय्य करणार आहेत. पहिलें पुस्तक प्रसिद्ध झालें आहे. हें 
शांभर पृष्टांच असून त्याची किंमत एक रुपया आहे 


1 


सुल भ राप्दाय ग्रंथमाला, पुर्णर 


न ४/€२४१-//”१.//५ 
२ 4 १९४ ०४८१६४१७६४” ९” क ह स्का ७ ॑ 
/१/३ य“ *>५१*१४१-२४/४५१* चया १४१८४०१ ५.” ०७४९१६/१०/१//१/”* »& 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(७? 
शः र्ध 
॥४ नवभारत 


*साधी ७५ प >"१९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


एप्रेळ 
१९५२९ 


वषे पांचवे 
अंक ७वा 


नवभारत 


७०/५६/५८४५. /५/५ :/९./४८./०/५/ ४६/४६/४५०७ | ७ ५४५४५४४४४८ /५/५</९./४८६./*६-/%/४/५</४६/४/"४”/४ 3 


१ ८ तास टिकणारा मस्त सुगंध असलेलं % व्वा 
ळा उत्तम छपाईसाठी 
अत्तर>लव्ह 
सद्रणा 
वळ), 1 सटभ मुदणालय! 
वापरून खुगस्थचाची मजा लुटा ! !! येथें काम द्या, 


पुणें 
पुणे स्टॉकिस्ट्स-- गोडबोले, जोशी २९१ शनवार, पुण २९ 


वडे 
निमाते--गज,नन जनादन बोडस, सुवई 
आणणि कंपनी, २५८ वु'धवार 


विक्रीस तयार ! 
प. जवाहरलाल नेहरू यांच्या ठेखणींतून उतरलेले ; 


जागतिक य ९ 
| इतिहासाचे ओझरते दर्शन 

खंड १ छा ; फल्य ७४ रु, 
ी 


खंड ९ ते ४ च्या प्रकाशनपूवे खास सवलतीसाठीं 
याच अंकांतील कव्हर पान २ वरील जाहिरात पहा, 


ज्र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ीीक 


अनुक्रमणिका 


७ ७५ घ >५९ 
त 

€५ अमृतमहोत्सवी 3/->३७ 
क“ वषे 39% > 


*₹- . शातात, 


) शर 1 त र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वर्गणीटारांस -चौ 


(१) 'नवभारत'चा अक दरमहा १९ तारखेच्या आंत नियमितपणें काळजीपूवक 
पोस्टांत टाकला जातो. वर्गणीदारांस जर आपला अंक " तारखपयंत मिळाला नाह 
तर त्यांनी प्रथम स्थानिक पोस्ट ऑफिसांत चोकशी करून नंतर आमचेकडे लिहावे. 
अक शिळूक असला तरच पाठविला जाईल. अंक न मिळाल्याबद्दह १० तारखेनंतर 
येणाऱ्या तक्रारीस उत्तर दिलें जाणार नाहीं. 

(२) वर्गणीदार कोणत्याहि महिन्यापासून होतां येतें. 

(३) पत्रन्यवहार करतांन) नेहमीं अनुक्रम-नेबर अवश्य लिहावा, “ नवभारत ? 
कचेरींतून दरमहा जो अक खाना होतो त्यावर पत्त्याच्या वरच्या बाजूस डाव्या हाताठा 
अनुक्रम-नंबर लिहिलेला असतो. 

(४) पत्ता वदलावयाचा असल्यास त्यावददळची सूचना कचेरीस २५ तारखे 
पूर्वी मिळाली पाहिजे. त्यानंतर सूचन!-पत्र आल्यास त्याची अमलबजावणी त्याच 
महिन्यांत न हातां पुढील महिन्यापासून केली जाईल. 

(५) * नवभारत? च्या कोणत्याहि एजेटास वगणी वसूल करण्याचा अधिकार 
नाहीं. त्यामुळें कचेरी व वगेणीदार या दोघांनाहि त्रास होतो व विलंब लागतो. 
म्हणून वर्गणी नेहमीं कचेरीकडे खाळील पत्त्यावर पाठविण्याची कृपा करावी, 


व्यवस्थापक 
' नवभारत ', 
२९१ शनिवार, पुणे २ 


जाहिरातींचे दर 


सबंध पान अर्धे पान पाव पान 
एक वेळ ७५ पु ३५ 
तीन वेळां ७० प्रत्येक खेपेस ४५ प्रत्येक खेपेस २० प्रत्येक खेपेस 
सहा वेळां दभ ११ ४० १9 २५ 
बारा वेळां ६० १9 ३५ ११ २० 
पाव पानापेक्षां कमी जाहिरात स्वीकारली जात नाहीं, 
कव्हर पान नं. ४ प्रत्येक वेळेस ५० रुपये 


| | 
| 
| 


११ 


११ 


(१) सर्वे जाहिराती ' जाहिराती व जाहिरातदार ' या सदरांत छापल्या जातात. 
(२) शक्‍य असेळ त्या वेळेत जाहिरातदारांचा थोडक्यांत पर्चिय देण्याची पद्धत 
स्व्रीकारठेळी आहे, _, 
] पानांत दान कॉलम्स असतात, 
(४) पानाचा आकार ८" ५ 
ष्यवस्थापक 
' नवभारत ! 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
भे राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


१... 2. 
च क्त रभ 
ळ र्व (७0०७ रद कचा 
ठर १6नवभारत रर रि 
व्ह चि ७५ “६ 
न्ह< छ.अमृतमहोत्सवी, 

९// (र |. 


ष्ट सक "वषे हल औक 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वर्ष पांचवे एप्रिल 
अंक सातवा १९५२ 
संचालक : श्री, शेकरराव देव 
संपादक-मंडळ 

आचाय शं. दू. जावडेकर-आचार्यं स. ज. भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी - प्रा. वि. म. बेडेकर 
का, संपादक 
प्राचीन भारतांतील मद्यपान व त्याचें नियोजन श्री, व. ग. राहूरकर शट 
परंतु आज मात्र--! प्रा. दे. अ. दाभोलकर ८ 
यादवकाटीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दशन : ३: प्रा. शे. गो. तुळपुळे ९-१७ 
दण्डनाची नीतिमीमांसा प्रा. श्री. गो. हुल्याळकर १८-२४ 
तूं नि मी-र्‍ सो. संजीवनी मराठे २४ 
गांधी आणि माक्स :१: आचार्य शे. द. जावडेकर २५-३४ 
साहित्यसमीक्षा आणि रसठव्य़वस्था प्रा. रा. मि. जोली ३५-४० 
राष्ट्रभाषाप्रश्नाची यथाथ मीमांसा म. म. द. वा. पोतदार ४१-५० 
नाना फडणीस मारेकरी घालतात ! प्रा, त्ये. शे. शोजवलकर ५१-५२ 
एक करुण हास्यकथा! प्रा. दे. अ. दाभोलकर र 
आचायय विनोबांचें भरूमिदानयज्ञाचें कार्य श्री. लक्ष्मीनारायय भारतीय ५४-५८ 
सारसंकळन ५८-६४ 
वार्षिक र. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


ह मासिक २. ग. जोशी यांनी खुलभ मुद्रणालय, २९१ शनिवार, पुणें ९२, येथें छापून 
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रासेद्ध केळे, 


22.2, सिस्ट. 
 -- 
जिळ यश 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका “पना सस 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


२१ १टर 
% णात 


» नवभारत 
क च 


०६६ अमृतमहोत्सवी ह > 


र) (की > के 


अ पू. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत', एप्रिळ १९५२ 


लेखक-परिचय 


[या अंकांतील खालील लेखकांशिवाय इतर ळेखकांचे ढेख “नबभारतां त या 
वर्षी यापूर्वी आठे असून त्या त्या वेळीं त्यांचा परिचय दिला आहे.--का. सं. ] 


श्री, व. ग. राहूरकर एम्‌. ए., बी. टी.-- पुर्ण विद्यापीठांत संस्कृत विभागामध्ये * रीस फेलो. 


प्रा, शं. गो. तुळपुळे एम्‌. ए. पीएच्‌. डी.-- पुर्ण विद्यापीठांत मराठी विभागाचे प्रमुख. 
* यादवकालीन मराठी >, “ पांच सन्त कवी ? इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, * 


प्रा. रा. भि. जोशी -- मुंबई येथील सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये इंग्रजीचे प्राध्यापक, । काचेचें कवच ? 
: वाताहत ? या पुस्तकांचे लेखक, 


श्री, लक्ष्मीनारायण भारतीय-- वर्धा येथून निघणाऱ्या “ सर्वोदय ? या अखिल-भारत सर्व-सेचा. 
। संघाच्या हिन्दी मासिकाचे व्यवस्थापक. 


क॑ भषानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल अशा 
प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा ब संस्कृतीचा विकास करणें, हैं या मासिकाचे 
ध्येय व उद्दि आहे. 

% या मासिकात येणाऱ्या ळेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा 
किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं. । 

४ मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, संयम आणि 


सद्दिष्णुता असतील अश्शी काळजी घेतली जाईल, 
 --ा फॅ” ५ हि 
र न्चिघजनुसु 2. बक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अप. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


श्री. व, ग. राहुरकर 


प्राचीन भारतांतील मदययपान आणि ताचें नियोजन 


सोमरस हें मादक पेय होतें काय? 


वेदवाळ्यायांत सोमरसाचा वारंवार उल्लेख 
आलेला आहे. या पुराव्यावरून सामान्यपणे असें 
समजलें जातें की, वेदिक आयोमध्यें मद्यपान हे एक 
सर्वसामान्य व्यसन असावें. पण क्रखेदाचें व 
पुढील वैदिक वाड्मयार्चे थोडेसें बारकाईने व 
काळजीपूर्वक परिशीलन केल्यास असें आढळून 
नेईळ की, वरील समजुतीला कोठेंच आधार नाहीं. 
खरोखर सोमरस हा काय प्रकार होता हं समजून 
घेण्यासाठी प्रथम दोन गोष्टींचा उळगडा व्हावयात 
पाहिजे : (१ ) सोमरस? हें उन्मादकारी पेय 
होते काय? आणि ( २ ) वेदवाड्‌मयांतील उललेखां- 
वरून ते पेय ' सवेसामान्य लोक घेत असत असें 
तिद्ध हाते काय ! 


यांपैकी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर असे काँ, 
कग्वेदांत सोमरस तयार करण्याची म्हणून जी 
पद्धति ठांगितळी आहे, तीवरून ते मादक पेय असावे 
अशी होकादेखील येत नाहीं, बाल्ख प्रदेशाजवळ 
असणाऱ्या मूंजवत्‌ पर्वतावर उगवणाऱ्या एका 


वनस्मतीचा हा रस हाता आणि सप्तशिंधु ( अफगा- 
णिस्तान, वा. स. प्रांत व पंजाब ) या प्रदेशांत 
येण्यापूर्वी आर्य होक याच प्रदेशांत राहत अतत. 


प्र्यक्ष सोमरस कता गाळला जात असे व 
देवाळा अपण केळा जात असे याचीं वर्णने कग्ेदांत 
अनेक ठिकाणी आढळतात. प्रथम सोमवि 
उखळ व मुसळ यांच्या साहाय्यानें कुटडी जात 
असे, नंतर त्यांत पाणी निठळून तो चोथा पिळून 
रस काढला जात असे, हा रत मेंढीच्या लोंकरी- 
च्या चाळणीतून गाळीत व मग तो देवाला 
अर्पण कर्रीत. ( पाहा-न्राभेधुतः सुतो अदभेरव्यो 
वारे; परिपूतः अश्वो न निक्तो नदीपु।॥ क, ८-२-२. 
( कत्विजांनी खळबळून धुतळेळा, गाव्यांनीं 
चुरलेला आणि लोंकर्रांच्या गाळण्यानें गाळलेला 
हा रस नदीमध्ये अश्व धुऊन स्वन्छ करावा 
त्याप्रमाणे स्वच्छ झाला आहे.? ), पिळणें ब गाळणे 
हे प्रकार कगवेदांत वारंवार येणाऱ्या “सु ६ 
६ पू> या धातूंच्या ल्पांवरून स्पष्ट होतात. 

नोमरत हा नुसताच देवाला अर्पण करीत 


प्रस्तुत लेख पुणें विद्यापीठांतील संस्कृत-विभागाचे प्रमुख डॉ, रा, ना. दांडेकर एम्‌. ए., 
पीएच, डी, यांच्या देखरेखीखाली लिदिळा आहे.-डेखक 


१, सोम ही कोणती वनस्पति होती हा प्रश्न अनिर्णीत ब विवाद्यच आहे. वॅट म्हणतो कीं, ती 
अफगागिस्तानांतील द्राक्षालता असावी, राईसच्या मतें सोमरस म्हणजे उताचा रस, मॅक्स मुर व राजेंद्र” 
लाळ मित्र यांच्या मते मद्यक्ृतींत सोमरस मिसळीत असावेत असं आहे. हिलेब्रांडच्या मते सोमरस 
म्हणजे मध, जे. सी. रे सुचावितात की, सोमरस म्हणजे आधुनिक भांग, स्टीनच्या मते ती ह्युजमं 
वनस्पति असावी, तर डथ्ूब्रील म्हणतो की, सोम म्हणजे अस्लेपिअंड ( &5०01९015१ ). 


ने. आ. १ 


अनुक्रमणिका 


शु 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९ १ | त्रै 


र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


किंवा त्यांत दही ( दथ्याशिर ), मध (मध्वाशिर), 
दूध ( गबाशिर ) किंबा जव ( यवाश्िर ) मिसळत. 
या प्रकारांत कढविणें ( फर्म्रेटेशन ) किंवा अर्क काढणें 
( डिस्ट्लिशान ) यांचा कोठेंहि उललेख नार्ही. 
तेव्हां दारू, ताडी, भांग इत्यादि पेयांना ज्या 
अथाने आपण मादक पेये म्हणता तशी मादकता 
सोमरसाच्या बाबतीत उलेखिलेळी आढळत 
नाहीं, सोमरसाचा परिणाम * क्ग्बेदांत ' मद ? 
या शब्दाने उललेखिळेला आढळतो. ( उदा. 
: सोमस्य ता मद इन्द्रश्नकार | ? आणि ' यस्ते 
मदो युज्यश्नारुरस्ति ,. क, ७.२२.२). पण या 
संदर्भात 'मद? याचा अथे उत्साइवर्धन ( ९511119- 
7७01 3 असाच होईल. 1110510910 अज्शा 
अर्थानं तो तेथें उपयोजिळळा दिसत नाही, 
जेथे सोमपानाच्या परिणामाचे वर्णन केलेळें अ 
। मद ' हा शब्दप्रयोग व जेथे जे 
सुरापानाच्या परिणामार्चे वर्णन आलें आहे ते 
तेथे “ दुमेद ? असा शब्दप्रयोग आढळतो. हा 
फरकहि लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे, ' मद? या 
शब्दाने “ मनावरील ताबा सुटगे ? असा अर्थ 
बिळकुळ सूचित होत नाहीं. दुमेद या शब्दाने 
मात्र तो होतो. इंद्र हा सर्वश्रेष्ठ ' सोमपा ? 
(सोम पिणारा) आहि असें वर्णन वारंवार 
आढळते, पण इंद्राची ही आवड म्हणजे एखाद्या 
व्यसनी माणसाची “ तलफ ” नव्हे, कारण सोमा- 
मुळें उत्साह येऊन मोठ्या पराक्रमाची कृत्ये इंद्र 
पार पाडतो असे वर्णन ठिकठिकाणीं आढळते, 
( उदा. क्र. २१५१, १९.२; ६०४७.१-२; 
७.२२.२; ८*८१-६ इत्यादि ), 

सोमपान हें एक वाइट व्यसन आहे असे वेद- 
बाढ्ययांत कोठेंहि म्हटढेळें आढळत नाहीं, वाजबी- 
पेक्षां अधिक सोमपान करणाऱ्याची थट्टा केळेडी 
आढळते, पण त्याचा उघडपणे कोठेंहि निघेव केळेला 


>>“. >>>> 


आढळत नाही, हॅ ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहे. 
उदा. कग्बेदांतील प्रसिद्ध 'लवसूक्ता? (१०.११९)- 
मध्ये वाजबीपेक्षां अधिक सोमपान केल्यामुळें इंद्र 
आपल्या मोठेपणाविषयी व अचाट सामथ्यीविषयीं 
बढाई मारीत असल्याचें सुंदर ' शब्दचित्र ) आप- 
णांस आढळतें आणि त्यांत मोठया माणसाच्या 
अंगांतील क्षुद्र दोष खुबिदारपरगे नजरेस आणणें हा 
शब्दचित्राचा उद्देशहि पार पडल्यासारखा वाटतो, 
इंद्राच्या अतिरेकी सोमपानाचे “ लवसूक्त ? हे एक 
मजेदार विडंबनकाव्य आहे असे म्हटलें तरी चालेल 
पार्शी लोकांचा 'मेग्रंथ “अवेस्ता? यामध्येहि 
£ दाओोम * ( म्हणजेच कग्बेदांतील सोम ) हे 
मादक पेव असल्याचा कोठेंच उल्लेख आढळत नाहीं 
ह ध्यानांत घेण्यासारखे आहे. मात्र घर्मसुधारणेच्या 
दृष्टीने झोरास्टरने सोमपानाचा निषेध केला आहे 
एवढेंच, हा निबेघ बहुधा वेगळेपणा दहीविण्या- 
साठींच असावा असें बाटतें. 
सोम न मिळाल्यात विकल्प म्हणून ज्या 
वनस्पतींचा उपयोग सुचविला आहे त्या वनस्पतींचा 
रसदेखाळ मादक असल्याचे कधीच ऐकिवांत 
नाहीं, ( उदा, “* अनधिगमे पूतिकान्‌ फल्गुनानि । ? 
आश्वलायन श्रोतसूत्र ६.८.५, ' सोम न मिळा- 
ल्यास थोरमयाळ किंवा असुन नांवाच्या वनस्पती- 
कड्यम बी, ). तसेंच : सोम ? यासाठी 
दलोळ ; चेत! ण अवस, गहु ', दे मतिशन्द 
ब ह, १? अस्त ' या अर्थानेच 
उढाळ काळाताळ बाढ्ययांत अवतरलेले दिसतात. 
यावशून सोमाचा चघक फक्त उत्साहवर्धक 
हाता, मादक नव्हता, (8 त्या) 8७ ल९९'९त 
पा 0 रणात ) हेंच सिद्ध होत. 
आतां साम ह सवसाधारण पेय होते कां नाही 
याचा विचार करावयाचा आहे. सोमरस सर्व 
थरांतील लोक पीत नसत हे सिद्ध करण्यास वेदांत 


२, राजेंद्रळाल मित्र म्हणतात की, सोमरस हें गाळून अक काढलेळें व आंबवलेडे एखादे पेय 


असावे; कारण तें $ ते १२ दिवस टिकत असल्याचा उल्लेख आर 


र्ञ च्य * रि नरु ञअ जाड 
सोम) व ४तिरोअह क एक दिवसाहून माधिक 
क्जीष शब्द सोम गाळणे ब तो देबाला अपण क 
शब्दाची 


अनुक्रमणिका 


हे. परंतु * कजीष ? ( गाळून राहिलेला 


ठेवलेले ) या शब्दांवड्न आंबवण्याचा अर्थ निघत नाही, 
रण यांतील कालावधि दर्शवितो. तीच गोष्ट तिरोअहय 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


डं १९५ य 
पे ल्क 


£ नि 


५२. 


रि 
>! | 
प्र 
त्र्य 
स्म 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतांतील मद्यपान आणि त्यांचें नियोजन 


> 


भरपूर पुरावा आहे. मुख्यत्वेकरून तो देवांना ब 
पितरांनाच समर्पण करीत असत. . पुरोहित हे- 
देखील यज्ञापुरतेंच सोमपान कर्रीत असत. पण सर्वे- 
सामान्य लोक तो पीत असत असा कोठेंहि उल्लेख 
नाहीं, देव, पितृदेवता व पुरोहित यांच्यासाठींच व 
तेंहि केवळ यज्ञापुरतंच सोमपान होत असे, याचाच 
अर्थ तें सवसासान्य पेय नव्हतें असा होतो. 
कर्वेदाचें संपूर्ण नववें मंडळ व इतर मंडलांतील 
६ सूक्ते यांत सोमार्चे देवताकरण (1200108- 
ऐ01 ) झालेळें आढळतें. यावरून ऐहिक गोष्टी- 
शीं त्याचा फारसा निकट संत्रंध असेल्से वाटत 
नाहीं, पण पुढें पुढें आयोचा पुढारी जो इंद्र याचें 
ते आवडते पेय म्हणून गणलळें गेल्यासुळें त्याला 
थोडेसं ऐहिकतेचे स्वरूप आलें होते. पण ते फार 
थोड्या काळापुरतेंच, इंद्राला देवतेचे स्वरूप दिलें 
गेल्याबरोबर सोमालादेखील याशिक व मांत्रिक 
(६छां९0-01ए8115811ट) स्वरूप पुन्हां प्राप्त झालें. 
तेव्हां सोमरस हे एक धार्मिक आणि पोरो'हित्यास 
उपयोगी पडणारं (1९1 210प5-11601110 ) पेय 
सून ते सर्वसाधारण ( 500181-01)0191 ) पेय 
कधीच नव्हतें हे सिद्ध होते. एक तऱ्हेचा धार्मिक 
प्रहषे (1थांडां०प5 07४ ) किंवा आनंदोत्कधे 
निर्माण करण्यासाठींच पुरोहित सोयपान करीत 
असत. 

सोम हा स्वगोतून प्रथ्वीवर अवतरळा आहे 
असें वर्णन कग्बेदांत आढळते. इंयेन पक्षांन सोम 
स्वगीतून प्रथ्थ्रीवर आगल्याच्या कथेचा उल्लेख क्र, 
४.२६-६, ५४५९ यांत आढळतो. तसंच 
“देवः पुत्रः, दिवः शिशुः, व्येनाभ्वतः? असेहि त्याचें 
वर्णन आढळते. तर्सेच भक्ताला सोमदेवता अमरत्व 
देते असाहि उलेख आढळतो. कग्बेदाच्या मानानें 
अगदी अलीकडील सुश्रुतासारखे लेखकदेखील 
आपल्या वैद्यकावर्राळ ग्रंथांत सुरापानाचा निषेध 
करतात, पण ' लोमरसायन ' नांवाच्या अध्यायात 
सोमरसाबद्दळ स्तुतिपर उद्‌गार काढतात. ( पाहा- 
ब्रह्मादयो5डसजन्‌ पूर्वेपमृत सोंमस!शतम्‌ । जरामत्यु- 
विनाशाय विधानं तस्य वदक्ष्पते ॥ ), यांसारखे 
उल्लेख सोमाच्या धार्मिक व गूढ स्वरूपातच भर 
टाकतात. 


“४ 


अनुक्रमणिका 


वेदवोड्ययांत सुरापान निषिद्ध 


गुणांच्या वावतींत सोमरसाच्या अगदी विरुद्ध 
असलळेळें दुसर एक मादक पेय मात्र वेदिक आयांना 
म्हणजे सुरा. सुरा हा शब्द 
वेदवाळ्ययामध्ये “ उन्मादकारी मद्य ? या अ्थनिंच 
गआजलला [दसता, आण या उललखात नांश्वतपणं 
सुराय!नाचा निषेधच प्रकट झालेला दिपतो. ( उदा 
दुमदास[ न सुरायाम्‌ । क. ८. २, १२. ). 
मिपानाचा परिणाम दाखविण्यासाठी सामान्यपण 
उपयोजिलेल्या ' मद ? शब्दाऐवर्जी ' दुमद ) हा शु 
सुरापानाचा परिणाम दाखविण्यासाठी हेतुपूबक उय- 
योजिलेळा दिसतो. यावरून वेदिक आयाना सुरा- 
पानाचे दुष्परिणाम व तिरल्करणीय स्वरूप माहीत 
होते असे दिसते. अथववेदामध्यें तर मांसभक्षण व 
द्यूत या दुरुणांच्या यादीत सुरापानहि घातळें आहे 
( पाहा-“थथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने | 
अथवे, ६. ७०, १, ), कखेदामध्ये एका सुंदर 
अशा वरुगसूक्तांत वसिष्ठ क्षि आपलें अंतः- 
करण वरुगदेवतेपुढें उघडे करीत आहि. कांदी 
सज्जनांनी त्याला सांगितळें होतं को, वरुणदेवता 
त्याच्यावर रागावळी आहे व म्हणूनच त्याला त्वा 
देवतेशी एकख्प हातां थेत नाही. पण वरसिष्ठाचें 
म्हणणें अर्से कीं, जरी त्याच्या हातून वरुणदेवतेच्या 
नियमांचा भंग झाला अतला तरी त्यामुळें वरुणाने 
त्याचा बळी घेऊं नये. ज्यामुळें त्याच्या हातून प्रमाद 
घडला त्याळा कारणेंहि पुष्कळ होती. प्रत्यक्ष 
बरुणालळा आवाहन करून वसिष्ठ कृषि म्हणता, 
“६८ नस स्वो दक्षा वरुण घुतिः सा सुरा मन्युर्विमीदको 
अचित्तिः | व. ७, ८६. ६, 3 “ हे वरुणा, 
कोणीहि मनुष्य आपण होऊन पातक करण्यात 
घजत नाहीं, पण असा प्रसंगच उद्भत्रतो, 
केव्हां तशी नियतीच असते ! किंवा मद्यपान, क्रोध, 
जुगार आणि अविवेक हींदेखीळ पातकांचीं कारणे 
असतात ?”, माणसाच्या अधःपाताला कारणीभूत 
होणाऱ्या गोष्टात वसिष्ठ सरापान ब द्यूत य्रांचााट 
उल्लेख करीत ओह हं ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहे. 
यजुबेंदामधध्ये तर ( वाजस, ३०. ११ ) दारू 
गाळणारा मनुष्य हा 'अश्वमेघयज्ञाच्या वेळा बळी 
देण्यास योग्य आहे. असे म्हटलें आहे, बावरून 


कडन 
कव्हा 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य पी थद्वारे च 
ज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


व... 2. 
१ / क्य १ 
00 ता, 
र्ध > 2); 
7किनवभारत चेह 
*साधी ७५ प ५९ 
०६4 अमृतमहोत्सवी9/->३७ 


क 3७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


समाजामध्ये अशा भाणताला निलकूल मान नव्हता 
हु तिद्ध होते. यज्ञयागाच्या वेळीं आणि तेंहि विशेषतः 
सोत्रामणियाग यासारख्या विशिष्ट प्रसर्गी सुरा- 
पानाला घमसंमति अपे, ( * सोत्रामण्यां तथा मद्य 
श्रुत भक्ष्यमुदातम्‌ ? बृह. सं). आणि अज्ञा तऱ्हेचे 
यांग करण्यास अत्यंत खटाटोप व याताबात पडत 
अक्षे म्हणूनच अशी सवळत ठेवली गेली असादी 
असे वाटते. 
पण कांहीं झाळें तरी सुरापानाचे प्रसंग सहसा 
टाळतां आले तर टाळावेत, अज्ञी काळजी घेतली 
जात असे, यज्ञ संपल्यानंतर उरलेळी दारू टी 
पिण्याची संवय असणाऱ्या एखाद्या त्र!झणास 
द्यावी असा दंडक असे ब असा त्राह्मण पेठे देऊन 
मिळवावा लागत असे. तसा कोणी न मिळाल्यास 
ती दारू वारुळांत टाकली जात असे. या पद्धती- 
बरून नेतिक दृष्ट्या सुरापान निबेधाहे होय असेंच 
त्या वेळींह्रि मानळें जात अघे, यावरून वोदेऊ कालांत 
सुरापानाचें व्यसन हे निघेघाह व निंद्यच समजले 
जात अले हे ठिद्ध होत. * मद्यमेपयमदेयमप्राह्ममू | ? 
हृ श्रृतिवचन देखील स्पष्ट शब्दांत या व्यसनाचा 
निबेधच करतें. 
रामायण-महाभारतांतील उल्लेख 
रामायण आणि महाभारत या काव्यांतील 
उल्लेखांवरून मात्र सुरापान हृ त्या वेळीं लोकांत-. 
विशेषत; क्षतियजातीत-विशेष प्रचाठित झालें 
असावें अले दिवतें, कारण विश्वामित्र, राम, सौता, 
्राकृष्ण, अर्थुन यांठारख्या मोठ्या व्यक्तीदेखील 
सुरापान करीत असलेल्या दिसतात. सीतेला बाहूंत 
कवटाळून तिला रामान भेरेयक सुरा पाजल्याचा 
उल्लेख पाहा: “सीतामादाय बाहुम्यां मधुभेरेयक शुचि । 
पाबयाम्राठ काकुत्स्थः शचीमिन्द्री यथामृतम्‌ ॥:, 
तर्खेंच आपल्या अयोध्या-राजघानीचे पूर्वी घेभव 
नाहींसे झाळें आहे हे सांगतांना आतां वारुणीचा 
उन्मादकारी वास येत नाहीं असे राम म्हणत आहे, 
( पाह्ा-“वारगीमदगन्धश्व माल्यगन्धश्न मू(*्छतः | 
चन्दनागुझुगन्थश्व न प्रवा!त तमन्तत; |? अ, ११४ १ 
बो, २० ). 
महामारतांताळ मख 
करीत असल्याचे उललेख 


सुरापान 
बिखुरले 


अनुक्रमणिका 


आहेत. वनभोजन किंबा सहल यांसारख्या प्रसंगी 
सुरापान तहत चुकत नसे. आदिपर्बात अर्जुनाच्या 
रेवतक पर्वतावरीळ सहळीें वणन केलें आहे. 
त्यामध्ये कृष्ण आगि अजुन यांचे डोळे “ मध्वास- 
वा! तांबडे झाळे अतल्याचा उलेख आहे. (पाह 
८ उमो मध्वाउवक्षिप्तो उमा चन्दनचसितो । उमो 
पयळ्ठरथिनो दृष्टो मे केशवालुनो ॥ )). 
मात्र हीहि गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, 
सुरापानाचे दुष्परिणाम त्या कालांतहि ळोकांच्या 
घ्यानांत येऊ लांगळे होते. महामारतांतीळ या- 
संती दोन कथा पुप्रासेद्ध आहेत. सामाल्यपणे 
त्राह्षणवग हा या व्यसनापासून अलिप्त हाता तरी 
देखील आदिपवात त्या काळी अंत बुद्धिमान 
गणल्या *ढेल्या द्युकाचायांना, ते दारूच्या गुंगीत 
असतांना त्यांच्या सहकाऱ्यांनी क्स फसविले व 
कचाचें सांत कर्त खाऊं घातळें ही कथा सर्व- 
विश्वत आहे. शुक्राचायीना हें न समजल्यामुळे 
स्वतः जवळ असलेल्या संजीवनी विद्येला मुकावे 
ढागलळें; एवढेंच नव्हे तर ती शत्रूच्या ताब्यांत गेळी, 
त्यामुळ पश्चात्तापद्ग्व होऊन त्यांनी दारुड्या 
जाह्मणांच्या बाबतींत खाळील जापोदुगार काढले : 
* यो त्राह्मणोडद्यप्रभतीह काश्चिन्‌ 
मोहात्सुरां पास्यति मन्दवुद्धिः | 
अपेतधमा ब्रह्महा चेव स स्यादरिमि- 
छलोके गर्हितः स्यात्‌ पेरेच || ? 
आजी होती. सर आदिपर्व ७६.६७ 
_ र णा मन्दवुद्धि ब्राह्यण आजपासून 
का लगा दारू पिईल त्याचा घर्म आणि 
त्याच शान ह नाहीशी होती ढेंच नदेर 
इहपरढोक तो मि धि म 
दारूचे वदन हें व्यक्तीचा सत्यानाश करें 
करत याचे सूतंमंत उदाहरण म्हणजे ह झुक्राचाधर- 
कथा हाय, 
९७ 
खुरापानानं राष्ट्रनाश : यादवकथा 


साच विषयावरील दुसरी कथा म्हणजे मोसल- 
तवातीठ यादवकथा, थुक्राचार्यकथा हो दारूपुळे 
व्याक्ते कशी रसातळाला पोहोचते हे दाखविते 
तर यादवकथा ही या व्य्तनामुळे राष्ट्रदेखील 
सहातळाला जाऊं शकतं हे सूचित करते. यादवांनी 
१) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व... 2. 
१ / क्य १ 


४>;नवभारत र 
ह्य धि ७५ प 3०१९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतांतील परद्पान आणि त्याचें नियोजन 


₹्वतःच्या वैभवाच्या गर्वाने फुगून जाऊन दुर्वास 
कर्षींचा उड्धटपणारने अपमान केळा, दुवास क्षि 
एकदां तप करीत बसले असतां, सांभ नांवाच्या 
एका यादवप्रसुखाने त्यांची थट्टा करण्याच्या 
उद्देशानें गर्भिणी सरीचा वेष करून त्यांना नसस्कार 
केला, दुर्वातांनी अंतज्ञींनांने सवे जाणळेंच शेते. 
त्यांनीं तात्ेडतोच सांब्राळा शाप 
मुसळ प्रसवशीळ आणि ते मुसळच सं यादव- 


कुळाचा नाश करील. ' ही शापवाणी ऐकतांच 
यादव भीतीधें गर्मगळित झा, “ आतां एथ्वीवर 


आपली नांबनिज्याणीदि राहणार नाही? या विचारानं 
ते वेथैन झाले. पुढें खांबाला खरोखरीच गर्भ 
राहून मुसळ झाले, यादवांनी त्या मुसळाच पीठ 
केळे व ते समुद्रांत केंकून दिलें. तेच द्व।रकानगर्रीत 
यांनी मद्यपानबंदी ज!हीर केटी, 

८६ तच्चूण सागरे चापि प्राक्षिपन्‌ पुरुष टप | 

अधोषयंश्व नगरे वचन दारकस्य ते | 

जनार्दनल्य रामस्य बभ्रोश्थेव महात्मनः || 

५ अद्यप्रभति तवेघु वृष्ण्यन्घककुःळेष्विद । 

सुरासवो न कतंव्यः सर्वेबंगरवासिमिः ॥ 

यश्च नो विदित कुव्ीतयेयं काश्चिनर: क्चितू । 

ज्ञीवन्‌ स शूल्मारोहेतू स्वयं कृत्वा सब्रान्यव: || 

--महाभारत, मोसलपर्न 

सुरापान करणाऱ्याला सुळावर चढविळ॑ जाईल 
अशी जरी आज्ञा होती, तरी देष्लील दाह्च्या 
आत्योतिक व्यसनामुळे ती पिण्याचा मोह यादवांना 
आवरगे अशक्य झालें, पण द्वारकानगरीत मद्यपान- 
बद जाहार झालंला हाता. म्ह्णून ते सव शाह्रा- 
बाहेर असणाऱ्या प्रमास-गांबी समुद्राकिनारी गेले. 
याच ॥ठकाण। त॒॑मुसळाच पीर संसुद्रात टाकल 
होत. त्याची वेताची झाडे उगवली होता, या 
ठिकाणी यादवांनी दारू पिण्याचा कहरच केला व 
त्यामुळें चढलेल्या नशेत त्यांनी तेथाळ वत उपटळ 
ब त्यांनी एकमेकांना इतर्के सडकळें क| त्यात त्या 
सर्वाचा अंत झाला ! 

याप्रमाणे महाभारतांत आलेल्या या दोन कथा, 
दारूचे व्य्न हँ व्यक्तिविनाशच नव्हे तर राष्ट्र 
विनाशहि करते हे सुचावितात. त्यांतल्या त्यात 
यादवांच्या कर्थेत यादवांनी राज्यकत या नात्याने 


अनुक्रमणिका 


दिला कॉ, ' तूं 


स्पष्ट दाढ्दांत केळेढी मद्यपाननदीची घोषणाहि 
लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे, 
स्मृत्युक्‍त नेतिक निषेध 

स्मृतिग्रंथांमर्थ्ये तुरापान हें पांच महाप!तकांपैकी 
एक गणलळें गेळें आहे. ९ उदा. ' ब्रह्महत्या सुरापानं 
स्तेयं गुर्वज्ञनागमः । महान्ति पातकान्याहुः तंवर्ग- 
त्वापि तैः सह ||) मनु. ११-५४ )- दारुड्याशी 
संपक्त येगे हंतुद्धां मोठें पाप आहे असे स्मृर्तीत 
सांगितळें आहे. मात्र सूक्ष्म अवलोकन केल्यात 
पूर्ीच्या स्मृततिकारांनी सर्व जातींना मद्यपान 
निषिद्ध ठरविळें नव्हतें. फक्त हिज ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आणि वेद्ग्र ) लोकांना मद्यपान निषिद्ध 
ठरविलेळे होते. एखाद्या द्विजाने मद्यपान 
केल्यास उकळते मद्य पिण्याचे प्रायश्चित्त त्याला 
व्यावें छागें. (पाहा-' सुरां पीत्वा द्विजो मोहादाभिवणी 
सुरां पित्रेत्‌ । तया स काये निरदग्धे मुच्यते किल्विषा - 
त्ततः |॥ ? सनु. ११.९०, ). क्वॉडितू प्र्गी मद्य 
प्याच्या कपाळावर डाग देऊन मद्याच्या प्याल्याच 
चित्र काढीत व अशा रीतीनें समाजामध्ये तो 
कायमचा निंद्य ठरविळा जाई. (पाहा--' सुरापाने 


सुराध्वजः | ? भतु, ९२२७ ). जरद्रांच्या बाबतींत 
मद्यपानबेंदीची सक्ती करणे फारच दुधेट ब 


अशक्यप्राय वाटत असल्यामुळें त्यांच्या बाचतीत मद्य 


न घेगे हें कर्तब्य न समजत! त्यांनी तर्ठे केल्यात 
व ल च्ड नट *२ ९ ञझ्‌ ८9 ह 
समाजहिताच्या दृष्टीनं ते बर॑होईल अक्षी नुख्ता 


शिफारस केळेळी स्मृतींत आढळते : 

८ न मांसभक्षण दोषों न मचे न चभेथुने । 

प्रदृत्तिरेषा भूतानां निवृ.त्तस्तु सहाफळा । 

नन्न्मनु. ५.५्ट 

या ठिकार्णी मच, मांदव भेथुन या बाक्‍तींत 
सानवाची जी सहजप्रश्नांत्ते असते ती मनूनंदेखील 
ग्रहीत धरली आहे. पण त्यांचे म्हणणें अं काँ, 
समाजाची नेतिक पातळी सांभाळणारे म्हणून 
द्विजांचे एक विशिष्ट स्थान समाजामध्ये असल्या- 
सुळे, त्यांनी समाजघातक अश्या सहजप्रश्‍त्ती दाबून 
टाकल्याच पाहिजेत, सबेसामान्य लोकांच्या दृष्टान 
मर्द्यानश त्ते, मद्यापासन अलिप्त राहणे हे सवकाळी 
सर्वेस्थळीं श्रेपरस्कर आहेच. 

आपल्या प्राचीन घर्भलाखशांनीं स्मृतिग्रथातध्ये 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._] 
क्त ७ 
तुर 
र्ध ७ ७१ 


न >९ 


ह ॥» नवभारत 
१. धि ७५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवमारर 


मद्यपानाचा हा जो नेतिक दृष्ट्या निघेध केला 
आहे. त्याचा अर्थ मसद्यपानवंदीचा कायदा 
( 1९४5] 0701101001 ) असा करतां येईल 
काय? याचें उत्तर होकाराथींच द्यावें ठागेळ, आतां 
एवळे मात्र खरं को, “। कायदा म्हणजे ज्या 
[नयसाचें उलंघन केळें असतां शासनसंतल्था शिक्षा 
करते तो? या अथान स्मृतींतील निषेधाचा अर्थ 
लावतां येंगार नाही. उदा.-मभतुस्सृतीने तर 
१८ व्यवहारपदां-( 11105 01 1,917 )मध्ये सुरा- 
पानाचा अंतर्माव केळेला नाहीं. मात्र बरूत आणि 
सट्टा (समाहुय ) यांचा त्यांत उल्लेख आहे. ( मनु. 
९,२१३ ). पण “ लॉ? म्हणजेच वमे याचा 
खरा अर्थ स्मृतींच्या दृष्टीने आचार -- व्यवहार -- 
प्रायाश्चत्त अताच होतो. म्हणुनच नीति ब कायदा 
( घर्न ) यांच्यामध्ये त्या वेळी फरक मानीत नसत, 


या दृष्टीनें त्या वेळचा भेतिक निघेथ म्हणजे 
शाहनसंस्थेने ग्रहीत घरळेळा कायदा-( 1९8) 


7011101000 ) च होता अर्ल आपणांत़ म्हणतां 
येईल, निरनिराळ्या  स्मृर्तारनी . सुरापानाताठी 
वेगवेगळी प्रायश्चित्ते सांशितळीं आहेत, यावरून 
सुरापान हा त्या वेळीं एक गुन्हाच समजला! 
जात असे. 
५ अथेशास््रां 'तीळ सद्यपाननियोजन 
कोटिल्याच्या * अर्थश्ास्त्रा "सरध्ये त्या वेळच्या 
1०580 0111101187'9110101 संत्रंधी बरीच 
माहिती मिळते. मद्ययाननियोजनाच्या इतिहासांतील 
एक महत्त्वाचा टप्पा आपणांस या ग्रंथांत पाहा- 
वयास सांपडतो, कारण दारू गाळणे, ती कायदेशीर 
रीत्या विकणे व छोकांना तिचा नियंत्रित पुरवठा 
करगे वगेरे सर्व खात्यांच्या व्यवस्थित कामांचा त्यांत 
उलेख केळला आह, आादक पयाज्या नियोजनाची 
व्यवस्था पाहण्यासाठा नेमलळा अध्यक्ष ( 'सुराध्यक्ष 
२.२८,४२९ ) आपलें काम इतर तज्ज्ञ सहायकांच्या 
मदतीने करीत असे. मद्य जेथें तयार झालें असेळ 
त्याच्या बाहेर त्याची निर्यात होऊं दिळी जात नघे 
( ग्रामादर्गिशयनम_) मद्याचे गुत्ते फार जवळ 
जवळ उघडण्यात मनाई. कडला हात. ज्यांच्या 
पावित्र्याविषर्या व शीळाविषया माईती आहे 
( वेदितश्ातशो चाः ) अश्या माणसांनाच मच विकले 


अनुक्रमणिका 


जात असे व तेदेखील अगर्दी अल्प प्रमाणांतच 
(अर्धकुड्डम्बं, कुडम्बमेप्रत्थं बा ) विकले जात असे. 
तसच मद्य हे गुच्यांतच पिण्यात परवानगी असे. 
गुद्ध दारूचे द्र ठरळेळे असत, ती कमी दराने 
विकण्यास परवानगी नसे (न चानघैण कालिका 
बा सुरां दद्यातू । ), संत्चाचे गुत्ते प्रश, हवेशीर 
असावेत अला निबंध असे. 
प्र्येक दिवशी निर[नराळ्या तऱ्हेच्या ( भेदक, 
प्रसन्न, झासव, अरिष्ट, सेरेय, मधु, किण्व ) सद्यांची 
किती विक्री होते याचा अजमास सराध्यक्षा* 
याववाचा व गुच्त्याच्या मालकाने त्यासाठी कितो 
रक्कम ( नधरणम्‌ 3) राजांस ययाववाची दु ठरवाव- 
याच अशी व्यवल्था अते, मात्र या कामांत त्याने 
मझतराय चाख राहिल पाईूेजे अर्थ स्हटळ आहे 
अहृद्च विक्रव व्यार्जा ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः | तथा 
वंधरण छुयादुचित चानुक्‍तयेत्‌ ॥ ) याप्रमार्गे मद्याच्या 
व्यापारातून सरकारढा उत्पन्न मिळवून देण्याची 
"नचा प्रथस, अर्थशास्त्रांतच प्रामुख्याने दिसते 
अथद्यास्राताळ मद्याचा ञ्यापार हा कांही अंश 
"कक्ताच्या मालकीचा व कांही अंशीं राष्ट्राच्या 
गळा असावा असें दिसतें. लोकांचे मद्यपाना 
3यडच लयशित ठेवण्यासाठी शासनसंस्थेने 


सुद्दान 
$९ल्वा नियमबद्ध व्यवस्थेचे या मांयंक्रालांन 
( सखिल्तपूव ४ थ शतक 3 ज़ उद्‌ाह्रण दिसतें 


प्त इतर कोणत्याहि काळांत आढळत नाहीं, या 
व्यवस्थमुळ लोकांच हे न्यसन हळुहळू कमी कमी 
राण्यास मदत झाली, ही गोष्ट त्या व्यवस्थेची 


-.- 


कार्यक्षमता दःखविण्यात पुरेशी आहे 


नोडधमाच्या तत्तज्ञानामुळें व विशेषतः गोतम- 
घुद्धान मद्यपान घ सांसभक्षण यांसत्रंधीं स्पष्टपणें 
नपरथच कळा असल्यामुळें आपल्या या देशांत मद्य- 
।बर्तोळा थोडीफार मदतच झाली हं खरं असलें 
तर|, त व्यसन संपूर्ण नाहीप करण्यास त्याचा फारसा 
उपथाग झाढा नसावा अर्धे विधान केल्यास ते 
युकोच होणार नाहीं, र 

जवळजवळ 


रू थ्या शतक्रापर्येत स्हग 
कालांत, 


पास चिनी यात्रेकरू 
॥हंदुस्थानांतालळ सव ढोक सद्यानिव 
त्यान आपल्या सवासवणनांत उल्ले 


जे गुत 
फाहेन याला 
तत दिसल्याचा 
ख केला आहे 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क 


स 
४ ९ ) ०6 

ब्र 9000७ 
च ह. लत च 
*््ी ७५ च 7२7९ 
ग्र द अमृतमहोत्सवी >-4७ 


९७००४ > 
60821 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतांतील मद्षपांन आणि त्याचें नियोजन 


आणि अशी परिस्थिति जवळ जवळ १० व्या 
शतकापर्यत चाळू अलाबी अथे वाटते. कारण 
हिंदुस्थानास भेट देण्यास आलेल्या अल्बेरुनीने 
हिंदुस्थानांतील लोकांविषयी त्याला काय वाटलें 
यासंबंधीं केळेल्या लिखाणांत असे नमूद केळे आढे 
की, मद्य हा एक निषिद्ध पदार्थ मानला जात अस 
आणि फक्त्त टीन जातीच्या ळढोकांत त्याचा उपवीग 
होत अस्ते आणि मद्यविक्रय हा गुन्हा सानलळा 
जात असे. 

स. तिसऱ्या शतकाच्या सुमारास (लादल्या 
गेलेल्या या ग्रंथांत मद्यापासून लोकांना निदत्त 
करण्यासाठीं एक उल्लेखनीय व सहज करता येण्या- 
सारखा मार्ग सांगितला आहे. शुक्र म्हणतो 4 
ट्विज ब शूद्र यांच्या मनांतील मद्याचे आक्रषेण 
नाहींसें करण्यालाठी दोन गोष्टी करणें आवईयक 
आहे. त्या म्हणजे गुत्त्यांची संख्या अत्यत नयाादतं 
करणे आणि असे गुत्ते मनुष्यवस्तीपासून बरच दूर 
ठेवणें ( गज्ञाग्ह एथग्प्रामात्‌ तस्मिन्‌ रक्षेचु भद्षपान्‌ | 
४.४.४२). 
पुराणें व हालितवाडूमय 

सुरेविषयींची सवविश्रुत अशी पोराणिक कथा 
म्हणजे देवदानवांनीं समुद्रमंथन केल्याची कथा होव 
या खरूपकावरूनहि सुरा हे. निषिद्ध व त्याज्यपय आहे 
असेंच सचाविळे जाते. सुरा ही समुद्रातून चोदा 
र्त्नांपेकी एक रत्न म्हणून बाहेर आली पण तिचा 
ह्वीकार दानवांनीं केला, देवांनी नव्हे, तवसानान्य- 
पर्गे पुराणवाड्याय हं सक कथांच्या रूपानें मद्यपान- 
निबेधच व्यक्त करते, मागवतपुराणांतीलळ यादुव- 
कथेचा अंतर्भाव ( १.१५ ) हेंच तुर्चाबता, नल- 
कर्थेत देखील नद्यपानामुळ नलराजाची विचार- 
शॉक्ति नाहीशी हाळी वता द्रुत खळू लागला १ 
त्यांत त्यांन सर्वस्व हरावळ असल ३ टळे आहि. 

णजे मद्ययानामुळे विचारात्त नाहीशी हेऊन 
विकारशॉक्ति बळावते अर्स सुचावळ आह 


संस्कृत छळितवाळ्यायांत मद्यपानासमधाच उल्लेख 
ठिकठिकाणी विखुरळ॑ आहेतः कालिदाताच्य 
झ्ाकुंतलांतीळ सहाव्या अंकाच्या विष्कंमकामध्ये 
ळ्याला दुष्यंताकडून बक्षीस मिळाल्यानंतर स्क्षक- 


अनुक्रमणिका 


प्रमुख त्याळा लाडीगोडीनें “आपण आतां मित्र झालो? 
ठे सांगून जवळच असणाऱ्या गु्त्यांत चलण्या- 
विषवी सूचना करतो (' तच्छौण्डिकापणमेव 
गच्छामः?।) ). रघुबेश्ांतील चोथ्या सगात दिग्विजयात 
निघाळेळें रघूचे सेन्य आपला शिषवठा द्राक्षाची 
दारू पिऊन घालवीत असल्याचा उल्लेख आहे 
( विनयत्ते स्म॒तद्योधा म्रधुमिर्विजयश्रमम्‌ । 
आस्तीगीजिनरत्नासु द्राक्षावल्यभूमिपु || ' ४.६५). 
स्त्रियाहि मद्यपान करीत असल्याच उछूख कालि- 
दासाच्या वाढ्यमयांत अनेक आहेत. ( ४रघुवंश्ां तील 
आठव्या सर्गीतीळ ६८ वा 'छाक पाहा-'मदिराष्ति 
ननार्पित मधु पीत्वा रसवत्कथं नु मे। ... ). 
कुसारखंभवा मध्ये रति पतिनिवनानंतर विळाप करीत 
असतां 'आतां वारुणीमदाचा काव उपयोग १ असं 
हणते. ("नयनान्यरुणानि घू्णयनू वचनानि स्खलयन्‌ 
पदे पदे ! असति त्वांवे वारुणीसमदः प्रमदानामधुना 
डस्त्नना ||” ४-१२ ) माघ आपल्या “ शि्युपाढ- 
च्थां त बलदेवाचे खाळीडप्रमाणे वर्णन करतो : 
५ ककुद्चिकन्यावक्त्रान्तबोसलब्धाधिवालया । सुखा" 
मोदं मदिरया कृतानुव्याघमुद्ठमन्‌ ॥ ' २.२०, 
ललितवाड्ययांतील या उल्लेखांवरून एके काळी 
मद्य किती लोकप्रिय होते याची कल्पना करतां 
येते. त्यापुढील काळांत श्यासनसंस्थेनं नियोजन १ 
निदंत्रण केलें नसतं तर इतर राष्ट्रांच्या मानानं 
आज आपलें राष्ट्र मद्यनिवृत्त दिसतें तसे तं दिसले 
नसतं. 

[तनसंस्थेने मद्यपानबंदासंबंधीं कायदा करून त 
व्यसन नाहीच केल्याचा उल्लेख ' कुमारपालप्रति 
बोध ? (इ. स« ११९५ ) या. सोमप्रभाचारयांनी 
प्राकृत ( अधेमागधी ) भाषेंत लिहिळेल्या ग्रथांत 
आढळतो. ग्रथकार स्वतः गुजरातमधाल अनहिल- 
वांडवा राजा कुमारपाळ बाचा समकालीन होता, 
कुमारपालाचे घर्मगुरुहेम -द्रसूरि यांनीं निरनिराळ्या 
कथा सांगून दारूचे दुष्परिगाम पटवून दिळे. यादव” 
कथा ऐकल्याबरोबर राजाने आपल्या राज्यांत मद्य- 
पानबंदी जाहीर केळी-- 

एंव नरिंद जाओ मज्ञाओ जायवाण सव्वखआ। | 
ता रत्ना नियरजे मज्जपवित्ती वि पडिसिद्धा || 
्च््त कुमारपालप्रतिनोध “>यादवकथार 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र >५९ 


०६4 अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वैद्यकम्रेथ आणि मद्यपान 

वैद्यकावरीळ प्राचीन ग्रंथांमध्ये मद्याचा एक 
ओषधी पेय म्हणून पुरस्कार केला आहे. पण प्रमाणा- 
बाहेर त्याचें सेवन केल्यात त्याचा आणि विषाचा 
परिणाम एकच होतो असेंहि बजाविछे आहे. 
बाग्मटाच्या * अष्टांगहृदय  ( खि. पू. २००) या 
ग्रंथांत पुढील उल्लेख झाहे : ' वातळेष्महर युक्त्या 
पीतं, बिषवदन्यथा ।'- ५.६५, 'अश्ंगसप्रह व 
“अष्टांगह्ृदय' या दोन्हीहि ग्रंथांत शस्त्रकर्मांच्या आर्धी 
रोग्याला मद्य देण्याची शिफारस केली आहे--- 
“ प्राकू शस््रकर्मणश्वेट्टे भोजयेदनमातुरम्‌ । पानयं 
पाययेन्मद्यं तीक्ष्ण यो वेदनाक्षमः |? १ .२९,१४. 
'जरक आणि सुश्चत यांनी मद्चययानाच्या दुष्परिगामाचें 
छविस्तर वर्णन केळे आहे. पण हेशत व शिशिर 
कतूंत मद्ययान पथ्यकर आहे अहे चरक म्हणतो, 
तसेंच दुग्ववर्धनासाठी मातांना ते चावे अशीहि तो 
शिफारस करतो, बावरून मद्यपानासत्रंधी वेद्यक- 
ग्रंथाचा दृष्टिकोन स्मृतिम्रथांहून मिन दितता. 
प्रमाणांत मद्य घेण्याची ते शिफारस करतात. पण 
अतिरेक मात्र अवद्य टाळला पाहिज असं ते 
सांगतात. 
तंत्रवाड्य़य 

तंत्रवाडय़याची मात्र मद्यपानासंबंधी अनुकूल 


भामेका आहे. शेव, शाक्त आणि वैष्णव 
या तिन्ही संप्रदायांवर तंत्रवाळ्मयाचा फारच 
पारेणासन झाळेळा दिसतो. शाक्‍तांच्या मते तर 
देवीची पूजा पंच ' मकारा ? खेरीज ( मद्य, 
मत्स्य, मदिरा, मदिराक्षी, माघ ) पूर्णच होत 
नाहो, केवळ ' घार्मिक प्रहरष ? उत्पन करण्यासाठीं 
या पंथांनी जरी सुरेची शिफारस केळेळी असली 
तरी एकंद्र समाजावर त्याचा फारच वाईट 
परिणाम झाला अतला पाहिजे. तंत्रवाड्य़यांतील 
मद्याच्या अतिरिक्त स्तुतीचे खालील कांही "छीक 
पाहा : 
€ पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पुनः पतति भूतळे | 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ? 
“ण"महानिर्वाणतंत्र. 
* मद्यपानं विना देवि तत्त्वज्ञान न लभ्यते | 
अत एव हि विप्रस्तु मद्यपान सन्नाचरेतू ॥ 
देवानासमृत्त व्रह्म तदेव लोकिकी सुरा | 
सुरतवं भोगमात्रेण सुरा तेन प्रकशित 1 
ण््मातृकाभेदतन्त्र, 
बेंगाळमधील लोकांच्या घममविषयक तत्त्व 
शानावर या तंत्रतत्त्वशञानाचा एके काळी किती 
कमरदस्त पगडा होता हें या उल्लेखावरून स्प देतें. 


यित आय 


परंतु आज मात्र--! 


सी तांबळीला म्हटलें, “ जा, माझा पाठलाग कह 
नकोस, 

परंतु सांबळी निरन्तर माझी साथ करीतच रिका, 

सांवळीळा चुकबावें म्हणून अनेक प्रकारे मा 
प्रकाशाची योजना कहून पाहिली, 

हातांतील दीप मीं दिशादिश्यांनी फिरविला. 

परंतु सांवळी माझ्या शरीराभोंबती रिंगण घालीतच 
राहिली 

एक कल्पना सुचून मी दीपप्रकाशाची मस्तकावरून 
योजना केळी, | 

सावळी दितेनाशी झाली; परंतु तिळा चोलून 
माझ्याच पावलांखालीं शिरतांना मीं पाहिले होते, 


निराश होऊन सांबलीचा अखेरचा 

। स्हणून हातांतील दीप मी मालवून टाकला. 

अधाराच्या अथांग सागरांत माझी इवलीशी 
सांवळी विरून गेढी, 

याच आनंदांत डोळे निडून कांही काळ मी स्वप्न- 
सृष्टीत रंगून गेळो, । 

परंतु आज- 

परंतु आज मात्र अनंत अंधारांतून एक तारका 
माझ्याकडे पाहून माझ्या वेडेपणाला नयन 
मिचकावीत हंतत आहे आणि हा दीप पुन्हां 
कता लावावा यासाठीं माझ्या द्ृदयाची तगमग 
सुरू आहे ! 


अन्त कराबा 


"देवदत्त दाभोळकर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


... 
% ' खा क्र १ 
र "म्य ष्‌ क 
॥» नवभारत र 
चिं ७५ चो 


अमृतमहोत्सवी (9 
र र: द 


रभ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, शॅ. गो. तुळपुळे 
यादवकाठीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दशन : ३: 


[शके १२०० च्या आगेंमार्गे रचळे गेळेळे “ ढीळाचरित्ल आणि * गोविंदप्रसुचरित्र ्ह्व्जे 
दोन महानुभावीय ग्रंथ, त्यांमधून यादवकालीन महाराष्ट्रीय समाजाच्या विविध अंगांचे दशन घडून, त्या 
समाजाच्या स्थिति-गतीची कांहीं कल्पना करतां येते. प्रस्तुत लेखमालेतून लेखकाने या दोन महानुभावीय 
ग्रंथांच्या आधारें यादवकालीन महाराष्ट्राची सामाजिक पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या 
छेखमाठेंतील पहिळे दोन लेखांक “ नवभारता “च्या जून आणि खुळे (१९५१ ) च्या अंकांत येऊन गेले 


ध>. 


असून त्यांत जातिभेद, विटाळ, सामाजिक सुराक्षितता, अधिकार व अधिकारी, गुन्हे व शिक्षा, शेती ब 
शेतकरी, व्यापार व व्यापारी, उद्योगधंदे, नाणी, सण व सोहळे इत्यादींविषयी तत्कालीन उललेखांचा विचार 


त्यांत केला आहे. ] 


स्ोोजीवन 

यादवकालीन महाराष्ट्रांतील स्त्रीजीवनाची थोडी- 
फार कल्पना प्रस्तुत चरित्रग्रेथांवरून येणें शकय आहे. 
या काळांतील सर्वसाघारण स्त्री ही भोळीमाबडी व 
उपेक्षणीय मानली जात असावी, असे एका प्रसंगी 
चक्रधरांनी काढलेल्या उद्‌गारांवरून वाटते. एकदां 
आउसेने केळढी आपली स्तुति ऐकून गणपति आपयो- 
सारख्या विद्वानास संतोषानें डोलतांना पाहून 
चक्रधर त्यांस म्हणाले, “' हे काइ भटो : तुम्ही 
विद्वांस : कांही ज्ास्र जाणा : [हे आऊ स्त्रीमनुष्य: 
हे काइ स्तुति करीते अतत : तुम्ही काह तोखत 
असांः? (उ. ७७), वरील उद्‌गार सूचक आहेत. 
बायकांत पांडित्य करणें सोपें असते हे चक्रधरांनी 
अन्य प्रसंगीं काढलेले उद्‌गार वरील विधानास पोषक- 
च आहेत (उ. २८५), साहजिकच या अजाण स्त्रीस 
प्रपंचाबांचून अन्य व्यवसाय नसावा, असें प्रपंचांतील 
कष्ट उपसून शिणलेल्या स्त्रियांच्या कांहीं उद्‌गारांवरून 
वाटते. एकीकडे “थोर सासुरवास? सहन करीत सात 
लेकींचे कष्ट करणारी भूतानंदा आपलें “ स्त्रीपण ? 
कधी संपणारच नाहीं या कल्पनेने * कांटाळ * देते, 
म्हणजे भीतीनें थरारते. (उ. २८२); चक्रघरांच्या 
दर्षीनास आलेली एकाइसे त्यांच्याभोवती पुरुष- 
मंडळींची दाटी पाहून आपणांस कोणी कांही बोलेल 
या भीतीने तज्ीच नमंस्कारहि न करतां माघारा 
जाते व या प्रसंगार्ने ' बाइ, एका पोरिया कारणे 
सातापांचांचा सासुरबासु साहिजे $ मा एसना विश्वाचा 
वाति परमेश्वर : तेणोति धरणें मांडिळें असे तरि, 


न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


जगाचा सासुरवासु साहिज की: (उ. २७६ ) 
याप्रमाणे मार्मिक उपदेश चक्रवर तिला करतात. 
रामाइडेस कोणाची “ आयाब्रेधनीं आक्षेपता म्हणजे 
जाण्यायेण्याची आडकाठी नाही, ती आपल्या- 
पुरती स्वतंत्र आहे, तरी तिच्या इच्छेप्रमाणे तिला 
चक्रघरांनी आपल्यापाशी राहू द्यावे अशी 
शिफारस वसिष्ठदेव करतात (उ. २६० ). सावळा- 
पुरच्या एका त्राह्मणाची सून सासुरवास आणि 
नवऱ्याकडून होणारी मारहाण व छळ यांस 
कंटाळून गोविंदप्रभूंस आपले माहेर कल्पून 
त्यांच्याकडे जाते. ( गो. १५६ )., कोणा विठ्ठल 
जोश्याची बायको आपल्या सुनांना ताक वाढून 
आपण नित्य दुघार्शी जेवते (गो. ३८) व एक 
माळीण आपल्या टोपर्लांतील मोहाळू गोविंदप्रभून 
खाऊन टाकलें तर त्यामुळें सासू कोपेल या 
भावनेने भीतिग्रस्त होते (गो. १७२ )., वरील 
पांच चित्रांतून तत्काळीन स्त्रीस होणाऱ्या सातुर" 
वासाची कांद्दींशी कल्पना येईल. पारित्यक्ता आणि 
विधवा यांचींहि दोन-चार चित्रे आढळतात. पेकी 
नवऱ्याला व सासुन्सासऱ्यांना आवडत नाहीं म्हणून 
घराबाहेर काढल्याने जिला कावरे लागळें अशा 
जसमाइसेची हकीगत वाचण्यासारखी आहे 
( पू. ७१), विरक्‍ताची पत्मा ही रूढार्थाने जरी 
परित्यक्ता नसली तरी परित्यक्त्येच्या वांड्यांस येणारी 
दुःखे तिच्याहि वांट्यात येत असल्यामुळें तिचा 
विचार येथेंच करणें बरें, वैराग्य धारण करून 


द 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क ... 
/ र ] त्रै 1 


76नवभारत 
७५ ' 


प >९ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ह्यांनी प्रपंचत्याग केला आहे, अशांच्या 
बायकांची करुण कहाणी दोन-चार ठिकाणी ऐका- 
वयास मिळते. पैकी सवेसंगत्याग करून चक्रधरां- 
कडे आलेल्या नागंदेवाची बायका गंगाइसा हो 
एकप्रकारे परित्यक्ताच असून तिनं नागदवा!स 
अनुलक्षून ' जळा जळो ऐसिया पुरुषांचे [जयाळ : 
पुरष आझुई कां जीताती ? जयाचेया बाइला 
अन (अन्न) नार्ही, वस्त्र नाही: तया पुरुषा 
लाज नाही? याप्रमाणे टिव्या दऊन आपला 
संताप व्यक्त केळा आहे. (उ. २९ ). पग नवरा 
मरता तर बरें होते अते मणणारी हीच गंगाइला तो 
प्रत्यक्ष अंग खोडवळून पडला असतां हातपाय 
पिन रडूं लागते ब ज्याच्यामुळे आपण पांच 
सुवासिनींत मिरवू शाक्ता तो आपला पति 
नागदेव कप्ता का होईना पण जगावा अशी इच्छा 
घरते, हे आर्य स्त्रीच्या अभिजात पातिन्नत्याचे 
द्योतक म्हटलें पाहिजे (उ. ३०), असो, एका 
प्रसंगी आउठेगंडि, जे ग्रहत्याग करून च्क्रघरांकडे 
येऊन राहिले व ज्यांच्या अभ्नित्र झणांना साक्ष करून 
हाती लावलेल्या बायका त्यांच्या नांवाने मागे खडे 
फोडीत आहेत, अक्का नागंदेबांसारख्या विरक्तांना 
बोळ लावला आहे (उ. ६९ ), लक्ष्मीद्रमटाच्या 
बायकोची दृकीगत याहूनहि उत्कट आहि. ग्हृत्याग 
करून गोविंदप्रभूकडे गेलेल्या आपल्या नवऱ्यास 
५ आपण परत आणूंच ' अश्शी पेज घेऊन शृंगार 
करून निघालेळी व तुम्ही घरीं येतां का मरी 
या बरोबर आणलेल्या माणसाशी घरवात करू!” 
याप्रमा्गे नवऱ्यास मकी देणारी ही स्त्री त्याच्या 
तोंडून ' उत्तम ! आण त्याला, मी तुझी संस भरीन 
अर्स उत्तर ऐकून “ नागवल्यि बो नागवल्यिं? असं 
म्हणून बोंब ठोकत व घाय मोकळून रट्टं लागते 
(गो. २१२ 3. वरील चित्रांतून स्रीची पतिनिष्ठा 
व्यक्त होत असली तरी तिच्या अगतिकंतचीहि ती 
क आहित. नागंदेवाची बायकी गंगाइसा म्हणते 
त्याप्रमार्गे € घन नाह, बाजु नाही, भाऊ नाही 
बाणी धान्य घालीत नाहटा कराना भत नाह 
अशा स्थितीत “एक गा शेनि म्यां किती दीस 


यादवकालीन स्त्रीजीवनारची इतर अंगे पाहिल्यास 
कांहीं स्त्रिया दुख्ऱ्याचीं सरवळीं वळून देण्याचा-व 
त्यांतील थोडी स्वतःकडे ठेवून घेण्याचा-उद्याग 
करीत असाव्या असं वेखाहच्या हकीगतीवरून वाटत 
(उ. ९८ ), त्यांच्या कळाकोशल्याची कल्पना 
रामाइसेने चक्रधरांसाठी भेट म्हणून आणलेल्या 
नारळावरून येऊं शकेल. हा ' नारिएळ गोळा 
सोलून, खडीनें घोटून, उजळ-नितळ करून तिन 
त्यांत साखर भरून तो बंद केला होता 
(उ. २५९ ), महदायिसेनं भरलेल्या 'रंगमालिका' व 

पक्ष ? हीं तत्कालीन स्त्रियांच्या कलाकाराल्याचीच 
द्योतक हात (उ. २७३ ), वयस्क स्त्रिया पुराण 
ऐकावयाल जात हेंहि महदायिसेच्या आठवर्णी- 
वरूनच कळते (उ, २७८ ). माता-पिता, सासू- 
सासरा व भ्रतार हे स्त्रीचे पांच गुरु समजले 
जात, अज्ला अर्थाचे चक्रघरांचं वचन आहे 
(3. २८३). प्रवासांत ख़यंपाकपाण्याची व्यवस्था 
स्त्रियांकडे असे, असें ' तुम्ही आम्हां सांघाते येतीति 
तारे आम्हां अनपाणियां सुरवाड होता ', या दादोसांन 
महृदायेसेख अनुलक्षून काढलेल्या उद्गारांवरून 
वाटत (उ, २७३ ), स्त्रिया कांडतांना ओव्या व 
विवाहप्रसंगी घवळे म्हणत असे दोन लीळा 
सांगतात. (उ. २७१, गो. २२४). बालविवाह 
(उ. ११७) ब ' रांडे बाहलेशी पाट ? म्हणजे 
म्होतूर ( गो, १५५ ) यांचेहि उललेख आढळतात. 
उपवर कन्येची चिन्ता बापास तेव्हांहि लागे 
(गो. ९५), जिला मुळें होतात पण तीं जगत नाहींत 
अक्या ह्लीस ' मृतवांझ ? म्हटल्याचे आढळतें 
(गो, ९१ ). कुंकवासारखी लालभडक वरह 
नेसणाऱ्या बरमायेचा उल्लेख एका ठिकाणी आला 
आहे (गो, १२२). बाळंतपण ही ल्रत्रियांच्या 
आपयुष्यांतील जी महत्त्वाची गोष्ट तिची वर्णने 
क्यावर गत जा त यो म आहिती 
देणे, तीबाळंत झा क. कितीही 

१ ल्यावर ॥[तच सुइर * करणे 


लेकराचे नाळ कापणे, पथ्य करगे, बाळ बाळंतिणीस 
चिकसा म्हणजे उर्ट्णे लावून 


न्हाण घालणे, शेगड्या 
१४८ शुद्ध डा!कक स्वख्पाच च्‌ 
वावरावे !? दी ९ दध &॥कक स्वल्याची आहे. घालून शेक देणे, बाळंतिणीची बेळणी स्वयंपाक- 
- (उ, ३० ) घरांतील भांड्यांच्या उतरंडीस लावणे इत्यादि 
१७ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास _ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कका 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


6 


यादवकालीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दर्शन 1 २! 


चाळीरीतींतील सातत्य ध्यानांत घेण्यासारखे आहे 
(उ. १३३, गो. ७२), त्त्रियांच्या बल्प्रावरणाचा 
विचार करतां धोतर किंबा घोर (उ. १३३, 
३७५), पातळ-छुगडे (गो, १८५ ), ' परवंडीचा 
खांडुवा म्हणज नतलल्या लुगड्याच्या कळ्याताल 
फडके ( उ. १९१ ) व कांचोळी (गो. १८० ) 
इतक्यांचे उल्लेख आढळतात. पैकी 'घोतर ह केवळ 
धू .वस्न असावें, स्त्रियांच्या वेषभूप्रेचे वणन गाविन्द- 
प्रभुचरित्रांतील एका लीळेंत आलं असून, त्यांत 
६ मड-बजहियांची चोळी ?, हाती | कथलाच दार , 
पार्या ' कासियाचे पाल्हरें ', हार्ती “ टीकेची मुदा 
इःयादि तपशील येतो (गो, १५२३ ). नाकात 
साती घाळून आढेल्या ठाकुरांच्या राण्यांचे वणेन 
न्य ठिकाणी आढळते (गो. २१७), ब्राह्मणांच्या 
एत्रयांनी नमस्नान करणे हे निषिद्ध असावे अल 
एका लीळेवरून वाट्ते (गो. १८१ ). वेधव्य 
हे स्त्रीजावनाच एक सहृत्वाचे अग असून त्याच 
दोन-चार निदेश येतात. विधवानी गगास्यान अवश्य 
करावें ( उ. २७५ ), गळ्यांत पुष्पमाळ घाळू नय 
(3. २८२), तसेच £ लवा नये, ने्सा नवे, 
खार्वो नये, न्हावा नये ' ब आपल्या भावाच्या 
हांड्या शिजवून, ते देतील ते घांसमर अन खाऊन 
राहावें एवढाच त्यांचा घमे (उ. १३२), इत्यादि 
उल्लेखांवरून विधवेच्या तत्काळीन जीवनाची कांही 
कल्पना करतां येईल. चक्रघरक्षिष्या साथे हिच्या 
मंडनाचा निर्देश एका ठिकाणीं अतला तरी ही 
एक सांप्रदायिक बराच असल्यान तो. स्त्रीजीवना'ची 
निदर्शक होऊं शकत नार्ही (उ. २०० 3) 


पंथ आणि मत 

घर्म हे यादवकालीन समाजाच्या जीवनाचे 
प्रमुख अंग असल्यानं म्हाइंभटाच्या चरित्रप्रेथांतून 
नाना पंथ व नाना मत यांचे उललेख येतात ब 
त्यावरून तत्कालीन धघानक जीवनांतील वेचचित्र्य 
डोळ्यांत भरते, म्हाईभटाच्या काळांत मंत्रतंत्रादि 
(वद्येवर विशेष भर असून या. ।वद्यच आचरण 
करणारांचा एक स्वतंत्र पथ असावा असे वाटते, 
या तंत्रमागीत जसे देवतांना पाचारण कलन 
दञ्रासन ' रचिळे जाई (उ. २९४), तसेंच 
भूतसृष्टीस आवाहन करण्याचे सामधथ्य़ाहे तत्रतात 


११ 


अनुक्रमणिका 


तसृष्टि त्यांना श होऊन “* खाए- 
पल्या विक्राळ दाढा व आरक्त 
ळे बांनिशीं त्यांनीं पाचारितांच यंऊन 
(उ. २९५ ), कवित्‌ 'प्रल्ह्ादविद्या 
न॑ओंळखिल्या जाणाऱ्या या तंत्रविद्य- 
दाळ तिदधांचा “ आगमसमय ' म्हणून असे व 
छाया रुष, देवदेवता किंबा भुतेखेत यांचे 
नानाप्रकारचे चमत्कार ते सिद्ध करून दाखवीत. 
स्वतः कमळाची आंगी लेऊन मिलमिलणाऱ्या 
डोळ्यांची व फुलफुळणाऱ्या ओठांची भुतं नाचवि- 
णाऱ्या या सिद्धांचें अत्वित्व बुख्यतः डोंगरां 
तीळ लेण्यांतून असे, असं पूबवाघोतील काहा 
उल्लेलांवरून वाट्ते (पू. ४९ ते ५२). हे सिद्ध 
ळपी अभिमैत्रन तिथ्यांतून स्वगातोळ अमस्यृत 
आणण्याचा 'चमश्कारहि काचेत्‌ करून दाखवीत. 
प्रसंगी स्वगीतून अमत घेऊन येणारी ही कुपी 
वाटेंत अडवून तिचे तुकडे तुकडे करून टाकणारे 
सवाई सिद्धहि त्यांना भेटत, अर्ल अदडानाथाच्या 
वृत्तान्तावरून कळतें ( पू. ५९ ). “ राहाण घाढून 
देवदेवतांचे देव्हारे माजविणाऱ्या आपलोच 
हृदीगत उत्तराधीत आढळते (उ. ५ ). हठवोग 
हा तंत्रविद्येत जवळ असून “' जारक, पूरक, कुभक 
ब त्राह्ाटिक यांनी युक्‍त अशा हठयोगाच्या 
साधनाने वयस्तंमन व मृत्युजय करून ' वाळत 
वाळित * म्हणजे रोगराईचे निवारण करणाऱ्या 
सिद्धांचा निर्देश पूवोघोतील एका लोळत आहे 
( पू. ५६ 3, हठयोगाच्या जोरावर कांगळ्याची मोट 
बांधून ती पाण्यांत घाळून तिच्यावर तरगण, किंवा 
स्वतःस देवळांत कोंडून घेऊन पुनः बाहेर प्रकट 
होगे यांसारखी ' चेटक कार्वे ब पवन कार्ये ' म्हणजे 
कदि-तिंदधि ढे सिद्ध दाखवीत, अर्स चक्रघरांनी 
सांगितलेल्या कुइ्राम नामक पुरुषाच्या हकीगती- 
बरून कळते (पू. ६१ ). या दृष्टीने स्वतःच्या 
देहयापासून वेगळें दाण्याची विद्या जाणणाऱ्या आदि- 
महादेव नामक महात्म्याचा दृत्तान्त वाचनीय ओं 
(पू. १७१ ), नुसती इष्टिकेक कून झाडावराल 
नारळ काहून घेगारा कान्हा व आपल्या सामथ्यांन 


नारळ पुन्हां झाडास चिकटवून देगारी बहुडी 
यांची कथाहि मनोरंजक असून, हंठवागाने प्रात 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र >५ 


«७2 छै अमृतमहोत्सवी, 
ध्् 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होणाऱ्या ऊध्वेरेतत्वासारख्या सिद्धींचे स्वर्य उघडे 
करून दाखविणारी आहे (उ. ४२२ ), हे तंत्र- 
सिद्ध त्यांच्याबरोबर अंतराळी सातशे व भूमंडळी 
सातशे डबुरवा म्हणजे डमरु वाजत गाजत आहेत 
अश्या थाटांत जात, असें कांही उल्लेखांवरून बाटते 
(उ. ४१८ ). पीस फिरवून दुसऱ्यास निद्रावरा 
करणारा चक्रघरोक्त “ लाघवी ? हाहि एक तंत्र- 
मागींच म्हटला पाहिजे (उ. ४१३ ), श्ञाक्‍तांचा 
बाममार्ग हाहि तंत्रमागीच्या जवळ असून त्याचा 
जो उललेख आढळतो त्यावरून पाहतां मदिरापान 
हृ त्यांतील वैशिष्ट्य दिसतं. (गो. २९२ ), 
नाथपंथाचा निदेश दोन ठिकाणीं आला असून 
त्यांतील एकावरून या पंथास “ पिवळी दांडी? 
करण्याची किमया म्हणजे तांब्याचे सोनें करून 
दाखविण्याची किमया ज्ञात असाबी असे वाटतें 
(पू. ३३०; उ. ८१ ) संन्यासमार्गाचे दोन-चार 
उ&७ख आढळतात, त्यांपेकों तीन ठिकाणी शिखा- 
सूत्रांचा त्याग करून किंवा “ धोत्र फाडून व 
डोई घोडून ? उत्तरापंथी जाणें म्हणजे संन्यास ही 
कल्पना दिसंत (उ. ५३, ९४, २९७), कांही 
संन्यासी वादविवाद करून जेतपललें मिळवीत गांबो- 
गांब फिरत व जो संन्यासी वादांत निरुत्तर होई 
त्याचें * मठापत्य, पुस्तकभांडार, मळा, वाड-शरत्त 
इत्यादि सवे कांही जिकळें जाई (ए.५१, ५२), 
पुष्कळघे संन्यासी अहंमन्य असल्यामुळें त्यांच्या 
वेषाचा निदर्शक असता “भगवा ' हा शब्द क्वचित्‌ 
उपरोधानेंद्रि योजण्यांत येई (उ. ४१४ ). महा- 
नुभावपंथांत स्त्रियांचेहि मुंडन केळें जात असावें असें 
साघेच्या एका आठवणीवशून वाट्ते (उ. ३०० ), 
यांशिवाय इतर कांही पथीयांचे द्द उलेख 'लीळा- 
चरित्रात येतात. त्यांत जाखराचा देव्हारा घेऊन 
सुपल्या नाचविणारी जोमाईसे आहे (पू. ३२३), 
भणदींतीळ निखारे घेऊन “ भलोलो ? असे म्हणत 
दुसऱ्यास मय दाखविणारी आउत्ते आहे (उ. ९), 
उरावर जळती दोगडी ठेवून 'पैरा गा, पैरा गा? 
अले मोठयाने ओरडत भिक्षा मागणारा नेरागी 
आहे (उ. १८९ )* गात-नाचत महोत्सव करणारा 
८मागवंतांस्चा मेळावा आहे ( पू. ४३ ), मासोप- 
बातिनी आहेत ( ए.» २४५ गो. २००), तशा 


१३ 


अनुक्रमणिका 


पयोवर्तिनीहि आहेत ( पू. ३४ ). ' कनदृत्ती ने 
राहणारे ब्राह्मण आहेत (ए. १४ ). “टिळा--जानवे? 
करून तीथौत बुड्या मारणारे “ पाणिबुडे ? म्हणजे 
कर्मठ आहेत ( पू, ७२; उ. ३७६ ). पूबवयांत 
: गोपाळमंत्री दीक्षा ? घेणारे स्वतः चक्रघर आहेत. 
( ए. ५ ). प्रत्यक्ष हत्ती अंगावर घांवून आला 
तरीसुद्धा बोद्धांच्या “ वसे ? मध्ये पाऊळ न 
टाकणारे आचार्य आहेत. (पू. १९८), काटी- 
खापरी कंथा धारण करून सिक्षा मागणारे जोगी 
आहेत (पू. ६९, ७०), डोई वोडून, धोतर 
फाडून * उत्तरापंथे ? गमन करणारे संन्यासी आहेत 
(पू. २६५ ). “ गोरक्ष फोकरून ? भिक्षा मागून 
* उदो उद्दो ) करीत चक्रघरांस व गोविंदप्रभूस 
ओवाळणारी आउसेसारखी जोगीण आहे (उ. 
४२६, गो, १८६, १८७ ). प्राडव्याच्या दिवर्शी 
डोईस सोरपिसांचें वेष्टण, अंगीं नीलवण उटी व 
हाती व्विपळ्या अशा वेषांत येऊन भिक्षा मागणारे 
वासुदेव आहेत (गो. १५४) व चवाठ्यावर 
अक्षत-कवडा घेऊन बसणाऱ्या जखिणी आहेत. 
(उ. ३८). * ब्राह्ममीची महात्मी ' कशी 
करीत त्यांचे वणन आउतेच्या आठवणींत वाचा- 
बयास मिळतें. आउसेस महात्मी म्हणजे महानुभाव - 
पंथाची दीक्षा देतांना चक्तघरांनी प्रथम तिचे 
तांब्यापितळेचे देव पाण्यांत घुडवून टाकले, तिच्या 
कानांतील मुद्रा काहून घेतल्या व तिला दोन साथी 
वर्न देऊन “साक्षा , केली असे म्हाइंभट सांगतो 
(पू. २६५ ), 
ब्रते-वैकल्ये 
१ कतल... . है 
म्हाइंभटाच्या चरित्र 1 गाते 
गुह क्य यातून पाहावयास मिळतात. 
त्यात पत्ते किंबा पकणी विशेष लोकप्रिय दिसते. 
त्यातह पुन्हां सोमवारीच 


किंवा सोमपर्वांचे 
माहात्म्य अधिक दिसतें, स्नाने, तपणे, पिंडप्रदाने 


ह सर्व सोमवारीस होई ( उ. 
३५ र ) अशाच एका सोमवारीस सर्व शिष्य- 
मंडळाना मिळून चक्रघरांत अभ्येंग स्नान घाळून 
चेदुनाची उटी देऊन पुष्पमाला व विडे अर्पण केल्याचा 
उल्लेख आढळतो (उ. ३०२ ). सोमवारी नसतांद्वि 


८१, २२७, २२९, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


व... 2. 
च )'.१ त्र 
र्व (९० ह. कचा 
ठर ठिनवभारत चेह 
७५ त्रि 


र 


ष्ध्स्स 


धि 
वट 
ह 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


यादवकालीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दशेन । २: 


शिष्यांनी चक्रधरांस व गोविंदप्रभूंस ' दवण्याचें पर्व 
स्हगजे दुबगा विधिपूर्वक वाहण्याचा सोहळा 
केल्याचे अनेक लीळा सांगतात (पू. १०१, 
उ. ११, गो, ११७ ). कचचित्‌ पर्वाच्या निमित्ताने 
शिष्य गुड्स ' पविते ' म्हणजे सोंबळ्याची वस्नेटि 
अर्पण करीत (पू. १३३). पर्वणीच्या विधीचे 
सावेत्तर वर्णन गोविंदप्रभुचारेत्रांत वाचावयास 
मिळते, केशबनायक हे प्रतिवर्षी श्रावणी पोर्गिनेळा 
गोविंदप्रभूंस पर्वणी करीत व्या प्रर्गी त्यांना 
सन्मानपूर्वक घेऊन येऊन मांडवांत मानाच्य 
आसनावर असवून त्यांचें चरणप्रक्षालहन करीत व 
होम-हवन होत असतांना त्यांस गंधाक्षता लावून 
जानबीजोड व रेशमी वस्त्र अपण करीत, असे हे 
वर्णन आहे (गो. ३५). सिंहृस्य पर्वणीसाठी 
वचक्रधरांनी त्र्यंबकक्षेत्राख गमन केल्याचा उललेख 
एकांकाच्या शेवटी येतो (ए. ७२ ). जतांत 
एकादशीचे त्रत सवीत आधिक रूढ दिसतें. 
उमाइसेसारख्या स्त्रिया बारमास एकादशी करीत 
(पू. १३६). एकादशी त्रतांत राळांदुळासारखे कांही 
पदार्थ खाले असतां एकादशी मोडगें, त्या दिवशीं 
तांबूळछेवन निषिद्ध मानणें, एकादशीच्या रात्री 
हानी मिळून गांवाबाहेरील पडशाळेंत जागरण किंबा 
हरिजागर करणें ब इुसऱ्या दिवशीं एकादशीचा 
उपास पारगें करून सोडणे, हा तत्कालीन आचार- 
घर्धे अद्यापहि रूढ आहे. हे पाहून धार्मिक सातत्य 
डोळ्यांत भरते (पू. २९१, उ. २१४१) २१२ 
गो. २१, २४०), अनंतचतुदंशीच्या अनत- 
त्रतांचा उल्लेख दोन ठिकाणी आला आहि. त्या- 
वरून त्या दिवशी रेशमी सुताच्या अनताचा पजा, 
अनंताच्या कद्वाणीच श्रवण ध्‌ मोर जवा 
या गोष्टी आजच्याप्रमाणच हात या क दिसतें 
(वू. १३८, उ. १६ मुल क का 
एमी साजरी करण्याची रोता 'सांबन्याड' वा 
व वी असें गोणेबाईने या उत्सवासाठी 
राळी नसावी अर्ख बी बाईन ब 
ल १. ऊष्ण ब मातीची 
हेळे मातीचे गोकुळ, मातींचा & | 
देवकी या ८ / ए, १७) यादवकाळांत 
वक्ी यांवरून वाट १ सब. नवचंडीस 
नवचंडीचें न्रतहदि रूढ असून गा वा री 
घट मांडून, नवधान्यें पेरून, फुडोरा बाप र नक 
3 आणित्या प्रसर्गी कुमारांना 
लावून साजरा होई, 


अ/ जो? 


ह 


अनुक्रमणिका 


आयवेतण देऊन कांहीं गोडधोड करण्यांत येई असें 
आढळतें (गो, १०२, ११०, ११८), कुमारीनी 
नदीकांठी किंवा तळ्याच्या पाळीवर जाऊन बाळु- 
सार पुजगें व टिपऱ्यांच्या ताळावर गाणें म्हणणे 
हेंहि एक तत्काळीन त्रत असावे (गो.२०८ ). 
लखुबाइसेने “ अखतीज ? म्हणजे अक्षय्यतृतीया 
चक्रघरांस उपाहार व घागरीचे बाण देऊन 
साजरी केल्याचा उल्लेख उत्तराधात येतो 
(उ. ११८ ). तर्सेच आषाढी पोर्णिमेयासून कार्तिकी 
पौणिंमेपर्यंत शिवळिंगास रोज बेल वाहून शेवटी 
दोन देवांस, दोन त्राह्मणांस व एक स्वतःस या- 
प्रमाणे पांच रोटांनीं सांगता करण्याचे लिंगपूजाज़त 
(उ. २०३), व ' खीच, पातिया, दिवे, मुठिये, 
मुदा ? इत्यादि उपाहारानें युक्‍त व वाणवशानें 
सिद्ध अशी रंगपूजा (उ. ४२६ ) यांचे स्वतंत्र 
निदेश आढळतात. भावैची बारसी ब चतुर्दशी 
यांचे उलेख दोन ठिकाणीं (३. ४७१, 
गो. ९७ ) आले असून अन्यत्र भावेच्या पूजेचे 
सविस्तर वर्णन आढळतें. त्यावरून पाहतां भावेच्या 
दिवशीं बडेमांडे रांधून, उंडा पारास व मांडे मांडवास 
बांधीत आणि सुगडांतील हळदीघाटीनें भावै 
व हरळी शिंपून ते सुगड फोडून टाकीत असें 
दिसते ( गो, १२५ ), “परीख' म्हणजे संन्यादयांस 
बोलावून त्यांस जेवण घातल्याचा उललेख एका 
ठिकाणी मिळतो (गो. ७१ ). रिघपुरांतील 
नरसिंहाच्या देवळांतील देवास रोज नेबेद्याचीं सात 
ताठे येत असल्याचें एक लीळा सांगते( गो. १११ ), 
: काठेया ? चा म्हणजे देवळांतीळ गुरवाचा 
आयारधर्भे कसा असे हें वांकी गांबामधीळ 
सिद्धनाथाच्या देवळांतीळ कोथळोबा नांवाच्या 
गुरवाच्या नित्यक्रमावरून ध्यानांत येते, हा युरव 
राज सकाळीं देवळांत जाऊन आपलीं वर्ह्ले उतर- 
वून ठेवून कौवीनबद्ध होतो, घागर घेऊन नदी- 
द€ून पाणी आणतो, देवळांतील *“ कोणकोणटें ? 
म्हणजे कानाकोपरा झाडून सडा घाढळून रंग- 
माळिका भरतो, पुन्हां नदीबर जाऊन स्नान क्र्न 
परत येतांना * तांबकळस ? भरून पांगी आणतो; 
आपले श्वास शिवलिंगावर जातीळ म्हणून नाकास पदर 
बांधून लिंगपूजा करतो आणि शेवटीं दंडवत आणि 


१३ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


प्रदाक्षिणा घाळून परततो (गो, १९३ ), झटकांत 
म्हणजे राजसेबेचा तळ अदे तेर्थे, कर्धी गोदान 
होई व त्या निमित्तानं त्ाह्मगांत दक्षिगा मिळे, 
अर्स एका उल्लेखावरून वाट्ते (उ. २९२ ), 
कांही अरिष्ट आल्यास तनिवारणार्थ ज्ांति कर- 
ण्याची प्रथा हाती व शांतीप्रीत्यथे ' खीचपुरियां *- 
वें रॅंघन करून जोंगी व वेरागी यांना जेवण 
घातळें जाई (ए. ५० ), श्राद्वविधीचे उल्लेख 
अनेक आढळतात. पेकी एकावरून पितरांच्या 
श्राद्धदिनी पतिपत्नींचा ठमागम अपेक्षित मानला 
जात असाबा किंवा काय अशी शोका येते 
(ए. १), तसेंच श्राद्धप्रसं्गी पितर जेवावयास येतात 
( वू. २७४) व हरीच्या स्वप्नांत जठा त्याचा पिता 
माइता हा आला त्याप्रसाणे क्क्ित्‌ स्वप्नांत देऊन ते 
आपलें मनोगत बोळून दाखवितात (गो. ३१६, 
गो. ८२), या कल्पनांवर त्या काळांत पूर्ण श्रद्धा 
अउलेली दिसते, श्राद्वासाठीं ब्राह्मगांस “ क्षेण 
म्हणजे आमंत्रण आधींच देऊन ठेवून श्राद्वाच्या 
दिवशी त्यांजकरवीं कल्प करवून त्यांस खिरीचें जेवण 
घालणें ही रीत आजच्याप्रमागे तेव्हांहि रूढ शोती 
(उ. ११९, उ. १६०, गो, ८२ ). तसेंच श्रादध- 
प्रसंगीं जसे ब्राह्मणांस तर्ठेच गांवांतील प्रतिष्ठित 
अद्य इष्टमित्लांसहि भोजनाचे निमंत्रग अपे ब 
त्यांचा सन्मान टिळे-तांबूळ देऊन केछा जाई, 
असे रेइनायकाच्या आठवणींवरून कळते. मात्र 
या प्रसंगीं नागदेव आणि त्नाथोंबा या आपल्या 
शिष्यांख दुसऱ्याच्या घरीं श्राद्धाच्या जेवणास 
जाण्याबद्दळ “' तुम्ही का गुरव का ब्राह्मण! ? 
अर्श म्हणून चक्रघरांनीं बोळ लावला आहे हें 
विशेष होय (उ. १०५ ), सोमवारीसारख्या 
पर्वगीस कित्येकजण आपापल्या पितरांची श्राडें 
करून त्यांना पिण्ड देत, ह॑आउसेच्या हकःगती- 
वरून कळतें. या प्रसंगीं “* ठेकीहि मीच व लेकुहि 
मीच ” असें मृत पितरांच्या एकुलत्या एक 
आउसेस वाटावे व तिने आपल्या पितरांस पिण्ड 
देण्यासाठी अधीर व्हावें यांत कांहींच आश्चये 


नाही (उ. ८१) 


दाने, वाति इत्याद 
निरनिराळ्या देवांना व शाक्षणांना दान कडून 


अनुक्रमणिका 


देण्याची प्रथा आति प्राचीन असून तिचे अनेक उललेख 
यादवकाळीन ताम्रपट ब शिलालेख यांतून बेतात. 
प्रस्तुत चारेत्रप्रथांत अश्ा प्रकारचे उललेख थोडे 
आहेत. पेकी पूवीधातीळ राणीने बैजनाथाचें देऊळ 
करवून त्या प्रसंगीं ब्राह्मणांना व्रात्ति दिल्याचा 
उल्लेख विज्षेष महत्ता आहे. कारण त्यावरून 
ज्यानें वृत्ति द्यावयाची त्याचें नांब ' काळाक्षरी ' 
म्हगञे शिलाळेखांत व “ शासनीं ? म्हणजे ताम्न- 
पटांत घालण्याच्या पद्धतीवर स्वच्छ प्रकाश पडतो 
( पू. ९ ), ब्राह्मणांना नर्वी ' अघ्ररे ! म्हणजे अग्र- 
₹ व वात्त दिल्याचा एक उलेख उत्तराधोतहि 
मिळतो (उ. ६), याच भागांतील एका लीळे- 
वरून कांह मळ्यांचे “ उळींग ? म्हणजे त्यांतील 
फुळेंफळें राणीच्या भोगवल्याकडे जात, अरे आढळते 
(3. २६० ). पोमाइसे नांवाड्या स्त्रीकडे वांकी 
गांवचा साठ आलूँची वरत्ति असल्याचा निदेश 
गावदपचुचारतात आढळतो, (गो, १६७ ), 


र्त 


कलळाफोदल्य 

यादवकालीन महाराष्ट्रांतील कलाकोदाल्याची 
थोडीफार कल्पना प्रस्तुत चारत्रग्रथांवरून येऊं 
शकेल. येकी ' चौकरंगमाळिकां *चे म्हणजे रांगो- 
ळ्यांचे उल्ले 


8 अनेक ठिकाणी आलेले असून त्यांचा 
उपयोग जसा दवळांतून ॥कवा महोत्सवांतून तसा 
नगरक्षगारासाठाहि केल्याचे दाखळे आढळतात 
(पू. २१९, उ. २७३, गो, १८७ ). चित्रकलेस 
आचित्रवाड अस म्हटळे असून पूवीधात चक्रधरांनी 
आवाइलखस [देवसाकाठी दोन मोरे * लिहिण्याची 

सहृणज मयूरचित्रे काढण्याची आज्ञा केल्याचा व 
त्याप्रमाणे [तेन वान म्हणजे रंग मेळवून मठाच्या 
चारा [भती मोरांदीं मरून टाकल्याचा उल्लेख 
आहे (पू. २४३ ), वस्त्रावरीळ कमळाचे भरत- 


काम( गो. २५७ ) व फाटक्या घोंगडीची “ तुणा- 
वण म्हणज रफूकाम ( पू. २४८) याहि तत्काढीन 
कडाकुसरच्या बाबी होत. शिवणकाम हीहि एक 


कला असून त कास कांट्याने कर्रीत अठें एका 
छीळेवरून कळल (उ. ४२), फुलांचे अलंकार 
म्हणज माळा गुफण हा कला नागदूब बाडेगांवच्याच 
एका माळ्यापासून शिकल्याचा उलेख आढळतो 


रच 


*. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


$$ 
क 


ी जे शै 


७५ बो” 
नह ६अमृतमहोत्सवी& >२७ 


:/२ (जि 
क क 
00, 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


यादवकालीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दर्शन : ३: 


(उ. १०). नारळ सोलून तो खडीनें घोटून उजळ 
करणें व आंत साखर भरून तो बंद करून टाकणें ही 
कृतिहि तत्काडीन स्त्रियांच्या कलळाकुसरींत जमा होईल 
(उ, २५९ ), वकतृत्वकलेच्या अंगोपांगांवर प्रकाश 
टाकण्याच्या दृष्टीने गोपाळ पंडितांची हकीगत 
ऐकण्यासारखी आहे. हे गोपाळ पाडेत * रायाचे 
वक्ते ) असून ते “* बरवें बोलों जाणत *. तसेंच 
ते ' शास्र वक्ते _ असून ग्रेंथाधारें न बोलतां 
६ उबेणे ? म्हणजे उत्स्फूत बोलत म्हणून 
त्यांना ' स्थानी वक्ते ' किंबा सर्भेतील वक्ते 
असें म्हटलें आहे. अश्या वक्त्याच्या बक्‍तृत्वाचे 
५ जाड-वाड ? व “ कोड-कवतिक ? हे विशेष गुण 
दिसत्तात. तसेच वकतृत्वांत रतपरिपोष अभिप्रेत 
असावा असं वाटते. कारण या लीळेंत चक्रधरांनी 
£ सावजाचा यावा ” म्हणजे हिंल श्वापद उठल्याचें 
वर्णन करतांच सभेतील श्रोत्यांची पळापळ सुरू 
होऊन भयानक रस अवतरला व त्यांनी “ धुरेचा 
लांडु ? म्हणजे झ्ूराचा पराक्रम वर्णितांच सवाचे 
हात कमरेवरील शस्त्राकडे जाऊन वीररस अवतरला 
असे म्हाइंभट सांगतो, वकतृत्वकळेंतील तपाशेलाच्या 
दृष्टीने वरील लीळा सूचक आहे (पू. ८१ ), चक्त- 
घरांना ही कला चांगळी अवगत असून ते मऱ्हाठी 
६ अनावर ? म्हणजे अस्खालित बोलत असा स्पष्टो- 
हेख एका ठिकाणीं मिळतो (उ. १११ ). तसच 
पेंडितांत “ उघाणी ? म्हणजे बाद नेहमीं द्वोत व 
वादांत एकमेकांस अडविगे, आक्षेप घेणें ब फेडण, 
कोटिक्रमाने निरुत्तर करणें, इत्यादि प्रकार नित्याचे 
असत. इतकेंच नव्हे, तर ' वाशेळ 7 म्हणजे 

ग्युद्ध संपल्यावर किंवा वाग्युद्धावरून सामर्थ्य- 
युद्धावर येणे हा प्रकाराहू कघा सभव अर्स काहा 
लीळा सांगतात. याच लीळांवरून वादाचे जे 
माध्यम म्हणजे भाषा त्याविषयी पंडितांच्या 
मनांतील रूढ कल्पनांचे ज्ञान हाऊन संस्कृत आणि 
मराठी पक्ष यांतील विराधाची थाडो कशूपना यते. 
त्यांतील म्हाइंभमटातारख्या पांडेताचा सरठुत भाष- 
विषयींचा दुरमिमान व चक्रघरालारख्या सवल्य३॥ 
पुरुषाचे मराठीविषयक प्रेम यांतीळ अतर पाहाण्या- 
सारखे आहे ( पू. ५९, उ. १११). अठो« यांदव- 
कालांतील दिल्पकळेची कल्पना येण्यास पूवांधाताळ 


ते ५२ ). देवळांतुन 


एतद्विषयक उल्लेख पुरे आहेत. त्यांत माणकेश्वराच्यां 
लेण्यांची वर्णने आलीं असून हीं लेणी विवरांच्या 
योग एकमेकांना जोडलेली असल्यानें .' हा अवघा 
डोंग पोकळ असे _ असा आपला अभिप्राब 
स्वतः चक्रधरांनी व्यक्त केला आहे (पू. ५० 
८ घेखणिकांचे पेखणें ) म्हणजे 
नार्तिकांचे नाचकाम नित्य होई व नृत्यांत “ माद- 
ळीत, काह्याळिय!, वसकरू, चाकीकरू, आळती- 
करू ” इत्यादि नृत्यकलेची विविध अंगें व्यक्त होत 
अश्शी माहिती मिळते. (पू. २१ ), नृत्य पाहणारे 
सवसाधारण लोक अनभिज्ञ असल्याने एकाद्या 
मर्मज्ञाने * नाचणी च्या “' कळेत खूप? करून 
तिज्या गुणांची अचूक पार केली तर साहजिकच 
तिळा अपूव आनंद होई (गो. १०७ ). 
चांधकाम 

यादवकालीन महाराष्ट्रांतील बांधकामाचे अनेक 
प्रकार म्हाईभटानें आपल्या ग्रंथांवून उल्लोखिल 
आहेत. बहुतेक घरें माळवधी असत ( ए. ७० ), 
आणि घरांबरील घाब्यासाठीं लांकूडफांटा वापरला 
जाई ( पू. २४७ ), एका समाइकोच्या जोत्यावर 
तीन भावांच्या चौक्या उभारून चाळीवजा बांध- 
काम केल्याचा उलेख गोविंदप्रभुचारेत्रांत येतो 
(गो. ३०३), 'मातीकाम? चाळू असल्याचे उल्लेख 
दोन-चार ठिकाणीं आढळतात, व त्यांवरून ' पेंड? 
म्हणजे मातीचा लगदा तयार करून * गुंफा ? किंबा 
कामचलाऊ झोपड्या. बांधीत असे कळते (उ. ४, 
४७, १५१ ), कांहीं घरांना “ बाळाण ? म्हणजे 
उघडा सज्जा असे (उ. १०३ ), ब पडाबयास 
झालेल्या बांघकासास आधार म्हणून जी भिंत बांधीत 
तिळा “ भीड ? अलं म्हणत (उ. ३३५ ). मातीचा 
“ पल्हो * म्हणजे चचिखळ तयार करून बांधलेल्या 
विटांच्या ओर्यांचे दोन उछेख आढळतात, पेकी एक 
ओटा तीन थरांचा असून दुसरा सात मात्रांचा 
आहे (पू. ३३८, उ, ३५५ ). तीन खणांचे 
च्विरेबंदी वृंदावन तीन दिवसांत बांधल्याची हृ्कांगत 
पूर्वांथांत येते (पू. २६० ). पाण्यावर “ सांडोवा ? 
म्हणजे दगडाचा सेतु बांधल्याचे उल्लेख दोन ठिकाणीं 
येतात. पैकी एक नांदोरजवळीळ “ क्षुद्रा ) नदीवर 
बांधलेळा असून दुसरा तीन पायऱ्यांचा सांडोबा 


१ष्‌ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र >१५ 


क्ला ्् अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ज्ञेथे पाय ठरत नाही. अश्या * जळांत 
पाण्यावर म्हणजे खोळ प्रवाहावर बांधला आहे 
(पू. २०५, उ. १६). गोविंदप्रभुचरित्रांत 'खनी - 
चा म्हणजे खणून काढलेल्या विहिरीचा उल्लेख असून 
ही विहार ' चिरेवद्ध ' करून वर * सीसवेठी 
म्हणजे कांठाची भित बांधून झाल्यावर तिच उद्यापन 
करीत असे दिसते ( गो. १६५), बांधकामासाठी 
लागणारा चुना तयार करण्याची रीत ' चुनेजाति 
निरूपण? या एकांकांतील लढीळेंत आढी आहे. “खडे 
ऐसे माजावे : ऐसी ऐसी द्रव्ये होआवी : ऐसी 
मदेना होआवी ः इतुके दीस कुहजि ( कुज) 
दीयाबा £ मग ऐसा वाटावा : ? याप्रमाणें चुना तयार 
करून तो कुत्र्यापुढे घाळावा ब त्यानें तो दही- 
भाताचा उंडा समजून आघाक्लीपणाने खाल्ल्यास तो 
चुना जमला असे समजावे. याप्रमाणे चक्रघरांनी 
स्वतः “ चुने-जाति ? सांगितली आहे ( ए. ५६). 
उत्तराधात पाघाणांच्या जातींचा उललेख आढा असून 
त्यांत सीरसाळा, कांदवा, मुरवाळा व म्हेखा 
हतर्की नावे आढळतात (उ. २९९ ), 
राक्षण 

शिक्षणसंस्था हें तामाजिक जीवनाचे एक प्रमुख 
अंग असून प्राचीन महाराष्ट्रांतील त्याच्या स्वरूपाची 
कल्पना येण्यास प्रस्तुत चरितरग्रेथांसारखें दुसर॑ साघन 
नाही. या ग्रंथांतूनहरि कांही थोड्याच पण महत्त्वाच्या 
अक्षा पुढील शिक्षणविषयक गोष्टी कळून येतील. 
विशेषतः गोविंदप्रभूंचें बालपण वर्णितांना म्हाइंभटा- 
च्या हातून तत्कालीन गुरुग्हाचे किंवा गुरु- 
कुलांचे सुंदर असे चित्र न कळत रेखाटले गेलें 
आहि. त्यावरून मुलाच मुंजीत्रत झाल्यानंतर त्यास 
एकाद्या पढिक उपाध्यायाकडे पढण्यास ठेवणें, तेथे 
घेदाध्ययन करतांना मुळांनीं एकमेकांस ' चुकीभुळी ? 
छांगगें, ब त्यांतील गुंडोसारख्या असामान्य बुद्धीच्या 
माने गश्या्शी कधी न म्हणतां की न वाचतां 
एकदम वेदांची कांडा म्हणजे चरणचे चरण घडाघड 
पाठ म्हणून दाख।वर्ण इतक्या गोष्टी कळून येतात 
तसेंच उपाथ्यायाची त्राह्मणा म्हणज गुरुपत्नी घरी 
शिकणाऱ्या सुळांना रानांदून बांसरांसाठी गवत 


आणण्यासारखीं कार्डही काम साग ब मुळे ती हसन 


नाना 


(गो. २, ३). यादवकालांत निघिवास म्हणजे नेवासे 
व भामाठाण हीं दोन विद्येची केंद्रे म्हणून प्रसिद्ध 
असावीं असें उत्तराघधीतील दोन लीळांवरून वाटते. 
कारण त्यांत वामन मतिविलास हे निघिवासी आणि 
इंद्रदेव हे भामाठाणीं राहून वेदाध्ययन करीत व 
अनथ्यायाच्या दिवशी चक्रचवर आसपास कोठें 
असल्यात त्यांच्या भेटीस येत असा उछेख आह 
(उ. १०६, १६० ), म्हाइंमटाच्या स्वतःच्या 
हकोगतीवड्न त्यानें आपला गुरु गणपति आपयो 
याजपार्शी पांद दर्शनें वाचली, पण पुढें ' प्रभाकर * 
नांवाचे सहावे दर्शन वाचण्याची सोय महाराष्ट्रांत 
नसल्याने त्यास त्या दर्शनासाठी तेलंगणांत जावें 
लागले अर्से कळतें (उ. १११). उच्च शिक्षणाची 


स्थिति अशी असली तरी प्राथमिक स्वरूपाचे 
अध्ययन छे नांदेडतारख्या गांबांतून नित्य चाळू 


असावे अशे गांबांतील पडझाळेत शिकणाऱ्या 
मुलांच्या उल्लेखांवरून वाटते. ( ए. २१ ) वेदाध्य- 
यन करणाऱ्यात वार लावून स्वतःच्या जेबणाची 
व्यवस्था करणारे प्रोढ विद्यार्थी आजच्याप्रमाणे 
तेव्हांहि हाते (उ. १६० ). पोथी-पुराण हेंहि 
समाजशिक्षणाचे एक अंग होय व त्याचे उललेख 
दोन-तीन ठिकाणी आढळतात. ही पुराणे जशी 
देवळांतून (गो, २१३ ) तर्शी गदोभांडारी- 
सारख्या श्रीमंतांच्या घरांतूनहि चाल्त (पू. ८), 
पुराण सांगणारे सारंगपीडत किंवा लक्ष्मीद्रभट यां- 
सारख चांगळे पाढेक विद्वान्‌ असत, या पुराणांतून 
ज३॥ ज्ञानगंगा वाहे, तसाच वक्‍तृत्वासहि भर येऊन 
मकारचे रस सामिनय प्रगट होत 
(गो. २१३). ही प्रबचने कशी चालत याची थोडी 
केल्पना एका प्रसंगी स्वत: म्हाईंमटाने पदे करण, अथे 
छाव, शका म्हणजे आक्षेप घेणें ब त्याचा परिहार 
रण हू सव आपणच करून ' गीता वाखाणिली ? 
म्हणजे गीतेवर ब्याख्यान केळ या वृत्तान्तावरून येऊं 
शकेल (गो. १२५), वरील सवे उल्लेखांवरून एक 
गोष्ट स्पष्ट होते. ती ही की, यादवकाळांत वेदाध्य- 
यन य पुराणश्रवबण हीच काय तीं शिक्षणाची अंगे 


असून आधिभोतिक किंवा 


ळाकिक स्वरूपाच्या 
विषयाचं शिक्षण दिल्या-थेतल्याचा निदेश चुकूनहि 


करीत, असेहि यांच समजतं कोठें आढळत नाही. 
2द्व्‌ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
र्‍ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कका 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


यादवकालीन महाराष्ट्राचे महानुभावीय दशन : १; 


गुरु-शिष्य 

धर्म हे ज्या समाजाचें प्राणभूत असें अंग 
आहे. त्या समाजांत नाना प्रकारचे घरमंगुरु १ 
त्यांचे शिष्य यांचा सुकाळ असल्यास नवळ नाहीं, 
यादवकाळ हा वरील सिद्धान्तास अपवाद नतून 
त्या काळांतील महाराष्ट्रांत नाना प्रकारचे गुर- 
शिष्य वावरत होते असे म्हाइंभटाच्या प्रस्तुत 
चरित्रग्रंथावर्न कळतें. स्वतः चक्रधरांनी एक स्वतंत्र 
पंथ स्थापन करून त्या पंथाचे गुरुत्व आपणाकडे 
घेतळें होते ही गोष्ट प्रसिद्धच आहे, त्यांच्या गुरु- 
त्वाचा विचार या प्रकरणांत क्तंब्य नप्तळा तरी 
ते एक प्रातिनिधिक गुरु असल्याने त्यांच्या 'चारित्रां- 
तीळ गुरुगिष्यसंत्रंधावर प्रकाश पाडणाऱ्या कांडी 
लीळांचा विचार येथें करणें अवइय आहे. एकांकां- 
तीळ एका लीळेंत एका निपुत्रिक ठाकुराने आपल्या 
स्रीस पुत्रप्राप्तीस्तव चक्रघरांकडे पाठविल्याचा 
उलेण् येतो. चक्रधरांनी या प्रसंगी. आपली 
विरक्ति ढळू दिली नाहीं ही गोष्ट निराळी 
(ए. ४४). चक्रघरांच्या भेटीस येतांना * दर्शना “- 
साठीं म्हणून कधी पा्ने-पोफळें तर कधीं केळें- 
नारिएळें, कधीं वरले तर कधी खाद्यपदार्थ घेऊन 
येण्याचा प्रघात होता ” हें अनेक लीळांठून दिपतें 
(ए. २५, ४१, पू. ६, १९, ५४), आपण 
£ घुकळे नाडके ' संन्यासी असतांना बायाबाप- 
ज्यांना जवळ घेऊन राहतो हें आपलें करणें कदा- 
चित्‌ * लोकविरुद्ध ? ठरण्याचा संभब आहे याची 
जाणीव स्वतः चक्रघरांनाहि असलेली दिसते 
(उ. २१२ ). एकदां तर काळदास भट नांवाच्या 
गृहस्थाने आपल्या तरण्याताठ्या विधवा लेकीस 
चक्रघरांची शिष्यमंडळी त्यांची सेवा करण्यास 
सांगतात हे ऐकून “ या महात्मयाचे ऐसेचि ' असें 
म्हणून त्यांची निंदाच केली आहे (उ. ३१०). वरील 
लळोकप्रवाह तत्काळीन गुरुत्वाविषयक वस्तुल्थितीचा 
निदडीक आहे यांत शंकाच नाहीं, असो, चक्रघरा- 
व्यतिरिक्त इतर गुरूंचे उलेखहि मधून मधून 
येतात. आपला शिष्य दुसऱ्या एका * अवघूता र 
कडे गेल्याने अभिमानास पेढून त्यास विधप्रयोग 
करणाऱ्या पंचकोळाचार्यांची एकांकांतील कथा या 


दृष्टीने वाचनीय आहे ( ए. १९ ). घोडाचुडी 
नांवाच्या एका गुरूने तर आपल्या शिष्यांना दुसऱ्या- 
च्या घरांना आगी लावण्याची विद्या शिकविली 
होती असे कळतें ( ए. २० ), तोंडांत 'घुटिका' 
घालून “ उत्पवन ? करून शिष्याच्या घरी अदृश्य 
ख्पानें जाणारे व॒ त्यांच्या एकान्तींच्या खुणा त्यांस 
सांगून चकित करणारे भोंदू गुरूहि लीळाचरित्रांत 
आहेत ( ए. ४६, ४७), नमन स्थितींत राहणाऱ्या 
गुरूंचा उल्लेख दोन ठिकाणी येतो ( पू. १९, 
१८२ ). आपले शिष्य चक्रघरांकडेहि जातात 
म्हणून त्यांनीं दर्शना थ आणलेली लाडबांची दुरडी 
मात्सयीने लाथाडून टाकणाऱ्या नरसिंहारण्य 
नांवाच्या गुरूची हकागत मनुष्यस्वमावास घरूनच 
आहे. ( उ. ७५), दोन बायांत आपल्या शिष्यिणी 
करून स्वतः मठपति होणारे कोणी उपासनीबावा 
चचक्रवरांच्या वेळींहि होते असे एक लीळा 
सांगते (उ. १५७), स्वतःच्या गुरुत्वाचा अहंकार 
घरून दुसऱ्याच्या गुरूवर श्वानवत्‌ गुरगुरणारे 
च तो गुरु आपल्या मागीचें उच्छेंदन करील या 
भीतीनें त्याच्यावर “ यंत्रासन ? म्हणजे मंत्रतंत्राचा 
प्रयोग करणारे महदाश्रमासारखे महात्मे आजच्या- 
सारखे तेव्हांहि होते (उ. ३८० ). या दोन 
चरित्रन्ग्रंथांतन उल्निखित असे बहुसंख्य गुरु भोंदू 
तर त्यांचे शिष्य सर्वस्वी भाविक आणि अंधश्रद्ध 
असलेळे दिसतात. गुरुसेवेसाठी आपलें “ सवेस्व 
देणें हा तत्कालीन समाजाचा स्वभावच असावा, 
जगळद्रणा नांवाच्या एका सधन भक्ताने गोविद 
प्रभू दांडी, चवरी, नवा “मांचा” म्हणजे पलंग, 
दुटी, वांकी, सांखळ्या, कांबी, घंगाळ, ताम्हण, 
ताट, वाटी, आरसा, फणी, लोइपात्र, दोन ताम्र- 
कल्शा, एक जाडी व दोन दुभत्या गाई इतक्या वस्तु 
अर्पण केल्याचा उल्लेख त्यांच्या चरित्रांत आढळतो 
(गो. २६२ ), याच चरित्रांत उपाध्यायांच्या धरी 
वेदाध्ययन करणाऱ्या बटूंनी आपल्या गुरूच्या घरांतील 
बासरांसाठी रोज प्रत्येकी एक एक किंवा दोत दोन 
गवताच्या पेंब्या आणण्याचा क्रम असल्याचा उल्लेख 
तत्कालीन गुरुकुलांतीलळ जीवनाचा सूचक आहे 
(गो.२), 


त्स सच्च्या 


नंब, इ १७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क ... 
५ /७ त्र १ 


् 76नवभारत 


प >५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र 


1०७ ०. ?प्पाडीगाशोः याविषयी विवेचन : 


र्र 


दण्डनाच 


कॅ (७ 


ना] 


(१ 


न्न] 


अपराघ, पाप, गुन्हा अशांपैकी कोणतेंहि 
दुराचरण व्यक्तीच्या हातून झाळें, तर व्यक्तीला 
त्यासाठीं शिक्षा झालीच पाहिजे हें सनातन तत्त्व 
आहे व आतापर्यंतच्या प्राचीन व अबोचीन संव 
समाजांनी व घमीनी हँ तत्त्व मान्य केळें आहे. 
पापदंडन ह राज्यशासनारचे फार मोठें कतेव्य असून 
त योग्य तऱ्हेने बजाविळें नाहीं, तर समाज उत्सन्न 
होईल, हा विचार सर्वे स्मातिकारांनीं व समाज- 
शास्त्रवेच्यांनी बादातीत म्हणून स्वीकारठेला आहे. 
अवीचीन काळांत जीवनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, मानस 
शास्त्र अश्या अनेक शात्तांतील नव्या संशोधनामुळे 
दुंडनाच्या शास्त्रांत अनेक नवीन प्रश्न निमाण झाले 
आहित, राष्ट्राराष्ट्रांचे संबंध अधिक जवळचे व 
म्हणूनच फार गुंतागुंतीचे झाल्यामुळें दंब्य कोण, 
अदंड्य कोण, न्यायप्रवक्ता कोण, तो अधिकार 
कोणाचा, त्याची मर्यादा कोणती याविषयींच्याहि 
अनेक शका व अनेक नवीन विचार सध्यां पुढें मांडले 
जात आहित. अज्शा वेळीं ' अपराध व त्याचें दंडन 
या शात्रांतीळ कांहीं मूलगामी विचारांची चचा 
करणें अप्रस्तुत होणार नाही, 

अपराध किंबा पाप हा शब्द या ठिकाणीं अत्यंत 
क्यापक अर्थाने बापरलेळा आहे. केवळ बेकायदा 
कृत्य किंवा गुन्हा एवढाच त्याचा अर्थ अभिप्रेत 
नसून समाजविधातक असे कोणतेंहि दुराचरण 
हृतका व्यापक अर्थ येथें अभिप्रेत आहे. 

अपराधी व्यक्तीला शासन करण्याच्या विचारांत 
हक गोष्ट ग्रहीत घरलेळी आहे, ती म्हणजे 
अपराधी व्यक्तीचे इच्छाखातञ््य ही हाय, सर्वच 
नीतिश्ात्राच्या मुळाशी हदी ग्रहीत गोष्ट असणे 


४२, 


प्रा. श्री, गो. हुल्याळकर 


मासा 


अवश्य आहे. कारण हे स्वातंत्र्य नंखळ तर कोणर 
त्याहि दुप्कृत्याची जबाबदारी अपराधी व्यक्तीच्या 
मार्थी मारतांच येणार नादी. अपराध व त्याचं 
दंडन या शब्दांना पराधीन व्यक्तीच्या बाबतींत 
अर्थच उरणार नाहीं, इच्छास्वातंत्य किंवा स्वातंत्र्य 
या शब्दाचे दुदवाने अनेक अर्थ रूढ झाले आहेत. 
पण येथे तो शब्द स्वाधीनता किंबा कतिस्वातंत्य 
या अर्थानें उपयोजिळेळा आरडे. कुतिल्बातंतर्याचा 
नेमका अर्थ काय आणि व्यक्तीची कोणती कृति 
स्वेच्छाप्रेरित समजावयाची हे निश्चित करण्यासाठी 
जन्नाबदारी किंबा उत्तरदायित्व या शब्दाचा आशय 
प्रथम स्पष्ट करणें अबइय आहे. 

र माझ्या कृतीला मी जबाबदार आहे? असें 
जव्हा मी म्हणता, तेव्हां माझ्या या विधानाचा 
नेमका अथ काय असतो? या विधानाच्या 
आहायांत पुढील गोष्टी समविष्ट झालेल्या आहेत : 

(१) त्या कृतीच्या आरंभापासून अखेरपर्यंत 
तिचा कर्ता जो बरी तो अखंड, नित्य तीच ब्याक्त 
आहे. माझ्य़ा * मी 'त्वांत केव्हांहि बदल झालेला 
नाहीं, (२) विचारार्थ घेतलेली, कृति माझी आहे. 
(३ ) माझ्या कृतीतील घर्मीघमे जाणण्यास यो 
समर्थ आहे. (४ ) त्याचप्रमाणे माझ्या कृतीचे 
परिणाम जाणण्याइतकी बुद्धि मला आहे. 

या ' जबाबदारी च्या अर्थावरून एक गोष्ट 
निश्चित होते कौ, स्वाधीनतेबांचून जबाबदारी 
अशक्य आहे. कृति करणें वा न करणें हे जर 
माझ्या स्वाधीन असेल, तरच माझ्यावर तिची 
जबाबदारी येऊं शकेळ, एरवी नाही, माझी ड्च्छा 
म्हणजेच मी. आणि हा मी माझ्या बासनापेक्षा 


शट 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
१ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व... 2 
ह) र ०6 १ 
प्र्म्त्म्त् ह. 
नवभारत ली. 
७५ घ ३१९ 


च अमृतमहोत्सवी ६ >२७ 
र्‌ ह: १७, 
र ओफ 


७ 


शी डर 


रभ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


दण्डनांची नीतिमीमांसा 


्ः ल्छेच्य 


ननहर्सांच भ्रेष्ठ असतो. तेव्हां माझ्या इच्छच्या 
अनुजेनें जी कात झाल जी कृति माझ्या इच्छचा 
आविष्कार म्हणून होई चीच फक्‍त जबाबदारी 
माझ्यावर येईल आणि अक्ञाच फ़क्त छताच्या 
न्याय्यान्याय्यतेचा विचार करता येईल 
अपराध या सदरांत कोणत्या कृतींचा अतभाव 
होऊं शकेल हें पाहिल्यानंतर त्या कृतीसाटा अज 
ज्ञाउन करावयाचें त्याच्या दृष्टीने दुसरा एक 
महत्त्वाचा विचार आधी करणे अवइय आहे, पाप- 
कृतीच्या कर्त्यांला स्वातंत्य आहे हें सान्य हाताच 
कुती'ची जबाबदारी त्याच्यावर येते, अण ती जाच” 
दारी सिद्ध झाली, कीं कत्यांला जाब विचारण ह 
ओघानेच येते. अपराध्याला त्याच्या अपराधावद्दळ 
शासन झालेंच पाहिजे याविषर्यी दुमत नाह. पण 
या शासनाविषर्यींच एक प्रश्न उद्‌भवत! तो 
असा कीं वा श्ासनामुळें अपराधी व्यक्तीमध्य काहा 
सुधारणा होते काय! त्याच्या दुष्कृत्याचा तीजता या 
दण्डनामुळें कांहीं कपी होईळ काय ! या प्रश्नाच्या 
उत्तरासाठी अपराधदण्डनाच्या कांही परपरागत 
उपपत्तींचा विचार तेथ करावयाचा आह. 
दण्डनाच्या सिन्न उपपत्ती 
( 1९०५७३ ०1 7011871110 ) 
भिन्न भिन्न नीतिशास्रज्ञांनी अपराधद्ण्डनाच्या 
ज्या उपपत्ती सांगितल्या आहेत त्यांत पापाच मूळ 
स्वरूप व त्याचे परिणाम यांची चिकित्सा कळला 
आहे. या उपपत्तींचे परीक्षण केळ तर, अस [दसत 
न्यायदान इ जो दण्डनाचा अंतिम हठ तो केवळ 
तेक उपाय-यांजलांनी सफळ होत नाह, शिक्षा 
किंबा दण्ड हैं कांही साध्य नव्हे, त ठाधन आह. 
आणि न्यायाची मस्थापना ह त्याच उदात्त असें 
ध्य आहे, पण तै प्राप्त करून दुण्यास केवळ 
नीत्युपदेश पुरा पडत नाह असें दिसते. भिन 
उपपत्तींच्या समालोचनावरून ६ स्पष्ट होईल. 
(१) प्रतिबंधक दण्डन ( 7?1९४ए७॥ए९ 
00180111९0 3-या प्रकारच्या दण्डनाचा हेतु 
तोच अपराध पुन्हा करण्यास 


हिल पळ त्यांना शिक्षा करतों म्हणजे ठार 
मारतो, तक्या प्रकारची आहे इतरांनी घडा 
घ्यावा हा यांत हेतु नसतो. ती व्यक्ति ता सुन्हा 
फेर्न करण्यात असमथ व्हावी हा. हैतु तात 
असतो. या प्रकारांत फटके मारणे, हातपाय ताडण, 
किंवा शेवर्टी देहान्तशिक्षा यांचा अंतभाव हात! 
गुन्हेगार या जगांतून नाहींसा झालेलाच बरा, अ 
या शिक्षेत धोरण असतें. प्लेटो म्हणाला त्याप्रमाण 
येथे ' न्यायाधीश चोराला शिक्षा करतो, त त्यान 
पुन्हां शेळ्यासेंब्या चोर नये म्हणून, 

(२) दहशतकारो दण्डत (1९ ॥)९टा'- 
७ 'गग९ल'प ण ऐणांशोगीशी १77 
उलट दहज्मतकारी दण्डन हें इतरांनी घडा थ्यावा 
म्हणून केळेळें असंत, इतरांना विधातक होणारें 
प्रत्येक दुष्कृत्य हे त्याच्या कर्त्यांलाहि तितकेच 
विघातक करून सोडलें पाहिज आणि अशा रीतान 
ळाक म्हणतो त्याप्रमाणे “ अपराध्याला हा सादा 
महाग झाला पाहिजे ' असे ह तत्त्व आहे 

प्रतिबंधक व दहशतकारी अश्या ज्या दोन उपपत्ती 
आपण पाहिल्या, त्यांचा थोडा वचार केला तरी 
आपल्या हेतूच्या दृष्टीने त्यांत एक माठ तेसुण्य 
आहे असे दिसेल. यांत अपरावा व्यक्तीच्या 
सधारणगेजे तत्त्व अंतभूत झालेलें नार्ही. तिच्याकड 
समाज एक विघातक, भयावह वस्तु म्हणून पाहात! 
समाजाच्या वऱ्या-वाइटाच्या घोरणान हो !शाक्षा ।तढा 

टली असते. समाजांत ही व्यक्ति नको, कारण 
समाजाला तिचा त्रास होईल, तिला शिक्षा व्हाव 
म्हणजे इतरांना दहशत बेल असे ह अन्यसापेक्ष 
घोरण आहे. अपराधी व्यक्तीच्या दृष्टीने या शिक्षांन! 

तेक मूल्य कांहींच नाहीं, यायोगे या शिक्षाडळ 
गुन्हेगारांची सन्मागाकडे प्रद्धात्त होण्याऐवजी 
वाममार्गाकडे होण्याचाच संमव जास्त. एखाद्या 
मनुष्याची मूलप्रकृतिच जर पापदुष्ट अल! तर 
असल्या दण्डनानें ती. सुघारणार कशी ! फ्री'इड 
म्हणतो त्याप्रमाणे *। मनुष्य हा समाजाठून वबिळग 
झाला, एकाकी झाला, तर तो पशपेक्षांदि जास्त हान 


असा आहे को 
अपराधी व्यक्तीस असमर्थ करावे, दहरातकारी हाता. हें जर खरें अठेळ तर दण्डनाच वरील 
शिक्षत व या शिक्षत फरक आहे. प्रतिबंधक प्रकार आपला आतिम इठ कीत साधित 
शिक्षा हो, आपण साप किंबा बाघर्विह्ादि जे शकणार नाहीत. 
१९ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र >५ 


०६4 अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


(३) शीलव्धेक दण्डन ( 1०0१७७ ए९ 
०07 तप०ए७ 11९0५ जी ?प1530]- 
17001 )--” अलीकडे गुन्हेगारी-चिकित्साच्ास्त्र 
अभेरिका, जर्मनी, इटली इत्यादि देशांत लोंब्रोसो- 
सारख्या पंडितांनी बरेच परिणत केळे आहे, 
त्याअन्वर्ये पापप्रदवत्ति हा एक मानसिक रोग आहे, 
असे मानले जातें. कांही लोक जन्मजात गुन्हेगार 
असतात, तर कांही परिस्थितिजन्य गुन्हेगार झसतात, 
जर्मनींत १९११ साली फासेस्ट कोडा-अन्वये 
गुन्हेगारांचे स्पष्ट वर्गीकरणच केलेलें होतं. प्रासंगिक 
गुन्हेगार सोडले तर बाकीच्यांचे या कोडाने तीन 
वर्ग केळे हाते, सराईत, धंदेवाईक व जन्मजात हे 
ते तीन वर्ग होत. अश्या रीतीनें पापप्रव्रत्ति ही 
आनुवंशिकतेमुळें किंवा परिस्थितीमुळे निमीण होत 
असल्यामुळें तिच्याकडे एक रोग या दृष्टीने सध्यां 
पाहातात. अर्थातच फटके मारणे, तुरुंगवास किंबा 
देहान्त या शिक्षा रानटी समजल्या जातात. कारण 
अपराधी व्यक्तीस सुधारणे हा दण्डनाचा हेतु असून 
त्या व्यक्तीला नाहीसं करणें हा नसतो. अलीकडे 
या झीलसंवर्धक दण्डनाला फार महत्त्व आळे आहे. 
गुन्हेगार हा एक रोगी व तुरुंग हे एक रुग्णालय 
किंबा अवाचीन सुखसोयींनी संप्न असलेळें एक 
घरच मानलें जातें. गुन्हेगाराचा मानासिक पुनअल्म 
घडवून आणणे हा येथे आंतिम हेतु असतो. गेल्या 
दहा-वीस वषीत हिंदुस्थानांतहि तुरुंगांच्या नियमा- 
व्ढींत गुन्हेगारांना सुघारण्याच्या दृष्टीने कांही 
नवीन कलम घालण्यांत आलीं आहेत. 

शीलसंबर्धक दण्डनाचा जो शेक्षाणिक हेतु 
त्यावर भर देऊन कांही ळोक अगदीं अतिरेकी 
टॉकाला गेले आहेत. त्यांच्यांतील सॅम्युएल बटलर- 
सारखे कांहीं लोक तर असें म्हणतात कां, ' प्रत्येक 
गुन्हेंगाराळा रुग्णालयांत पाठवाबे आणि प्रत्येक 
रोग्याळा तुरुंगांत धाडून द्यावे. ? गुन्हेंगार हा 
मनानें अधू असतो. त्याच्या कृत्याची जबादारी 
त्याच्या मार्थी फारशी येत नाही, म्हणून त्याला 
रुग्णालयांत घाडावें. रोगी हा कांही मनानें अधू 
नसतो. आपल्या अत्याचारा'चे परिणाम जाणण्यास 
तो तम असतो. असे असूनहि त्यांन आचार- 

स्वातंत्र्याचा दुदपयोग केठेला असतो; म्हणून 


अनुक्रमणिका 


त्यास तुरुंगांत घाडलें पाहिजे.” असे हें मत आहे. 
येथें जवाबदारीच्या कल्पनेचा पूर्ण बिपयीस झाला 
आहे अर्श दिसतं. 

या दण्डन-प्रकारांतील मोठें वैगुण्य हे आहे 
को, प्रकृतिविपरीतत्व ( 9७॥०"॥७॥५४) व 
अघोगतिशीलत्व (१९४९७1००४७) यांच्या बाबतीत 
दण्डन हे अगदी अव्यवहा्य आहे. प्रकृति- 
ठिपरीतांच्या बाबतींत दहशतकारी शिक्षचा सुद्धां 
उपयोग नसतो, मग शीलवर्धक शिक्षचा काय 
पाड! तेव्हां असल्या व्यक्तीचा ललाटलेख 
असाच लिहावा की, ज्यामुळे तिळा ब इतरांना 
दहात बसेल ! शीलवर्घक दण्डनाचा मार्ग आपण 
सरसकट सवेत्र अनुसरला, तर सुखसंपन्न निवास, 
प्रेमळ, सोजन्यपूर्ण वागवणुक आणि खेळ, ग्रेथालय 
यांसारख्या सुखसोयी, यांमुळे गुन्हेगारीला 
उत्तेजनच मिळेल, गुन्हेगाराला पश्चात्ताप तर होणार 
नाहीच, पण इतरांना आणखी या जीवनाचा मोह 
वाटूं लागेल, 

दुण्डनाच्या पाहिल्या दोन प्रकारांत अपराधी 
व्यक्तीचा हिशेब नसे. समाजाच्या हितार टं 
सवे विचार चाळे. या तिसऱ्या हतेच व 
टोंक गांठळें आहे. येथें सर्वे भर व्यक्तिहितावर 
असून समाजकल्याणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेडे आहे. 
क (४) प्रातिहिसक दुण्डन (1३९७॥७७॥४९ 
व्ह र्या एपपांडय हया )---या पद्धतींत 
टोल्यास टोला हे धोरण अवलंबिलेळे असते. 
कोणत्याहि सुद्दढ वृत्तीच्या समाजांत अन्यायाची परत. 
फेड झाळीच पाहिजे अश्शी भावना जागरूक असते. 
या पद्धतीने ती तृप्त होते. यांत सूडमावनेचें शमन 
होत. ह| भावना केवळ अपकृताच्याच मनांत असते 
अस नव्ह तर, त्याच्याशीं असलेल्या सहानुभूतीमळें 
स्व समाजाच्या मनांत असते. या मीड नाळ 
तत्त्व ह॑ की, अपकाराला अपकारच भिडविला 
पाहिजे, व्याक्त जशी लोकांशीं वागेळ तसेंच लोकांनी 
तिच्याशी वागावें. या दण्डनंतस्वाला कॅट हा 
अनुकूळ असावा असे दिसतं, पण आश्चयीची गोष्ट 
ही की, प्रा, जी. इं. मूर याचाहि याला पाठिंबा 
आहे. तो म्हणतो का, गुन्हा हे एक पाप आहे 
आणि देहृदण्ड हें दुसरें पाप आहे. पण अपराधी 


अ.) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व... 2 
ह) र ०6 डी 
ता न्य 
%-_ शिष्प्व् 
र्क ग 
"नवभारत ठे? 
७७५ च्रि डो 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


दृण्डनाची नीतिर्मामांसा 


व्यक्तीच्या ठायी ही दोन्ही पाव एकत्र भिडली, 
तर ते फारसे अन्छोध्य नाहीं, गुन्हेगार तसाच 
सुटण्यापेक्षां ते बरें, त्यांतून कांही तरी 
कल्याणच प्राप्त होईल, वास्तविक अंतःप्रेरणावादी 
(10एपां(1001815) लोकांनीं अर्से मत देणें हं युक्त 
नाही. कारण तें त्यांच्या मूलतत्त्वांशीं विसंगत 
आहे. ते पंडित कृतींचा त्याच्या पारिणासावरून 
कर्घांच विचार करीत नाहींत. प्रतिहिंसक प्रकारांत 
तर परिगामावरूनच विचार केळा जातो. असें 
असूनहि मूरने या पद्धतीला पाठिंबा द्यावा याचें 
आश्रचये बाटते. 

या सर्व प्रकारांचा साकल्याने विचार करतां 
असे दिसते की, शीलवर्धक व प्रत्यपपकारी या 
दोन्ही दण्डनतत्त्वांचें मिश्रण केळें तर, तो दुण्डनाचा 
आदरद्ष प्रकार होईल. यांत अपराध्याला चांगली 
समजहि मिळते आणि त्याची सुघधारणाहि होते. 
म्हणजे यांत अपकारी व्यक्ति, अपक्त व्यक्ति व 
समाज या सर्वांच्याच हितसंबंधांची काळजी घेतली 
जाते. म्हणून नीति, मानसशास्र व कायदा या 
सर्वच दृष्टीने या प्रकाराचें समथन करतां येईल. 

तात्पर्यांथ असा कीं, अपराधदण्डन व्यवहाराच्या 
ब॒ नीतीच्या दृष्टीनं ही आवश्‍यक गोष्ट आहे. एका 
दृष्टीने शिक्षा हँ गुन्ह्यासारखेंच एक पाप आहे. पण 
अदण्डित गुन्हा हा दण्डित गुन्ह्यांपेक्षां फार भवाबहू 
असतो. उलट शिक्षा झाली कीं, गुन्ह्याची निष्काति 
शेते. अपराध्याला निष्पापता येते. प्रायश्चित्त 
मिळाल्यामुळे त्याची झाद्धि होते. अशा रीतीनें गुन्हे” 


गाराच्या अपकुत्यामुळें उत्छन झालेला न्याय सर्वच 
दृष्टींनी पुन्हां प्रस्थापित हातो ग, अपराधदग्डना- 
मुळें समाजाला न्यायाची हमी मिळते. अपकारी, 
अपकृत व समाज या सवीच्या हक्कांचे रक्षण या 
पद्धतीनें होते. आणि त्यामुळें “ दण्डन द _न्याय- 
प्रस्थापनेचें साधन आहे ? हुं म्हणणे सार्थ होते. 
हौ तत्त्वचिकित्सा झाल्यानंतर आपणांस 
व्यवहाराकडे दृष्टि टाकळी पाहिजे, व्यवहारांत पुष्कळ 
वेळां अपराध्यांना शासन कर्शीत असतांना अगर्दी 
निष्पाप अक्या व्यक्तींचाहि समाजांत छळ होतो. 
न्यायाळ्यांत जो पुरावा पुढें येईल त्यावरच 


कायद्यान्वर्ये खर्व निर्णय अवलंबून ठेविलेला 


8 


अनुक्रमणिका 


असल्यामुळे, आणि दरवडे, खून यांसारख्या 
प्रकरणांत पुष्कळता पुरावा बनविलेला असल्यामुळे 
या पडतीने सवीच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन सवोना 
न्याय मिळेळ अन्ञी शाश्वती देतां येत नाहीं, म्हणज 
तत्त्व व व्यवहार यांत असा नेहमीच भेद पडत 
असतो. या दोन्हींचा जेव्हां संगम होईल म्हणजे 
तरव जेव्हां पूर्णपर्गे व्यवहारांत येईल, तेव्हांच आपले 
पतिक ध्येय सिद्ध होईल, यावरूनहि हेंच दिसतें 
कीं, दण्डनाला साधन म्हणूनच महत्त्व आहे; स्वतंत्र 
पर्णे नाही, न्यायप्रस्थापनेचे ते एक साधन आहे. 
गेळें महायुद्ध संपल्यानंतर गोआरिंग, रिबेन्‌ट्राप, 
पेटॉ, हेस यांना युद्धणुन्हेगार ठरवून त्यांच्या 
दण्डनाविषयींचे जे विचार पुढें मांडण्यांत आले 
त्यांचा या दृष्टीने परामर्श घेणें उद्बोधक ठरेल. 
त्यांना शिक्षा केल्या, त्या व्यक्ति म्हणून की राष्ट्र 
म्हणजे आपल्या राष्ट्राचे नेते व त्याच्या मवितव्याचे 
सूत्रधार म्हणून !-दुसरा एक प्रश्न येथें निर्माण 
होतो. युद्ध करगें हा त्यांचा गुन्हा आहे, कां 
युद्धांत अपयशी होगे हा गुन्हा आहे ! त्यांनी युद्ध 
भिंकलें असते तर, त्यांच्यावरील खटला व शिक्षा हँ 
प्रकरण उद्‌भवलेंच नसतं ! म्हणजे शेवटीं राष्ट्राचे 
दण्डन हें कांही व्यक्तीचे, त्याच्या नेत्यांचे दण्डन 
होते. आतां नेत्यांना अशी शिक्षा करतांना नेत्या- 
नेत्यांत आपण फरक करणें अवश्य आहे. कांही नेते 
केवळ सत्तामिलाषी असतात. ते राष्ट्राचा बळी 
देऊनहि सत्ता टिकवून धरण्याचा प्रयत्न करतात. 
इतर कांही निःस्वार्थी असतात. त्यांचे ब्यक्तिहित 
राष्ट्रहिताशीं एकरूप झालेलें असते. यावरून असें 
दिसेल की, त्या त्या परिस्थितींत त्या नेत्यांचा अंतिम 
हेत काय ह्वाता ते पाहूनच त्यांच्या कृतींचा विचार 
करगें योग्य होईल, पण हा हेतु ठरविणे फार कठिण 
आहि. त्या व्यक्तीच्या पूर्वचरित्राचें अवलोकन करून 
दो निश्चित करावा लागेल, त्या व्यक्तीच्या पूर्व- 
चरिलांत सर्वत्र संधिसाधुपणा दिसत असेल, ते स्वार्थाने 
माखलळेळें असतेळ तर त्याचा हेठु पापमय आहे, असें 
म्हणतां येईल, आणि मग देहान्त किंवा इतर कडक 
दण्ड त्यांना सांगणे योग्य ठरेल. इत्यर्थ असा को, 
अक्या खटल्यांत राष्ट्राचे नेते व आलिल राष्ट्र यांच्यांत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


भेद करणे प्राप्त आहे, नाहीं तर तत्त्व कितीहि चांगळे 
असलें तरी व्यवहारांत त्याची विटंबनाच होईल. 
प्रा, ए. सी, यूइंग यांनीं * हिविट जनळ 'च्या 
जानेवारी १९४५ च्या अंकांतील आपल्या उत्कृष्ट 
लेखांत जमन राष्ट्राळा त्याच्या पराभवानंतर कोणती 
शिक्षा योग्य होईल याचें विवेचन केलें आहे. कांडी 
जर्मन व्यक्तींना दण्डन व अखिल जर्मन राष्ट्राला 
दण्डन यांत त्यांनीं फरक मानला आहि. अखिल 
जर्मन राष्ट्राळा दण्ड करावयाचा तर तो त्यांच्या 
नर्ते अत्यत कडक अश्या तहाच्या अटी लादूनच 
करणें शक्‍य आहे. या सर्व लेखांत जर्मन राष्ट्राा 
दण्ड सांगतांना शिक्षच्या त्रिविध स्वरूपाचा विचार 
व्हावा असा त्याचा हेतु दिठतो. ददशतकारी, 
प्रत्यपकारकारी व ज्ीलवधेक अशा तीनहि दृष्टींनी 
विचार झाळा पाहिजे असे त्यांचें म्हणणं आहे. या 
तीनहि दृष्टींनी पाहतां बा त्रिविध दण्डनाचा जर्मन 
राष्ट्रावर किंबा कोणत्याहि पराभूत राष्ट्रावर प्रत्यक्ष 
कांही परिणाम होईळ असें त्यांना वाटत नाहीं, 


आपग दण्डनानचा कोणत्याह पद्धतांचा अबल्म 


केळा तरी राष्ट्राला शिक्षा करावयाची म्हणजे 
त्यांतील व्यक्तींनाच क्षिक्षा होणार, आखिल 


राष्ट्राला आपण क्षिक्षा करूं दाकत नाही. सवे जर्मन 
राष्टाळा आपण युद्धाळा जबाबदार घर शकत 
नाही, छारण त्याच्यांतील शैकडा पन्नास लोक 
नाझापक्षाच्या व राजवटीच्या विरुद्ध हाते. त्यांनी 
तरीसुद्धा नाझीराज्याळा विरोध केला नाहीं. त्याचें 
कारण असे कीं, त्या विणेधाचा कांहींच उपयोग 
झाळा नसता, आणि दुसरं असे काँ, नाजींपक्षाने 
त्यांना संपूर्ण अज्ञानांत ठेवलेळें होत, नाज्ीपक्षांतीळ 
लोकाचा विचार केला तरी अपकाराला प्रत्यपकार 
या तत्वाला फारसा अथ नाहीं. कांही नाकती लोक 
अगदीं दुष्ट व नीच होते हे खरे, पण त्यांच्या 
दृष्टयगाचे खापर त्यांच्या वैयक्तिक अवगुणांना 
किती व त्यांच्या पक्षसभासदत्वाळा किती हें 
ठरविणे कठिग आहे, शिवाव अश्या तः्हेच्या 
ह्ामुदाथिक शिक्षेमध्यें कित्येक निष्पाप लोक भरडळे 
त त्याठुळें पापनिष्कृति करतांना दुसरें एक 
आपल्या हातून घडेळ याचाहि विचार 


जाता 
प्रत्यक्ष पापच 
केळा पाहिजे, 


क 


दण्डनांतीळ दहरातामुळें जो सुपरिणाम व्हावा 
अशी अपेक्षा असते तोहि पराभूत राष्ट्रांच्या 
दण्डनांत होण्याचा संभव नसतो, का!रण लोक युद्ध 
पुकारण्याची दहात न बाळगतां युद्धांत अपयश 
येऊं देण्याविषयींच दहशत वाळगदीळ जाणि यापुळेंच 
या दण्डनाचा शीलवर्धक म्हणूनहि कांही उपयोग 
होगार नाहीं, विजयाच्या उन्मादाने जेते लोक अध 
झाळेळे असतात. त्यांच्या उन्मत्तगगामुळें जितांच्या 
मनांत आपण अपराधी आहों ही भावना तर्‌ 
निमाण होत नाहीच; तर उलट आपल्या पराभूत 
देशाचे गोडवे गाण्याचीच बुद्धि त्यांच्यात निमाण 
हात, जते लोक जितांचा जो अवमान करतात त्या- 
सुळे युद्ध करण्याच्या पापाची लज्जा वाटण्याऐवजी 
त्यांना पराभडाचची लज्जा वाटूं लागते. 

शिवाय प्रो. यूईंग यांनी म्हटल्याप्रमार्णे अजून 
आंतरराष्ट्रीय व्यबह्दारांतीठ कायदे पाहिजे तितके 
मान्यता पावळेळे नाहीत. आणि राष्ट्रतंघ किंबा दुसरी 
एखादी तस्सम़ संस्था जरी पुन्हां प्रस्थापित करण्यांत 
आढी तरी तिचा नेतिक अधिकार सर्वमान्य 
होण्यास बराच कालावधि लागेल. सध्यांच्या स्थितींत 
अ फिवार्ट! तेच न्यायाधीरा अते झाळें असल्यामळे 
नेंःपक्षपात हा अशक्य आहे. म्हणून एखाद्या देशाला 
काणता|दटू दण्ड सागतला, तरी त्याच्या मागे 
कसलीच पुण्याई नसल्यामुळें त्याचा जो उच्च अंतिम 
हेतु असतो तो साध्य होणार नार्ही, 
नीपि व राजकारण 

दुण्डन व न्याबदाल या क्षेत्रांत नीतिव राज. 
कारण यांचा संबंध इतर क्षेत्ांतल्यापेक्षां जास्त 
येतो. व्यक्तीच जीवन सुखाचे व समृद्ध व्हावे या हेतूने 
सपाज रघटित ब सुव्यवस्थित 


न करण हा राज- 
कारणातला मुख्य नातक प्र्न आहे 


र॒णांतळा राजकारणाचे 
हे नंतिक्र अंग म्हणज छोकाय'त्त संस्कृतीचा पायाच 
आहे. उच्च मूल्यांच्या रोखाने निव्राळेल्या मानवी 
बुद्धीने ' शासन '-संस्था निमाण केढी आहे. मानवी 
जीवनांताळ नित्याचा कळ्ह व तजन्य अश्शाश्वती 
नाहाश[ करून शांतता ब सहकार्य या तत्त्वावर स्थिर 
व तुहढ अश समाजरचना मानवाळा करतां यावी 
व सास्विक प्रगतीच्या मागान जाण्यात त्याला साह्य 
व्हार्ब ह्या या संस्थेचा मूळ उद्देश आहे. एकदां 


"र्र 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह जे दै 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी? ; 
> 2 पक: औक 
4 68 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


दण्डनाची 


शांततामय जीवनाची ज्ाववती निमाण झाली को, 
नग शासनरंल्थेलळा आपल्या सर्वे नागरिकांना 
निःपक्षपाती न्याय देतां येईल. 

नेतिक दृष्टीने विचार करतां पहिल्या महायुद्धांदून 
जी सहत्वाची गोष्ट निमाण झाली, ती म्हणजे 
राष्ट्रसेंघाची निर्मिति ही होव. राष्ट्रसंच या संस्थेच्या 
बुडाशी जो मुख्य नेतिक हेतु होता तो हा : एका 
समाजांतील दोन व्यक्तींच्या खाजगी व्यवहारांत जीं 
नीतितर्च्वे व पद्धति आजवर स्वीकारली गेढी आहे 
तीज तत्त्वे व पद्धति आंतरराष्ट्राय व्यवहारात 
प्रस्थापित करावी अला हा प्रयत्न होया, पण दुडवाने 
पुढीळ काळांत या सभ सदिच्छा ब आकाक्ञा 
घुळीास मिळाल्या, वास्ताविक पाहता ह॑अपयश लर 
टाळतां आलें असतें. राष्ट्रसंघाचे निर्णय अत्तःन 
पाळावयास भाग पाडील अशी एक सम्न्थ शक्ति जर 
नेमाणं केळी असती, तरं राष्ट्रसंघ अता. अपश्ी 
झाला नसता, याचा अर्थ असा की, न्यास व वळ 
यांना विळग करतां येत नार्ही, नीतितत्त्वांच्या मागे 
बळाची पुण्याई अस्गें अवरब्र असतं. गोतितत्य ह! 


एणसांच्या नित्याचरणांत सहजगत्या येईपयंत 
म्हणजे ती त्यांची संवय होऊन जाईपयंत ही 


आव्यकता राहणारच, चर्चिलन म्हटल्या प्रमाणे, 
६ खड्ञाच्या साह्यावांचून न्यायाचा कांटा हा नेहमी 
निष्फळच राहणार, ? व्हायकाऊंट सॅम्युएल यांनी या 
तत्त्वार्चे फार उदबोधक विवेचन केलेळे आहे. ते 
म्हणतात, * न्याव व बळ यांना ।विळग करण ह्यात 
अगदीं अनथ आहे. नाझीसत्ता स्हृणज न्यायशान 
बल होय ब राष्ट्रसध म्हणज बढे न्याय होय. 
युनायटेड नेरान्स अ झेशन 
जञागातेक संस्था आता [ननाज झे ली 
न्याय व बळ यांतील अभंद ' ६च ब्रीदवाक्य 
आहे. युद्धोत्तरकाळी जगात आ तरराष्ट्रीयं संबरंघ 
ज्या कायद्याने नियात्रेत शाळ्ल आहेत त्या 
कायद्याची जी सुख्य सनद तिच्या प्रसावनंत पुढील- 
प्रमाणे त्रीदवाक्‍्ये घातली आहेतः (१ ) मानवाचे 
मूल्भूत हक्त, स्त्री-पुरुषांचे सामान इक व ल्हान 
मोठ्या सर्व राष्ट्रांचा समान दजा प्रस्थापत करणे 
(२) आंतरराष्ट्रीय कायदा ज्या तहाबर व करारावर 
आधिष्ित असतो त्यांतून निमीण होणाऱ्या बेधनांचे 


११ 
र्ड 
| 
॥> 
र्न 


न्यायतच्वाविषयी आदर 
निर्माण करणें. (३२) या 
युनायटेड नेशन्स?नीं सवेत्र 

सहिष्णुतेचें धोरण ठेवून एकमेकांत शांततेचे व 
मेत्रींचे तंब्रंध ठेवावयाचे असा नि्घार केला आहे 
त्याचप्रमाण आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता 
टिकवून धरण्यासाठी आपलें सामर्थ्य संघटित करा- 
बयार्चे आणि सवोच्या समाईक कायांतारठांच फक्त 
तलवारीचा आश्रय करावयाचा असाहि त्यांनी 
निश्चय केला आंड 

अज्शा रीतीनें या नव्या संघटनेचा उद्देश आंतर- 
राष्ट्रीय शांतता ब सुरक्षितता टिकवून 'घराबव! 
त्याठाठीं ज€र पडल्यास सामुदायिक रीतीनं रास्त” 
सामथ्यहि उपयोगांत आणावयाचे अस्ता आह 
ह शस्त्रसामर्थ्ये वापरण्याचा अधिकार “ युनायटेड 
नेशन्त 'मधीळ अत्यंत महत्वाची जी सुरक्षासांमात 
तिळाच फक्त आहे, अशा रीतीनं आज दिवराष्र 
( (01९0 ०॥) च्या ध्येयाकडे एक पाऊळ 
म्हणून आत्मरक्षणासाठीं सांधिक सामुदाविक बढाचा 
निर्मिति प्रथमच हात आहे 

डॉ. एल. पी, जॅक्स यांनीं (हिंवट जनेल च्या 
जुळे १९४४ च्या अंकांत याविषयीं “ पीस बाय 
केपल्शन्‌ ओर अदरवाइज्‌ या नांवाचा उद्वोध 
छेख लिहिला आहे. त्यांत ते म्हणतात: ““ मानस - 
शासत्रदृष्ट्या विचार करतां युद्धखोरी ही एंक 
राष्ट्रांना जडलेली संववच आहे. आपलें साव- 
भोमत्ब टिकविणे व त्याचा विस्तार करणे, यासाठ! 
शस्त्रसमृद्ध झालेल्या राष्ट्रांचे युद्ध ह व्यसनच आहे 
सर्वच देश याच्या आहारी गेळेळे असतात. त्या त्या 
देशाजवळ घन व बळ किती आहे ब त्यामुळें त्याच्या 
मनांत भीति किंबा महत्त्वाकांक्षा किती बळावली आहे 
यावर त्या व्यठनाची कमी-अधिक तीग्रता अवडंबून 
असते. अमेरिका, 'त्रेटन यांस!रखी कांही राष्ट्र 
स्वतःशीच लपंडाव करून, सत्य दडवून स्वतःत 
श्ञांततावादी म्हणवितात, जमनी, जपान दा राष्ट्र 
हें व्वसन भूषण म्हणून मिरवितात आणि जाद्वोरप्णे 
ध्युद्ध' हे आपलें जीवितकार्य म्हणून अग!कारतात. 
यावरून हें दिसन येईल की, प्रत्येक राष्ट्र वल्वुतः पक 
युद्धसंस्थाच आहे. सव राष्ट्रें आपल्या ध्वजावर [लहू, 


9 2-५" 
(“11 
ऱ्ञ 
वा 
र; 
वध 


डॅश 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९0) 
ऱ ऱ्ट 
र हतवधार री 
य ७५ र्‍ ३५१ 
न्ट्& च अमृतमहोत्सवी (9/->३७ 


कत. १ 
व. तव 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


जनंवभारतं 


गरुड अशी हिंख प्राण्यांची चिन्हे काढतात, त्यावरून- 
हि त्यांची युद्धपिपासा स्पष्ट होईल, * याच लेखांत 
पुढे ते म्हणतात कां, “ शान्ततावादी राष्ट्र असळेळ 
जग हें एक केंवळ स्वप्न आहे, “* शाकाहारी वाघ 
अद्या सारखीच ती कल्पना आहे. ” शान्तता- 
बादी व युद्धखोर असा राष्ट्रांराष्ट्रांत फरक करणें 
न्य आहे. भेद असलाच तर, तो प्रमाणाचा आहे 
काराचा नाहीं, प्रकटपर्गे किंबा अप्रकटपणे सन 
राष्ट्रं युद्ध या व्यसनाला बळी पडलेलींच असतात. 


या दृष्टीनें पाहतां ज्या राष्ट्राजवळ शास्त्रबळ, 


शास्रबळ व मनुष्यबळ विपुल आहे ते राष्ट्र 


म्हणजे डीन्‌ इंगच्या शब्दांत सांगावयाचे तर, एक 
६ वृकराष्ट्र ? किंवा “ लटारू राष्ट्र) च होऊन 
बसेळ व शेजारच्या राष्ट्रांच्या व जगाच्या मनांत 
त्याच्याविषयी कायमचा धसका बत्षेळ, अशी एकदां 
स्थिति झाली - कीं ' युनायटेड नेशन्स "चे शांतता 
ब न्याय हे जे घोषित हेतु त्यांनाच धोका निमाण 


होईल, अर्से असलें तरी व्यवहारदृष्टीनं हातचे 


साघन म्हणून व इतर श्रेष्ठ साधनांच्या अभावीं या 
संघटनेचे आपण स्वागतच केळे पाहिजे, मानवी 
स्वभावाचे जै ज्ञान आपल्याला आहे त्यावडून हे 
निश्चित म्हणतां येईल की, कोणत्या तरी बलनिष्ठ 
नियामक सत्तेवांचून शांतता व न्याय ही. शाश्वत 
टिकवून धरणे अशक्य आहे. माझ्या मते दण्डनाचें 
रहस्य यांतच आहे. कोणत्याहि साधनार्‍चा-पाशवी 
बळाचाहि अवलळंध करून-सर्व प्रकारचे गुन्हे, सर्वे 
दुष्कृत्ये बंद पाडणे हे दण्डनाचें कार्य आहे. पाशवी 
बळाची दहशत मार्गे असेळ तरच नेतिक व 
आध्यात्मिक पुण्याइचा उपयोग होतो. दण्डन किंवा 
बळ ही नसतील तर्‌ न्याय-अन्याय, कायदेशीर- 
बेकायदेशीर, क्तेव्य व बंधन, जबाबदारी किंवा 
जिम्मेदारी या शब्दांना कांही अथच राहणार नाही. 
दाव्दांची सत्यता व हढता हीं दग्डनाच्या सामर्थ्या- 
च्या प्रमाणांतच असणार, अशा रीतीर्ने व्यक्ती- 
व्यक्तींच्या किंवा राष्ट्रारराष्ट्रांच्या संबंधांत “ न्याय व 
बळ यांतील अभेद ? हेंच सवे अपराधदण्डन- 
नीमांसेचं रहस्य होय, 


सख्य कुणाशी ? एक तुझ्याशी, 


द्वैत कुणाशी 


तेहि तुझ्याशी. 
उरी फुले अनुराग 


झ्यास्तव, 


विराग उसळे तोहि तुझ्यास्तव. 
तुझ्या नि माझ्या भाव-मीलनी 
क्षितिज-मनीं नभसागरजुळणी, 


नजर सदा मम तुझ्या धुवावर, 
चवरणगतीला तुझाच आवर, 
उणें-अधिक या जिण्यांत जे ज॑ 
तुझ्या जगाचे त्या दरवाजे. 
काल तूं नि मी, आज तूं निमी, 
उद्यां तु नि मी, सदां तू नि मा, 
सवेस्वाची भुलावण अशी 
प्रतिजन्मीं मी खेळे तुजशी, 


संजीवनी 


श्$ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


का 
५-/८ ) १४०९ च 
ळ्‌ १. ब 


नवभारत 
न्स 


व्ट्लि>, 
3 क 


प ७-९ 


3७ 


७५ 


अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तकपरीक्षण : आचायं ह. द. जावडेकर 


गांधी आणि माकप ।?: 


-पयांधी आणि मार्क्स ' या विषयावर 'इरिजन - 
चे संपादक श्रो, किशोरळाळ मश्रुवाला यांचे 
एक पुस्तक गेल्या साळी सप्टेंबर महिन्यांत प्रास 
झाळें आहे, त्याला आचा विनोबा भावे यांनी 
प्रस्तावना लिहहिळी असून, गांधीवाद्यांचे माकत- 
वादासंजंधीचे मत या पुस्तकांत थोडक्यांत प्रकट 

1ळेळें आहे, असें समजण्यास हरकत नाहीं. दोघां- 
चाहिया विषयावर लिहिण्याचा अधिकार मोठा 
असून, त्यांचे मत है गांधीवादी दृष्टिकोनाचे अधिकृत 
मत म्हणून सानळू जाणें साइजिकच आहे. या 
दृष्टीनें या पुस्तका'य थोडक्यांत परीक्षण कून त्यांत 
व्यक्त झालेल्या कांही मतांतंतंधी माझा मतभेद 
व्यक्त करावयाचा आहे. श्री, किशोरलाल्जी यांचे 
लेख पुस्तकरूपाने प्रशिद्ध होण्यापूर्वी १९५० सालीं 
: हूरिजनां 'त लेखमालेच्या ख्पार्ने प्रसिद्ध झाले 
होत. त्यानंतर ते तपासून व सुपारून या पुस्तकांत 
ग्रथित केळे असून त्यांत आचार्य विनोबा यांच्या 
प्रस्तावनेची बहुमोळ भर घालण्यांत आली आहि. 
गांधीबादासंबंधी लिहिण्याचा दोघांचाहि अधिकार 
स्मान्य आहे. तथापि, मार्क्सबादासंबंधीं त्यांनी 
केलेली कांही विधाने गेरसमजावर उभारलेली 
आहेत असे मळा वाटते. अर्थातू, त्यांनीं माक्‍से- 
बादासंतरंधी केळेलीं ही विधाने माक्‍छवादावरील 
आक्षेप या दृष्टीने अनेकांनी केलेली आहेत हें खरं 
असें तरी ती सरवैस्थी यथार्थ आहेत अह मला 
बाटत नाही. तसेच गांधीबादासंबंधीच्याहि त्यांच्या 
कांही विधानांबद्दळ मळा स्वतःला शंका बाटते. 
शिवाय, माझी स्वतःची या विषयाकडे पाहाण्याची 


जी दृष्टि आहे ती या दोहोंपैकी कोणत्याहि एका 


नंब, ४ 


अनुक्रमणिका 


२५ 


बादार्शी पूण तादात्म्य पावण्याची नसून त्या दोहोंचा 
समन्वय साधण्याची असल्यानें, माक्‍तंवाद व गांधी- 
बाद या दोहीचेंहि मला दितणारें स्वरूप हं, गांधी- 
वाद्यांना ब माकतैवाद्यांना परस्परांचे स्वरूप जसें 
बाटते, त्याहून थोडें मिन आहे. म्हणून या 
पुस्तकाच्या परीक्षणाच्या निमित्ताने मी यासंभधी 
माझी स्वतःची दृष्टि वाचक्रांपुढं ठेवणार आहे. 
साक्‍्पे आणि निय तिवाद वा 

माकरीवाद हा भौतिकवादी असल्यामुळें तो 
नियतिवादी असलाच पाहिजे, त्यांत मानवी 
बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला व मानवी कतृत्वाला अवसर 
असगेंच शक्‍य नाही. अते आक्षेप त्याच्यावर 
घेण्यांत येत असतात. पग हे आक्षेप सवेस्वी खरे 
नाहींत असें मला वाटते. हे आक्षेप मार्क्सवादा ची 
कार्यकारणसंत्रंधाबद्दढ जो विचारसरणी आहे 
तिचे वैशिष्ट्य लक्षांत न घेतल्यामुळे येत असतात. 
मानवी बुद्धीचे ब कतृत्वाचे स्वातंञ्य आणि 
विश्वघटनेंतील नियति यांच्याबद्दल माक्‍सेवाद्यांचें मत 
हेगेलच्या मतासारखच आहे. लेनिनने यासंबंधी 
आपली भूमिका विशद करतांना एऐंजल्छचा पुढील 
उतारा दिलेला आहे आणि त्यांत आपली भूमिका 
हेगेलच्या शब्दांत मांडलेली आहि : 

“ [01४९5 88४5 : पल्ष्टश फड. ९ 
1151 (0 8(७(९ ९०॥॥९९(]॥४ (1९ 1९1७101) 
७९६७४९९] ९९१०1) ७1] 1९९९3817. ११%) 
1111 "९९6० 18 11९ 911100७101 र्ण 
710९005519. ]९९०९8३81(४ 18 ७11710 ०॥)5 
11) 80 ३छि' ७४8 ॥. 15 110 ॥110९175(000 ! 
["'९९१०॥॥ 60९ 0० 0०0७8 11 01९ 
त'९७॥॥ ० उजतेशशात१९0९९ 0१ पक्लाा'8] 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


का 

य का 
क, फाळ, 7 
५०..4& 
व 78'नवभारत टे री 
हर ्िं ७५ ६ 
न्श्& ६६अमृतमहोत्सवी > 
सूक वर्ष डर 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


2.02, 


नवभारत 


18प8, 0५ 10 (1९ !॥1001९2४0 00 01९5९ 
18७५, ७)0 11) ॥॥९]०5810111(५ (115 21008 
० ७8४$९॥१७(10६1]10 1॥010101001९0001 7000८ 
(0७७0७ १९11118 ९105. ॥"॥5 ॥०लत5 
४००च 1 ॥९)७७०] ७0०0) (0 ॥॥९ 18७५७ 01 
९३९1018] 18पा'8 छते (0 01०058 छणाटा) 
४०५ए९॥॥ [11९ 00१1] ४॥१11॥९0(9] ९5151- 
हाट 0 ग्राही ॥॥1९11801008--[00 
९७६३९5 0 ]8॥5 एल. ॥॥४९ ९६ 5९0381'8९ 
ती90पणा लो 00९७ ४७ 1108 १॥१॥॥४॥५१ 
७)०प्टाा७ ७ 100) एटा. 1९९ 
कजा ७ ९ छा] एलाञ'९2 1108118 
10110 ७प ९ ९80०ल 0 118760 
१९०३1015 ७10) 1९8] ७10071१९१४ ०! 
ऐ७ 809]९्ल, 'पगाटा्सळा2 1९ ऐटटा' 
8 ॥1810'5 एंपतेडाण९) 15 1) 7९ (0 
8 तशी11(8 तृण€5001, 0] 50 एला 
01९ 27९8९1 11९0655109 15 [12 001९10 
० ॥115 1॥एत21161( १९९१५1171९१...]71'26- 
बैगा , ॥॥९"९(०॥९, ट्ञाडाडाड 11 [11९ 
०० 0४९0७ पाश ९5 छत. ठण्श' 
€डाशागच] 1.९ ॥॥1८) 15 एणपातैट्त ला 
0॥1९तेट्ट र्ला अव्रापाची 10९०९७७. २ 
ा( शॉ३हांद्यांडाा & गशा0- 
(लाड) 09 1,९11, 020190, ) 
घरीळ उताऱ्यांत लेनिननें एंजल्तच्या शब्दांत 
विश्वघटनेंतीळ नियति आणि मानवी बुद्धिस्वातंत्र्य व 
कतुंत्व यांमधीळ संत्रंध विशद केला आहे. विश्व- 
घटनंतीळ नियति समजून घेणें आणि त्या नियतीचा 
उपयोग आपण निश्चित केलेल्या ध्येयासाठी करून 
घेग एवढेच स्वातंत्र्य मनुष्याला आहे. पण 
विश्वघटनेंतील नियतीचे उछघन करण्याचे स्वातेत्र्य 
मानवाला नाही, अप्ता या सर्व प्रतिपादनाचा 
मथितार्थ आहे, विश्वांतील भोतिक घटनेस अनुसरून, 
मानवी शरीराचे ब मनोब्यापारांचे नियम उल्लघून 
नव्हे, तर ते नियम पाळूनच मनुष्याला स्वतःवर 
आणि बाह्य निसर्गावर नियंत्रण चालावितां येते 
अशी ही विचारसरणी आहे. विश्वांत नियति नसती 
अथवा ल्यांतीळ घडामोडीत कांही. नियमच नसते 
४". १० "१ 
तर मानवी बुद्धीला विश्ववटनचे खूप आकलन 
करतांच आले नसते. आणि त्याच्यावर नियंत्रणाहि 
चालविता आलें नसत, म्हणून विश्वांतीळ निर्यात, 


अनुक्रमणिका 


आणि तिच शान करून घेण्याचें मानवी बुद्धीचे 
स्वातंत्र्य ही. दोनहि तर्खे परस्परविरुद्ध दिसत 
असलीं तरी विश्वटनंत ती परस्परांना उपकारक 
होऊन नांदत आहेत अशी हेगेळची दृष्टि असून, 
तीच याबाबतीत मार्क्त, एंजल्स आणि लेनिन या 


तिघांनींहि स्वीकारलेली आहे. या दृष्टीत 
मानवी बुद्धीच्या आणि मानवी कततृत्वाच्या 


मर्यादित स्वातंत्र्याला मान्यता देऊन, त्यांत विश्वांतीळ 
जड, भौतिक आणि मानासिक घटनांमध्ये असणाऱ्या 
नियतीशी समन्वय साधून मानवाच्या स्वातंत्र्याला 
अवसर करून दिलेला आहे. तसेंच हे स्वातंञर्य 
उपभोगण्याचा मार्ग कोणता तैहि दाखवून देण्यांत 
आलें आहे, म्हणून माक्‍सवादांत एक प्रकारचा 
नियतिवाद असला तरी तो मानवी बुद्धीच्या ब 
कर्तृत्वाच्या आड येणारा आहे किंवा त्याच्या योग्य 
स्वातंत्र्याला विघातक आहे, असें म्हणतां येणार 
नाहीं, विश्वांतील नियतीचे उल्लंघन करण्याचें 
स्वातञ्य मानवाला नाही, हें तत्व आज स्ईमान्य 
होण्यासारखेंच आहे. स्वतःच्या कर्तृत्वाने नराचा 
नारायण बनतो असं मानणाऱ्या अध्यात्मवादी 
बेदान्यांनासुद्धां असे नराचे नारायण बनलेले लोक 
जगदूब्यावारांवर वाटेल तशी सत्ता चालवू शकत 
नाहीत हे मान्य करावें लागतें. त्याचप्रमाणे भौतिक- 
वाद्यांना, भोतिक नियति समजून घेऊन तिचा 
आपल्या कार्यांसाठी उपधोग करण्याचें स्वातंञ््य 
मानवी बुद्धीला व कतृत्वबान्‌ मनुष्याला असते ह 
मान्य करावें लागते. अशा प्रकारें नियति आणि 
स्वातंत्र्य ह्या दोनहि तत्त्वांना योग्य मर्यीदेत मान्यता 
देऊन माक्‍सेवाद्यांनी आपला बिरोधविकासी 
भौतिकवाद बनविलेला आहे. लेनिन यासंबंधी 
एंजल्सच्या मताचें स्पष्टीकरण करतांना म्हणतो : 


6 एळ'. एगा2९श७ ४] णय एपणीह्या 
0६०९७ ]९॥९७(९७ ॥॥1९ 01९09 0 
1०0७1९१४0७, ०! 15९11 811१ "0०710९2 ४] 
००९०१७ ट्यशाठा 0! ॥"॥॥]1, 1] 
प] ११7७ ]ताठाण ७ |] 01 782 
( खाडा द्यावे घटा तेलात] 
9110 0प(8त९ ०प' 111 ), (७ 118)0९05 ६ 
8]8ए९8 0 01पात 11९0९58809, ४010९ 
७९ 0010९ (0 [0 ॥॥115 180, फल 


श्‌ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


>. र ._] 
५-/५ ऱ्् तर» 


76नवभारत 
७७५ | 


प >५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि पाबे १९५  . वि 


0.3 (88 ॥181'. 10101९0 0पा; 108011१ 
(11105) तेशलातशा७ए ० ०0 ७] 
॥0)त ठप एते, ७७ 0९0011९ [1९ 
1लळ"त5 जी उत्चाण'९. 0॥९ 1189(९0'9 01 
18प'"९119111€51९0. 11 11111१1) 1190७00 
15 8 1९81 0 80 001९017019 ९०॥7९७०७ 
1९0९000101 छाया 10 ]1प)18) 11९90 
जी ७९ ॥९॥0०॥९श ६ ६1710 10100058९5 0 
1शपा'९, 910 13 11001 ल 1९ चिट एता 
0118 !'शी९ढ01 ( फं") 1९1), 
७ 13 1९४९1९ ७४. 7७०0९ ) 18 
०७९०५ए९, ७७३णपाह2 हाते. ऐॉटिणीही 
[ए॥. ” ( 11. 1०20 192 ) 

याचा भावा्थ असा कीं, एंजल्सच्या मताने मानवा- 
च्या व्यवहारावर त्याचें जःन अवलंबून असून सत्याची 
वस्तुनिष्ठ कसोटी व्यवहार हीच आहे. आपणांला 
जोॉपयेत आपल्या मनावर अवलंबून नसणारा व 
स्वतंत्रपणें कार्य करणारा सृष्टीचा नियम समजलेला 
नसतो तोंपर्यंत आपण त्या ' अंध नियतीचे गुलाम 
असतो. परंतु मार्क्सने हजारो वेळां म्हटल्याप्रमाणे 
आपल्या इच्छेवर व मनावर अवलंबून नसणारा 
हा सृष्टीचा नियम एकदां आपणांस कळला म्हणजे 
त्याच्या आधारें आयण सृष्टीचे प्रभु बनतो, सृष्टी- 
बर असें व्यावहारिक प्रभुत्व संपादन करतां येणे हा 
निसगातील घटनेचे यथार्थ प्रतिमिंब आपल्या बुद्धीत 
पडल्याचाच परिणाम असतो आणि म्हणून जे 
शाश्वत, बुद्धिनिरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ सत्य आहे तें 
व्यवहाराच्या मर्यादेत जितके प्रकट होईल, तितके 
आपल्या बुद्धींत पडलेले त्याचें प्रतिबिंब यथार्थ आहे, 
याचा पडताळा मिळतो. अशा रीतीनें मानवाला 
सृष्टीतील ब्राह्य भौतिक घटना आणि अंतर्गत 
मानासिक घटनार्‍या दोहोंची नियति समजावून घेऊन, 
दोहोंवंरहि प्रभुत्व संपादन करून आपले स्वातंत्रय 
उपभोगतां येतें आणि आपला इतिहास बनवितां 
येतो, अहे मार्क्सवाद समजतो. म्हणून मार्क्त- 
बादांत नियतीचे तत्त्व अंतभूत झालेल असलें तरी 
तो देववाद नाही. व तो मानवाच्या मय॥दत 
स्वातंञ्यास ब कर्तृत्वास ब्रिघातक नाहीं अते 
त्याच्या टीकाकारांसहि मान्य करावें लागते. 
जी, डी. एच, कोल हे म्हणतात ! 6 [६15६185111 
18 त९(९१॥015 10 018 8९180 01 17'९९०(- 


अनुक्रमणिका 


112 0७९ ९8३९1९8383 88 8 1000180176 
10108 1॥ ॥15800"07ए, ७01 185 10. चिचि- 
18.” (' [0९ 3९81171201 हाळा ', 
19४0९ 29 ). 
सामाजिक घडामोडी आणि मनोव्यापार 
मनुष्याचे विचार अथवा त्याचे मनोव्यापार 
बाह्य सामाजिक व भोतिक परिस्थितीचे प्रतिबित्- 
रूप असतात, या माकधंच्या वचनापासून असा 
निष्कर्ष काढण्यांत येत असतो कीं, माक्तंच्या मता> 
प्रमाणं मानवी मनोब्यापारांना बाह्य सामाजिक व 
भौतिक परिष्थितीवर आपला प्रभाव पाडतां येत 
नाहीं, कारण प्रातिनिंब मूळ निंबरावर आपला प्रभाव 
करस पाडगार £ जर मानेबाचे मनोब्यापार ही बाह्य 
घटनांची प्रतिनिंबेंच आहेत आणि मानवी मन हें 
स्वतंत्र वस्तु नसून भोतिक तत्त्वाचच कार्य आहे, तर 
त्या मनाला अथवा त्याच्या व्यापारांना मूळ 
बिंतररूष अथबा कारणख्य भोतिक तत्त्वावर अथवा 
घटनांवर आपला प्रभाव पाडतां येणे शक्‍य नाहीं, 
म्हणून सर्व प्रकारचे मानवी मनोव्यापार आणि 
मानवी व्यवहार बाह्य परिस्थितीने पूरगपर्णे निचद्ध 
असतात, अच माक्‍प्तवादी तत्त्वज्ञान सांगते, असा 
माक्‍छवादाचा अर्थ आचार्य विनोत्रा भावे यांनी केला 
आहे. त्यांच्या मते ऐतिहासिक घटनांवर आपला 
प्रभाव पाडण्याचें स्वातंत्र्य माकपंवादाप्रमाणे मानवाला 
मेळूं शकत नाही, यासंत्रंधी त्यांचे पुढील विचार 
बाचनीय आहेत: “111018 109 8105189110९ 
11१0९00९10 01 11७९४. [18 ऐप 8 
"९॥]९०॥०॥ ०1 [118 ७०॥]त१ ठपाडातट-छा 
111920. 11 111170 ९81110 ४०४७1 (11९ 
8005381100, 11. 15 ॥॥]€ ]॥[ा' ऐका 
श०१७॥॥8 [७ 100110", 11. ३०प २२१1०२९८02 
६0०प ७ 0)812011 (1९ 8059110९, (11९ 
11110 ४] ॥९]९०७ [1९ 011120, ऐ08 
18, काय] 8९8९ [0 18४९: लोडााश९त 
11 लोष्ा'9०(७',” त्याचप्रमाणे ते पुढे 


"म्हणतात -“ चे पडा. ६5 1९ खाड ठी 8चडया' 


ता३००ए९'९0 ॥॥९ 50प'०९ 01 1९ ७91189), 
80 &])50 []॥९३९ [1111605 1900 ऐण्छ्ते 
010 ७1018 ९0प1'5९ 01 १8१9) 111800४. 
तैपते ७९४ 1180९0017९ ॥७ (1९ ९010प- 
8101 ७॥७0 15 ॥8 ६ 90०७, 01६ 1189 


र्‌ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व... 2. 
५/६्च )% 
हणिष्ण्ळेळ 


ष्ट 4 3७ 


क, क” क 
ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


७९९] 510, ७11] 10 १९11९८. 11011 1185 
०७) ७, 1158 (8९ तैटा९11111113]0 
७०ए॥8९, 80 ४]80 1018 क] 1100[्‌ात. 
105 985. 1॥115(0"'५४ १९लंते९त 01०९ 10" 8] 
158 पि,पा'९ ठपा'३९. 11181९ 13110 ]012९0' 
१॥)७ "९९१011 0 8०७०1 ]९0 एड ["श'४- 
७१11712 13 तेटाटा11110त. 1"॥९॥७ ७1)]) 1९ 
ग. 110005 0 11100१, शा 110९05० 
101] 811 101९5 ॥॥0 ॥॥९॥ ७111 10109 
॥॥05९ 01 11९51 ६]त 000) फ'छा९' |] 
10४ 05 ९७0) 109४ ॥ज1९ ४३509०1112 
॥॥९ ॥11130 0 8]] 1191711110. 
आचाय विनोबा यांनीं माक्‍तवादाची इंतिहास- 
मीमांता वर्‌ ज्या दाब्दांत मांडण्याचा प्रयत्न केळा 
आहे ते शब्द अगदी अवास्तव व अनाठायी 
आहेत, असे मळा वाटते. एकदां घनुष्यापासून 
सोडळेला बाण ज्याप्रमाणें आपल्या पूर्वनियत मार्गीने 
जात असतो त्याप्रमाणे मानवी इतिहासांतीळ घटना 
पूवीच ठरून गेढेल्या नियतीप्रमाणे घडगार: आहेत, 
त्यांत यत्किचितहि फेरबदल घडविण्याचे स्वातंच्य 
आपणगांठ आतां उरलेळे नाहीं अन्त माक्‍सीवादी 
समजतात, हा आरोप सिद्ध करगें शक्‍य होईले 
वाटत नाहीं, मनुष्याचे विचार परिस्थितीप्रमाणे 
बदलत जातात आणि ते परिस्थितीचे प्रतिसिवरूप 
असतात अशा अर्थाच्या माक्‍तैवादाच्या विधानां- 
वहन काढलेला हा निष्कषे साधार नार्ही, कारण 
मनुष्याला परित्थितीवर आपला प्रमाब पाडतां येतो 
आणि परिस्थितीत बदळ घडवून आणण्याचे स्वावैन्य 
मानवाळा आहे, याचा उलगडा करण्यासाठीच 
मातेने त्याच्यापूर्वी रूृढ असलेल्या यांत्रिक भौतिक- 
वादा-( गल्ला छाट] ॥[घाटागव डा 3-्चा 
त्याग करून विरोधविकासी भोतिकवाद (1)181९- 
०1०8] १९01151) हे नवे तत्त्वशान 
नि्मीग केळे, या नव्या तत्त्वज्ञानावर आचार्य 
बरिनोबा भावे यांचा आक्षेप लागू पडणार नाहीं. 
कारण या तत्त्वज्ञानांत मानवी मन, बुद्धि आणि 
कर्तृत्व यांना मर्यादित अवसर कहून दिलेला आहे, 
काळं माक्सेने आपल्या पूर्वींच्या यांत्रिक भौतिक- 
वादावर जो आक्षेप घेतला आहे तो माक्‍झच्याच 
हाब्दांत पुढें देतो : “ ७. आद्या हट 
तऐ०लए९, (७ णाला ६९ [0९ ]10तपटाड 


00 ठा) 3911005 घात. ट९तपळाळ्, 
छत ॥) ९)812९00 1101 8/8€ [11९९012 
॥1९ ॥10ताट$ 0 ल)९' ७1'०॥1115(911009 
घाणे 9 लोकात हतपल्का101, 10४९5 
[1३ 011'९ए0115(811005 ६९ 018112९00१ 0४ 
11९0, दाते ऐवा; एट टत ९७0 1118 
111501 0९ हता ६ (९0. ('जा$९त0९11[19); 
119९1181]181) 11९0058811) 1९005 (0 
४ तारांडाठय ठत छठलं्श$ (९.१. 


. [ळल 0९1 ). 


“गृगाट ट्ञालांतेशाटट 0! 01९ (॥0॥09- 
एिगीद्षाीली 0 लर्‍ला)8910058 छत 
ण ऐपपाछ्ा छटा खा 0019 ७९ 
००९९४९१ दत १७७००७] ४ प1तश'5(000 
95 ॥8५01ए(101181119 1००10९. ! 

काले मातेने वरील प्रकारची टीका फायर- 
बाकवर केलेली आहे. ही टीका सूत्ररूपांत असून 
अशाच प्रकारच्या अकरा सूत्रांत ती संक्षिप्त ख्पाने 
करण्यांत आली आहे. यो मार्क्सच्या अकरा सूत्रां- 
वर अनेक भाष्ये झाळेळी आहेत; पण आपल्या चाळू 
मुद्दयापुरतं हं सूत्र निर्णायक असून त्यांत परिष्थिती- 
मुळें मनुष्ये बदलतात, या तत्त्वाची दुसरी बाजू 
म्हृणजे मनुष्ये स्वतः परित्थिति बदळू शकतात 
अशी मांडलेली असून, या दुसऱ्या भाजूकडे भोतिक- 
वाद्यांनी दुळक्ष केळेळें आहे अहे स्पष्ट म्ह्ट्लेले 
आहे. असे असतां मनुष्यांना आपल्या प 
वर कोणताहि प्रभाव पाडतां येत नाही, 
माक्सवर लादतां येणार नाही. हें उघड 
मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानांत मनुष्ये परिस्थिति बदलीत 
असतात हूं ग्रहीत घरलेळे असून परिस्थिति बदल- 
ण्याच्या या प्रयत्नांत मनुष्ये स्वतःसाहि बदलून 
घेतात असे त्याने दाखवून दिलेळे आहे. त्याने 
कॅडल्या इतिहासाच्या भोतिक मीमांठेंत मनुष्य- 
समाज बाह्य परिस्थितीच्या हातांतील खेळणे आहे 
असते कोठेंहि म्हटलेले नाही. उलट, त्यानें असे 


रित्थिती- 
हे॑मत 


आहे. 


- सिद्ध केळ आहे को, ज्याप्रमाणे जड भौतिक 


विश्वाचे नियम समजून घेतल्याने मनुष्याला 
भौतिक विश्वाबर प्रभुत्व संपादन करतां येतें, 
त्याचप्रमाणें सामाजिक घडामोडींचे नियम समजून 
घेतल्यानेंच मनुष्यांना आपल्या सामाजिक घटनांवर 


वे परिस्थितीवर आपला प्रभाव पाइंतां येईळ, 


शट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


>. र ._] 
५-/९ ऱ्् तर» 


नवभारत 
१ ७५ प ही 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि मॉक्स १ १ : 


भांडवलशाही समाजांत प्रत्येक ग्याक्ति स्वतःच्या 
स्वार्थाच्या दृष्टीने सामाजिक परित्थितीवर आपला 


प्रमाव पाडण्याचा प्रयत्न करीत असते, परंतु 
आजच्या संकीर्ण समाजांत प्रत्येक व्यक्तीने असा 


प्रसाब पाडण्याचा प्रयत्न करण्याने मूठभर धनिक 
वर्गाशिवाय कोणाचेंहि हित होत नार्ही, म्हणून 
सामाजिक परिस्थितीवर आपला प्रमाव पाडू 
इच्छिणाऱ्या कष्टजीवी जनत्तेनें परस्परांशी सहकाय 
करून सामाजिक जीवनाची साधनें आज र्धानक 
वर्गाच्या खासगी मालकांखा्ली गेलीं आहेत, तीं 
सामाजिक मालकीची बन्वावोत, म्हणजे समाजाला 
आपल्या भोतिक जावनावर ब सामाजिक परिस्थितीवर 
आपला प्रभाव पाडतां येईल, याच्या उलट, प्रत्येक 
व्यक्तीर्न एकेकट्यानें संकुचित स्वार्थबाद्दि धारण 
करून स्वतःचा अभ्युदय साधण्याचा प्रयत्न केल्यास 
कष्टजीवी जनतेचे आर्थिक दारिद्रय व दास्य यांचो 
वाढ होईल, इतकेंच नाही तर समाजांत वर्गलढा 
आणि आर्थिक अराजक ब्रेसुमार वाढून सर्वे समाज- 
रचना कोसळून पडेल, पण ही आर्थिक ब राजकीय 
अराजक्राची अवस्था निमूटपणे सहन करात लोक 
स्वस्थ बसणार नाहींत, तर भांडवलशाही समाजघटने- 
मुळें एकत्र आलेले व संघटित हात असलेले काम- 
गार अज्ञा अवस्थंत समाजसत्ताक क्रांति कशून 
एकवर्ग समाज स्थापन करतील, हे त्याचे प्रिचार 
कोणास पसत असतील अगर नसतील, ते तकथुद्ध 
असतील अगर नसतील, पण त्या विचारांत मनुष्य 
हा आर्थिक किंवा सामाजिक पारिश््यितीचा केवळ 
गुलाम बनतो आणि त्याला आपल्या परिस्थितीवर 
स्वतःचा प्रभाव पाडतां येत नाहीं. असे कोठेंहि 
ग्रहीत घरलेळें अगर प्रतिपादिलेळे नाहीं, मार्क्स हा 
भोंतिकवादी आहे, एवढ्यावरून माक्‍तंच्या विष्ट 
भोतिकबादाचें स्वरूप लक्षांत न घेतां त्याच्यावर 
लळा हा एक आरोप आहे, पण तो साधार आहे 
असे वाटत नाही, 
वर्गहीन समाज म्हणजे काय ? 
या पुस्तकामध्ये आणखी एका मुद्द्यासंब्धी 
मार्क्सवादी विचारखरणीबद्देळ बराच घोटाळा किंवा 
गरसमज झाल्याचें दिसून येते, समाजांतील आ।पक 
वर्गभेद .नाहीसे करून एकवगे समाज किंवा वगहीन 


२$ 


अनुक्रमणिका 


समाज स्थापन करावा अर्से माक्सवादी आणि समाज-- 
बादी प्रतिपादन करतात तेव्हां त्याचा निश्चित अर्थ 
काय असतो ! श्रमविभागाच्या तत्वानुसार निर- 
निराळी कार्मे निरनिराळ्या वगोमध्ये विभागून देणे 
यामुळें जे वर्गीकरण समाजांत निर्माण होते तें वर्गी- 
करणच नाहीसे करावे आणि प्रत्येकाच्या जीवनास 


लागणाऱ्या सर्व वस्तू व्याच्या त्यानें निमाण कराव्यात 


असा याचा अर्थ असतो काय ? कोणी शेती करावी, 
कोणी सुतारकी करावी, कोणी गवंडीकाम करावे, 
कोणी शिक्षकाचे काम करावे, कोणी वेद्यकीचा 
घंदा कराबा, अर्शी निरनिराळी कामे ज्यांच्या 
त्याच्या गुणाप्रमा्गें विभागून घेण्याने जो ब्यवसाय- 
भेद समाजांत निमीण होतो, तो नष्ट करावा असा 
माक्‍पवादाचा अभिप्राय नाहीं. अचक्षा प्रकारचा 
व्यव््तायभेद्‌ असला तरी प्रत्येकाने आपल्या युणा- 
नुसार समाजाची सेवा करावी आणि त्या सेवेचे 
कळ म्हणून समाजाने प्रत्येकाच्या गरजा भागवा- 
ब्यात (110१ हलो ४९००ा'ताग शट (0 1113 
वतला, (0 खली. १०्ण्लतपा शट (0 
115 10९९05 ), अं माक्‍संत्रादी वर्गहीन समाजाचें 
आोतिम ध्येय आहे. त्यांत श्रभाविभागजन्य वर्गीकरणास 
वरोध नाही. केवळ स्वामित्वावर आधारलेले द्रव्यर 
संपादन करण्याचे मार्ग बेद करावेत आणि मालक- 
मजूर असा उत्पादनपद्धतींत निमीण होणारा वर्गभेद 
नाहींसा व्हावा, एवढेंच माकर्ठवादास अभिप्रेत आहे. 
अर्थात्‌ दै ध्येय प्रात करून घेण्याच्या मागीत अनेक 
व्यावहारिक अडचणी असल्यामुळें ते तात्काळ प्राप्त 
होणार नाही असे म्हणतां येईल, पण हँ ध्येय गांधी 
वाद्यांना मान्यच नाही असं म्हणण्याचे कारण नाहीं, 
सध्यांच्या संकीण समाजांत या ध्येयाची संत्थापना 
करणें इष्ट नाही किंवा शक्‍य नाहीं असे गांधीवादाला 
कां वाटावे त॑समजत नाही. श्री, किशोरलाल 
मधुवाळा या पुस्तकाच्या ६७ व्या पृष्ठावर याहंबंधी 
लिहतात : “ ॥ [1९ ९188581९85 5001९5 18 
0581010 001४ ॥ गाशा 158 8111105 
७९"॥१॥७॥९॥, ता 50ा 01 1101018, 
910 ४] ९०७1७ व्र 1. ग ७008 
€९"ए घटा. 10९0९5उच्चा'' ही0/ ती. उपा 


11 8 ९०प१79ट्याटत 500९४, 8९) 98 ९ 
11१९ 13, 11 त०९8 गळ 8९९0] 1008811012 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य पी च 
ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ककरय_ 
गुणात 202 1. 
? नवभारत दे 
बह धि ७५ पी >१९ 
'& अमृतमहोत्सवी, 


र 


न 4७ 


रश ४ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नबभारते 


९१-७॥ ११1॥७॥ 8 (९०९१911260 ९९००101119, 
[0 ॥६४७ ६ डा ०. ९)85351९5311058. 
१॥७, ९91) 3९ 8९0॥18ए९त ६$ ७९58. 95 
०881010 15 ९)8३8-118111101 7.” 


वर्गहीन समाज निर्माण करण्याचे ध्येय म.गांधींना 
मान्यच नव्हतं आणि ते शक्‍यच नाही, कारण कांही 
झालें तरी श्रमविभागाच्या तच्वाप्रमारगे ब्यवठाय- 
भेद समाजांत राहणारच असा हा युक्तिवाद आहे. 
पग्र कम्युनिस्टांना किंवा समाजवाद्यांना समाजांतीळ 
व्यवसायभेद नष्ट करावयाचा आहे असं मानण्याचे 
दहीच कारण नाही, व्यवसायभेद असूनहि कोणताहि 
व्ववसाय करणाऱ्या व्यक्तीला समान दर्जा व समान 
वेतन मिळावे आणि निरनिराळे व्यवसाय करणाऱ्या 
लोकांत कोणत्याहि प्रकारचा उच्चनीचभाव किंवा 
स्वाभिसेवकसंतंध असू नये हाच आर्थिक वर्गभेद 
नए करणें याचा खरा अर्थ आहे. या अर्थानें 
वर्गहीन समाजाचे ध्येय म, गांधींना मान्य होतें 
य.जद्दल मतभेद होण्याचे कांहींच कारण नाही, 
असे अततां तें मान्य करण्यास गांधीवादाने नाखुषी 
कां दर्शंबावी हें समजत नाही. या पुस्तकाच्या ७१- 
७२ पृष्ठांवर पुढील विचार प्रकट करण्यांत आलेले 
आहेत : “ १०1, 50 ४च्चि' 85 1 छ्या छाया, 
ताव जचघचार्‍01111 ९०० ञत्ार 0! त टोत३8 
क्षा, 0" ७ 10" ॥]॥७ 85(901151110111 
ण 8 ' ९8३8)855 500९४ ? ७5 115 [तेल]. 
ग्र वात 5९७ ० ७७ छणापाला ल! 
९88९5 [0 ॥॥७९ ९३॥९॥ (1९७ ००३०९१ 
परटा-ता यश, ॉ”टिलणाचाण190, कात 
50लंच्ची 1716100पा'50, 0 शाला) र्‍या 
[118 ९880 8५5(९0, दात. एल तीला”. 
९1068 11. 01९ गटठाा९७ 0! 5९एशाा 
९४11128, ७$ 89]50_ 00 ९050185 १(०॥॥१५ 
१९1811 (50९5 ० फ०ए ॥) ॥॥९ 
58100 तड" 0 डा(1018. 
0४९ ९३15821100 0 ९)8550 11 010 501156 
ठी पणराटपलाच्ा तपा 15 8 0९"1॥1६.- 
71९111. 1९91010 ० 91७ ७. ॥10 11051. 
0000१ 5001९४, ] धत एषा 
5ए४8205९त (110 ह तीत पल 
ट०फी”ढिप3२ा808ट 111(९1'05185 11) [110 0 11111- 
ल]९8 01 ४9109 काच १00 5९0. 
१0110.'? येथे गांधीजींना आंतरजातीय विबाहू, 


अनुक्रमणिका 


आंतरजातीय सहभोजने आणि निरनिराळे धंदे 
करणाऱ्या किंबा एकाच धंद्यांतीळ निरनिराळीं कार्म 
करणाऱ्या लोकांच्या उत्पनांतील विषमता नष्ट 
करावी हँ ध्येय मान्य होते असं म्हटलें असूर्नीह 
त्यांना व्रर्गदहोन समाजाचें ध्येय मान्य नव्हते अले 
सूचित केळे आहे, पण निरनिराळे धंदे करणाऱ्या 
लोकांची उत्पन्ने समान असावींत असे म्हटल्यानंतर 
वर्गहीन समाजाचें ध्येय ते दुसरें काय उरलें ! हा केवळ 
शाब्दांतबंघांचाच वाद बनतो, असे मला वाटते. पण 
वगैह्दीन समाजाचें कम्युनिस्टांचे ध्येय आपणांस 
मान्य आहे असे उद्‌गारीहि म. गांधीनी काढलेले 
नाहीत असे नाही, "112 १ ० ७७0७७ 
एउद्यात1? ( १. ए. एऐछाजाप & ऐ. ए, 
1६७0) या पुस्तकांतील पुढील उत्ताराच पाहा : 
6 ७] त०९७ ('ज111011811 1108101 
ऐ)8 व्यक, छघ]श58 ? [७ शाट्ताठ ६ 
९)88]९55 5001009--81 तल्या एका 12 
१ का ता ()1] 1. [त्ता 
००॥५॥॥७४]॥७ छा) 1७ एला 002 18 
य्या]स्चे ०्व्ाते जि बलाट्ण9शट 11.” येथे 
वर्गदीन समाजाचें कम्युनिस्टांचें ध्येय मान्य करून 
त्याच्या प्रस्थापनेसाठी हिंसेचा उपयोग करावा हँ 
त्यांचे मत आपणांस मान्य नाही, एवढाच आपला 
मतभेद असल्याचें गांधीजी स्पष्टपगे सांगतात. 
वस्तुतः आथिक समता हाच अहिंसक समाजाचा 
पाया आहे असे एकदां मान्य झाल्यानंतर वर्गटीन 
समाजाचे ध्येय अदिताबाययांनी मान्य केळेच पाहिजे 
असा निष्कधे निततो, तेव्हां याबाबतीत जो मतभेद 
आहे तो साध्यासंतंधींचा नसून साघनासंत्रंधीचाच 
आहे अं म्हणगे हेंच सयुक्तिक दितते. 
वणेडव्रबस्था आणि विश्वस्तवृत्ति 
समाजरचनेसंत्रंवी म, गांधींची अशी विशिष्ट 
म्हणून वर्णधमे किंवा वर्णव्यवस्था आणि विश्वस्त 
दत्त अश दोन त्वे सांगण्यांत आलेली आहेत. 
सम्नाजामध्य सुख आणि स्वास्थ्य नांदावयारची तर 
पुढील दोन ' तत्त्वांवर त्यांची उभारणी झाली 
पाहिजे, असे या पुस्तकांतील ६८ व्या पृष्ठावर म्हटल 
आहे. ही दोन तत्त्वे अशी को, (१ ) समाजांतीळ 
निरनिराळी कार्ये करीत असतां व्यक्तीनी नफ्याच्या, 


श्र 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी. आणि पॉक्स । १ : 


सुखाच्या किंवा महत्त्वाकांक्षेच्या मागे लागून तीं न 
करतां कर्तंब्यवुद्धीने करावीत आणि (२ ) समाजा- 
म व्यक्तीला मालमत्ता, अधिकार, सत्ता, विद्वत्ता, 
ज्ञान, शारीरिक सामथ्य इत्यादि जे जे दिलें असेल 
त्वा सर्वांचे आपण केवळ निघिघारक आहोत असें 
मानून त्यांचा उपयोग करावा. समाजांत जे 
पराबळेबी, पगू, अथवा सुळें असतील त्या सवोच्या 
संरक्षणाची जबाबदारी आपणांवर आहे असे मानून 
प्रत्येक व्यक्तीने वागावे. वस्तुतः हीं सामाजिक 
नीतीची त्ते तमाजवाद्यांना मान्य अशीच आहेत. 
भांडबळशाही समाज हा स्वार्थसाधनाच्या किंवा 
नफेब्राजीच्या प्रेरणे-( 1017011 11017९ )-वर 
उभारलेळा असून समाजवादी समाज सेवावृत्ती- 
( 8श'ए०९ 110106 )-वर उमारळा जावा असे 
सर्वच समाजवादी मानतात. ततच समाजाने जी 
संपात्त अथवा जी सत्ता आपल्या हाती. दिली 
असेळ तिचा उपभोग आपण केवळ स्वतःच्या 
हिताच्या दृष्टीनें न घेतां तो समाजांतील सत्र 
व्यक्तींच्या हिताळा पोषक होईल अशा वृत्तीनच 
घ्यावा, या सामाजिक नीतीमद्दळ समाजवादी ब 
गांधीवादी यांच्यांत कांही मतभेद होईल असें 
आम्हांस बाटत नाहीं, पण समाजवाद्यांचें असे म्हणणे 
_ आहे की, जोपर्यंत आजच्या समाजांत सामुदाविक्र 
घनोत्पादन चालूं असून त्या उत्त्पादनार्ची साधनें 
खासगी मालकीची आहेत तोंपर्यंत ही सामाजिक 
बोतीची तत्वें समाजाच्या आर्थिक व्यवहारांत प्रकट 
होणार नाहींत. जी सामाजिक नीति समाजाच्या 
आथिक व्यवहारांत व आर्थिक घटनंत प्रकट 
झालिलळी नाही आणि समाजांतील धनसंपादनाच्या 
मार्गीसंबंधींचे व मालमत्तेसंबंधींचे कायदे या तत्त्वा- 
ना अनुसरून बनविलेले नाहीत ती सामाजिक नीति 
ब॒ तीं नैतिक तचे समाजाच्या व्यवहारांत प्रकट 
होत नाहींत. म्हणून वरील साम!जिक नीति ब 
भैतिक त्वे वांना अनुसरून आजच्या समाजांतील 
घनार्जनाचे मार्ग नव्याने ठरवून दिले पाहिज्ञेत 
आणि आजचे मालमत्तेसंबंधींचे कायदे त्या त्वा, 
नुसार बदलून घेतळे पाहिजेत. जोंपयेत समाजांतील 
फायदेशीर गणलेल्या व्यबह्वारांत अशा प्रकारची 
कांति घडवून आणण्यांत आलेली नाहीं, तोंपयेत 


समाजांतील आर्थिक व्यंबहार॑ लोभवृत्तीने व स्वार्थ- 
बुद्धानेंच घडत राहतील, या व्यवहारांत शिरललीं 
कायदेशीर चोरी नष्ट होणार नाहीं आणि आजच्या 
समाजांतील कायदेशीर चोरीने घनिक बनलेल्या 
लोकांसंब्रंधींचा देष नष्ट होणार नाहीं. हा द्वेष ज्यांना 
नष्ट करावयाचा असेल त्यांनी घनिक व्यक्तींचा देष 
न करतां ' धनिकशाही पद्धतीचा दवे करा आणि 
या धनिकशाही पद्धतीशी अनत्याचारी असहकार 
आचखून त्या पद्धतींत ज्ञांततेने क्रांति घडवून आणा 
असा उपदेश करून या सामाजिक व आर्थिक 
क्रांतीचे नेतृत्व स्वीकारळें पाहिजे, यातंबंधी 
अन्यायी व्यक्तींचा द्वेष न करतां अन्यायाचा व 
अन्यायी संस्थेचा दवे करतां येतो ब केला पाहिजे 
असे शिक्षण म. गांधी देत असत. त्यांचे पुढील 
उद्‌गार या दृष्टीने विचारणीय आहेत : 6“ ] तगत 
11४8९0 (0 0९ 110919091९ 0 पोक्षणपो8३ट 
काऱ फाटा ळा शाणी, 3५ ७ जाट 
ल०प'5९ जी फचिपशर्पपा ताठ], 1 
118४९ ०९६५९ 10) 0ए९' 10"(5 ४७'5 (0 
1९ 811४0०४. 1 10७, 0118189 शट 
९111. ऐ०७"९॥॥९९३६, 1 1197९11171 20] 
॥॥१111[४. उण 1 ख्या छते ते० 118९0 
टे] एट९४९' 1 ९७8. 1 1[लट (01९ 
5शऊ९7] ठा (30ए९0070110पॉ १॥५॥॥॥॥१॥४६ 
1311151 ७९०९ ॥६५९ ३९ 9) 10 यतीा&. 
1 ॥8९ ७॥९ 1ए11)९55 ९५७1०७0 ली 
[फताळ ७९7एशा ४& 1] ॥ी'00) (01९ 
७०७०७ ० 11४ हह. (01९ गांतेटलपड 
5 ती फि लो वा१!0 र णि 
टा 1111110015 जा झिपाताड 118४06 
111802 (॥९॥४९]ए९७ 1"९३11018101९. उपा; 
1 तठ ॥०७ ७७ ऐ॥॥९« तळ्णाप९शपा8शट 
ग)21151110100 ४७ 1 ॥णि88_ ७0. ]छॉ€ 
५०९ तेण 100९1102 र11तेएड. 1 5९९ (0 
7९0071 11९1) 11 ६) (118 1001112 ७५४४ 
एकः छा'8 00९0 (6 गा€९. फड पा. 
०0०0७'७एा 1185 [३ 700 गे 09 
॥७७'९१ ७ 11 10९७९. ठा 0९5०08 
"९121011 ]७"७॥॥॥(०॥")५ ०105 10९ 
(0 190 81॥))009.” 


-्साा शठपा१ शश परिताळ 6-5-1925 


हिंदी जनतेमध्ये त्रिटिशांसंत्रंथी हेषभावना 


३३ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
च .>4५ 
जी १ >- 4७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


' नेवभॉदत 


'कैलावलेली होती. म, गांधीर्नी अहिंसेच्या मागीनें 
स्वातंत्र्याचे ध्येय प्राप्त कशून घेण्यासाठीं हिंदी 
राजकीय क्रांतीचे नेतृत्व स्वीकारळें आणि ' ब्रिटिश 
लोकांचा हवेघ करूं नका, साम्राज्यशाही पद्धतीचा 
द्वेख करा ? असा विवेक करण्याचें शिक्षग हिंदी 
जनतेला दिलें. आज भांडवळशाहीविरुद्ध आथिक 
क्रांति घडवून आणण्याचे नेतृत्व गांधीवादी 
स्वीकारतील तर हिंदी जनतेच्या अंतःकरणांत 
घनिकवगीतील व्यक्‍तीविरुद्ध जी द्वेबभावना वाढीत 
छागली आहे ती नष्ट करून अहिंसक आर्थिक 
क्रांति घडवून आणतां येईल, हिंदी समाजवाद्यांनी हँ 
ओळखले आहे व म्हणूनच ते “ गांधीच्या मागीन 
आपण वर्गहीन समाज निर्माण कह? अशी आजा 
बाळगीत आहेत. अश्या परिस्थितीत त्यांच्या या 
कायीत सहकार्य करून त्यांना अहिंसेचे तत्व अधिक 
निष्ठेने आचरून दाखविर्णे व त्यांची अनत्याचारी 
क्रांतीवरील निष्ठा अधिक दृढ बनविणे हंच गांधी- 
वादी मुत्सद्दयांचें आजचे कर्तेब्य आहे, वर्गंहीन 
समाज हें ध्येयच अमान्य करणें अथवा गांधीबाद 
व माक्‍तवाद यांच्यामधील तात्विक दृ्टिकोनांतील 
-मतभेदांवर जोर देऊन आर्थिक क्रांतीचे तात्कालिक 
कार्य बिलंब्रावर टाकणे हं व्यावहारिक राजकारणांत 
खोटाळे निमाण करणारें आहे. ही आर्थिक क्रांति 
त्वरित घडवून आणण्याची निकड आज निर्माण 
झाली असून, ज्याप्रमाणें गांधीवादी ब समाजवादी 
या दोघांनीं एक होऊन साम्राज्पशाहीविरुद्ध लढा 
यशस्वी केला, त्याचप्रमार्ग या दोघांनीं पुन्हां एक 
होऊन भांडबलशाद्दीविरद्ध अनत्याचारी क्रांति 
तवरित यरास्वी करून दाखविण्याची जत्नानदारी 
स्वीकारली पाहिजे, समाजवाद्यांती अनत्याचाराचे 
'घोरण व्यावहारिक दृष्टीने पण खंत्रीरपणें बघ हढ 


विश्वासाने स्वीकारून गांधीवाद्यांशीं सहकार्य 
रण्याची उत्सुकता व्यक्‍त केळेळी आहे हें जाणून 


गांधीवाद्यांनीं त्यांच्याशी सहकाय करून आपल्या 
राष्ट्रांचा नवा हातेहात घडवून दाखविळा पाहजे 
याच मार्गाने आजची स्ेयमूळक आणि संप्रइप्रवान 
हसाजर्वघटना बदलून श्रम्ममूळलक व 'सेवाप्रधान 
समाजरचना निर्माण होईळ. ती होई तेव्हांच वर 
जी सामाजिक नीति ब नेतिक तत्वे वणन केलीं ती 


नीति व ती नीतितर्वे समाजाच्या व्यवहारांत प्रकट 


होऊं लागतील, आजची आर्थिक घटना, धनाजेना- 
चे आजचे कायदेशीर मार्ग आणि माळयत्तेचे 
आजचे कायंदे कायम ठेवून ही नीति सामाजिक 
व्यवहारांत प्रकट होणार नाहीं. 
सामाजिक नीति आणि कायदेशीर व्यवस्था 
समाजवाद आणि गांधीबाद किंवा मार्कस व 
गांधी या दोहोतील फरक अथवा साम्य यांची चची 
करतांना सामाजिक नीतीचे आतिम स्वरूप काय आहे 
अथवा असावें हा प्रश्न आणि समाजांतील कायदेशीर 
व्यवस्था कशी असावी हा प्रश्न हे दोन प्रश्न अलग 
करून विचार केळा पाहिजे. सामाजिक नीतीचे जं 
औतम स्वरूप त॑ सव कायद्याने प्रस्थापित करतां येत 
नाही, अंतिम नीतिदृष्टीने जे व्पवहार निंद्य किंवा 
गर्हणीय समजले जातात ते सर्वे व्यवहार बेकायदेशीर 
ठरवितां येत नाहीत, इतकेच नाहीं तर ते सर्य 
समाजाच्या भोतिक व नेतिक म्हासाह कारण होण्याचा 
घोऊ अततो 


रउट!ःऱ 


उदाहरणाथ, गांधीवादाच्या मताप्रमाणे 
संग्रह आणि चोरी ही. दोन्हीहि नेतिक दृष्ट्या पाप 
आहेत, अर्स अतळ त चोरी ह कायदेशीर गुन्हा 
ठरावल्याबांचून समाजांत स्वास्थ्प व शांतता नां 

नाहीत. म्हणून चोरी हे अर्से पाप आहे की ते कायद्याने 
बेद केळं प।हिजे, पण संग्रह हुंसुद्धां पाप असे 
तर| त सवर्4। कायद्याने बंद करगे शाक्य व दृष्टटि 
नाहा, !वाशष्ट प्रमाणांत कष्टाजित संग्रह कायदेदी!र 
ठरविला नाही तर धनोत्यादनास लागणारे श्रम 
करण्यास लोक तयार होत नाहींत हुं जाणून, उत्पादक 
श्रमाला प्रात्साहून देणारा संग्रह आणि उत्मादक 
क्नमाना प्रात्साहून न देतां समाजांतील आळस आणि 
सॅन यांना प्रोत्साहून देणारा संग्रह अछा भेद करून 
पहिला कायदेशीर आणि दुसरा बेकायदेशीर 
ठरविण्याचा प्रयत्न करणें हे समाजाच्या भोतिक ब 
नेतिक उन्नतीस कारण होत असतें. म्हणून पहिल्या 
मकारचा संग्रह कायदेशीर केल्यावांचून समाज 
चाढ्णार नाहीं, त्याचप्रमाण दुसऱ्या प्रकारच्या 
सग्नरह्हास कायद्यान मयादा घातढी नाही तरीहि 
समाजाचा नतिक व भोतिक ऱ्हास झाल्याबांचन 
राहत. नाही, आज अशा प्रकारचा संग्रह फार 
मोठया प्रमाणाबर करणें शक्‍य झालें अतून त्याला 


त्व 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


कका 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


गांधी आणि माक्स : १: 


कायदेशीर मर्यादा घातळी नसल्यामुळे सामाजिक 
नीति आणि धनोत्पादनाचें कार्य यांत विक्काते 
निर्माण झाढी आहे. शिवाय, उत्पादनकायीत जो 
स्वामि-सेवक संबंध कायदेशीर बनला आहे त्यांतून 
कष्ट करणाऱ्यांच्या श्रमाचे फळ बिनकष्ट करणाऱ्या 
मालकवगीळा मिळवून देण्याचा कायदेशीर हक्क 
प्राप्त झालेला आहे. ही एक प्रकारची कायदेक्षीर 
चोरी असून ती चोरी बंद केल्यावांचून समाजांत 
शांतता ब स्नेहभाव नांदणार नाहींत, म्हणून ही 
कायदेशीर चोरी कायद्याने बंद केळी पाहिजे, असा 
समाजवाद्यांचा आग्रह आहे. याबाबतीत मार्क्सवादी 
व इतर समाजवादी यांचा मतभेद नाहीं. यासंत्रंथी 
गांधीवाद्यांचें मत निःसंदिग्ध व स्पष्टपणे निदान 
मला तरी समजलेले नाहीं, ते एकदां सर्वच संग्रह 
पाप आहे हें टोंक गाठतात आणि दुसऱ्या वेळी 
चोरालासुद्धां शिक्षा करणें हें पाप आहे असें दुसरें 
टोंक गाठतात ! केवळ अंतिम नीतिमत्ता किंवा 


अध्यात्मशास्त्र या दृष्टीनें त्यांचे हें मत मळा समजू 


शकते. पण समाजाची कायदेशीर व्यवस्था कशी 
असावी या प्रश्नाचा निणय करू लागलो असतां 
मला या. मतापासून कांहींच बोध होत नाही. 
तसेंच उत्पादनाचे कार्य सासुदाविक स्वरूपांत सुरू 
झाल्यामुळें धनसंपादनाचे पूर्वीचेच मार्ग आजहि 
कायदेशीर ठरलेले असल्यामुळें कायदेशीर चोरीचा 
प्रकार फार मोठ्य़ा प्रमाणावर रूढ झालेला आहे, 
तो प्रथम बंद केळाच पाहिजे, ही गोष्ट गांधीवाद्यांनी 
माक्तेवाद व समाजवाद यांच्यापासून योग्य प्रकारे 
समजून घेतळेळी नाही. असें मला वाटते. स्वतः 
म, गांधासुद्धां याबाबतीत निश्चित बोळत नसत. 
त्यांनी समाजवाद किंवा मार्क्सवाद हा . एक 
असंग्रह्मचें तत्व समाजाला लार्गू करण्याचा प्रयत्न 
आहे असे म्हटलें आहे, पण समाजवादाच्या सताचें 
हे यथार्थ स्वरूप नव्हे. चोरी आणि संग्रह हीं दोन्हीहि 
पापें आहेत एवढें म्हटल्याने समाजाच्या कायदेशीर 
व्यवस्थेचा प्रभ सुटूं शकणार नाहीं, यात्राबतीत 
समाजवादाचें मत सांगावयाचें तर तं पुढीलप्रमागें 
सांगतां येईल : ञाजच्या कायदेशीर व्यवहारांत 
जेथे चोरीचें तत्व शिरळें आहे. तेथें त्याचा पूर्ण 
प्रतिबधध कायद्यानें केळा पाहिजे, उत्पादक श्रम 


न. भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


करण्यास प्रोत्साहन मिळेळ इतक्या प्रमाणांत संग्रह 
करण्याचें स्वातंत्र्य कायदेशीर रीतीनें मान्य केलें 
पाहिजे. अश्या संग्रह्माळा विशिष्ट प्रमाणाबाहेर 
कायदेशीर मर्यादा घाळून त्यावरील संग्रह बेकायदा 
ठरंविळा पाहिजे. सर्वच संग्रह पाप आहे या तत्त्वा- 
वर आजच्या समाजाची धारणा होऊं शकत 
नाहीं, वब्यवहारदृष्टीनें जो संग्रह उत्पादनकायीस 
प्रोत्साहक असल्याचें दिसून येईल, तो कायदेशीर 
ठरवून त्यामुळें समाजांत जी थोडी-फार विषमता 
निर्माण होणें आज अपरिहार्य आहे तिला समाजाने 
मान्यता दिली पाहिजे, समाजांतील व्यक्तींच्या 
उत्पन्नाचे ब सालमत्तेचे किमान व कमाल प्रमाण 
कायद्यानें ठरवून द्यावें असा समाजवाद्यांचा 
आग्रह आहे, या त्यांच्या मताळा “ समाजाला 
असंग्रह्मचें तत्त्व लागूं करण्याचा प्रयत्न ' अते म्हणतां 
येणार नाहीं, हा प्रयत्न अस्तेयाचें तस्व॒ समाजाला 
लागूं करण्याचा आहे. जोपर्यंत हे अस्तेयाचे 
तत्त्व आजच्या समाजाला लागूं करण्यांत येत 
नाही तोंपर्यंत समाजांत शांतता व स्नेह नांदणार 
नाहींत एवढेंच त्यांचे मत आहे, यावर ' केवळ 
चोरीच नव्हे, तर सर्वच प्रकारचा संग्रह हें आम्ही 
पाप समजतो. आणि कष्टार्ञित संग्रह्मचासुद्धां गरजे- 
पेक्षां अधिक उपभोग घेगें हेंहि आम्ही पाप सम- 
जत? अशी अंतिम नीतितत्वें सांगून गांधीवादाचे 
श्रेष्ठत्व सिद्ध करतां येणार नाहीं, कारण अंतिम नीति- 
मत्तसंबंधीं कोणाचीं काय मते आहेत हा मुद्दा येथे 
लागू नसून, आज सनाजाची कायदेशीर व्यवस्था 
कशी असावी यासंतंधींचा प्रश्न उपास्थित झाला 
आहे. तेव्हां या प्रश्नासंबंधी कोणाचें काय मत 
आहे त॑ विचारांत घेऊनच त्याचे श्रेष्ठ-कानिष्ठत्व 
ठरवावे लागेळ, पण यासंबंधीं कायदेशीर व्यवस्था 
कशी असाबी या मुदूद्याबद्दळ गांधीवाद्यांनीं आपली 
भूमिका निःसंदेग्ध व स्पर्र केळढी नाही. जरते ती 
तशी करतील, तर समाजवादी ब गांधीवादी यांच्या 
सतांत निकटवर्ती कार्य व निकटवतीं ध्येय यांसंभंधी 
एकवाक्यता होईल, निदान व्यवहारदृष्टीने तरी 
त्यांचे सहकार्य होऊं शकेल ब तें होणें इष्ट आहे असें 
मी मानतो. याळा माझा पुरावा म्हणून मी 
एबढेंच सांगू शकेन की, रामगड कॉंग्रेसच्या वेळी 


२३ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ह्वातैञ्यप्रात्तीनंतरचे निकटवर्ती राजकीय व आर्थिक 
घटनेचं ध्येय म्हणून जी योजना श्री, जयप्रकादा 
नारायण यांनीं म. गांधींच्या जवळ दिली होती 
तिला, केवळ बड्या संस्थानांसंत्रंघीरचे एक कलम 
वगळून, म, गांधीनी आपला जाहीर पाठिंबा दिला 
हाता, स्वातंञ्यप्रात्तीनंतरचें निकटवती ध्येय या 


दृष्टीने त्यांनी त्या योजनेस दिळेली ही मान्यता लक्षांत 


घेतल्यास, समाजाच्या कायदेशीर व घटना- 
त्मक व्यवस्थजद्दळ समाजवाद्यांचे विचार म. गांधी 
किती आत्मसात करीत अतत ते दिसून येईल, 
गांधीजींच्या मृत्यूनंतर इतरांच्या मतांतील सत्यांश 
आत्मसात्‌ करण्याची वृत्त मावळून अंतिस नीति 
आणि अध्यात्मशास्त्र यांतंबंघींच्या .मतभेदावर जोर 
देण्याची दृत्ति गांधीवाद्यांत बळावली आहे, अर्थात्‌ 
राष्ट्रांत राज्यबटना आणि कायदेशीर आर्थिक 
व्यवस्था करण्याचे अज महत्त्वाचें कार्य आज दुरू ज्ञाळें 
आहे त्या कायीवर आपल्या वा अंतिम ध्येयात्मक 
विचारांचा कोणताहि प्रभाव गांधीबादी पाहूं 
शकत नाहीत, आपल्या अंतिम ध्येयांना अनुसरून 
भ्ाजच्या राज्यघटनेच्या व मालमत्तेच्या कयद्यांत 
आपण कोणल्या सुधारणा करू इच्छिता. त्याचे 


तपशीलवार विवेचन करण्यास गांधीवाद्यांनी पुढे 
आलें पाहिजे.या दृष्टीने प्रस्तुत पुस्तक अगदी निराशा- 
जनक आहे. जगांतील सर्व वस्तुजाताचा स्वामी 
केवळ इश्वर आहे आणि सव प्राणिमात्रांचे हित 
होईल अश्शा प्रकारची वात्त घारण कलून सै 
मानवांनी आपापले सव व्य़बहार केळे पाहिजेत, एवढी 
तत्त्वें सांगून आजच्या समाजापुढील कोणताहि 
व्यावहारिक प्रश्न सुटू शकत नाहीं. ही वृत्ति सर्व- 
सामान्य मानवाच्या अन्तःकरणांत लू्जून ती 
फॉऊावत जाण्यास कोणत्या प्रकारची राजकीय, 
आर्थिक व सामाजिक घटना असली पाहिजे या- 
संबचींचे अपले विचार गांधीबादी मांडूं लागतील 
तर लोकशाही समाजवाद हे. निकटवती साध्य आणि 
सत्याग्रह हे त्याचें साघन याच विचारावर ते येतील 
असें आम्हांस वाटते. आजच्या जगाचा सांस्कृतिक 
प्रश्न सोडविण्याचे काम असो किंवा आपल्या 
राष्ट्राची राजकीय व आर्थिक घटना खंभीर बनवून 
त्याठा अभेरिका व रशिया यांच्यायासून निमीण 
होगाऱ्या धोक्यांतून बचावण्याचें कार्य असो, 
गांधीवाद्यांनी आपलें संघटित बळ लोकशाही 
समाजवादाच्या संस्थापनेमार्ग उर्भे केळें पाहिजे, 


किआजबनाख3ि 


विधिमंडळांतील लदस्य विद्यापीठांत विद्यार्थी वनतो ! 


अमेस्किन कॉंग्रेसच्या एका सभासदाची अर्ल 


सभासद नुकताच कॉंग्रेसवर निवडला गेला होता. 


कड 


डोल एक गोष्ट इकडे सर्वत्र सांगतात. एक तरुण 


तो सुट्टी 


2. सुट्टांत घरी गे ना? | 
ह्याला नुकत्याच काग्रेसपुढे आलेल्या व मंजूर झा छा असतांना तेथील मतदारांनी 


अडज्ञावाधि डोळस खचावधरयीं खुलासा विचारला, 
त्याने आपळें मत या मतदारलोकांतर्पे 


फार सच्चा आणि प्रामाणिक होता. एवढ्या मोठ्या 
याची त्याला लाज बाटली | म्हणून त्याळा सारखी 


अर्थशात्ताचे शान करून घेतलें पाहिजे. ते कहे प्राप्त 
वर्तमानपत्रांत एक जाहिरात आढळून आली कौ 
]) 


अभआास हाच एक विषय असून त्याचे अध्यापन 
बहणून करस नांव घालावे, ह्या दुरामिसानाळा भीक 
कॉग्रेतचा सभासद म्हणून व॥शेग्टनळा ज्या रकमा 


र अगणित रकमा 
न न देऊन टाकलें होतें ! 
त्याला आपल्या मतदारांना समजावून सांगतां तर येईना | 
प्रचंड रक 
टोचणी 


केळे जातें |! 
न घालतां ₹ 


र त की त्यानें आ 
अर्थशाक्रीय कार्यकारगमीमांठा शिकण्याकरितां त्याने एक 


डल्या अंदाजपल्लकाविषयीं, त्या अंदाजवत्रकांतील 
अमेरिकन सरकारला देण्याविषयी 
/ पण ह्या रकमा एवढ्या कक्याकरितां हे 
भिचरा अगर्दी गोंधळून गेला. मनार्ने तो 
मांविषयी आपलें एवढें प्रचंड अज्ञान असावें 
ह लागली कों, आपण या अंदाजपत्रकांतील 
कडेने घ्यावं या विबंचनेंत तो असतांना त्याला 
एका बिद्यापीठांत संबराज्याच्या अंदाजपत्रकांचा 

आपण विघिमंडळाचे सभासद विद्यार्थी 
वाने ह्या अभ्यासक्रमाकरितां नांव नॉदवि्ले 
धीच मंजूर केल्या होत्या त्या रकमांमागील 
1 विद्यापीठांत नांव घातडे. 


* टाइम्स ऑफ इंडिया ?, १९-१-५१ 


हि. 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


द्र १९५ य 
व क 


£ नि 


र र्ध (१0 


शि; 
>! | 
प्र 
त्र्य 
स्म 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, रॉ. भि. ज्ञोशी 


साहित्यसभीक्षा आणि रसव्यवस्था 


गेल्या पन्ास-याऊणदी बषीवःसून आपल्याकडे 
ही वाढ्ययीन टीकापद्धति ख्ढ झडी आहे तिच्या- 
वर पाश्चात्य टोकापद्धतीची छप पडलेली आहे. 
आणि ते साहजिकहि आहे. आपण पाश्राच्य 
पद्धतीचे शिक्षण घेऊं लागलों, पाश्चाच्य-विज्ञेषत 
इंग्लिश वाड्य़याशीं आपला परिचय झाला, त्या- 
बरोबरच पाश्मात्य टीकापद्धदीशींहि झाला. 
ड्रायडन, जॉन्छन, वडस्वर्थ, कोलरिज इत्यादीचे 
काव्य, किंवा ललित साहित्यासंभी त्यांचे जे विचार 
होते ते आपल्या परिचयाचे झाले आणि साहित्य 
समीक्षेच्या वेळीं आपल्या लेखनांत उतरू लागले, 
त्यानंतर रस्किन, आनल्ड आणि अलीकडे 
आय, ए. रिचर्ड्स, टी. एस, ईइंलिअट इत्यादींच्या 
ललित साहित्यविघयक आणि साहित्यमीमांसा 
विषयक विचारांचा आपल्यावर परिणाम झाला 
आहे आणि होत आहे 

परतु त्याबरोबरच संस्कृतमधल्या 
शास्त्राचाहि वारसा आपल्याकडे आला 
६ काव्यम्‌ रसात्मकम्‌ वाक्यम्‌ ' हे आपल्याला 
माहीत आहे. विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 
स्थायिमाव, ध्वनि, अलंकार इत्यादि परिभाषेशीं 
आपला परिचय आहि. मराठी साहित्याच्या अभ्यास- 
कांना संस्कृत साहित्यश्यास्रावर आधारलेल्या ह्या 
उमीक्षणपद्धतींचा अभ्यास करावा लागतो. 

झाहजिकच ह्याचा एक परिणाम म्हणजे दोन 
वेगळ्या मागौनीं आलेले हे वारे एक करण्याचा, 
त्यांची सांगड घालण्याचा, त्यांची एकमेकांशी 
संगाति लावण्याचा मधून मधून प्रयत्न होत असतो. 
आपल्या रसकल्पनेची छाननी करून, भाव- 


साहित्य- 
आहे. 


भावना, वासना ह्यांची संख्या ठरवून, त्यांचे वर्गी- 
करण करून, त्यांच्या श्रेगी निश्चित करून त्यांचा 
नवीन मानसशातत्राशी तंत्रंधे जोडला जातो. 
आणि एकदंरींत आमचा रससिद्वान्त नवीन 
कसोट्यांना उणा पडणार नाहीं, फार तर त्याची 
थोडीही फेरमांडणी करावी टागेळ असे दाखवि- 
ण्याचा प्रयत्न होत असतो. दुसऱ्या परक्षी पूर्वी 
ज्याप्रमाणे रससंख्येत शान्त, भकित, वत्सल इत्यादि 
रसांची भर घातली गेली, त्याचप्रमाणे आतां जे 
नवे आशय व्यक्त करणारें, नव्या भावना प्रकट 
करणारें नवें काव्य झाणि लालित साहित्य निमाण 
हात आहे, त्याला अनुलक्षून प्रक्षोम, क्रांति, देश- 
मकक्‍ति इत्यादि रसांची भर घालावी असेहि गंमीर- 
पणे अधिकारपदावरून प्रतिपादण्यांत येत आहि. 
आणि साहित्यसमीक्षापविषयक ग्रंथांत उगीच कोठें 
कांही. पाशाच्य परिभाषा वापरून आधुनिकता 
आणण्याचा प्रयत्न होत आहे, 

रसव्यवस्था आणि झाधुनिक्र वाळ्ययीन टाका- 
पद्धति यांची अश्शी सांगड घालणे शक्य आहे काय, 
दृष्ट किंवा आवइय़क आहि काय, ह्याचा विचार झाला 
पाहिजे, ह्या दोन पद्धतींमध्ये काय साधर्म्य किंबा 


वेघम्य आहे ते पाहिळें पाहिजे म्हणजे ह्या प्रश्नार्चे 


क 


उत्तर कदाचित्‌ मिळू राकेल 

साहित्याच्या शुद्ध ररूपाविषयी एकवाक्यता 
ललित साहित्याचा रसिकाच्या मनावर जो 

परिणाम होतो त्याबाबतीत पाश्माच्य आणि भारतीय 

साहित्यसमीक्षेच एकमत आहे. हा परिणाम आनेद- 

रूप अततो आणि हा आनंद निर्गेळ, स्वार्थनिरपेक्ष 

असतो, व्यवहारात ज्याला आपण सुखाचे अनुभब 


१५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ हि 


व्णात> 


» नवभारत व्र 
ष्ह्न 1 ल 


(२६ अमृतमहोत्सवी > 


क शक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


म्हणतो त्यापेक्षां तो आधिक व्यापक, अधिक गाढ 
- आणि अधिक उदात्त असतो, भावनांचे उद्दीपन झालें 
असतांना व्यवहारांत जशी उचित क्रियेची अपेक्षा 
असते, तशी ह्या आनंदानुभवांत नसते. किंबहुना 
कुतीची अपेक्षा उत्पन्न झाल्यास तो आनेद त्या 
प्रमाणांत उणा होत असतो, आनेदानुभवाच्या वेळची 
मनः स्थिति समाधिसद्दरा असते इत्यादि इत्यादि 
ह्या अनुभूतीची लक्षगे पाश्चाच्य साहित्यमीमांसेत 
साधारणतः सर्वमान्य आहेत. त्या आगंदाचे वर्णन 
ठिट्ा॥एएत९, ६10०51. 11050] 1॥॥(ण'€ 
अख करण्यांत येते, आपल्य़ा इकडेहि हा रस सत्त्व- 
रूप, अखड, स्वप्रकाश, आनंद्चिन्मय, त्रह्माखाद- 
सहोदर, लोकोत्तरचमत्कारप्राय असा असतो अते 
म्हटले आहे. काव्य हे. व्यवहारविदे ) शिवा 
: शिवेतरक्षतये ' असे जरी लिहिळे जात असळें तरी 
त्याचा आत्मा रसच हें जस आपलें, तर्ततेंच प्रचार 
कायासाठी ललित साहित्याचा उपयोग जरी करं 
शक्‍य असल आणि तसा तो केला जात असला तरी 
ढाळत साहत्याचे तं शुद्ध स्वरूप नव्हे, असें 
पाश्चात्त्यांचहि ( आपल्या मतप्रचारासाठी साहित्य 
राबवणाऱ्यांखेरांज इतर सर्वांचं ) मत आहे 
तेव्हां हालत साहित्याचा मूळ्भूत हेतु किंवा 
त्याच काय ह्यातभधा आधुनेक वाड्ययीन 
टीकापद्धति आणि आपली जुनी रहव्यवस्था 
ह्यांमध्ये एकवाक्यता आहे. परंतु ह्या दोन पद्धतांत 
अन्तर आहे तोह विचारांत घेतळें पाहिजे आणि 
तंच अधिक महत्त्वाचें आहे 
काव्यानदाची [कवा रसाची अधिक चिकित्सा 
करताना सत म्हणजे तरी काय! तो कसा निष्यन्न 
हातो! त्याचें अधिष्ठान काय ! इत्यादि प्रश्न येतातच 
त्यांच उत्तर आपल्याकडे * विभावानुभावसंचा(- 
भावेः व्यक्तादृतः ल्थायिभाव एव र्‌सः इणज 
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादिकांनी व्यक्त 
केळेळा स्थायिभाव म्हणजे रस अहे दिड आहे 
ह्या व्याख्येत रस आणि स्थायिमाब ह्यांची सांगड 
घातली गेळीं आह पुढ व्यक्तोकृत; ह्या शब्दाच्या 
त्पष्टीकरणाच्या वेळीं ही सांगड हृढ केली गेली 
आहे. ' व्यक्तीकृतः ' म्हणजे काय १ तर्‌ आस्वाद्य 
मानताम्‌ नीतः म्हणजे विभाव, अनुभाव, संचारी 


भाव इत्यादिकांनीं वरचे अज्ञानरू्पी आवरण काढून 
टाकून आस्त्राद्ममान कदन दिळेला स्थायिमाव 
म्हणजे रत, छुंगार, वीर, करुग इत्यादि रसांचे रति, 
उत्साह, शोक इत्यादि जे स्थायिमाव मानले गेले 
आहेत, ते आल्वाद्यमान झाळे, ( म्हणजे रसिकांच्या 
मनांत जाणत होऊन घोळूं लागळे ) म्हणजे त्यांनाच 
रसत्व येते, ह्याचाच अर्थ साहजिकच अता केला 
गेळा को, हे स्थायिभाव जागत कर है. काव्याचे 
कार्य, आणि ही गोष्ट जे काव्य परिणामकारकतेने 
कह शकते ते यशस्वी काव्य. अर्थातच मग हैं 
स्थायिमाव किंबा इतर जे जे म्हणून भाव रसिकांच्या 
मनांत मुख्यत्वे जागत होतील त्यांना त्यांना रस 
ही पदवी प्राप्त होते. आणि मग त्यांना रसब्यवर्श्येत 
स्थान देणे न्यायप्रासच ठरते. ह्याच विचार- 
रणाच्या आधारावर मूळच्या चार रसांचे आठ 
झाळ, आठांमध्ये शान्त, भवित, वत्सल हत्यादि- 
कोसा भर पडत गेढी आणि ऊज प्रक्षाभ, 
क्राते, देशप्रीति इत्यादींची मर घालावी असे 
सुचावेळं जात आहे 
रसामध्य अशी आधेिकाधिक भर घालीत जाणि 
हा कित्येकांना अनवस्थाप्रसंग वाटतो. पण रत 
आण भावना यांच्या परस्परसत्रंषाविषयांची आता- 
पयत चालत आलेळी मीमांसा जर बरोबर असेल 
तर रसांमध्ये भर पडण्यांत मुळांच आपात्ते नाह 
उढट, आपले साहित्य ञाणि आपली रसव्यवस्था 
जवत आहे ह्याचे त॑ गमक ठरेल 


आजच साहेत्य आगि रसांची ओढाताण 


"ग खरी आपात्ते ही नसून वेगळीच आहे 
आज काव्यांत किंबा ललित साहित्यांत असे नवनवे 
पक्रार निमाण होत आहेत कौ त्यांची रसव्यवर्थ्येत 
खाय कशी कराबी हे कळत नाहीसे झाळे आढे. 
मानवी मनाच्या, स्वभावाच्या व्यवहाराच्या इतक्या 

रमा (तसूद्म छटा इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारांनी 
व्यक्त केल्या जात आहेत काँ, विभाव, अनुभाव, 
सारी भाव, स्थायिभाव ह्यांच्या परिभाषेत त्यांची 
जय करतां येत नाही, हे जे मूळ्भूत म्हणून स्थायि- 
भाव समजडे गेले आहेंत, त्यांना स्पर्शाद्द न करता 
एकप्रकारची अवर्णनीय प्रसनता गंभीरता किंवा 


अस्वस्थता हं नवे वाढयाय निर्माण करते आणि 


दष 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


कका 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


साहित्यसर्पीक्षा आणि रसव्यबस्था 


ज्याला आपण रस म्हणतो, त्या आनंदाची हि अनु- 
भूति प्राप्त कून देत असते. वडडस्वथच्या, बाठ- 
कवीच्या निसर्गंविषयक कविता, केशवसुतांच्या 
€ हूरपलळें भ्रेय ?, ' झपूझी सारख्या कविता, बीची 
:चांफाःसारखी कविता किंवा अटीकडची बरीचशी 
नवी कविता आणि आधुनिक नाटकें ( उदा, सेटर- 
लिंकनचे मोना व्हानारवेजयंती' ) ह्यांचा रेस कोणता, 
स्थायिमाव कोणता हं सांगणे कटिण जाईल. ह्यांच्या- 
साठी स्थायी भाव हुडकून काढण्याचा प्रथत्न हे 

पण तो समाधानकारक होइल की नाही, याची 
शेका आहे. ही जी अश्शी अगतिकता आल्यासारख| 
दिसते आणि रसविचाराची अशी ओढाताण करावी 
लागते ह्याची दोन कारणें दिसतात. एक 
रस आणि भावना ह्यांच्या परस्परसंबेलाविषयी 
स्पष्ट कल्पना नसणे आणि दुसर, रसाचा सिद्धान्त 
ज्या परिस्थितींत मांडला गेला आणि पुढें इतर 
काव्यविषयक सिद्धान्तांशी रसासिद्वान्ताचा जो 
संत्रंध येत गेला त्याची इतिहासक्रमानुसार स्पष्ट 
कल्पना नसणे. 
रस आणि भावना 

भरताचे 'नाय्यज्ञास्र' हा रसातिद्धान्ताचा आय- 

ग्रंथ ठमजला जातो. त्यानें रसाची कल्पना मांडली 
ती. नाटकांना, आणि विशेषत; नार्यप्रयोगाळा 
अनुलक्षून, कथाप्रसंग कोणत्या स्थलकालांत 
घडत आहि, पात्रांचे स्वमावविशोष काय आहेत 
त्यांचे नात्याचे किंबा भावनात्मक परस्परसंबंध 
नेणत्या प्रकारचे आहेत, तीं कोणत्या मन:स्थितीत 
आहेत. इत्यादि तपशील कवीला काल्यामध्ये 
आपल्या शब्दांत देतां येतो, पण नाटकांत ह्याच 
गोष्टी रंगभूमीची सजावट, पात्रांचे वष त्यांचा 
अभिनय-संवाद, ह्यांच्या हारांच व्यक्त कराव्या 

]गतात, एरव्हां रंगभूमीवर काय चवालळं आह हृ 
प्रेक्षकाला कळणार नाह, विभाव, अनुभाव, सारा 
भाव ह्यांचे हच कायं असत, डोळे पुसत , तरवार 
उपसतो ' ह्या सूचना जद्यापात्रांची मनः स्थात व्यक्त 

रण्यासाठी कराव्या लागतात तसंच वभाव] दकाच 
कार्य आहे 


> 
म्ह्णजे 


म्हणजे आपले जे स्थाविभाव 


स्वरूपाचे आहेत. तेंहि स्वाभाविक भाहे. नाटकांचे 
जग है प्राधान्याने मानवी संबंघासंघर्डोचे असते. 
आणि माठबी जीवन हँ.बहुंशीं भावनावश असल्या- 
मुळे नाटकांच्या कथावस्तूंत भावनांना प्राचान्य 

त्यांतहि पुन्हां त्या मावना जितक्या व्यापक, 
लभूत परंतु स्थूल असतीळ तितके नाटकाच्या 
बहुविध प्रेक्षकससाजाला त्याचें आकलन अधिक 
नो रदणूनच आजंदखीळ बहुतेक ब्राल्पट, 


] ष्र 


पॅ जातं. 
कथा, कादंबऱ्या आणि नाटके रति, भीति, 
क्रोघ ह्यांसारख्या मूल्यूत पण स्थूळ भावनांवरच 
परिणाप्रासाठी विसंबून राहतात. एढे हीच रसाची 
उपपात्त काव्याला ळाबटी भगेळी; आणि प्राचीन 
काव्ये प्रायः आख्यानप्रघान असल्य १ हावली 
जाऊंहि शकटी, 

स्थायिभावांवरचा हा भर सर्वय 
बाबतींत उपयोगी पडूं शकत नाहीं, हे. आपल्या- 

डेड कांही. सादित्यमीसा च्या आलें 

ते. कतुबोशेष्ट्ये, जडप्रपात, दृक्षवाटिफा, वनोददेश 
इत्यादिकांचं वर्गन आनंददायक होऊं गवते, पण 
तिथे त्थयाथयिमाबांचा संबंध येऊ शकत नाही. 
ग्हणून काव्याचा आत्मा रीति, “वाने, अलंकार 
ह्यांत शोधण्याचा प्रयत्न झाला, पण तोंहि 
असमाधानकारक ठरला, कारण त्यांबाचूनहि काव्य 
निर्माण होऊं शकतें. म्हणून पुन्हां रीति, ध्वाने, 
अलंकार इत्यादि बाह्यांग आणि रस हा आत्माही 
भभिका अखेर जवळजवळ सवमान्य झाडली, तरीहि 
आज रसव्यवत्था आपलें समाधान करु दकत 
नाहीं अर्थ आपण पाहत. 

ह्याचें कारण असें आहे. को, रस आणि भावना 
ह्यांच्या परस्परसंबंघाविषर्यी आपल्या मनांत गांघळ 
झाला आहे. प्रक्षाम, कांति इत्यादि नवनव्या रसांची 
भर घालण्याचा प्रयत्न करणारे असें मानीत आहेत 

स्थाथिभाव स्हृणा दो कोणती तरी विशिष्ट 
मावन्‌ म्हणा उद्दोपेत करगे हे व व्याचे कार्य आहे 
त्या उद्दोषित भावनेचा अनुभव आनदात्मक असता 
तोच रसानुभव हं खरं आहे काय, &च पाळ 
पाहिजे, 


काव्याच्या 


लक्षात 


> 
2 


1114 


दुसरी गोष्ट बुसुभाशमन म्हणजे रसास्वाद नह 
मानले गेलेले आहेत ते ब हुतेक मूलभूत परठु स्थूळ रसिकांच्या ठिकागी जी भावना उद्दीपित 
ह्‌छ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२६४६८ 
* ९५ शी 
ळू. हँ जे क्र 
न्ह्« (अमृतमहोत्सवी& ७ 
कवडी 
ही त. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


किंबा जागत होते, ती काव्यामधल्या पात्रांच्या 
ठिकाणी उत्पन्न हाणारीच कॉ खतंत्र ! ह्याचें उत्तर 
५ ती स्वतंत्र असते ? असे समजूनच विचार करु 
रति, क्रोध, भीति, शोक इत्यादि स्थाविमाव 
किंबा भावना रासेकांच्या ठिकाणी अत्यंत उत्कटतेने 
जाग्रत झाल्या म्हणजे त्यांना रसानुभव मिळतो 
काय ? 'रोभिवो-ज्यूलिएट' किंवा “ज्ाकुंतल' पाहात 
असतांना रिरिंसा उद्दीपित हो फ्रॅकेन्स्टाइन 
पाहात असतांना भीतीने किंकाळ्या फोट्टून मू'ब्छित 

* एकच प्याळा ) पाहात अततांना ओक्ता 
बोक्शी रडू लागगें, जआथेहछो डेल्डिमोनाचा 
गळा दाबतो आहे हें पाहून क्रोधाने त्याळा सारा- 
यला घांवणे, ही. त्या त्या भावनेचा उत्कटतेने 
अनुभव येत असल्याची उदाहरणे म्हणतां येतील 
आणि अश्या गोष्टी घडतांना आपण अनेकदा 
पाहतो. पण हीं रलास्वादाची उदाहरगें म्ह्ग्तां 
येतील काय ! अशा प्रकारें भावनांच्या आहारी 
जाऊन त्या त्या भावनाक्षोभमाठा उचित अन्ञी 
कृति करण्याला प्रवृत्त होणारे वरे रत्षिक ? की भावना 


। 
चड 
ण 


आपल्या अंकित ठेवून त्यांचा खेळ पाहण्यांत 


आतद अनुभवणारे ते रसिक? भूक प्रज्जलित 
झाळो असतांना पुढें येईल तें खाऊन टाकणारा 
अन्नाच्या स्वादांतील बारकावे अनुभव शकतो कौ 
ज्याचा वुसुक्षा दामली आहे तो? अर्धेअधिक 
जेवण होऊन गेल्यावर जेवणारी मासे 
बारीकतारीक खोडी काढू लागतात हा अनुभव 
ग्रहिणींना नित्य येतो. तोंपयेत ' भुक्रेठा 
या नात्याने ती येईल ते खात असतात. त्याच- 
प्रमाणे मानसिक किंवा भावनात्मक घुभुक्षा 
शामावेण्यासाठां जे लटित साहित्याकडे जातात ते 
रसानुमव घेऊ शकत नाहीत आणि अश्री वुभुक्षा 
शामवू पाहणार सादहत्य र्सानुभव देऊं शकत 
नाहीं, ल एक विददष्ट प्रकारची दुभुक्षा दामविते 
म्हणून बहुतकाना प्रय होईल, त्यापासूनत्या त्या 
लोकांना एक मकारचा आनद हेइल, पण तो 
बुभुक्षाशामनाचा आनंद अभेळ, रसास्वादाचा नव्हे ! 


सर अघे काँ, सवेच भावनांचा अनुभव 


सुखावद्द होत नार्ही, र[तभावनचा अनुमत सुखावह 
होईल; पण भौति, काथ, झयुप्ता ह्या भावना 


स्वभावतः सुखावह नव्हेत; त्या मावना उत्कट झाल्या 
असतां, तर सुतराम नव्हेत ! आणि रत तर आनंद- 
रूप आहे. सग ह्या असुखावह भावनांची उत 
अनुभूति रसानुभूति कशी होईल? उत्कट भावना- 
ठुभूत म्हणजे रत, अर्ते मानणाऱ्यांना ही अडचण 
जाणवते, भाणि मग ते म्हणतात की, रस हा सदैव 
आनंदरूपच असतो नाही, तर मग भीति 
काथ, शोक इत्यादि ज्यांत उत्पन होऊं शकतील 
अशा काढ्याकडे किंवा ललित साहित्याकडे वाचक 
उन्हा पुन्हा कां जातात ? त्याचे उत्तर अर्से आहे 
क, ह्या भावना स्वभावतः सुखावह नाहींत खऱ्या, 
५ण तया मननाच्या विषय झाल्या म्हणजे आनंद- 
तक्ष होऊं शकतात. आणि रसानुभूतीच्या 


कळा भावना ह्या अनुभूतीच्या विषय न राहूतां 


सननाचा विषय झालेल्या असतात आणि म्हणूनच 
त्वा स्तपदवबाळा पाचू शकतात. रसानुभूतीच्या वेळा 
स्थादमाव आत्वाद्यम!ःन झार ला असतो, ह्याचा 
अचवद्खाठ तो ती भावना उत्कटतेने अनुभवली 
काव असते, असा नसून सनना-( 0011011118- 
(100 )चा विष्रय झालेली असते असाच आहे 
गाण समननाचा विषय होतांच . भावनेचे मूळ 
स्वरूप पालटून जातं, ती आपल्या मनाच्या अंकित 
राघू आणे तिचा साधन म्हणून उपयोग करगे 
दक्‍्य होते 

कव% भाबनाजागृति म्हणजे रसे नव्हें 


एक उदाहरण घेऊन ही गोष्ट स्ट करतां येईल 
अश॥ कल्पना करा कीं, एखादा मनुष्य एका भषण 
पवातादून, दुवयोगानें म्हणा की प्रसंगावधाना* 
रदुणा, बचावढा आहे. आणि नंतर आपल्यावर 
आलेल्या ह्या प्रहंगाचे आपल्या मित्रांजवळ तो 
वणन कशेत आहे. तो प्रसंग मित्रांच्या मनासमोर 
ळकपण तपशीलवार उभा राहावा म्हणून तो त्या 
सह्षगांत मुळात नसलेले रंग कद'चेतू भरील 
भाताच्या कारणाचा भयानक्रपणा, आपल्या देवाचा 
बलवत्तरपणा किंवा आयठें प्रसंगावधान वाढवून 
वब५०|., परतु त्याने त्या प्रतगाच कते॥ ह हुप्हून 
आणि उत्कट वर्णन केळें तरी प्रत्यक्ष त्या प्रसंगात 
सापडल अततांना त्याला भाते या भावनेचा जौ 
अनुभब आढा तो त्या प्रसंगाच्या मनोमय 


श्ट 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


0९६१८. 
च द 
$ननवभारत (7 


क ७५ र्‍ 193.) 
न्ह्< च अमृतमहोत्सवी (9->३७ 


भ्टी पक बी 24 > 


अ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


साहित्यसमीक्षा भाणि रसव्यवस्था 


चित्रणा्या वेळी येणार नाहीं, त्याच्या श्रोत्यांना तर 
नाहींच नाहीं. आणि तरी ( किंहुना म्हणूनच )त्या 
प्रसंगाचे पुन्हां पुन्हां वर्णन करावें असें त्याला 
आणि ऐकावे असें श्रोत्यांना वाटेल, मूळ प्रसंगाच्या 
मनोमय चित्रगाच्या वेळीं भीति ही भावना सननाचा 
विषय ज्ञाळी आहे. म्हणूनच स्वभावतः आप्रिथ 
असूनहि ती रमणीय झाली आहे, आनंदनिर्निति- 
क्षम झाली आहे. 

नाटक पाहात असतांना किंवा काव्य वाचीत 
असतांना करुगा, क्रोध, भीति इत्यादि भावना 
उद्दीपित होतात आणि पुष्कळ लोक रट्टूं लागतात, 
संतापतात ॥दंवा भीतीनें किंकाळी फोडतात आणि 
पुष्कळदां ते रासिकतेचे-निदान सह्दयतेचे ( आणि 
नाटकाच्या किंवा काव्याच्या यज्शास्वितेचे ) लक्षण 
समजलें जात. पण ह्यांतहि चूक हात आहे. तिघू- 
विषयीं किंवा डेस्डेमोनाविषयी अतीब दया वाहून 
एखाद्या कनवाळू प्रेक्षकाने रंगभूर्मीवर धांवून जाऊन 
सुधाकराचा काठी उगारणारा किंवा ओथेल्लोचा 
गळा दोबणारा हात वरच्यावर घरून ठेवला 
तर सिंधूचे किंबा डेत्डेमोनाचे प्राण बांचविल्याच 
श्रेय त्या नागरकर्तब्यतत्मर सद्ण्दस्थाला मिळेळ, पण 
६ एकच प्याळा ? किंवा “ऑथेललो' ह्या नाटकांच्या 
द्वारे नाटकक्रारांना रसिकाच्या मनावर जो परिणाम 
साकल्याने घडवून आणावयाचा असतो तो 
आणला . जाणारे नाही. आणि ती नाटके 
होणार नाहींत, म्हणजे नाटक पाहात असतांना 
किंबा काव्य वाचीत असतांना वेळोवेळी जागत 
होणाऱ्या भावनांना जर आवण वरचढ होऊं 
दिळें तर आपण रसास्वाद घेऊ दकणार नाही 
मग आपण प्रत्यक्ष रंगभूमीवर घांबून गेला, 
जागच्या जागीं दांतःओठ खाले किंवा सुसमुसली 
किंबा मनांतल्या मनांत ह्या क्रिया होऊ दिल्या, 
तरी त्या सर्वांचा अथ एकच. जॉपयेत आणि 
जितक्या प्रमाणांत आपण भावनांना आपल्या 
बरचढ होऊं देऊं तोंपयेत आणि तितक्या प्रमाणांत 
आपण रसानुभूतीपासून दूर राहूं, ह्यावरून हं दिसून 
यहेल की, नुसती एखादी भावना जायत होणें किंवा 


नव्हे. इतकेंच नाही तर, अशी भावनानुभति 
रसानुभूतीळा बाघक होते ! 

केवळ भावनाजारति किंवा भावनेची उत्कट 
अनुभूति म्हणजे रस नव्हे, ह्याची “साहित्यदपेण कार 
विश्वनाथाला जाणीव हाती असे दिसते, कारण स्थायि- 
भाव व्यक्त होतो म्हणजे काय हे स्पर करतांना 
तो म्हणतो : “ व्यक्तः दध्यादिन्यायेन ख्पान्तर- 
परिणत: व्यक्‍तीछूरः एंव रसः | न तु दीपेन घटः 
इव पूर्वसिद्धो व्यज्येत । ?” म्हणजे स्थायिभाव 
व्यक्‍त होणें ( म्हणजे रसपदवीला पोंचणें) याचा 
अर्थ त्यावरचे आवरण निघून जाऊन तो अनुभवा- 
चचा विषय होणें ( असे जे सामान्यतः समजले जातें 
ते ) नसून दुधाचे जे दही होते तसा तो 
र्पान्तरपरिणत झाला पाहिभे म्हणजे तो रसत्व 
पावतो. म्हृणजे रसपददीळा पोचल्यावर किंवा 
पोचत असतां भावना ह्या व्यवहारांतळें त्यांचे जं 
स्वरूप असतें त्या स्वरूपाच्या राहत नाहींत. 

रस ह्या नांवाची जी आनंदानुभूति ती याबी 
यासाठी काव्यनिर्भितीमध्ये इतर अनेक साधनां- 
प्रमार्गे स्थाधिमाव किंवा इतर भावना साधने 
म्हणून वापरलीं जातील, पण त्या भावनांचे उद्दी- 
पन म्हणजे रसानोर्थिति नव्हे, आपल्या जुन्या 
साहित्यमीमांतेमध्ये जे स्थाविभाव मानले गेळे आहेत 
त्यांपैकी एकाचीहि अनुभूति न येतांसुद्धां रसाची, 
काब्यानंदाची अनुभूति येणें शक्‍य आहे. म्हणजेच 
अर्घे की, स्थाथिमावांचा समीकरणात्मक संबंध 

हीं. ही गोष्ट लक्षांत न घेतली गेल्यामुळें नवनब्या 
लित साहित्यप्रकारांमधून नबनवे स्थायिभाव 
शोधून काहून त्यांच्यासाठी रसव्यवस्थेंत जागा 
करून देण्याचा खटाटोप चालला आहे. ललित 
साहित्याचे रहस्य समजुन घेण्याळा त्याचा कांहींष्ि 
उपयोग नाहीं, 
बिभावानुभाबाद्कांची कोष्टके ! 

स्थायी भाव किंवा भावना आणि रस ह्यांच्या 
परस्परसंबंधांविषयींच्या ह्या गेरसमजुतीमुळें आपलें 
सगळें साहित्यश्ास्र बिभाव, अतुभाव, संचारी 


भाव यांची गणना करणें, नायकनायिकांच्या 
भेदाची कोष्टके करगे, अलंकारांची मोजदाद 


तिची उत्कटतेने जाणीव होणें म्हणजे रसानुभत करणें ह्यांतच गुरफटून गेळें. त्याचे सगळ 
३९ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७, 


व्णित्क> 


वसक न > 


ष््न् ही च ३०१९ 
न्ट्््ह् अमृतमहोत्सवी > 


कळी शक 
अ.» 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


लक्ष बाह्यांगावर केंद्रित झालें. इतकेंच नव्हे 
तर, काव्येदेखील ह्या कोष्टकांत बसवण्यासाठी 
हिली जाऊं लागलीं, माणते निमाण होण्याऐवजी 

सांच्याच्या गणपतीसारखे निजीव नमुने निमाण होऊ 
लागले, रचनेच्या चमत्कृतावर भर दला जाऊ 
लागला आणे  ' राधवपांडवीयम्‌ “सारखी 
दुघारी. काव्ये लिदिलीं जाऊ लागलं परिणार्सी 
साहित्यमीमांसाहि खुंटली, टीका याचा अथ 
शब्दांचे ब्याकरण सांगणं, समास सोडविणे, 
अलंकारांचा खुळासा करणें एवढाच राहिला, 
काव्याच्या मामांसेमध्ये पात्रांच्या स्भावनेशिष्ट्याचा 
विचार केला गेला नाही, वेगवेगळ्या प्रकृतीच्या 
व्यक्ती एकत्र आल्या असतां त्यांच्या परस्पर 
संबंधांतून नाट्य कथे निमाण होते, त्यांतून रसानुभूति 
कशी होते याकडे लक्ष दिळें गेलं नाहीं, प्रत्यक्ष 
जीवनाच्या अनुभवांतून जो संस्कार किंबा 
साक्षात्कार होऊ शकत नार्ही तो काव्याच्या द्वारा 
हाऊ शकतो; असें कां, ह्याचें उत्तर देण्याच] 
त्यांनी प्रयत्न केळा नाही, काव्यापासून मिळणाऱ्या 
आनंदाच्या स्वरूपावर त्यांनीं बरोबर बोट ठेबळें, पण 
त्याच्या मार्ग ते गेळे नाहींत, 
पाश्ात्त्यांची सूक्ष्म, अतदेश साहितयसमीक्षा 

ह्याच्या उलट पाश्चात्य सॉहित्यमीपांतेमध्ये 
आरंभमापासूनच ( कालदृष्ट्या भारताच्याहि आधी ) 
बाह्मरचनेबरोवर ललित साहित्याच्या अंतर्गत 
वेशिष्ट्याकडेहि लक्ष दिळें गेळे, ललित साहित्यांतन- 
त्या काळ! वशषतः नाटकातून आणि महाकाव्यांतन 
मनुव्यस्वभावाच अ दशन हात, त्यांच्या विकार 
विचारांच्या संघष!च्या द्वारा रसिकांच्या मनावर जो 
परिणाम होतो त्याचा विचार झाला, 

लळित सा!दित्यापासून आपल्याला जो आनंद 
हातो तो भावनांच्या विरेचनामुळें होतो ह्या 
अरिस्टाटलन साडलल्या मतापासून, पुढ हा आनंद 
भावनांच्या उदात्तीकरण 5 हत, भावनांचा एक 
ुंदर न्वूट रचला गेल्यामुळे हेतो, निविध भावनांचा 
विचारविकारांचा समतोल साधा गेल्यामुळें, त्यांची 
विशिष्ट प्रमाणबद्ध रचना केल गल्यामुळ त्याला 
आदायाची घनता येते, त्याठून जावनाचा अभिनव 
साक्षात्कार होतो. आणि त्यामुळ एका अद्वितीय 


आनंदाची प्राप्ति होते अर्शी विविध मते मांडला 
गेलीं आणि जात आहेत. 
रिनेठन्सच्या वेळी 
झाली, तिचे परिणाम राजकारण, अर्थकारण, समाज- 
व्यवस्था, तत्त्वज्ञान, कळा, साहित्य या सर्वच क्षेत्रांत 
दिसू लागले. सामाजिक, वाक क्षेत्रांतली बंड घोरी 
साहित्यांतल्या नेडखोरील] उत्तेक झाली, राब्द- 
प्रामाण्यानं बांधून घेण्याऐवजी स्वतंत्र प्रयत्न करण्या- 
ची प्रर्त वाढी, वाढ्ययांत ततत नवनवे आविष्कार 


होत राहिळे. हॉक, ह्यूम, डेकार्ट, बाकळें, काण्ट, 


3 9५ 
जरे 


. देगेळ ह्यांची तत्त्वज्ञान, तोदर्यानुभूतीची तात्विक 


भूमिका शोधण्याचे प्रयत्न, फ्रेंच राज्यक्रांतीमागच्या 
विचारसरणीने जुन्या जमान्याळा दिळेला धक्का 
ड्‌ल्वथे, कोळरिज ह्या कविद्दयाने केलळी काव्याची 
मांसा, मू[तकळा, वास्तुकला, चित्रकला ह्यांचा 
हात गंढेला विकास ह्या सवाचा साहित्यमीमांसेवर 
कार माठा परिणाम झाळा, एकोणिसाव्या दातका- 
च्या उत्तराधोपासून भौतिक शास्त्रांत जी वाढ 
होत गेढी तिचा आणि विसाव्या शातकांत 
माक्‍तच्या आणि फ्रइडच्या विचारांचाहि साहित्य- 
मामातवर पारेणाम झाला, आणि आज तिकडे अशी 
स्थिति आहे की, कोणाहि भ्रेष्ठ प्रतीच्या साहित्य- 
मामासकाळा विविध भोतिक शास्त्रे, मानस- 
शात्ञाच्या वेगवेगळ्या श,स्त्रा, तत्वज्ञान आणि 
जाहृत्याव्यातारक्त इतर एखादी कला ह्यांची 
गडा माहिती असणे अगत्याचे झाळें आहे. ह्या 
अशा विकासक्रमामुळे पाश्चाच्य सा|हृत्यसमीक्षा 
आधक ब्यापक, अधिक सूहूम, आधिक अतंद₹!। 
दात चाळली आहे, ललित साहित्याच्या मूळ 
मडतोवरच लक्ष केंद्रित झालेलें असल्यामुळें नव- 
नेतान साहित्याविष्कारांचें रहृस्य समजून घेण्यास 
का आधक उपयोगी ठरत आहे 

अशा स्थितीत पाश्चात््यांकडून आलेली टीका” 

१ आण आपटी जुनी रसव्यवस्था ह्यांची सांगड 
ज्याचा प्रयत्न कशासाठी करायचा ? ललित 
साहित्याचे कार्य रवानुभूति प्रात्त करून देंगे आहे 
एवढ रसलिद्वाल्ताचे कण सान्य करून बावेगेचा 
भाग इतिहासजमा समजावा हच ह्यापुढ मराठा 


घाल 


साहित्य 
इत्यसमीक्षेळा उपकारक होईल 


४० 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रचंड वैचारिक क्रान्ति. 


ऱ--€ 


र >१५ 


०६4 अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स. म. दु. वा. पोतदार 


(9 


राषट्रभाषा-प्रश्नाची यथार्थ मीमांसा 


कांही प्रश्नच असे असतात कीं, त्यांच्याविषयी 
पुनः पुनः खल करावा लागतो. असा खल 
केल्याच्या योगाने अनेक गेरसमज हळूहळू नष्ट होत 
जातात. अक्शा प्रश्नांपेकींच राष्ट्रमांधरेचा प्रश्न हा 
एका दृष्टीने सवांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. येत्या 
पांचनदहा वषोत या प्रश्नाबद्दल पुष्कळच खळबळ 
उडेल असं भविष्य करण्यास चिंता नाहीं, याची 
प्रत्यन्तरं भारतांत व पाकिस्तानांत येऊ लागलीं 
आहित. पूर्व पाकिस्तानांत बंगाली भाषेविषयी जें 
तीत्न आन्दोलन चाळू आहे. ते आगि तसेंच 
कोविदच्या निमित्ताने मुंबई प्रदेशराज्यांत जे 
आन्दोलन कांद्दी लोक करीत आहेत ते भावी वाद- 
विवादाची चुणूक म्हणून समजण्यास हरकत नाहीं. 

वादविवाद होणें हे अत्यंत इष्ट आहे. परंतु 
स्वतंत्र देशांतील वादविवाद जभाबदारीच्या भूमिके- 
वरून झाले पाहिजेत. भावनेपेक्षा विचाराला अधिक 
महत्त्व दिळें पाहिजे, शांतपणानें, संयमाने ब सर्व 
बाजूंनीं विचार केला पाहिजे, याच दृष्टीने येथें 
कांही विचार मांडण्याचे योजेळं आहे, हे विचार 
लेखकाचे स्वतःचेच आहेत. 

या प्रश्नासंबंधानें विचार करतांना ज्या कित्येक 
शब्दांचा उपयोग करावा लागतो, त्या शब्दांचा 
खरा अर्ध काय आहे तें पाहून, निश्चित अर्थानें 
रीतीनें ध्यानांत 


त 
त्यांचा उपयोग केल्याने हा प्रश्न नीट रीतीनें 


येण्यास मदत होईल आणि विचारांतील गोधळ 
कमी होईल. वारंबार येणारे हे शब्द म्हणजे हिंदी, 
हिंदुस्तानी, उर्दू, राष्ट्रभाषा आणि एकभाषा 


> 


हे होत, 
संविधानांतीळ राज्यभाषाविषयक भूमिका 
भारताचे नबें संविधान मान्य होऊन त्यांतील 
विभाग १७ मध्ये ' राज्यभाषा ) या प्रकरणांत या 
प्रश्नाचा निर्णय करण्यांत आला आहे. आणि त्या- 
मुळें आतां बादविवाद कां असावा अशी साहजि- 
कच दोका येते. अर्थातच संबिघानामध्यें जो निणय 
करण्यांत आला आंहे तोहि आपणांस समजावून 
घेतला पाहिजे, सुंबई प्रदेशराज्याने संविधानांतील 
या निर्णयास अनुसरून अभ्यासक्रम निश्चित करण्या- 
साठीं नेमलेल्या समितीचा इंग्रजी अहृबाल प्रासेद्ध 
केला आहे. ही समिति पातदार-समिति या नांवानें 
ओळाखेळी जाते. या समितीच्या अइवालांत 
संविधानांतील निणयाचें वि-ळेबषण आहे. त्याचाहि 
विचार येथे अवशग्र होईल. इतर सर्व विवेचन 
करण्यापूर्वी संविधानांतील निर्णय आणि पोतदार- 
समितीने केलेलें त्याचें विळछेषण यांचाच प्रथम विचार 
करूं. वाचकांनी आपलें मत बननिण्यापूर्वा हे 
बिश्छेबण आणि संविधानांतीलळ १७ व्या विभागांतील 
अनुच्छेद ३४३ व ३५१ आणि आठवे पारिशेश्‍ 
हीं मुळांतून अवद्यमेव पाहावींत.) 


1 गत. (&00९७॥॥॥(1॥11011 05 1॥०॥॥७ : 88२. »>९१॥ 


0016181. 1.801१0७[1190६. 
(6॥७९॥६२॥; -81४०५७॥॥७६ ७1-६८ (॥॥॥॥७॥४ 
843. (1) ॥॥९ णीयलंका 181888९ ० (110 एजग्रांणा 88] ७९ पाफता 1 (110 


1)20811821 5९1. 


17९०1४९ 107 ९ १९ए९०७॥॥९॥ ०0 10९ गता ]च्ार्‍शण8४९. 


381. 1 आका 0९ ९ पेपांफ 01९ एला (0 ॥॥"०पाठाह ८ 890९0 ०! 


॥॥९ एत 1812१820, ० १९१९१०७ 1 80 1३ 10 1189 5९1४९0 


न. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


95 ७ गोश्तांपा) 
[ पुढील पानावर चाळू ] 


श्र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


का 
५/६ ७ 
10/0- घी 4 
र्र /& श्व ज्य 
: नवभारत 
७५ च्रि डु 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सेंविधानांतील २४२ व्या अनुच्छेदांत भारत 
सरकारची राज्यभाषा, देवनागरी लिपीत लिहिलेली 
हहंदी राहील असें म्हटलें आहे. आणि अनुच्छेद 
३५१ हा हिंदीविषयक भारत सरकारचें कर्तव्य 
स्पष्ट करणारा असा आहे. अनुच्छेद २४४ अन्वये 
भारताचे राष्ट्रपति यांनीं संविधान संमत झाल्या- 
पासून पांच वर्षें होतांच एक प्रातिनिधिक भाषा- 
समिति नेमावयाची असून या समितीने राज्यभाषा 
हिंदीच्या क्रमिक प्रगतीजबद्दळ आणि आनर्षगिक 
प्रश्नांबद्दल राष्ट्रपतीत शिफारशी करावयाच्या आहेत. 
नुच्छेद २४४ व अनुच्छेद ३५१मध्ये आठव्या 
पॉरिशिष्टाचा उल्लेख आहे. संविधानांतील या आठव्या 
परिशिष्टांत चोदा भाषांची यादी दिलेली आहे 
तेच्यांत, २४४ मध्ये ज्या माषांचे प्रतिनिधी बोलवा< 
वयाचे आहेत त्या भाषांची नांवे राष्ट्रपतींना उपलब्ध 
करून दिळेढीं आहेत, आणि अनुच्छेद २१५१ मध्ये 
इष्ट हिंदीच्या पोबणाथ ज्या भाषांचे अंश आत्मसात 
करावयास सागण्याचा आदेश आहे त्या भाषांची 
नांबें नमूद केढीं आहेत, अथातू इष्ट हिंदीच्या 
विकासाचा विचार करीत असतां हे परिशिष्ट अवश्य 
!वेचचारांत घेतळें पाहिजे, हें कोणालाहि सहज 
उमजण्यासारखे आणि मान्य होण्यासारखे आहे 
अनुच्छद २४३, २५१ आणि आठवे परिशिष्ट 
याचा एकत्र विचार केला पाहिजे, हे उघड आहे 
अनुच्छद २४३मच्ये एवढेंच कथन आह क| भारता- 
चा राझ्यभापा देवनागरी लिपीतील हिंदी राहील 


िहशााआव्ि.झन 


[. मागील पानावरून ] 


९1017९5501 101 8)] ॥॥८९ 
$९८प९ 18 था)ट1॥९1६] 
1110 101718, ७७७९ दयात ९ 
1811718205 0 [ताछ 310९01[12त | 

1९1९701 11९0055819 0 (९511॥)]2 
७10 5०00पवच्याप1ए ला ०0८] 


८161५ 505९ 


*19"९551015 [३९ 


1)४॥8०९ 


९11 ९11[8 ०! ॥९०८ 
४ ४881॥11118[11)० 


01९ कशा] 
10. 15 1१५0 


भारतांत देवनागरी शिवाय देवनागरीमुळांतूने 
निघालेल्या अनेक लिप्या चालत आहेत. शिवाय 
युरोपियनांच्या संसर्गानंतर रोमन लिपीचाहि प्रचार 
संत्र झालेला आहे. आणि आजहि प्राधान्येकरून 
सरकारी कामांत तिचाच अवलंब होत आहे. ततच 
मुसलमानी अंमलामुळें फारसी-अरबीमूळक ड्दू 
लिपीचाहि प्रचार चाळू झाला आणि तोहि पानच 
पुष्कळ प्रमाणांत रूढ आहे. राज्यभाषा हिंदी आणि 


देवनागरी लिपि यांचा व्यवहार स्थापित करण्या- 


साटा संबिघधानांतील १७ व्या विभागांत स्थूल” 
मानार्न पघरा वषांचा काळ नेमला आहे 
वानधतासपन्न एकतेची भारतीय परंपरा 
सावधानांतील पाहेल्याच अनुच्छेदांत मारत हा 
प्रद्शराज्यांचा संघ राहीळ असे सांगितळें आहे 
अथातच भारत हा केवळ एकरंगी, एकदेशी, एक 
राज्यशासेत भूभाग नाहीं, एकराज्यान्तर्गत अनेक 
उपराज्य सम्रावि्ट असलेला तो भूभाग आहे. एक 
साज्यान्तगंत म्हणण्यापेक्षा एकराज्याधीन म्हणण्या 
वस्तुस्थिति अधिक स्पष्ट होईल. दुसऱ्या शब्दांत 
गावयाचच तर शासनदृष्ट्या मारत हा एकादा 
९ज्यसध नसून भारत हे संघराज्य आहे. अर्थातच 
चर सांगेतल्याप्रमाणे अनेक प्रादेशिक राज्ये मिळून 
६ सपराऱ्य झालें आहे. भारतांत असलेलीं 
मदशराज्ये किंबा राज्यप्रदेश भारताइतकीच 
ताचीन असून त्यांतील प्रजा मित्र भिन भाष! 
गढ्णारी आहे. अश्या भिन भिन्न भाषा जरी 


००५७०३) ठा] ०! वाच छत, (0 
10001 शतला पा ह 8४९1109 
[र्‍या पोताडांळाय हाते पा ताट ०िथ 
50 लत] छत ७४ वा॥1708) 
18] 0 8िळाछोया 


3) [) | |: त डै 
(1) 4585511050 (6) मी १4६ (1) काते 851 ] 
(2) साडया (7)॥ मी, (11) 8व्याडोता 
र म 9१] र 
(8) (पांधरा (8) १1 (12) ७11) 
(4 ) पता ( ) "1५8 ( 13 ) गृ'ट]पटटण 
0७) ॥७॥80 (10) १॥].६)] 
(14) (तप 
श्र 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


् रॅ त्र य 
क कता 


णात त्र> चा 

क, 

च कलिवभारत्क ि 
ह ७५ नि >५ 


कका 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


राष्ट्रमापा-प्रश्नाची यथार्थ मीमांसा 


अनेक असल्या, तरी त्यांतील बहुतख्य भाषा 
संस्कृतप्राकृतोद्भबच आहेत. त्यासुळें त्यांत मूल्भूत 
ऐक्य पुष्कळच आढळून येते. द्राविडकुलांतील 
भाषा कदााेत्‌ संस्कृतप्राकतोद्ूमव भाबांहूनहि 
अधिक प्राचीन असण्याचा संभव आहे. या द्राविड 

षाहि भारतांत वद्धमूळ आहेत, आणि या द्राविड 
भाषांवरहि संस्कृतप्राकृतांचा अतिशय परिणाम 
झाला आहे. शिवाय धम-संस्क्रातदृष्ट्याहि एकतेची 
पुष्कळ बीर्जे अखिळ भारतवर्षात शतकानुशतके 
वाढीस लागलेली आढळून येतील. अश्या या 
एकतेच्या परंपरेत वैचित््याळाहि भरपूर वाव देण्यांत 
आलेला आहे. भारताचा विस्तार खंडप्राय आहे. 
विविध प्रकारचें हवापाणी, विविध प्रकारची जमीन, 
पिक, घातुसंचय वगेरे स्टसंपत्तीची वांटणी भारतांत 
झालेली आढळून येते, विविध वंद्यांतील लोकहि 
मारतांत येऊन ब राहून एकख्प झालेले आहेत. 
तात्पर्य, एकता आणि विविधता यांचा अत्यंत 
मनोहर संगम भारताच्या विकासांत आढळून येतो. 
भारतांतील दीधंदशी चिंतक, प्रतिभासंपन्न कवी, 
कुशळ राजनीतिज्ञ, त्यागी आणि समदर्शी सतू- 
पुरुष, चतुर व्यापारी, विविध कांचे उपासक 
इत्यादिकांनीं भारताची ही एकतासूल्क वेचित्र्य- 
संपन्न संस्कृति शतकानुशतके परिश्रम करून विकसित 
केलेली आहे, अनेक महान्‌ आपत्तींशीं टकरा देत 
देत भारत आणि भारताची संस्कृति हीं दोन्हीहि 
अशोष्य राहिलेली आहेत हृ लक्षांत घेतल्यात, 
एकराज्याधीन अनेक प्रदेशराज्ये भारतांत असल्या- 
पुळें आणि तीं पुढें राहावया*चीं आणि टिकवावया- 
चीं असल्यामुळें निष्कारण ताचेत न होतां उल्हतित 
वृत्तीने परन्तु जागरूकपणे आपलीं कामें करीत गेळें 
पाहिजे, हीं कामे करण्यासाठीं भाषेची आवश्यकता 
आहे आणि भारतीय संबिधानांत भारतीय कामा- 
साठीं वर सांगितल्याप्रमाणें देवनागरी लिर्पातीळ 
हिंदीचा स्वीकार करण्यांत आढळा आहे. तथापि, 
प्रदेशराज्यांतील मिन भिन्न भाषांनाहि विकसित 
होण्याची सोय संविधानांत केली आहे. भारत हँ 
गणतंत्र, स्वयंप्रथु ळोकराज्य राहणार अशी प्रातिश्ा 
खांविधानाबरोबर स्वीकारण्यांत आली आहे. लोक- 
तंत्र गणराज्यांत लोकेच्छा ही निर्णीयक मानण्यांत 


येते. यामुळेंच लोकेच्छा अथवा लोकमत प्रचळ, 
सुसंघटित करणें आवद्यक झाळें आहे. लोकमत 
आणि लोकसस्था सुसधाटित करण्यासाठीं प्रधान 
साधन भाषा हें आहे. इतकेंच नाहीं तर लोकजीवन 
सुसंस्कृत आणि सुसंपन करण्यासाठींहि भाषेचे 
अतोनात महत्त्व आहे. ज्ञान आणि विचार हा सर्व 
प्रगतीचा पाया आहे. आणि या ज्ञानासाठी व 
विचारासाठीं भाषेची अत्यंत आव्यकता आहि. 
अनेक भाषा असलेल्या भारतांतील भाषांचा प्रश्न 
असाच श्ञानपूर्वक आणि विचारपूर्वक सोडविला 
पाहिजे, पेकी भारतांतीळ राज्यमाषेचा प्रश्न 
संविधानांतीळ १७ व्या विभागांत निणय कडून 
सोड़विण्यांत आला आहे. 
संविधानाने लोकमता[वर दिलेला भर 

पण भारतांतील ळोकप्रदेशांत ज्या अनेक संपन्न 
भाषा दतकानुरातकें विविध ल्पांनीं आणि मागांनी 
लोकजीवन संपत्न करीत आलेल्या.आहेत, त्यांच्या- 
विषर्दरी संविधानांत कोणते दिग्दशन केलें आहे हंहि 
या प्रकरणी लक्षांत घेणं आवक आहे. संविधानांत 
एक निर्णय पक्का करण्यांत आला आहि; आणि 
तो म्हणजे इंग्रजांच्या जासनासुळें शासनमाषा 
बनलेल्या इंग्रजी भाषेचा शासनक्षेत्रांतून त्याग करणे 
हा होय, इंग्रजीचा त्याग करून हिंदीची घोषणा 
संविधानाने केळींच आहे. परंतु ही गोष्ट एकदम 
अंसलांत आगणें दुधट असल्यामुळें त्यासाठीं पंघरा 
वर्षीचा काळ आंखून घेतळा आहे. या. कालांत 
विविध योजना आणि कोर्ये पार पाडळी पाहिजेद, 


तेव्हांच या घोषगेला प्रत्यक्षता आणि सार्थकत! 


लाभेल, 

सावभारतीयेतर क्षेत्रांतील प्रादेशिक भाषां- 
बाबत संविधानांत दोन दिशा दाखविल्या आहेत- 
यांतील एक दिशा अनुच्छेद २९ मध्यें मथित 
झाली आहे. ती अशी कीं, भारतांतील कोणत्याहि 
प्रदेशांत राहणाऱ्या कोण्या एका नागरिकसमृहदाची 
स्वतंत्र भाषा, लिपि किंबा संस्कृति जी असेल 
तिचें संरक्षण करण्याचा त्या समूहास अधिकार 
राहील, म्हणजे संविधानांत हा प्रश्न लोकेच्छे- 
वर किंबा लोकमतावर सोंपविळा आहे. त्यामुळें 
लोकनेत्यांची आणि समस्त नागरिकांची जजाबदारी 


रे 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नवभारत व्र 
ष्ध्स् १ ७५ प >"१९ 
नि अमृतमहोत्सवी २० 


एतत १ 
र) सकाळ ५] > 
अ.» 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वाढलेली आहे. ही जबाबदारी ओळखण्यांत किंवा 
यथार्थपर्णे पार पाडण्यांत आळस, कसूर किंबा चूक 
झाल्यास अनेक अनिष्ट परिणाम संभवतात. म्हणून 
विचारी आणि ज्ञानी पुरुषांनी याकडे विशेष लक्ष 
पुरविणे अगत्याचे आहे. अनुच्छेद २९ अन्वये भिन 
भिन्न लोकभाषांचा प्रश्न लोकेच्छेवर सोपविला 
आहे, दुसरी दिशा संविधानांतील १७ व्या विभागां- 
तील राज्यभाषा? प्रकरणांतील प्रकरण २, प्रादेशक 
भाषाविषयक अनुच्छेद २४५, ३४६, २३४७ 
यांमध्ये ग्रथित झाळी आहे. हे तीनहि अनुच्छेद 
लोकभाषांचा प्रश्न लोकप्रतिनिधीकडे सोंपवून देत 
आहेत. लोकप्रतिनिधीनी बनलेळें प्रादेशिक शञासन- 
मंडळ प्रदेशराज्याची शासनभाघा ठरविण्यास 
मुखत्यार आहे. या लोकप्रतिनिधांच्या शासनमंडळाला 
तर्से वाटल्यास प्रदेशशासनप्रकरणी हिंदी भाषेचा 
स्वीकार करतां येईल किंवा आपल्या प्रदेश- 
सीमेंतील होकरूढ एक किंवा अनेक भाषांचा 
शासनक्षेत्रांत स्वीकार करतां येईल. म्हणजे 
येथेहि हा प्रश्न संविधानाने पर्यायाने लोकेच्छेवर 
किंबा लोकमतावर सोंपविला आहे, 
शासनमंडळाच्या अंधिकारांत यद्यापे अनुच्छेद 
२४५, २४६ प्रमाणे शासनभाषेचा निर्णय कर- 
ण्याचा अधिकार संविधानाने लोकेच्छेवर सोंपविला 
असला तरी, अनुच्छेद ३२४७ मध्ये राष्ट्रपतींना 
संबिधानाने फार मोठा अधिकार देऊन ठेवला 
आहे. तो असा की, जर कोण्या एका प्रदेशांतीळ 
कोण्या एका मातब्बर लोकसमूहाने कोण्या एका 
कार्यासाठी कोण्या एका भाषेची योजना व्हावी अशी 
इच्छा व्यक्त केली आणि त्याविषयी राष्ट्रपतीचे 
समाधान झाले तर राष्ट्रपतींना ती ी 
विषयांचे हुकूम काढतां येतील, 
पाहिजे कीं, जर प्रदेशराज्यांतीळ शासनमंडळ हे 
छोकनियुक्तच असलें पाहिजे, तर त्या शासनमंडळाचा 
निर्णय प्रतिकूल असल्यास तो घाजूस ठेवून विरुद्ध 
मताच्या लोकतमूहाच्या इच्छेची ( लोकेच्छेची ) 
हुंडी राष्ट्रपतींना कोण आणि कशी पटवून देऊं 
शकेल हें सांगणें कठिण आहे. म्हणून अनुच्छेद 
३४७ मध्ये राष्ट्रपतींना दिळेळे ञशरिकार शासन- 
मंडळाला डावळून फलित कडून घेगें हू जवळजवळ 


इच्छा पुरविण्या- 
येथ हू लक्षांत ठेवळे 


अशक्य आहे. तथापि, लोकेच्छा जर अत्यंत ज्वलंत 
आणि प्रवळ झाली, इतकी कां प्रातिनिधिक म्हणून 
निवडलेळें शासनमंडळ हँहि लोकेच्छेचं किंवा 
लोकमताचें प्रतिबिंब यथार्थपणे दिग्दार्शित करीत नाहो 
असा निर्णय राष्ट्रपतींना घेगें भाग पडावे, तरच या 
अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपतींना कार्यवाही करणें शक्‍य 
होईल. याप्रमाणें संविधानांतील मांडणीचा विचार 
केला म्हणजे लोकेच्छा आणि लोकमत यांवर माषा- 
प्रकरणी संविधानांत केवढा भर दिलेला आहे हे 
कळून येईल, याचाच अर्थ असा कीं, भाषाविषयक 
नीतीबाबत किंवा धोरणाबाबत प्रवळ आणि निश्चित 
लोकमत तयार करून त्याचें प्रतिबिंब प्रदेशराज्याच्या 
आणि भारताच्या केंद्रराज्याच्या शासनमेंडळांतूनदि 
यथार्थपर्णे आणि ठसठशीतपर्णे प्रतिविधित आणि 
प्रतिध्वनित होईळ अशी दक्षता जनतेने आणि 
जनतेळा वळण लावणाऱ्या शिक्षकांनी, पक्षनेत्यांनी 
आणि संस्थांच्या चालकांनी सवोनींच घेतली 
पाहिजे. कसल्याहि आणि कोणत्याहि सबभीवर त्यांत 
ढिलाई येऊं देतां कामा नये. 
मराठीप्रश्नाते देशभाषांवर प्राणांतिक संकट 
मराठी भाषेपुरतेंच बोलावयाचे झाल्यास स्त 
मराठी भाषिकांचे एक प्रदेशराज्य जितक्या लवकर 
स्थापन होईळ असा प्रयत्न करणे हे मराठी 
भाषिकांचे एक ताब्डतोब्रीचें कर्तब्य ठरते. परकीय 
इग्रजी दी खमभावतःच परकी होती, म्हणजे लोक- 
प्रदत्तीच तिच्याविरुद्ध होती. परन्तु हिंदीविषर्यी 
साहूजिक वाटणाऱ्या एकप्रकारच्या स्वकीयतेच्या 
आणि ममतेच्या ओढीमुळें घरच्या मराठीवर एकार्दे 
सकट येत आहे याची एक तर नीटशी जाणीव 
होणार नाही. आणि थोडीफार झाल्यात ती 
तडाळींच्या संरक्षणासाठी आवदय़रक ती उपाय- 
जिना करण्याविषयी असावयास पाहिजे इतकी 
तीज्न होणार नाही. 
सांप्रत, मुंबई प्रदेशराज्या पुढे राज्यमाषाविषयक जॅ 
विधेयक मांडण्यांत आलें आहे आगि जे दत 
भत अजमराविण्यासाठीं प्रसूत करण्यांत आलें 
ते लक्षांत घेतलें असतां, वर दिग्दर्शित केलेल 
भय हू काल्पनिक नसून अगदी नजीक येऊं घातलेले 


एक 
लोक 
आहे 


उत्य आहे असें सहूज ध्यानांत येईल. मुंबई 


डड 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


राष्ट्रभाषा-प्रश्नाची यथाथ मीमांसा 


प्रदेशराज्य हे॑तीन प्रमुख भाषिक गटांचे राज्य 
आहि. त्यांत मराठी भाषिकांचा गट वहुसंख्य आहे. 
तथापि तेथे जो तत्ताधारी पक्ष आज आल्ढ 
झाला आहे किंबा उद्यां आल्ढ होईल त्यांत 
अथीतच या तीनहि भाषिक गटांचे प्रतिनिधी 
एकत्र येतील ह॑उघड आहे. आणि या भिन्न 
भाषिकांकडून जर आपापल्याच भाषांचा पुरस्कार 
झाला तर एकमत होणार नाहीं, तिन्ही भाषिकांनी 
एकत्र येऊन राज्य करावयाचे तर साहजिक्रच अशी 
तोड सुचते की, तिन्ही गटांतील तिन्ही भाषा 
सोडून देऊन राज्यश्यासनासाठी निराळ्याच एका! 
चौथ्या भाषेचा आश्रय करावा है बरे, यामुळे आपा- 
पत्तांतील कटकट टळेल, संविधानाने भारताकरितां 
हिंदीचा स्वीकार केळाच आहे. आणि मुंबई प्रदेश” 
राज्याला केंद्रसरकार ठरबील तेव्हां हिंदींतूनच 
भारत उरकारक्ली कारमार करावा लागेल. अर्थात्‌ 
मुंबई प्रदेशराज्यांतहि सरकारी कामकाजासाठी 
प्रदेशराज्यांतील एका किंवा तीनहि भाषांचा 
आश्रय करून कटकट, गोंधळ किंवा घोटाळा माज- 
विण्यांपेक्षा हिंदींतूनच मुंबई प्रदेशाचा कारभार 
करणे हितावह होईळ., हा सोयीचा दिसगारा 
युक्तिवाद स्वीकारला म्हणजे अर्थातच प्रदेश राज्यांतील 
कोणतीहि लोकभाषा शासनाख्ढ होणार नार्ही, 
परन्तु कांहीसा लोकक्षाम टळावा आणि काहीशी 
लोकांची सोय करतां आल्यास करावी या उद्देशाने 
मुंबई प्रदेशराज्यांतील नवीन भाषाविषयक विघेय- 
काच्या संकल्पकांनीं एक तोड काढली आहे. 
हा अशी की, जिल्ह्याच्या सीग्रंत जिल्ह्याचा कारभार 
जिल्ह्याच्या भाषेंत होईल आणि जिल्ह्याच्या वरच्या 
पातळीचा कारभार हिंदींदून चालेल. 

आतां जिल्ह्याच्या कारभाराचे क्षेत्र लक्षांत घेतले 
असतां मराठी, गुजराती, कानडी यांपेका कोण- 
त्याहि एका भाषेस किती वाब मिळेल यांची सहज 
कल्पना करतां येईल, जिल्ह्याला अनेक पक! 
वरिष्ठ प्रदेशराज्याशीं हरघडी संत्रंध पडणार आति 
हे वरिष्ठ प्रदेशराज्य हिंदीत कारभार करणार, 
प्रदेशराज्याचे कायदेकानू हिंदीत असणार, परश” 
राज्याचे हुकूम, ठराव हिंदीत होणार, मग 
जिल्हयाला जिल्ह्यांतील भाषा वापरण्यास कोठ आणि 


अशा देदाभक्तांनी शिद्ध झाळें पाहिजे. 


किती वाव राहील आणि राहिला तरी आपल्या 
भाषेचा बापर करण्याविषयी किती उत्साह वाटेल 
हें सहज समजेळ, आणि सोयीसाठी जिल्हा 
कदाचित्‌ आपोआपच असें म्हणूं लागेल काँ 
आपली भाषा वापरण्याऐवजी आपणहि आपला 
कारभार हिंदींतूनच करूं या ! बरें, सर्व जिल्हे तरी 
भाषेप्रमाणे यथायोग्य जांधलेळे आहेत असेंहि नार्ही. 
असा हा सर्व गोंधळ आहे ! कित्येक उत्साही देरा- 
भक्त तर असेंहि म्हणतील की ““ मग यांत वाइट तें 
काय झाळे १ स्व भारताची एक भाषा होइल तर 
त॑ इष्ट्च नव्हे काय १” क्षणभर हें सनोरम स्ऑप्न खरे 
मानळें तरी तदेदृष्ट्या यांतून निघणाऱ्या एका 
निशैयाचा स्वीकार करगे आपणांस अटळ होईल. 
तो. निर्णय म्हटला म्हणजे मराठीप्रभति देश- 
भाषांचा ओघाने प्राप्त होणारा ऱ्हास व क्षय हा 
होय! या तारक्रक निर्णयाचा. स्वीकार करण्यास 
माष!- 
विषयक नातीचे परिणाम इतके दूरगामी असल्या- 
मुळें या प्रकरणी वरवर विचार कडून तांत्रिक 
तोडीचा अवलंब करणें इष्ट होणार नाही, 
द्राविडांनी लिपीचा आग्रह सोडावा 
द्राविड माषांसंबंधानें वर सांगितलेलं भय प्रतीत 
होण्याचा सुतराम्‌ संसव नाहीं. द्राविड भाषा हिंदी 
किंवा मराठी भाषांच्या कुलांपासून निराळ्या 
आहेत. त्या भिन्न कुलांटील आहेत. त्या भाषांची 
प्रदेशराज्येंहि आज नाहींत ब तीं स्थापन करण्याच्या 
कामी चालूं असलेलीं आन्दोलन, आवदयक साव- 
घानता आणि शहाणपण प्रकट करून निकालांत 
काोढण्याविषधी अद्याप जागति झालेळी दिसत 
नाहीं, अद्यापि आपापल्या भाषांच्या ऐवजीं प्रदेशां- 
तीळ शासनक्षेत्रांत हिंदीचा स्वीकार करण्याविषदी 
द्राविड भाषिकांत उत्सुकता किंबा हालचाल नाही. 
आणि सांप्रत आहे त्याप्रमाणे इंग्रजीतूनच शासन- 
कार्य रेटीत जावें अशी तात्कालिक बुद्धि तिकडीळ 
किथेक पुढारी आज घारण कर्रीत असल्याचे 
दिसून येतें. तरी पण स्वकीय द्राविड भाषांचा परि- 
त्याग तिकडीळ जनता करील हे ( संभवत नाही, 
: तुम्ही माषाप्रवीण आहांत, तुम्ही लीलेने परकीय 
इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविळे आहे, मग भारतीय 


४५ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
च .>4५ 
जी १ >- 4७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हिंदीवर प्रभुत्व मिळविणे तुम्हांस काय अवघड 
आहे १ ) अक्की मोहक आळवणी द्राविड भाषिकांची 
करण्यांत येते. भारतीय कॅंद्रसरकारशी द्राविड प्रदेशा- 
राज्यांनाहि पुढेंमागे हिंदीत व्यवहार करणें भाग 
पडेल. त्या पक्षी द्राविड जनतेला हिंदी शिकार्वांच 
लागेळ आणि केंद्रसरकारशीं हिंदीतून व्यवहार 
करावा लागेल यांत शंका नाहीं, भारतांतून निघून 
गेळेल्या इंग्रजीचा पाय ओहून घरून भारताच्या 
पू समुद्रकिनाऱ्यावर द्राविडांना ती आतां कांही फार 
वेळ स्थिर करतां वेणार नाहीं. त्यांना हिंदीचा 
स्वीकार करावा लागेळ बव तो ते आज करूंहि 
लागळे आहेत आणि पुढें आधेक करतील, एवब्या- 
पुरता त्यांनी हिंदीचा स्वीकार केला तरी वर 
सांगितल्याप्रमाणे द्राविडी भाषांचा जिव्हाळा ते 
कर्धीच विसर शकणार नाहीत, आणि द्राविड 
भाषा जाऊन हिंदी. भाषा द्राविड देशांत तय- 
कावारूढ होणार नाही. त्यांचा हिंदीचा वापर मयी 


दितच राहीळ व इतर सव क्षेत्रांत द्राधिड भाषांचा 


अनिर्द्ध संचार होत राहील, आपल्या द्राविडी 
भाषातून आपला सवे कारभार, आपलें सव शिक्षण 
आपले सवे ।चतनन्मनन द्राविडांस करावें लागेल 
पण द्राविडांस एक गोष्ट करणें त्याच्याच हिताचे 
होणार आहे. द्राविडी लिपींचा आम्रह खोडून सर्व- 
भारतीय दुवनागरीचा द्राविड भाषांसाठी वापर 
करण इष्ट होईळ, देवनानरीचा द्राविडांनी आश्रय 
केल्यावर द्राविड वाळायाची आधिकाधिक ओळख 
द्रावेडेतरांस होईल आणि त्यामुळे द्रा! विडे 
तर यांच्यांताळ एकरूपता बाढीस लागेल, 
द्राविड भाषांविषरयी वर केळेळे बित न पुंबई 
राज्यापुरता विचार केला अतां त्या प्रदेश राज्यांत 
मोडणाऱ्या कनाटक विभागापुरते येथ लक्षांत 
यावे आणि त्याळा अनुझुरून सुंगई प्रदेशराउ यापुढे 
मांडण्यांत यावयाच्या वर सागितडेल्या भाषा. 
विषयक विधेयक्राचा ।बेचार करावा, या बेधेयकांत 
आरंभीच असा संकल्प सोडलेला आहे कॉ का 
मराठी, गुजराती आणि हिंदार्‍या चार भाषा मुंबई 
प्रदेशराज्याच्या राज्यभाषा म्हणून राइतीळ, परकीय 
इंग्रजी भाबेचा परित्याग करण्याचा हेतु या संकल्या- 
मुळे साध्य होइल, या दृष्टीनं पादहलं असतां हा 


अनुक्रमणिका 


संकल्प केव्हांहि स्वागताहूच मानला पाहिजे, परन्तु 
या विधेयक्रांचें उद्देश-स्पष्टीकरण बिच्चारांत घेतां 
राज्यभाषा म्हणून स्वीकारलेल्या वरील चार भाषां 
पक| कानडी, मराठी आणि गुजराती या प्रादेशिक 
भाषा जिल्हाक्षेत्रापुरत्याच नांदूं शकतील, या क्षेत्र- 
सखक|च्याचा सहूज परिणाम त्यांच्या क्षयांत होईल 
आणे उरलेल्या हिंदीचा मार्ग निष्कंटक होई 
हा दृष्टिकोन लक्षांत घेतल्यात विधेयकाच्या प्रथम 
संकल्पाचे जे स्वागत करावेतें वाटते, त्याबद्दल उलट 
प्रतिक्रिया होऊन तें मनांतून विरवळवून टाकावे 
ढागेल, 
वाहूवत आपण ळोठवर पोहोचू ! 

मुंबई प्रदेशराज्याने संकल्पित विधेयकाच्या 
घरोभरच वरिष्ठ शिक्षणाच्या साध्यमासंत्रंधानें आपलें 
एक नेनेदून प्रदेशराज्यांतीळ विद्यापीठांकडे पाठ. 
विळे आहे आणि त्यांत विद्यापीठांची आळवणी 
केळी आहे कॉ, या विद्यापीठांनी वरिष्ठ शिक्षगा 
साट टंदी माध्यमाचा स्वीकार करावा. हे निवेदन 
आण वर(लळ विधेयक वांचा संयुक्त विचार केल्यावर 
मराठा कानडाप्रभ्रति देशभाषांचा क्षय घडवून 
आणण्याचे कार्य आधेकच सुर होईल हे उघड 
आहे! . 

मुंबई प्रदेशराज्यानें नेमलेल्या हिंदी टीचिंग 
कानटान प्रदेशराज्यांतील माध्यमिक झाळांत 
इवत्ता ५वी ते ११ वी पर्यत हिंदीचे शिक्षण 
सक्त।चे करण्याविष्यींची सरकारी शिक्षणसभितीची 
सूचना मान्य कडून अभ्यातक्रमहि रचून दिला 
आहे, पोतदार-समितीचा हा अहवाल प्रसिद्ध 
कडून त्यांतील शिफारशी सरकारनें मान्य केल्या 
आहत, आणि तै आमच्या मरते योग्य असेंच काय 
झाल आहे. या अहवालास अनुसरून माध्यमिक 
शाळात हदी सक्तीची होईल आणि वर निर्दिष्ट 
केलळ दरिष्ठ शिक्षणांत हिंदी हें माध्यम करण्याचें 
सरकारच आळवणीपत्रक आणि भाषाविषयक्र 
सकाल्यत विधेयक व त्या विघेयकांतून ओघाने 
निघणारे फलित या सेवोरचे एकत्रित चित्रण मनासमोर 
आणल्यावर हिंदीचे क्षेत्र प्रदेशराज्याच्या शासन 
मडळापासून तो माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रारभा- 
पयंत खुळे झाळें आहे असे होईल. एबढा रस्ता 


धे 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि का. १ 


अ पू. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष्ट 


राष्ट्रेमापा-पक्षाची यथाथ मीमांसा 


पक्षा बांधून झाल्यावर आणि मग त्यावरून हिंदीची 
ये-जा निर्धास्तपणे तुरू झाल्यावर त्यापुढील सरकारे 
प्रथमिक शिक्षणांत धुगधुगी घरून राहिलेल्या 
मराठीप्रभ्रति देशभाषांच्या निगेमनाच्या तयारीस 
उत्साहाने लागतीळ आणि हिंदीचा राजरस्ता प्रदेश 
राज्यांतील घराघरापर्यंत खुला करतीळ तर त्यांत 
नवळ नाहीं ! आणि मग घरांच्या सांदीकोपऱ्यांतूनहि 
आज हजारा वर्षे प्रेमाने पासळेल्या आसच्या 
माषांच्या मिसजनाचे मंत्रहि आम्हांस उच्चारावे 
लागतील, आपल्या भाषाविबयक धोरणांची 
आंषणी 
आणि एकतेच्या गोहांत गुरफटून वाहत वाहत आपग 
कोठें पेह्योंचूं याचा नीट विचार करूनच आपण 
एव्हांपासून आपलें धोरण आंखलळें पाहिजे, सवे 
देशी भाषांचा क्रमागत क्षय आणि सर्वेमारतभर 
रह्दाचे एकछत्री भाषिक राज्य आपणांस हते 
असेल तर आपण तर्शी पावलें टाकणे इष्ट होईल, 
मुंबई राज्याचे सत्ताधारी त्या उद्योगास लागलेले 
आहेत हें त्यांनी तसें म्हटलें, न म्हटलें किंबा उलट 
म्हटले तरीहि विचारान्ती पटल्याशेवाय राहणार 
नाही ! ३०-३५ कोटी लोकसंख्येच्या भारतदेश्ांत 
एका भाषेचे एकछत्री राज्य घडवून आणण्याचे 
ध्येय केव्हांहि मोहक आणि मव्य असेंच ठरेल, 
परंतु ते साध्य आहे किंवा नाही हे हजारों 
वषाच्या मानवी लोकल्थितीचा विचार करून 
आपण अंदाजिळें पाहिजे, कारण शुद्ध तकानेंच 
एकादे मोहक चित्र उभे करावयाचें असल्यास 
तकाला येथेंच अडवून ठेवण्यांत अर्थ नाही. आज 
जगांत जे नानाविध आश्चर्यजनक शोध लागलेले 
आहेत आणि ज्यांच्या उपयोगामुळे जगांतील मिन्न 
भिन्न भ्रूमागांतील लोकालोकांतील आणि देहा 
देशांतील सर्वे प्रकारचीं अंतरें कभी कमी हेत जात 
आहेत आणि दूरीभाव नष्ट होऊन सवे जेग एक 
1त आहे, या क्रियेचा विचार केल्यास अश्या एक 
होत चाललेल्या जगासाठी एक भाषा असण 
आवश्यक ठरते. आणि आपल्या तकोळा या जाग- 
तिक एकभाषरेच्या टोकापर्यंत गेल्यावा*चून थाबता 


येणार नाही ! हिंदुस्थानचा हिमाळ्यापळीकडील 
सदीत मोठा आणि प्राचीन शेजारी चीन हा होय, 


छे 


अनुक्रमणिका 


करीत असतांना आपल्या देशप्रेमाच्या 


त्याचे आणि आपलें भाषिक ऐक्य कितपत शाक्‍यं 
वाटते याचें उत्तर आपणांस दिलें पाहिजे. या उत्तरा- 
च्या श्ोघांत असतां जर आपणांस असें आढळून 
आलें कीं, ही जागातिक एकभाषेची तकासेद्ध 
किमया साध्य कोटीतील नाहीं तर नाइलाजाने 
अनेक भाषांसह या जगांत नांदण्यास आपण तयार 
झालें पाहेजे आणि शुद्ध तार्किक आणि मोहृक 
दृष्टिकोनाचा परित्याग करून व्याबहारिक दृष्टि 
कोनाचा अंगीकार केला पाहिजे, व्यावहारिक 
दृष्टिकोनाचा अंगीकार म्हणजेच वस्तुस्थितीचे 
समापन करून आणि शकक्‍याऱक्यतेचा विचार करून 
सवाचे जास्तींत जास्त हित कसे साधतां बेईल हे 
पाहणें होय. 
शाव्दिक ऐक्यापेक्षां वेचार्कि ऐक्य पाहिजे 

अस विचार केळा असतां प्रथम आपण कलह- 
दृष्टींचा परित्याग करून जगांतीळ सर्वे भाषांच्या 
विषयी प्रेममाब मनांत जागविळा पाहिजे, मारता- 
पुरते बोलावयाचे झाल्यास याच सावोत्रिक प्रेम- 
भावाचा आापग स्वीकार आणि पुकार केला पाहिजे, 
५ झारतांतीळ यच्चयावत्‌ भाषा या माझ्याच भाषा 
आहेत, माझ्याच बांधवांच्या माषा आहेत, त्या 
सवे भाषांची जोपासना एका कोडंंबिक प्रेमभावानें 
करणें हें माझें कर्तन्य आहे आणि म्हणून त्या सर्वं 
भाषांच्या समुन्नतीला मला साह्य केळे पाहिजे, त्या 
सर्व भाषांचा संसार सुखाने आणि मोकळेपणाने 
चालेळ अशी नीति आणि रीति सी स्वीकारली 
पाहिजे! अस! या स्वीकाराचा आणि पुकाराचा 
अर्थ होतो. आणि तो सवोनीं सनांत ठसवून घेऊन 
त्याकरितां झटळें पाहिजे, अश्या झटण्यानेंच इष्ट 
एकतेचा भक्कम पाया आपणांस घालतां येईल, 
भाषिक एकतेच्या अथवा एकभाषेच्या मोहाला 
बळी पडण्यानें नव्हे. अशा मोहाला बळी पडण्याने 
आपली -केवळ फरपट होईल ! 

आजवरचा आपला अनुभवहि हेंच सांगतो. 
शब्दापेक्षा अर्थाला केव्हांहि आधिक महत्त्व आहे. 
शब्द कोणता का असेना किंवा निरनिराळे का 
असेनात, अर्थ एकच अहला पाहिजे, भाषा निर- 
निराळ्या अलोत, चालतील; पण विचार एक असले 
पाहिज्ञेत, शरीर मिन असतील तर असोत, पण 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अमृतमहोत्सवी 


त्त 
(जि 


2 पक अ 
क्ट “५ 
400 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नंवभांरेंतं 


मने एक असलीं पाहिजेत, जागातिक ऐक्य किंवा 
भाषिक ऐक्य हे भावनेपेक्षा विचारावर स्थिर केलें 
पाहिजे. एकाच आई-बापांच्या पोटीं जन्माला 
आलेली सहोदर प्रजा अगदी एकच भाषा बोलत 
असली तरी त्यांचे हितसंबंध आणि विचारधारा 
जेव्हां मिन्न असतील तेव्हां ती एकमेकांस पाण्यांत 
पाहून केवळ शत्रुभावाचा अंगीकार करतात आणि 
एकमेकांचा प्राण घेण्यास उद्युक्त ह्येतात. उलट पक्षी, 
जेव्हां हित आणि विचार एक असतो त्या वेळी 
अगदी मिन्न मिन्न भाषा बोलणारे लोकसुद्धा 
सहोद्रांपेक्षाद्टि अधिक हढतेनें आणि भित्रभावार्भे, 
एकल्पतेने वागतांना आढळून येतात, हाच मनुष्य 
स्वभावाचा आणि मानवी इतिहासांतील अनुभबा- 
चा निष्कषे आहे. लोकव्यवहाराची आणि राष्र 
संवर्धनाची ही कतोटी आपण लक्षांत घेतली पाहिजे, 
आणि शाब्दिक ऐक्यापेक्षां विचारेक्य आणि हि 


तेक्य 
यांवर भर दिला पाहिजे, 


येथे हे कबूळ केलें पाहिजे की, असे विचारेक्य 
खाघण्याला भाषा हें एक साधन आहे. पण तंच 
एक साधन नाहीं, निचार ज्याच्या त्याच्या मनांत 
उत्पन होतो, आणि माषा हो एकाचा विचार 
दुसऱ्यात कळवून त्याचा प्रतार करण्यास उपयोगी 


होते, विचाराचें उगमस्थान बुद्धि हे आहे. भाषा हें 
त्याच्या प्रकटीकरणाचे साधन आहे, भाषा दुय्यम, 
विचार प्रवान अर्से येथील सूत्र आहे. अधिक 
विस्तार न करतां वरील विवेचनांतील तात्यये ध्यानी 
घेतळें असतां साधनरूप भाषा 
कशी वापरावी हा मक्ष व्यबहारानेंच सोडबावा 
लायळ, अनक भाषांतून एक विचार बाढीस 
लावतां येतो आणि येईल, म्हणून झापा भाषिक 
प्रश्न सोडविताना _ज्या व्यापक मानासेक ऐक्य- 
घारणचा वर उदूधाष केळा झाहे त्याचा घेटानाद्‌ 
आपल्या मनांत आणि मनाबाहेर सतत चाळू ठेवला 
पाहिजे, हा नाद एवढा प्रबळ केळा पाहिजे की 
त्याच्या घोषणांपुढें भाषाभेदांच्या घ्वनिघोषाच 
प्रांगमूसाहि ळागणार नाहीं [| 

भाषिक आणि वैचारिक ऐक्य यांच्या बला. 
बळाचा आणि तारतम्याचा राष्ट्रसंबर्धनांतील 
उपयोग सतत ध्यानीं वागवून भारतांतील भाषा- 


ही कोठें, किती आणि 


1 


समस्या सोडविली पाहिजे, भारतान्तर्गत देशराज्यांत 
व्यवहाारसोकयांसाठीं कोणत्या एका माषामाध्य- 
माचा स्वीकार आणि वापर कोणत्या मर्यादेनें आणि 
धोरणाने केळा पाहिजे, इंग्रजी-संस्कृतप्रश्नति प्राचीन 
आणि अवोचीन संपन्न, शानबळलदायक भाषांतून देश । 
भाषा आणि राष्ट्रमाषा यांचें पोषण योग्य प्रमाणांत 
कसे केळें पाहिजे इत्यादि सर्व गोष्टींविषयी आपले 
विचार निश्चित, स्वच्छ, तकंशयुद्द आगि राष्ट्रहित- 
पोषक अस्ते असळे पाहेजेत, तर्से झालें म्हणजे 
देशी भाषांना जिल्हायातळीच्या मर्यादांत कोंडून 
टाकण्याची क्ळाप्ते आपल्या विचाराच्या कसोटील) 
उतरणार नाही, इंग्रजी भाषा कोणीं कोठवर 
नभ्याशिळी पाहिजे हं समजून घेऊन, जेथें नको तेथून 
ती काढून टाकण्याचे ध्येय ठेवून आणि जेथें हवी 
तेथे ती ठेवली पाहिजे, इतर्केच नव्हे तर तिचा 
अभ्या" बाढबला पाहिजे, हें ध्यानांत धेऊन तशी 
मांडणी मांडण्यास आपण उद्युत होऊं, मारतीय 
भाबांचा स्वाधार आणि भारतीय संस्कृतीचा 
मूळाधार असलेली संस्कृत माषा हिवेहि अध्ययन- 
अध्यापन योग्य प्रमाणांत आणि नव्या पद्धतीनें कणे 
चालवावे हें कळून येईल, आणि देशी भाषा आणि 
राष्ट्रमाबा यांच्या पोषण-संवर्धनांत संस्कृतचा 
उपयोग कसा करून घ्यावा हे स्पष्ट होईल. फारसी, 
अर्‌ी, पोतुंगीज, तुकी आणि द्रविडी भाषा यांच्या 
हारे पूर्वा आपण अ आत्मसात केळे आणि जै 
आपल्या भाषांत आपल्या भाषेच्या वळणाने एकरूप 
झालें आणि आपल्या भाषासंवर्धनास साह्यभूत ठरले 
(काढून फेकून देण्याचा अवास्तव मोह आपणांस 
"डणार नाहीं, इतकेंच नव्हे, तर आणखी कांही नंतर 
उपयुक्त अंश जग्नांतील कोणत्याहि भार्बेतून 
शाणांठा आत्मततातू करतां आळे तर तेहि 
'पमयपर्ण झायण कहून घेऊं शकू, 

भाषेला जिल्हापातळीत कोंडून ठेवणारें विधेयक 
तया ह राज्यापुढीळ नवे भाषाविधेयक या गो 

डू *_ री ८. ह 4. 

मागच्या तीर ल राज्यांतील तीन का 
व्यवहार आदि क्षेत्रांत मुर ह राला 
यारे च्या अनिरुद्ध संचा 

णि विकासाला कसलाहि आणि कोणताहि पायबंद 
ने घालतां त्यांना स्व प्रकारचे उत्तेजन मिळेळ अर्स 


४ढ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ १ | त्रै 


र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


हष 1] 


राष्ट्रभापा-प्रश्नाची यथाथ मीमांसा 


घोरण ठेवलें पाहिजे, या विधेयकाने वरील भाषांचा 
राज्यभाषा म्हणून स्वीकार केळा आहे. ही घोषणा 
स्वागताह॑ असली तरी त्यांना जिल्हापातळीत 
कोंडून ठेवण्याचे शासकांचें धोरण आम्हांस राष्ट्र 
हितपोषक वाटत नार्ही, म्हणून विधेयकाने. या 
ठिकाणीं योग्य वाटतील ते हुकूम सरकार वेळोवेळीं 
काढीळ अशी जी सत्ता अपेक्षिली आहे तशी 
अनियंलित सत्ता आपणांला सरकारच्या हाती 
सोंपवितां येणार नाहीं. केंद्रतरकारशी करावबाच्या 
व्पवह्ारानाबत राष्ट्रीय हिंदीचा तरकार स्वीकार 
करील तर तशी मर्यादित सत्ता सरकारला मिळाली 
पहिजे. पण त्यापलीकडे जाऊन हिंदीचा बापर 
जिल्हापातळीच्या वरील पातळींत सरकार सरहा कह 
पाहील, तर त्या कामी आवइबक ती अटक आपण 
सरकारवर घातली पाहिजे. संविधानांतील धोरणास 
अनुसरून प्रबळ लोकमत प्रकट केळे पाहिजे, आणि 
या लोकमताप्रमागे आपलें भाषाविधयक धोरण 
ठरविण्यास सरकारला आदेश दिले पाहिजेत, 
विद्यापीठांत शिक्षणाचे माध्यम म्हणून राष्ट्रीय 
हिंदीचा सरंहा स्वीकार करण्याची सरकारची 
आळवणी आपण मंजूर करतां कासा नये. 
अपवाद उत्सगे कसा होऊं शकेल ? 
विद्यापीठांत माध्यस म्हणून देशी भाषाच चालू 
केल्यात अध्यापकवग देशी भाषाच जाणणारा 
असावा लागेळ आणि या देशी भाषा न वापर- 
णाऱ्या व्यापक भारतीय क्षेत्रांतीन नामांकित तज्श 
अध्यापक आपणांस कधींच घेतां येणार नाहीत 
अशी अडचण या प्रसंगी पुढ मांडळी जाण्याचा 
संभव आहे. परंतु येत्या दहा-पंधरा वर्षोत जर 
अखिल भारतांत राष्ट्रीय हिंदीचे इतके शिक्षण आपण 
अनिबरां्य केलें की, त्या शिक्षणामुळे आपले विचार 
किंवा आपलीं प्रवचने राष्ट्रीय हिंद[त मतळभ सम- 
जण्याइतकक्‍्या सुबोधतेने कोणाहि अध्यापकास करतां 
येतील आणि विद्याथ्यीसहि राष्ट्रीय हिंदीतून दिलळी 
बिपयाची समजूत पुरेशी होईल, तर विशिष्ट देशी 
माषा न वापरणाऱ्य़ा अध्यापकाचा अपवादोत्मक 
उपग्रोग आव्यक असल्यास आपणांस करून घेतां 
येईल, एवढ्या अडंचणीक्षाठी असला अध्यापर्के ञथे 
पाहिजेच असेल तेथें तो नेमतां येईल आणि देशी 


नब, ७ ४५ 


अनुक्रमणिका 


भाषामाध्यमाचा अपवादात्मक आणि किंचित्कालिक 
संकोच आणि त्याग खपवून घेतां येईल. अपवादा- 
साठीं नियमच नको असें म्हणतां येत नाही, उत्सर्ग 
आणि अपवाद यांच्याविषर्यांची ही नीति सनातन 
आहे, नवी नाहीं, अपवादानें उत्सर्ग बाधित होत 
नाहीं. पण म्हणून अपवाद कांहीं उत्सर्ग होऊं शकत 
नाहीं, सामान्य नियम असाच राहील कीं, मराठी 
माषाक्षेत्रांत भराठी भाषा जाणणारेच अध्यापक 
अध्ययन-अध्यापन करतील, मराठी भाषा न जाणणारा 
अध्यापक हा अपवाद समजावा लागेल, आणित्याची 
आपणांस विशेष गरज असेल तर, विषयानुरोधाने 
किंवा प्रसंगानुरोधाने हिंदीचे काय पण इंग्रजी 
किंवा संस्कृत अश्या अन्य माध्यमांचाहि मर्यादित 
वापर अपवाद्रूपार्ने करून घेतां येईल, मराठी 
विभागांतच असे अध्यापक कायमचे राहूं इच्छितील 
तर अक्या अध्यापकांनीं इाकयतोंबवर मराठी 
भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करणें इष्ट होईल, असें 
बहुभाषी अध्यापक मिळगें किंवा तयार करणें 
अगदींच कठिण नाही. आणखीहि कांही व्यावहा- 
रिक तोडी वेळेप्रमाणे काहून तेथे प्रसंग निभावून 
नेतां येतात, बहुसंख्यांचें हित प्रधान ठेवूनच अशा 
प्रश्नाचा निर्णय केला पाहिजे, 

भारत हा बहुभाषिक देश आहे. तेर्थे विद्वान्‌ 
म्हणून प्रतिष्ठा पावणारास एकाहून अधिक भाषा 
आल्या पाहिजेत, स्वतःची मातृभाषा, इंग्रजी अथवा 
संस्कृत आणि त्याबरोबरच भारतांतीळ आपल्या 
मातृभाषोशिवाय दुसरी एकादी प्रोढ देशी भाषा 
आणि या सर्वांच्या जोडीला सवसाधारण जी 
राष्ट्रीय ॥हिंदी इतक्या भाषांचा वापर त्यास .करतां 
आला पाहिजे, 

हिंदुस्थानांतील अनेक देशी भाषांत शब्दसाम्य, 
रूपसाम्य इतके आहे कीं, त्या भाषांचा 
बारंबार वावर करण्याचा प्रसंग आला असतां हें 
साम्य ध्यानांत आल्याशिवाय राहणार नाही, 
गुजराती, बैंगाळी, मराठी, हिंदी या आर्यकुलांतील 
भाषांमध्ये आणि त्यांच्या बोडींमध्ये आणि एकंदर 
ठेवणीमध्ये दहून राहिळेळें साम्य हळूहळू कळून येऊं 
लागल्यावर त्यांचा बाऊ वाटणार नाहीं, आणि 
अनेक भाषांत गति करून घेगें तितकेसे अवघड 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


“ 0) 


५२. 


ऱ्य 
क क 


£ नि 


रि 
>! | 
प्र 
त्र्य 
स्म 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जाणार नाहीं. आज इंग्रजीचच स्तोम फार आहे. 
हे जसजसे कमी होईल तसतर्च आपल्या देशी 
भाषांचे तेज आणि त्यांतील आपलेपणा उठावदार- 
पर्गें आपणांस दिसू लागेल, आपल्या पूवेजांना 


असाच अनुभव आला असला पाहिजे, आणि 
अडचणींचा जेवढा बाऊ आपणांस वाटतो तेवढा 


त्यांच्या केव्हांहि अनुभवास आला नसला पाहिजे, 
आजहि बाजारपेठेत किंवा तीथक्षेत्राच्या ठिकाणी हा 
अनुभव आल्याशिवाय राहत नाही, 
देवनागरी लिपीचा सवेच्र प्रसार अवड्य 
आजच्या युगांत लिहिण्याची गरज वाढली आहे; 
त्यामुळें लिपीच्या प्रश्नाचे महत्व वाढळें आहे. 
भारतांत अनेक लिपी प्रचालत आहेत. या बहुतेक 
लिपी एका प्राचीन मूळ लिपीतील खुणांत थोडी 
निकाति हात हात तयार झालेल्या आहेत. त्यांतील 
साम्याची ओळख पटण्यास जरा अधिक वेळ लागेल, 
म्हणून या अनेक लिपीमध्ये सर्वमान्य आणि शिष्ट 
अशी जी देवनागरी लिपि तिचा भारतांतील सर्व 
भाषासाठा वापर करण्याचा निश्चय आपण केला.तर 
आपले काम फार सापे होईल, आपलें माषिक ऐक्य 
आपल्या फार लवकर लक्षांत यावयास लागेळ आणि 
आपला सरकारी आणि इतर व्यवहार सुकर होईल, 
देवनागरी (ळिपि निरनिराळ्या भाषा वापरणारांस 
* फार जवळ आणील, पूर्वीच्या संस्कृत पंडितांस याचच 


लिपीने एकड्प केळे होते. ताच परिणाम या 
लिपीच्या स्वीकारामुळें अखिळ भारतावर घडेल, 
या लिपीत आवश्यक त्या खुणांची भरहिं 
घालतां येईळ, उदू माषा म्हणतात ती वास्तावेक 
एक हिंदी माषा आहे. हिंदुस्थानांत जन्मास आलिली 
व हिंदुस्थानच्या हृवापाण्यांत वाढलेली ही भाषा 
असल्याने देवनागरी लिपीत ती लिहिली गेली 
असतां तिचा हिंदीपणा आपल्या मनांत अधिक 
चटकन्‌ उतरेळ, उदू लिपि ही सेमिटिक वंशांतील 
आहे, त्यामुळ ती आयकुलांतील लोकांना परकीय 
आहे, मुसलमानांचा कुराण हा घमग्रंथ अरनी लिपीत 
लिहलेला आहे. धर्माच्या ओढीमुळें अरबी अथवा 
उदू लिपीकडे मुसलमान ओढले गेले, सेमिटिक 
राष्ट्रांशी संत्रंघ ठेवण्याच्या कामी या लिपीचा 
आपणांस पुष्कळ उपयोग होईल हें जरी खरे आहे 
आणि म्हणून ज्याला शिकतां येईल त्याने उदू लिपि 
शिकली असतां त्याचा फायदाच होईल हेंहि जरी खरे 
असलें, तरी हें कोणासहि कबूल होईल कीं, उदूला 
आमच्या सर्वेठामान्य भारतीय व्यवहारांत यापुढें स्थान 
देण्याचें फारसें कारण नाहीं. भारतीय मुसलमान देव- 
नागर|द) पाराचेत झाले म्हणजे उदू लिपीचे प्रयाजन 
पुष्कळसं नष्ट होईल. म्हणून देवनागरी लिपीचा 
सवत्र प्रसार केला पाहिजे 


युज. आ 


: कांगारू' चा शोध 


१७७० साली विख्यात साहसी प्रवासी 


केप्टन कुक यानें अ ह्‌ 
लियन जेगलांत कांही शिकार पकडाबयास पाठावि 'पल्या मागसांना अनोळखी आल 


ढ त्यां 
त)डाकड्चा भाग चांगळा डोलदार पण खाली पोटाला 


असं तं जनावर होत. कुक 
असतां त्यांनी आपले हात पसरे 
या शब्दाचा अथ असा आहे क॑ 
ज्ञानी याचें वर्गीकरण करण्याचा प्रय 
111910-8120९0 171080 ) असेंहि 


बगीतीळ मुख्य भा अस त्याचे वर्गन केळे गेले 


7” रीडसे डायजेस्ट :, 


चया खलाध्यांन तेथल्या जंगल 
खांदे हलवले आणि 
त्याविषयी तुम्हांला कांही सांगणे, शव 


ना एके चमत्कारिक प्राणी पकडून आणला, त्याचा 
एक पिशवी आणि ४ फुटांची लांब एक शेपटी, 
1 लोकांना या चमत्कारिक प्राण्याविषयी विचारले 

कांगारू ! * असें को्ही तरी ते उद्गारले ! 
यच नाही !?, मग प्राणिशाख” 


अर आकाराचा उंदीर ' ( ऐ४ 
श अखेरीस पिशवी-पोट्या चमत्कारिक प्राण्यांच्या 


(जानेवारी १९५२ ) व€न 


र. 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१... 2. 
५-/ र त 
तुका). 
यात 
७७ नवभारत (7 
क धर टि 


र भू ह “१ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नाना फडणीस 


मराठेशाहीतील साडेतीन शहाण्यांपैकी अर्धे 
शहाणे म्हणून गणले गेळेळे व इंग्रजांना पुरून 
उरणारे यशवन्त मुत्सद्दी विष्णुमक्त नाना हे 
इतिहात्तांत, प्राचीन भारतांत नंदांचा उच्छेद 
करणारा कौटिल्य वा इटलीतील पायाळयंत्री 
राजनीतिळेखक माकेअंवेली, यांच्याशी तुलले गेलेळे 
आहेत, पण आचरणांत ते कसे होते हे ते राजनीति- 
ळेखक नसल्यामुळें कळर्णे दूरापास्त होते. शत्रूची 
खडान्‌खडा बातमी हेरांकडून मिळवून त्यांच्या 
मनाचा थांग लावून घेणारे व तदतुरोधाने त्यावर 
काटशह मारणारे, अश्शी नानांची करोति त्यांच्या 
आख्यायिकांनीं सिद्ध आहे. पण त्यांच्या तथाकथित 
भौरुपणामुळें ते सौम्य आचरणाचे मुत्सद्दी असावे 
असा आजवर समज आहे. ्रिशेषतः राधोबा व 
आनंदीबाई या पुतण्याच्या बघाचा दोष माथी 
पडलेल्या व्यक्तींविरद्ध त्यांनीं जो तिरस्कारयुक्त भाव 
दाखविला व त्यासाठीं आठ वर्षे झगडा केला, 
त्यावरून सव इतिहासवाचकांची साहजिकच अशी 
समजूत आहे कीं, या माणसाकडून कोणावर मारेकरी 
घालण्याची क्रिया घडणार नाहीं, कािल्यान 

पल्या ग्रंथांत शत्रूला जारण-मारण-मेल तंत्र-विष- 
प्रयोगादि उपायांनी नाहींस करावे म्हणून अनके 
उपाय सुचविले होते व ते इतिहासांत राजघराण्यार 
व राजसत्तेशी निगडित असलेल्या लोकाद 
नेहमीं आजतागायत योजण्यांत येत आहेत. नाना 
फडणीस शत्रुनिवारणार्थ किंवा नाशार्थ मांत्रिक 
अनुष्ठाने करवीत व महादजी शिदे तर कडक 
शाक्त जारणमारणादि प्रयोग यांवर विवास ठेवीत 


ह इतिहासांत नमूद आहे व. ते तत्कालांन लोक- 


प्रा. त्य. दो. शेजवलकर 


(२ 


मारेकरी घालतात! 


समजुतीस घरूनच होते. मारेकरी घालण्याची रीतहि 
६ मोगलाई कावा * नांवाने मराठोंत संबोधिली 
जात असे, राजपूत राजांनींहि तिचा बराच अवलच 
केलेला होता. पग मराठेशाही या दोषापासून 
सामान्यतः आलिप्त मानण्यांत येत असे. मानण्यांत 
येत असे, असें म्हणण्याचे कारण, शिवाजीमहाराजांचे 
अफझलप्रकरणीं वा मोरेप्रकरणीचें वतन मराठ्याचे 
टीकाकार याच तंद्रांत घाळ्तात, शाहू छत्रपाति- 
प्रभाते मराठेशाहींतीळ राजांवर व यांच्या प्रधानां- 
वर असेच हल्ले काहिपिल्याचें चखरींतून वगेरे लिहून 
ठेवळें आहे. ते कसेहि असलें तरी नाना फडणास 
हे मात्र कागदी घोडे नाचवून किंबा उघड लढाई 
करून आपले हेतू साध्य करणारे अर्वेच वाटत 
हेते. पण. भेगवळी-दपतरा पैकी दहा वषोपूर्व'च 
तर्झुंमा करून ठेवळेळीं कांही किरकोळ व्यत्तारचा पत 
नुकतींच अन्य कारणासाठी चाळीत असतां हा 
ऐतिहासिक समज चुकीचा आहे अर्स आढळून 
आलें. कोटिल्याने सांगितल्याप्रमाणें शचूच्या रय 
सेनापतीस मारेकऱ्याकडून परस्पर नाहींसें करण्याची 
त्यांची थोजना या कागदांवरून उघड होते. 

हीं पत्रे कृष्णाजी नरसिंह नामक क्रोणा कारकुना" 
चीं नानांस लिहिलीं असून, हा ग्रहृस्थ याच 
कामासाठी मुद्दाम पुण्याहून नानांना भेटून उन 
१७८१ च्या जुलेत पेणेस उतरला, या वेळा सुषश्छ 
हानधी हा मराठ्यांना लुबाडावयास निधाड्ला 
पाताळयंत्री, खट्याळ व नीति-अनीतीची चाड ग 
बाळगणारा इसम गव्हनर होता, राधोबा इंसरजांच्या 
आश्रयाउ जाण्यापूर्वीच यानें त्वरा करून भारभाई 
च्या संकटमय काळाचा फायदा घेतला व साष्टी 


५१ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र >५९ 


क्ला ्् अमृतमहोत्सवी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कांदीज केली, नंतरहि राघोबाचें खूळ वाढवून 
वरिष्ठांच्या हुकुमाविरुद्ध व त्यांनीं केळेला तह न 
सुमानतां स्यांने पेशबांईंबिरद्ध आपली कारवाई 
चालूच ठेवली, पण सन १७८१ च्या उन्हाळ्यांत 
त्याने पाठविलेला कारस्थानी, पराक्रमी व मनस्वी 
तडफेचा सेनापति जनरल गॉड पुण्यावर चाळून 
जाण्याच्या इंग्रजांच्या दुसऱ्या प्रयत्नांत सवेस्वी 
पराभूत होऊन पावसाळ्यांत ल्ढाह मंदावल्यापुळे 
कसाबसा तग घरून कल्याणच्या आसमंतात छावणी 
करून राहिला होता. या सेनापतीच्या हिकमती 
कारस्थानांमुळें मराठ्यांच्या राज्यास धोका निर्माण 
झाला होता. तेव्हां त्यास व गव्हनर होनत्री यास 
मारेकऱ्यांकडून मराठेशाहीच्या कुशीतील हे सलणारे 
कांटे दूर करण्याचा नानांचा हेतु दिसतो. कारकून 
कृष्णाजीचे पहिले प्न ता. २८ ऑगस्टचें असन 
दुसरें २४ नोळ्हेबरचें आहे. या अवधींत गोडडे 
कल्याणहून तुरतेस जाऊन दोन महिन्यांनी परत 
मुंबईस आला व बडतर्फ; झाला, | 

पत्रांतील मजकूर येणेप्रमाणे : 


[4 1. 
१ “ स्वामीची आजा घेऊन निघालो ते श्रावण 
शु १० दरमीस पेणेस पोहचलो. 
.. ५ डू 
ब्तैमान कळल, तेव्हां त्याच्या शोधास पाठाबिळे 
र्तो दुसरे दिवशीं येकादसीस निघोन गेला येका 
महिन्याने माघार याबयाच या 
हांस भेटून येक दोघे 
भी जता दाव साधेल 
तश करितील, गळत उंदेरीपैका देविळे होते त्यास 
सरकारच आशापत्र हेते ते देऊन जासूद पाठवि3 
होते, त्यास दाहा रोज जासूद ठेवून घेऊन शेव न 
पत्र देऊन रिकामे पाठविऊे ही तवी. 
लिहिले, त्यास गढअतामु 
नोरांने गळबत न दिले तेव्हा -..* न 
उ ितेव्हांमु इहून आणाविळे 
काळ गलबत येथ आठे, उद्यां निघोन जावर: ी 
आहे, काराणी आहेत त्यांचे विचारें बर्त करे 
राजश्री रामजी पाटीळ याजकडून मर 
पाठविले त्यास सांगितलें को, गाडराचे कर. 
जाळें आगि आधीं मुंबईच्या जनराठा > 


(३ 


च पट जार्‌ 
करावयार्चे, त्यास आम्ही सांगतां असे सांगि गज 


तले र्क 9 


अनुक्रमणिका 


आम्हांस यजमानांची आज्ञा आहे जे, आधी गाडराचें 
काम करावयाचें येस आहे, पुढें दुसरे जे, घडोन 
येईल ते घडू, दुसरी मुंबईहून आज उद्यां बातमी 
यावयाची आहे ते आल्यावर शेवेसीं लिहीन, जाण्या- 
येण्यास. गळवताकरितां सरोठा हिसका बसला, तरी 
उंदेरीकरात निक्षून ताकीद होऊन गलबत दर्या- 
वदी सुधां आम्हांपासी नेहमीं असावें तरी जाण्या- 
येण्यास कामाची सोय ठीक पडती. मेखजी आम्हांभ 
उंदेरीकरांही पत्र पाठविळें आहे. हें बाजिनस पाठ- 
विळे आहे, मुंब्रईस जाण्यास चवकशी बहुत हीत 
आसती. जासूद देतचें माणत निराळें दिसतें. 
कामाठी ठेवून घेतला आहे, याचा रोजमरा पाठ- 
वायाची आज्ञा होऊन रोजमरा येई तें करावें. 

टे “ आजपयत किहीमचे मुकारमी होतो तेथून 
उमइस गेलां आलो. काल पेणेस आळी, कलां. 
गाडर मुंबईस कार्तिक वद्य ४ चतुर्थीस आला. 
शधगावे शे-दीडशे पावेतो माणसें गाडदी मिळोन 
सोईत, मुंबादेवीजवळ मैदानांत राहिला आहे. 
त्याची बाइको सुरतेहून आली. तिजबराबर 
अ पे. तेदैदीचे उंड दोनशें ब बेल ताने 
यव आले. विळाइतेहून गाडरा'ची फोजदारी तगेर 
हेनरी _ नराळ याणे करविळी, त्यापक्षी गाडर 
उनईत ठेवून घेतला. तेव्हा त्याची बायको मुंबईस 
दाखऴ जाहूळी, कळावे, सरकारांत फरासिपाचा 
पकड आला; त्याच्या बोलण्यांत रेवदंडा किला 
आपल्यास मागतात. हे बातमी मुंबईस आल्यावरून 
नाड तयारी करितात. पुढें गाडरासच हमवार 
१. रेवदंडा घ्यावा हा मतलब आहे. यैसी बातमी 
आतून आहे, जनराढ ह्रनची याचे खासगीचा 
णि भवानजी नामे पत्याणा परभु आहे, त्याज- 
ढ &न भारकाईने ढागळी आहे. त्याचे आमचे इष्ट 
पुळे कळलें, कळावे, आपल्या कामाचा मजकूर 
आपले ग्रहह्त दोही जागा पाहारेयाची चाकरीत 
आहेत, ज्या वेळेस संघ साघेल त्या वेळेस कार्य लव- 
केर घडावे येसे आहे. या ग्रहस्तास सावध करण्याविष्ी 
१ बातमीविसी वगेरे जगनाथ नार्मे ग्रहस्त आहेत. 
घाजबर येका कोल्याने तुफान घेतळें जे, कांही 
हत गाडद्‌ फोडाबयास आपणास सांगितळें, त्याज- 
कारतां मशारनिझेस सरकारांत आटक केलें आहे. 


५्र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 


] रॅ ट्र 
५५ १_७ 
क “िष्ण्त्क> 
वि 0स6नवभारत 
च. धि ७०५ पी 


म्ह णः 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नाना फडणीस मारेकरी घालतात ! 


चौकसी जाल्यावर सुटतील, त्याचे रदबदर्लांत त्याचे 
चौकीदारपैकी .व॒मांडवीपेकीं येक दोन ग्रहस्त 
आहेत. चिंता नाही, माझाबराबर जासूद जोडा 
होती ते व कामाठी उठोन शेला, मुवईस जाण्याच! 
सौय कामाठी उपयागी पडतो. दुसरा माणूस 
कामास येत नाहीं. मर्जीस आल्यास कामाठीजोडीा 
येक पाठवावी, पांच महिने आज्ञिप्रमार्णे राहिलो. 
दैेवयोगें काम ठांबळें यास यास उपाय नार्ही, माझ 
रोजमऱ्याविसी आज्ञा होऊन राजमरा आल्यास 
खर्चांचे उपयोगी पडेल, खचाची आबाल आहे, पुढ 
आज्ञा होईल त्याप्रमाणे वतणुकत येईल 
वरील पत्रांत 'काराणी' असा शब्द आढेला आढ 
तो कोणत्या भाषेतील ते कळत नाही, त्याचा ञथ 
मारेकरी असा यासंबंधांत दिसतो. स्वतंत्र माणुस 
गलचत वगैरे त्याच्या उपयोगासाठी देऊन हं काम 
करावयाविर्सी नानांनी नेमलेला दिसतो. मारेकरर 
हॉर्नूबी व गॉडड॑ यांच्याजवळ पहारेकरी म्हणून 
नोकरीत राहून साधि ठांपडेल तेव्हां खून करून 
पळून जाण्याच्या विचारांत दिसतात, ते गाडड- 
चरोबर कल्याणाहून सुरतेसहि गेले हेते. उंदरांच्या 
किलेदाराळा जाण्यायेण्यासाठीं गलबत पुरावेण्याच! 
नानांची आज्ञा हाती, पण त्यानें जरर तेव्हां त न 
दिल्यामुळें कृष्णाजीपंतास मुंबईहून स्वतेत्र गलनेत 
आणवून त्यावर आपला माणूस पाठवावा लागला, 
जगनाथ नामक कोणी ग्रहस्थ इंप्रजाकडाल गाडदा 
शिपाई फोडावयाच्या कामावर ठेवळेला दिछतो. 
नानांनी मागाहून पाठविलेल्या ग्रहस्थाजवळ गाइड 
[भ न झालें तरी आधीं हानबाचे कराव 1 
सांगन पाठविळें, पण कृष्णाजीपेत गांडडेचच काम 
प्रथम करावे अश्या विचारांत दिसता. नाना व 
कृष्णाजीपंत यांच्यामध्य रामजी पाटलासारखा मधील 
दुवा दिसतो. हेतु असा काँ मुख्य यजमानावर 
कधीच आळ न यावा, या पत्रात गोडडीची घायके! 


सुरतेहून दोनशे उंट व 
एक करुण हास्य़कयथा 


सारे कौटक मोठसोठ्यान हसत हात. 
कारण आपणच विणलेल्या जाळ्य 


तीनशे नेल लादून घऊन 


आणि एक कीटक दुसऱ्याला सांगत हीता-- 


खुष्कीने मुंबईस आळी व मुंबादेवीजवळ त्या काळी 
असलेल्या सैदानांत नवऱ्याजवळ तंबूत येऊन 
राहिळी असें आहे. ती सुरतेच्या कोणा डच 
व्यापाऱ्याची मुलगी होती व तिचे लग्न गॉडडशीं 
सन १७७९ च्या पावसाळ्यांत झालें, ही गोष्ट 
नानांनी पाठविलेला वकीळ लक्ष्मणराव गोविंद 
चिटणीस याच्या अस्छल पत्नांत प्रथमच ज्ञात होत 
आहे. इंग्रजी राष्ट्रीय चरित्रकोशाच्या लेखकास हे 
गॉडर्डचें ल्न झाल्याचें माहीत नाहीं. इं ल्म 
झाल्यानंतर थोड्याच दिवसांत लक्ष्मण गोविंदावर, 
सुरतेच्या डच बखारीचा मुख्य वॉंदेग्राफ याच्याशी 
इंग्रजांच्या ताब्यांतील सुरतेचचा किल्ला गुप्त आकस्मिक 
छापा घाळून मराठ्यांच्या ताव्यांत देण्याचा कट 
केल्यावद्दळचा पत्रव्यवहार गॉडडंच्या हातांत. पडल्या- 
मुळें, आरोप आला व तहाची मोळणीं फिसकटून 
विटणास हात हलवीत माघारा पुण्यास आला अर्से 
डफच्या इतिहासांत लिहिले अ हृ. यावरून शका 
येते काँ स्त्रियांकडून भातमी काढून राजकारण चाल- 
विण्याचा नानांचा प्रधात असावा किंवा काय! तें 
करसहि असलें तरी दुष्ट व बरेळाग शत्रूंच्या पुढाऱ्या- 
वर मारेकऱ्यांची योजना ते करीत असत, हें वरील 
पत्रांवरून सिद्ध आहे. मात्र या प्रकरणी नानांचा 
हेतु साध्य न हॉतां गॉडड पुढें आजारी पडून 
१७८२ च्या नोव्हेंभरांत जहाजावरून विलायतेस 
जाण्यास निघाला व इंग्लडांतील जमिनीचे टोक 
दिसण्यापूर्वींच जहाजावर ७ जुळे १७८३ रोजी 
मरण पावला. तो केंट तालुक्यांतील आपल्या गांवी 
पुरला गेला, त्याबरोबर त्याची बायको असल्याचा 
उललेख नाहीं, ही गोष्टि वर सांगितलेली शंका 
येण्यास कारणीभूत होते. द्वाड हॉनेभी यापुढेंहि तीन 
वध मुंबईचा गव्हनर असून त्याने झडप घाळून 
लेडी मराठ्यांची साष्टी मराठयांना परत मिळू 
ढी 


>| 
दिली नाहीं हे इतिहासज्ञांस विदितच आहे. 


हष क शेणा 


त अडकून मरणारा एक कीटक त्यांनीं पाहिला होता. 


>> क क्‌र॑ 
६ यालाच कुणीकुगी मानव असेंहि म्हणतात, "देवदत्त दाभोळ 
५३ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कका 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


येया सर्वोद॒यसंमेळनापुढीळ एका महत्त्वपूणे प्रश्नाचें स्वरूप : श्री. लक्ष्मीनारायण भारतीय 


आचार्य विनोबा यांचें भूमिदानयज्ञाचें कार्य 


विनोबांचा भू-दान-यज्ञ सुध होऊन आतां 
जवळजबळ वर्ष होत आलें आहे. शिवरामपकछकी 
(हैद्राबाद ) येथोळ सबोंदयसंभेळन पुरें करून 
त्यांनी १६ एप्रिळ १९५१ ला तेळंगणांत प्रवेश 
केला व ता. १८ लाच पोचमपल्ली नांवाच्या 
नलगुंडा जिल्ह्याच्या एका खेड्यांत भू-दान-यज्ञाची 
महान्‌ गंगोत्री उगम पावली, तीच गंगोत्री आज 
गंगा-यमुनेच्या पावन प्रदेशांत वेगाने विस्तरून 
वनारसच्या सेवापुरी येथीळ सर्वोदयसं मेळना प्र- 
त ता. १० एंप्रिळ १९५२ ळा पोचत आहे. 
तेढंगणयात्रेनंतर २|| सहिने मध्यंतरी ही भू-दानाची 
गंगोत्री गंगेचे रूप घारण केळें न केे तोंच गुप्त 
झाळी होती. जणूं केवळ तेलंगगाच्या तप्त भूमीच्या 
शिंचनासाठींच तिचा ञाविभाव झाला होता कां 
काय असे त्या वेळीं प्रत्येकाळा वाटळे, पण सेवापुरी 
संमेलनानंतर तर आतां या * भू-दान-यज्ञ-गंगे *चें 
अखिलभारतीय असे विशाल रूप प्रकट होणार 
असून हें पवित्र पाणी संपूण भारतांत सर्वशक्ती निशी 
ब दुर्दम्य उत्साहाने एका विराट आंदोलनाचे ल्य 
घारण करून वेगाने पसरणार आहे. त्या विराट 
आंदोलनाची प्रभा आतांच फांकू लागळी असूने 
उत्तर भारताशिवाय इतर प्रांतांतहि-गुजरात, 
राजस्थान, उत्कड, महाराष्ट्र, आंत्र बगैरेकडेहि 
स्वयंस्फूतीनें, स्वयंप्रेरणेने, कोणत्याहि संघटनेच्या 
मदतीशित्राय हे काम वाहूं लागडें आहे. 


सुरुवातीपासून आतापर्यंतचा जर आढोवाचं 
घेतळा तर डोळे दिपून जोण्याइतके अद्‌भुत काम 
या वेळेपावेतों झालेलें दिसेल ! मिळालेळी जमीन तर 
एक स्थूळरूप मात्र आहे. पण ते काम सामान्य 


अनुक्रमणिका 


नसून आजच्या काळांत असंभाव्य मानलें जागारेंच . 


आहे. तेलंगणांतच जवळजवळ साडेसहाशे दात्यांनी 
विनोदांना १३ हजार एकर जमिनी दिल्या व नंतर 
त्यांच्या गेरइ॒जेरींत त्यांनीं नेमळेल्या समितीलाहि 
आतांपर्यंत ३ हजार एकर जमिनी मिळ'ल्या. 
हो १३ हजार एकर जमीन फक्त ६००६२ 
दिवसांत मिळाली, म्हणजे रोजची सरासरी २०० 
एकर पडली, यांत जास्तीत जास्त १ हजार प्त 
पर्येत एकाच व्यक्तीचे दान आहे, तर कर्मीत कमी 
१ गुंठा अर्थ्या एकराच्या मालकानेसुद्धां दिलि 
आहे ! कांहीनीं सर्वस्वच दिळे तर कांहीनीं अर्धा- 
पाऊण हिस्सा देऊन टाकला. कांहीनी चौथा- 
पांचवा हिस्सा दिळा तर कांद्दीनी स्वतः देऊन 
इतर नातेबाइकांकडूनहि देवाबेळे. जेथे विनोजा 
पोंचूं शकले नाहींत तेथूनह्िि जाभिनी आल्या. या- 
शिवाय आपसांतील वषीनुबेदे तेथे चालत असलेल्या 
भाऊबंदकोचीं भांडणे विनोबांच्या मध्यस्थीमुळें 
मिटलीं तर गांवकीचे असंख्य झगडे सामोप- 
चारानें व देवाण घेवाण करून मिटबिळे गेले. तसंच, 
उत्तर भारताच्या प्रवासांताहे, आतांपर्यंत ५०- 
५५ हजार एकर जमिनी मिळाल्या. दिली- 
पर्रेतच्या वाटेतील मध्यप्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत 
व विंध्य-परदेश यांतून १०-११ हजार एकर जमीन- 
निळाळी, जेथे विनोबा गेले नाहीत अशा प्रांतांतून- 
हि २-२ हजार एकर जमिनी पत्रद्वारे मिळाल्या, 
आतांपर्येत सर्वे भारतांत जवळ जवळ ८० हजार 
एकर जमीन एकूग मिळाली असून उत्तर प्रदेशा- 
ने एक कोटीच्या किमान देयमागा ( (१0००४) पेकां 
५ लाखांचा पहिला हप्ता त्वरित देण्याचा संकल्प 


षड 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 


व... 2. 
१ / क्य १ 


> से 
॥& नवभारत (ट्ट 
*्स्धी॑ ७५ प 3०१९ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आचाय विनोबा यांचें भूमिदानयज्ञाचें काये 


केला आहे व येत्या मेनजुनपयेत तो खात्रीनें पुरा 
होइल अशी अपेक्षा आहे. विंध्य-मध्यप्रदेशांनी हि 
असे संकल्प केळे आहेत. पण आज सवे शाक्‍ति 
उत्तर प्रदेशांत लागली असून तेथें या कायाचे 
विशाळ स्वरूप आतांच दिस. लागले आहे. भू-दान- 
यज्ञ हा जमिनीच्या प्र्षाच्या निराकरणासाठी एक 
मार्ग असला तरी तो एक यज्ञ आहे. व यज्ञाचा 
स्य म्हणजे क्रान्तीचा स्पर्शी आहे, एका विशिष्ट 
मावनेचा स्पर्श आहे. म्हणून १-१ एकराच्या 
मालकाकडूनीह यांत हविमोग गेला आहे. ब तो 
स्वखुषीने घेतलळाहि गेळा आहे. देणाऱ्यांनीं ज्या 
भावनेने जमिनी दिल्या ता भ!वनाच यांत लक्षांत 
घेगें आवश्‍यक आहे. 

बिनोब्नांना ज्या जमिनी मिळाल्या त्या कशा व 
कोणाकडून मिळाल्या याचा इतिहास लिहाववाची 
जेव्हां वेळ येईळ तेव्हां भारताच्या सहृदयतेची 
अख्य उदाहरणं समोर येतील, एखादा आंधळा 
अपरात्री विनोबांना झोपेतून उठवून असेलनसेल 
6 ३-४ एकर जमीन देऊन जाता, तर एक 
म्हातारी ६ मैल भू-दान देण्यासाठीं चालत येते 
व सव मंडळी झोपली हें पाहून परत न जातां 
हकाळपर्यैत तिर्थेच मुक्काम ठेवते व॒ भल्या पहांटे- 
पमैत जागी राहते. कारण विनोबा सक्राळींच 
प्रवासाळा निघतात त्यामुळे तिळा वाटतें की झोंपेंत 
राहिल्यामुळे पुन्हां चुकामूक न होवो ! विनोबांच 
दरीनहि ज्याला घडलें नाही, अशा लहान मुलाने पण 
आपल्या पालकाच्या संमतीनें आपली सर्वे जमीन (१७ 
एकर) व घर स्वयंस्फूर्तीने भारताच्या पंतप्रधानांच्या 
मार्फत विनोबांना दिलें. “ मला कुडुंबांतळा एक 
मुलगा किंबा एक सदस्य माना १? असे विनोबा 
म्हणतात, म्हणून त्यांना अनेकजणांनीं त्याप्रमाणें 
आपलडा वांटा दिला व देत आहेत. तसेंच स्वतःला 
मूलबाळ नाहीं म्हणून विनोबांनाच मूलबाळ मानून 
सवे इस्टेट म्हाताऱ्या स्त्री-पुरुषांनी त्यांना 
दिही आहे. हीं उदाहरणेंहि आतां नित्याचीच 
झाली आहेत. भारताच्या प्रेमळ ब सतूप्रहत्त अत'- 
करणाचें दरीन प्रत्यही घडत आहे. इतिहासांत 
अभूतपूर्व अशी ही घटना आहे यांत मुळींच शका 
नाहीं. यामुळें मारताच्या वा. अदूभुत प्रयोगाकडं 


जगाचेंहि लक्ष वेधू लागळें आहे. एक माणूस 
कोठेंहि जातो नि त्याला जमीन सहज मिळते, ही गोट 
कमी महत्त्वाची नाहीं. “तसू-तसू जमिनीसाठी जथे 
खन पडतात तेथें अक्षा प्रकारे अंतःकरणांतील 
सद्भावना जाग्रत व्हाव्या व शेकर्डो एकर जमिनी 
मिळाव्या ही गोष्ट भारतांतच शक्‍य आहे” अस 
उद्‌गार परकीयांनींहि काढले आहेत. 


८ गरीबांनीं थोडा का असेना, यांत हृबि्भाग 
दिला. पण जमीनदारांनी मात्र सवे जमिनी कोठें 
दिल्यात १ ? हा मुद्दा या ठिकाणी अप्रस्तुत आहे, 
कारण प्रतीकात्मक जमीन नांवाला ध्यावी, मग ती 
थोडी का असेना, असें कर्धीच विनोबांनी सांगितले 
नाहीं. गडगंज संपात्ति असलेल्यांनी थोडीशीच 
जमीन दिळी ती विनोबांनी स्पष्टपणें नाकारली व 
त्यांच्याकडून जास्त घेतली. वामनाच्या तीन 
पावलांत श्रीमंतांना गरीब करून सोडावे व इतर 
गरीबांच्या सेवेस त्यांना लावावें, ही त्यांची आकांक्षा 
आहे ब त्याप्रमाणे जमिनी सागण्याचे क्षेत्र त 
वाढबीतहि आहेत. विनोबांना आज ५ कोटी 
एकर जमीन हवी आहे. साऱ्या भारतांतून जी 
३० कोटी एकर जमीन आज येथें लागवडीखाली 
आहे, त्यांतून दरिद्रनारायणाचा सहावा ह्स्सा 
म्हणून त्यांनी ५ कोटी एकरांची मागणी केली 
आहि ब याला ५ वषाची मुदत मागितली 
आहे. हा ५ कोटींचा आंकडा आज असंभाव्य 
वाटेळ, पण अगदी सुरुवातीला तर रोज 
१०० एकरांची तोंडमिळवणी करणेंहि मुष्किल 
वाटत असे. परंतु आतां तर हजार-पांचशषेचे आंकडे 
प्रत्यद्दी पडतात. उत्तर प्रदेशांत. पहिल्या इप्त्याची 
५ लाख एकर घेण्याची योजनाहि आतां चांगलीच 
रूप घारण करीत आहे. आंदोलनाचे तीन स्वरूप 
वाढावे, विचारजाग्रतीचा स्पर्श कोनाकोपऱ्यांत 
व्हावा, म्हणून प्रत्येक गांबांतून कर्मीत कमी ५ 
एकर तरी जमीन व्याबी, अशी एक नवीन कल्पना 
निघाली असून कार्यकत्यीना या योजनंतहि चांगळेंच 
यश मिळत आहे. त्यामुळें या. दृष्टीनेंहि आतां 
सहज संघटना बनू ळागळी आहे. ९० हजार 
खेड्यांतून ५-५ एकर जमीन कार्यकर्त्यांनी जमविली 
म्हणजे हा ' कोटा ? लबकर पुरा होऊं शकतो. नि 


५५ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क, 0 ही 
ले क 


£ नि 


५२. 


रि 
>! | 
प्र 
त्र्य 
स्म 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नेंबभारेत 


भंग एकदां बातावरण बनलें की, ५ कोटी म्हणजे 
अशक्य कोर्टीतली गोष्ट राहणार नाहीं. 
एप्रिलमध्ये बनारस येथें भरणाऱ्या सवोदय- 
संमेळनांत याच कामासाठी प्रांता-प्रांतांचे सर्वादय- 
कार्यकर्ते येगार असून अखिलभारतीय अश्शी 
योजना तेथें आंखली जागार आहे. या दृष्टीने 
संघटनेचं कामहि सुरू झालें असून सर्व विधायक 
संस्थांची प्रातिनिधिक संत्था, म्हणजे सर्वसेवासंघ 
प्रांताप्रांती या दृष्टीने संघटनेचे काम जोरानें तुरू 
करत आहे. उत्तर प्रदेशांत आतांपर्यंत दर दिवशी 
२०० एकरांची व दर माणशी २० एकरांची 
सरातरी पडली आहे. जमिनीचा प्रश्न किती उत्कट 
आहे व तो कशाप्रकारे सोडवावा, याचे चितन 
तीन्रतेने होऊं घातळें आहे 
अशा प्रकारे या कामाचे क्षेत्र, गति व प्रमाण ही 
सव उत्तरोत्तर वाढत आहेत. पण वस्तुतः या कामाच्या 
यशाचे हृ नुसतं स्थूल दशनच होय, तेळंगणांत ज॑ 
काम झालें त्याची फलश्रुति प्राप्त जमिनीच्या 
आकड्यांत पाहू गेळं तर ती त्या मानानें फारच कमी 
दखल, कारण लाखा एकरांत १२-१३ हजार 
एकर म्हणजे अगदींच कमी आंकडा ! तेथें 
आहूसक क्रांति घडली, सव परिस्थिति पालटली 
जनता कस्यु|नस्टांपासून पूण विलग झाली किंवा 
केम्युनेस्टाच हुदयपरिवतंन झाळें, अता दावा 
'विनाभाना कधीच केला नसून एवढेंच म्हटलें आहे 
को, “' मला तेथें ' साक्षात्कार झाला | ? आणि 
तया यशाच नेमके बन अगदीं याच शाब्दाने 
करता येण शक्‍य आहे. मानव्याचा 
साक्षात्कार त्यांना तेथे क्षणाक्षणाला झाला दव 
जितक खर, तितकच हंहि खरे का मानवतेला 
पण आपले ह्रपलेळे भान परत लामठें जनानदा]र- 
दशमुख, सावकार-रझाकार यांच्या अत्याचारी 
जात्यांत भरडली जाणारी आम जनता चेटकन्‌ 
कम्युस्टांच्या तावड!त जात होती आण ती जाणे 
स्वाभाविकच होते. विनोबांनींच म्हटलें आहे 
कीं, “माझी जर अहिंसेवर अविचल 1 नसती 
तर मीहि कम्युंनित्ट नळा असतो ! इतकी तीन्न 
तेथील परिस्थिति आहे.” भूक, अजान गरीबी 
ताडी-शिंदीचे साम्राज्य, भयाचा 9 


द्व्यि 


र्ड 


ब्रागुलबोबा, अशा हीन-दीन पाराश्थतींत सेवा भावनेने 
कम्युनिस्टांनी तेथे प्रवेश केळा, तसा प्रवेश कोणीच 
केला नव्हता, म्हणून जनता नेमकी त्यांच्या आहोर! 
गेळी, पण कम्युनिस्ट तंत्र शेवटीं आपल्या वळणावर 
गेळें व तेथें मयाचें दुतर॑ साम्राज्य उभं राहिलें, 
दोन तट पडले. जेव्हां कम्युनिस्टांकडून जमिनी 


मिळाल्या तेव्हां लोकांनी त्या भराभर घेऊनि 
टाकल्या आणि जेव्हां सरकारने त्या परत 


हिसकावल्या, तेव्हां त्यांनी त्या भराभर देऊनि 
टाकल्या ! प्रतिकार झाला तो आम जनतेकडून 
नव्हे, कांही व्यक्तीकडूनच, अशा असहाय्य 4 
अगतिक स्थितींत, दोन्हीकडून त्रस्त करणाऱ्या 
परिस्थितीत आशेचा एक किरण दिसला. अनेक 
वर्षोर्नी जी सुपुप्तिस्थिति होती, ती पालटली व 
सहज, शक्‍य नि विधायक मार्ग आढळला. 
परस्परांच्या द्वेषाने भारलेल्या किवा भयभीत व 
हेवाळादेळ झालेल्या मनाला खतःच्या शक्तीची, 
स्वतःच्या प्रशेची व स्वत:च्या अस्मितेची जाणीव 
करून देणाराच हा प्रत्यक्ष व यशस्त्री मार्ग आहे, 
याची प्रचीति जनतेळा आली, त्याच दृष्टीने तेथ्रील 
कार्याचे निरीक्षण केलें पाहिजे, 

उत्तर भारताच्या कामाचे महृत्त्वममापन पण 
अशाच प्रकार व्हावयाला हर्वे, ': मला जमिनीशी 
जितके कतेव्य नाही, तितके सटभमावनेशी आहे. 
माणसाच्या अत:करणांत झोपलेल्या भगवंताला जागे 
करायच, हाचे एक माझी भावना या कामांत 
राहहली आहे, आणि जसें तंत तुलसी गात असत; 
तसा माहि रोज गात असतो. * जागिथे रघुनाथ 
कुवर | त्या महान्‌ कायाच्या पाटा, या भूमिसमस्य 
"मा नराकरणांतून विनोबांना एक सामाजिक क्रांति 
पमाण कराबयाची आहे. त्यासाठीच हा यज्ञाचा 
मागे आहे, या दृष्टीने आपल्या अहिंसक मार्गरचि 
नगन त्यांनी असें केळे आहे : ' हिंदुस्थानांत ही 
एक फार मोठी क्रांति होऊं घातली आहे. माड्या 
डळ्यांतमोर मी ते हृ्य पाहत आहे. एक क्रांति 
आ रियांत झाळी ती, दुसरी जी अमेरिकेत ह 
आहे ती, दोन्ही क्रांत्या मी पाहात आहे. दोघी 
पकी एकहि भारताच्या स्वभावाला अनुकूल नार्दी? 


स्‌ 
तत तीत्न येथील सभ्यतलाहि अनुकूल नाही, मी असें मानत! 
षु 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


का 
५-/ ी* त 
तुका). 
याते 
नवभारत ल 
न्स रि 


र भू ह “१ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आचार्य विनोबा यांचें भूमिदानयक्ञाचें कार्य 


कीं हिंदुस्थानच्या स्वभावांतून एक असा क्रांतद्शी 
मार्ग प्रकट झाला पाहिजे कीं त्याचा आधार केवळ 
प्रेममावनाच असावा, जर लोक स्वेच्छेने जमिनी 
देऊं ढागळे तर पाहतांपाहतांच भारताची हृवा 
बदलेल, हिंदुस्थानद्वारें साऱ्या जगासाठी कांतीचें 
प्रवेशद्वार खुले होऊं शकते ! इतकी महान्‌ आकांक्षा 
यांत भरळी आहे आणि मला दिसत आहे काँ ती 
यरास्वी होणार आहे, ” “ समाजांतून * स्वामित्व- 
भावना ? जेव्हां लयास जाईळ, तेव्हांच ग्रामराज्य, 
प्रेमराज्य उत्पन होईल ब तेंच सवबोदय किंवा 
रामराज्य असेल. ” अद्ली त्यांची या यज्ञामागील 
भूमिका आहे. मिक्षा नव्हे, गरीमांचा हक्क या 
भावनेने हे स्वामित्वनिरसन विनोबांना करून 
घ्यायचे आहे. हीच अहिंसक क्रांतीची प्रक्रिया आहे, 
मार्ग आहे ब गांधीर्नी याचें तूतउवाच केव्हांच 
करून ठेवळें आहे. म्हणूनच विनोबांच्या यज्ञाला 
गांधीविचाराचाच क्रांतदर्शी आविष्कार म्हणून 
संंबोधिछें जातें. आहिंध्षेच्या पोटीं इतक्या विविध 
भावना भरलेल्या आहेत, याचेंच हे भू-दान-यज 
एक प्रत्यंतर होय. 

भारतांत जमिनीचा प्रभ आतां अगर्दी हाता- 
तोंडा आठेला आहे, यांत आतां कुगाला'च 
शंका उरली नाही, आर्थेक समानताद्वारे सामाजिक 
छातंञ्याची सार्वभौम प्राप्ति करून देणारे ज़ 
परिणामकारक व क्रांतिकारक उपाय आज दृष्टी- 
समोर आहेत, त्यांत सर्वांत महत्वाचा आणि प्रत्यक्ष 
अमलांत आणला गेलेला उपाय म्हणजे 
साम्यवादाचा कांहीं राष्ट्रांत झालेला प्रयोग हा होय. 
रशियाच्या साम्यवादी क्रांतीनंतर नुकत्याच न्चीन- 
मध्ये झालेल्या साम्यवादी कांतीच्या तेजाने 
जगाचे डोळे आज दिपळे असून सास्यवादाचे 
आकं्षैण पुन्हां एका नबीन स्वश्ू्पांत जगापुढे 
आलेळें आहे, सामाजिक विषमतेमुळे क्षणोक्षणी 
तीशतर व असह्य होत असलेल्या परिस्थितीवर 
तत्काळ ब अचूक उपाय म्ह्णून तांग्यवाबाचा 
तोडगा आज जगांतील पददलित राष्ट्रांना वाटत 
कस्युनिल्ट तंत्राच्या शाक्त |विदल 


अंतःकरण चिरून पाहिलें तर, आंत कुठें न कुठें 
सांप्रदायिकता हौ आढळावयाचीच त्याप्रमाणें आज 
जर कुणाहि तरुगारचे हृदय चिरून पाहिलें तर त्यांत 
कम्युनिस्ट बनण्याची सर्व सामग्री आढळून येईल ! 
पण प्रश्न इतकाच कीं जर त्या तंत्राचे अवलंबन 
म्हणजे हिंसेचे अवलंबन आहे व परिणामी 
लोकशाहीच्या गळ्याला त॑नख लावणारे आहे, 
तर भारताला त्याची कास धरणें कितपत फायद्याचे 
ठरणार आहे? म्हणूनच कम्युनिस्ट-तंत्राबद्दल 
बुद्धिवाचयांतच आज विद्रोहाची भावना निमीण 
होऊं घातली आहे. 

जमिनीसारखे प्रश्न कायद्यानें न सोडवितां 
हृद्यपारिवतेनाने सोडविण्यांत वेळ कां घालवावा, 
शाक्त कां खर्च करावी, अशी शंका 
मनांत निमीण झाली, तर ती फारशी अस्वाभा- 
विक नाही. पण या ठिकाणी आम्ही एंक 
मुळ्भूत प्रश्न विसरतो की, कायद्याला स्वतंत्र अर्से 
अस्तित्वच नाही, सर्वोदय किंवा साम्यवाद, 
यांच्यासारखे त्याला स्वतंत्र शक्तीचे अधिष्ठान 
नाहीं, त्यामुळें कायदा हा मूलभूत उपाय बनूंच 
शकत नार्ही. तो कुगाचा तरी आश्रय घेऊनच 
कार्यक्षम बनणार ! वरवर पाहतां राज्यतत्तेचा 
आश्रय त्याच्यामागे दिसून येतो. पण राजसत्ता- 
सुद्धां दंडशक्तीवर, एखाद्या विचारसरणीच्या 
आधारावरच जगत असते, यामुळें कम्युनिस्टांची 
राज्यसत्ता असली तर कायद्याच्या पाठीमागे कम्यु- 
निस्ट तंत्र उर्भे राहील, समाजवाद्यांची सत्ता असली 
तर॒तसल्याप्रकारचे अधिष्ठान राहील, आणि 
सर्वीदयवाद्यांची सत्ता अतळी तर विचारपरिवर्त- 
नाची, हृदयपरिबतनाची ब वातावरणनिमितीची 
शक्ति कायद्यामार्गे असेळ, कायद्याला विरोध 
कुणाचाच नाहीं, विनोजांनींदि “कायदा नको” असें 
न म्हणतां फक्त एवढच म्हटळें आहे की,“ माझी 
ही नैतिक चळवळ असून माझ्या बशाचेंहि ते एक 
गमक आहे. नेतिक विचारांच्या प्रचारानंतर सहूज 
येणारा कायदा नाममात्र असतो, त्याचे रूप स्मृती- 
प्रभाग असते. भंथाच्या शेवटी जर्त * समाततमू 


आहे... आज १ न हि ः 
कुणाचेच दुमत होणार नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर लिदिळे॑ जाते, त्स  अहिठक कलनिनिकी 
जे आतां-भातांपर्यीत कोणत्याहि राष्ट्रवाद्या'च कायद्याचे स्वरूप शेबटी ढिंदिल्या जाणाऱ्या 
न. भा. & $%७ 

अनुक्रमणिका सराठीचा पिकास: महाराष्ट्राचा गिकाय 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| ब 
५ क्त १ 
«« 0५९० 
५२. क 
नवभारत शं 
धि ७५ ै १९ 


छ् अमृतमहोत्सवी ईक >-२७ 
ध्टु ह: ७७, 
6 जे 


रभ 


७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


: समाप्तम्‌  शब्दासारखे आहे. तो एक शेवटचा 
शिक्का असता. आणि शिक्का लावल्यामुळें ग्रंथ 
हमात हात नाही, लिहिण्यामुळें हता...नेतिक वाता- 
बरणाच्या तयारीच्या नंतर बनळेल्या कायद्याला माझा 
मुळीच विराध नार्ही...” म्हणून प्रश्न इतकाच आहे 
की, कायद्याच्या पाठीमागे सत्तेची दंडशाक्ते आणि 
दंडशकक्‍तीच्या मागे एकाद्या सर्वसंहारक विःचार- 
प्रणाळीच बळ आर्‍म्हांढा इवें कीं तयार झालेल्या 
जैतिक व वैचारिक परिवर्तनाच्या वातावरणाचा 
पाठिंबा असणारा निलित्तमात्र कायदा ह्वा आहे! 
कायद्याच्या मार्गे अशाप्रक्ञारे कोणतेहि * संकरान ? 
असल्याशिवाय कायद्यानें कोणतीच समस्या सुटू 
शकत नाहीं. साध्या-सुध्या कायद्यांची ही गोष्ट 
नसून समाजपरिवतनकारी कायद्यांची ही गोष्ट 
आहे ब या इष्टीनें केवळ कायद्याची मर्यादा 
अगदींच तोकडी पडते. हिंदु-कोडासारखे साघे 
सामाजिक कायदेसुद्धां लोकमताच्या पुरेशा जागती- 
च्या अभावामुळें पास होण्याची मारामार आज 
जिथे आहे, तिथे आर्थिक क्रांति करण्याचा एक 
मार्ग. म्हणून भूमि प्रश्नाचं निराकरण निब्बळ 
कायद्याने किती होणार £ दारूबंदी व मंद्र प्रवेशा - 
सारख्या कायद्यांच्या पाढनासाठीहि जिथे केवळ 
सरकारची क्षमता कमी पडली, तेथें आणखी कोणते 
क्रांतिकारी काम कायद्याने साघणार ? लोकमताचा 
पाठिंबा नसणाऱ्या कंट्रोल कायद्याचा आज काय 
गत आहे, ते प्रत्येकाला प्रत्य दिसते, जमीनदारी- 
उच्चाटणार्चीहृ कायंदे झाळे, पण ते किती मुष्किळीने 
पसार झाले, घटनापंडितांच्या * तावडीतून ते 


“ 2. न 
किती सायासाने सुटले हे प्रत्येकाला माहीत 


आहे, “कसणाऱ्याची जमीन? हँ तत्त्वहि पुरेसं त्यांत 
०५, ७ ४ 

पाळळे गेळे नाहीं, मग सर्वे भूहीनांचा प्रश्न - तुटणे 

तर अगदींच अशक्य |] 


मजबूत सरकारच्या द्वारे कायद्यांचे पालन 
सक्तीने करण्यांत आळे तरी एका विवक्षित मयोदे- 
पळीकडे जमिनी घेतां येणार नाहीत, 


याउलट 


१ भू-दानन्यश-आंदोलनाचा द 
बश्त-आंदोळन ? या पुस्तिकेत आले अ 


न भ यी क 
शत ती ज. भा, सेवा संघा-( सेवाग्राम )तर्फे प्रकाशित झाली आहे. 
५ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


गम, बिकास हत्या 


वातावरण तयार नसतांना, लोकमत जापणेंते 
नसतांना, कायदा किंवा कम्युनिस्ट तंत्र जवळ नसतां. 
नाहि, भू-दान-य्ताने ज॑ भूमिदान मिळविले आहे, 
ते मयादेपलीकडेह्ि मिळविले आहे असे विचारा- 
अंती दिसून येईल, भू-दान यज्ञानेच कायद्यालाहि 
अहिंसक रूप मिळेल, लोकमताचा भरभक्कम 
पाठिंबा लाभेल, वर्ग-संघर्षानें समाजाच्या शक्‍तीचा 
]ोवर्टी ऱ्हासच होणार आहे. तों ऱ्हार्साहू या यशाने 
टळणार असून वर्गेविहीन समाजाची उभारणी या 
पायावर होणार आहे. आहिंसक समाजरचनेची 
स्थापना बया समाजरचनाद्वार॑ जोषण व 
विषमता यांचा विघायक परिहार हे या क्रांतीच 
उद्दिष्ट असून त्याचेंच नांव सवौदय आहे. भू-दान- 
यश हँ त्याच्या सिद्धीसाठी अभूतपूव, परिणाम- 
कारक असें उचलले गेलेले पाऊल आहे. भू-दान- 
यश॒ अहिंसक समाजरचनेचे सिंहृद्दार असून 
गुरुकिलीहि आहे. । 

कम्युनिझमसच्या विचारशक्तीचे स्वरूप आणि तै 
प्रत्यक्ष अवतरविण्याचे सामथ्ये ज्याप्रमार्गे त्याच्या 
एका विशिष्ट तंत्रांत प्रकट होते, त्याप्रमांगे सर्बोदय- 
विचाराचा अंमल्ञजावणी करण्याचे सामर्थ्ये कशांत 
आहे, असा एक प्रश्न या ठिकाणी उद्‌भवतो. हृदय- 
प!रेवतंनाची ब विचारपरिव्तनाची ही संयुक्त 
प्रक्रिया वेयक्तिक असून ती सामाजिक स्वरूप 
धारण कह शकत नाही, असाहि आक्षेप यावर 
पतढा जाऊं शकतो, पण याचे उत्तर गांधीर्नींच 
दिळें आहे. तत्याग्रह हेंच या सर्व शक्तीचे १ 
सामर्थ्याचे अधिष्ठान असून त्यामुळेच याचे सामाजिक 
श्पान्तर सहज होते, भू-दान-यशाच्या क्षेत्रांत त्याचा 
आविष्कार केव्हां संभाव्य आहे, याविषयी मात्र आज 
कांही लिहिणे अकाली ब अनधिकारी ठरेल ! 
* सत्याम्रह्म 'हा आजकाल जे स्वप येत चाललें 
आहे, त्यामुळेंहि या विषयाचे स्वतंत्र विवेचनच 
उपयुक्त होईल, १ 


दीची संक्षितत माहिती घ विवेचन “ भ्रन्दान* 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


व... 2. 
१ / किन १ 
«्&« ्मित्णाळक रष 
अ... प जक 
ह ५४ नवभारत 
&स्क्ह र 
सचि ल विन ७५ पी जर 


म्ह णः 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महान्‌ केरळ साहित्यकाराचे निधन 


डॉ. सी, अच्युत मेनन्‌ हे प्रसिद्ध मल्याळी 
साहित्यकार आणि संद्योधक गेल्या महिन्यांत 
निववैळे. भारतीय लोकसत्ताकाच्या घटनेचें मल्याळी 
भाषान्तर करण्याचें काम त्यांच्याकडेच सोंपविण्यांत 
आलेले होते. त्यांची विविध साहित्यक्षेत्रात गति 
होती. आणि स्वमाषेचे तर ते अविश्रान्त पुरस्कते होते. 
त्यांच्यासंबंधी एक गुणग्रहणपर लेख “ भारतज्योती “- 
च्या ९ मार्चच्या अंकांत श्री. पी, के. रवीन्द्रनाथ 
यांनीं लिहिला आहे त्यावरून पुढील भाग उदूधृत 
केला आहे ! 

“कोझीकोडच्या झामोरिन कॉलेजांत व त्रिवेन्द्रम्‌- 
च्या महाराजा केलिजांत शिक्षण पुरें झाल्यानंतर 
डॉ. भेनन्‌ मद्रास सरकारच्या पोस्टखात्यांत अधिकारी 
झाले. पुढे त्यांनी मद्रासमधील क्कीन मेरी कॉलिजांत 
मल्याळम्‌ भाषेच्या उपाध्यापकाची जागा मिळविली 
व अखेरीस ते मद्रास युनिव्हसिटीत मल्याळम्‌ शाखेचे 
प्रमुख झाळे. «डॉ. मेनन्‌ यांनी आपल्या स्वभाषेवरील 
प्रेमामुळे आणि अचाट श्रम करण्याच्या शक्‍तीमुळें 
लवकरच सर्दत्र मान्यता मिळविली. मल्याळी भाषा 
व जनता यांच्या प्राचीन इतिहासासंत्रंधी संशोधनाला 
त्यांनीं जोराने सुख्वात केली, यासाठीं त्यांनी कन्या- 
कुमारीपासून केरळच्या उत्तर टोंकापयेतच्या प्रदेशां- 
तील कोठलेंदि ऐतिहासिक स्थळ पाहावयाचे शिछूक 
ठेवळे नाहीं, या भ्रमंतीमध्ये गोळा केळेली राशीवारी 
साघनसामम्री त्यांच्या साहित्यनिमितींत त्यांना 
उपयोगी पडली. * दि बॅलडून्‌ ऑफ नॉर्थ केरळ 7 
(* उत्तर केरळचे शाहिरी साहित्य ) या त्यांच्या 
मंथांत याची उत्तम साक्ष आहे. हा मथ म्हणजे 
केरळच्या साहित्यांत पडलेळी एक बहुमोल 


भरच आहि. 

६६ डॉ. मेननना लंडन युनिव्हर्सिटीची मल्याळमू- 
ची डॉक्टरेट ' पदवी मिळालेली होती, बहुधा 
ही पदवी मिळविणारे ते एकटेच अतावेत, तेथून 
आल्यावर ते मद्रास युनिव्हर्पिटींत मल्याळम्‌ शाखेचे 


सारसंकलन 


महत्व आहे ते॑डॉ. मेनन यांच्यामुळेंच आलेले 
आहे. 


विधायक लोकजीवनाचे भारतांतील प्रयोग 


पंजाजांतील फरीदाभाद व नीळोखेरी आणि उत्तर 


प्रदेशांतील एटावा या गांवी गेल्या चार वर्षीत 
लोकांड्य़ा सहकार्यावर उभारलेळे जे समृद्ध लोक- 
जीवनाचे यशस्वी प्रयोग चाळू आहेत, त्यांनी 
जगांतील तज्ज्ञांचे लक्ष वेधून घेतलें आहे. त्या 
प्रयोगांची संक्षितत माहिती मुंबईच्या “ लोकमान्य 
दैनिकार्ने आपल्या (ता. ५-२-५२च्या) एका 
अगप्रलेखांत करून दिलेली आहे. ती पुढें उद्‌धृत 
केली आहे ! 


पंजाबांत फरीदाबाद हें एक मोर्ठे शहर निर्वी- 
सिंतांसाठी निर्वासितांच्या परिश्रमाने स्थापन झालें 
आहे. निलोखेरी हें एक लहानसे शहर व त्याभोवती 
कांहीं लहान खेडी दिल्लीपासून दूर पंजाबांतच वसली 
आहेत. १९४७ च्या ऑगस्टमध्ये देशाची फाळणी 
झाल्यावर पश्चिभ पंजाबांतून घरेदारे लाडली 
श]ेळेळा निर्वांसितांचा फार मोठा लोंढा पूव पंजाबांत 
आला, त्याला कुरुक्षेत्रांतीळ निर्वासित छावणीत 
तात्पुरता आश्रय देण्यांत आला. पण त्यांनीं पुढे 
कोठें जायचे ? श्री. सुधीर घोष या उत्साही आणि 
कल्पक कार्यकत्यानें त्यांना तेथून थोडें दूर अन्तरा- 
बर नेलें. सुमारे २० हजार निर्वासितांच्या हाता 
कुदळीं, फावडी ब इतर हत्यारे देऊन त्यांनी 
फरिदाबादची वसाहत सुमारें तीन वषीत बांधली, 
नेहरुंनी उत्साहाचे पाठवळ आणि सरकारी साहाय्य 
या प्रयत्नास दिळे.-आणखी ७ हजार निर्वातित 
१९४९ मध्ये श्री. के. सी. डे नांवाच्या एका 
भिघायक वृत्तीच्या एंजिनिअरानें आपल्याबरोबर 
निळोखेरी या खेड्यांत नेळे, तेथें मश्यागतयोग्य 


अश्ली पडजमीन बरीच होती, ती श्री, डे यांनी 


सरकारकडून घेतली, त्यांतील जंगल, काटेकुटे, साप, 
विंचू वगेरे सवे नाहीखे करून व पाणथळ जागा 
काढून टाकून जमिनीचा नीट निचरा करण्यांत 
आला. फरीदाबाद हे लहानमोठ्या घंद्यांचे मोठें 


प्रमुख बनळे. या व इतर युनिव्हर्सिटीतींठ अभ्यास- ढ ह ् 
क्रमांत मल्याळी भाषेला व साहित्याला अ कांही शहर आहे तर निळोखरी हें रोती ब ल्हान 
५९ 
अनुक्रमणिका माण तितास:मारद्रजाविका 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| शा आ. 
१/ क्य» 
त 
र्र /& श्व न 
:) नवभारत 
१७७५ च्रि 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


घंदे यांचे लहान शहर आहे. या दोन्ही वसाहतीचे 
चेशिष्ट्य आहे तै हे की, ज्यांना पूवायुष्यांत शरीर- 
कष्ट फारसे माहीत नव्ह्ते अशा निवासितांनी 
शरीरकष्टाने ही सबवे उभारणी केली आहे. सरकारनें 
वीस वषीच्या परतफेडीच्या करारारमे कांहीं कजे 
दिलीं एवढेंच. या दोन्ही वसाहतींत आतां मुलां- 
मुलींसाठी प्राथमिक शाळा स्थापन झाल्या आहेत; 
एवढेंच नव्हे, तर फरीदाबादला सावजनिक आरोग्या- 


करितां एक आदर्श संस्था स्थापन झालेळी असून, 
निलोखेरींत एंजिनिअरिंग शिक्षणाची संस्थाहि 
निघाली आहे. हंगामाच्या काळांत विद्याथ्यीना शेता- 
वर नेऊन सर्वे काम त्यांच्याकडून करून घेण्यांत येतें. 
निलोखरींत आतां सहकारी तत्त्वावर कामगारांचे 
हस्तव्यवसाय स्थापन झाळे असून अनेक दुकाने 
सहकारी तत्त्वार चालली आहेत, फरीदावादला 
यांलिक शक्तीवर चाललेले कारखाने सहकारी 
तत्त्वावर चाळलेढे असून डिक्षेळ एंजिनचा एक 
सरकारी कारखानाहि तेथे आहे. कांही खासगी 
माठकीर्‍चे लहान कारखानेहि आहेत, 
फरीदाबादला एक शकक्‍तिकेंद्र ( पॉवर होस ) 
आहे, त्याचा इतिहास रोमांचकारी आहे. 
जर्मनीकडून युद्धांतील नुकसानीच्या भरपाइदाखल 
एक प्रचेड यंत्र --त्याचे सर्व भाग सुटे करून व 
एका मोठ्या डब्यांत भडन--कलकत्त्यास आळे होतं, 
ते वसविण्यांचा नकाशा नसल्याने ते केणी घेईना. 
म्हणून कळकच्त्यास ते गंजत पडलें होते. ते 'फरीदा- 
बाद विकाससंस्थे 'ने लोखंडाच्या मोडीच्या भावांत 
विकत घेतलें, ते यंत्र पूवी जर्मनीत हंबुग येथे उभें 
होते, तेथे ज्याने ते उभ केळे हेते त्या एंजिनिअरचा 
श्री. सुधीर घोष यांनीं पत्ता काढून त्याला इकडे 
आणलें ब त्याजकडून ते यंत्र रचून व चालूं करून 
घेतळें, हा सारा व्यवहार फार थोड्या किंमतीत 
यशस्वी झाला, आतां फरीदाबादची विजेची गरज 
भागवून है यंत्र दिळलीलाहि १५०० किलोबट बीज 
पुरविणार आहे. यांपासून बोध घेऊन युद्धभरपाह- 
तळीं अर्शी अनेक हत्यारें व यते फरीदाबाद निलोखरी 
येथे आणली आहेत. या दोन्ही बताहती निर्वीसितांचा 
प्रश्न कसा सोडवावा यांचा आदर्श झाल्या आहेत. 


उत्तर प्रदेशांत एटावा जिल्ह्यांत जो योग 


चाळू आहे तो निवापितांसंबंधीचा नसून मूळच्याच 
सुमारें १०० खेड्यांत हा प्रयोग गेलीं चार-एांच 
वर्षे चाळू आहे. अमेरिकेच्या युद्धखात्यांतठा एक 
अधिकारी आल्बर्ट मायर यानें युद्ध चाळू असतांच 
मधून मधून कांही खेडी पाहिली व त्यांची शास्त्र- 
शुद्ध पुनर्घटना करण्याचें त्याने ठरविलें, ही पुनर्घटना 
बाहेरञ्या कोणी करावयाची नसून खेडतांनींच 
करावयाची अता दंडक त्यानें घातला. त्यासाठी 
ग्रामपुनर्धटनाकार्याचा अभ्यासक्रम आंखून उत्साही 
व त्यागी ग्रामसेवकांना शिक्षण देऊन त्यानें तयार 
केळे, १९४८ साली आल्वर्ट मायर याने ९७ खेडी 
आपल्या देखरेखी खालीं घेऊन ग्रामतुधारणाशिक्षगाचे 
एक केंद्रदि सुरू केळे, हारेस होम्स नांवाच्या दुसऱ्या 
एका अमेरिकन तज्ज्ञाचे साहाय्य आल्बई मावर 
याप्त मिळाळें आहे, या प्रामसुधारणाकार्यक्रमांत 
शेतकऱ्यांना स्वच्छता ब आरोग्याची राहणी 
शिकविगे, अधिक चांगळे गियाणे देगे, मशागतीच्या 
पडती शिकविणे, सळेरिया व इतर रोगराई नाहींशी 
करण्याचें तंत्र खेडुतांना शिकबिर्गे ब या सर्व गोष्टी 
त्यांच्याकडून करून घेग इत्यादि गोष्टी अमलांत 
आल्या आहेत, 
भारतांतील रेल्वेंचा विकास 
भारतांतीळ सव रेल्वेंची नवीन व्यवस्था करून 
त्यांची पूर्व-पश्चिम वगेरे विभागांत वांटणी करण्याची 
पाजना सुध झालेढी आहे. आणि पश्चिम 
भागा, छा सुझ्वातहि झाळेही आहे. आतां 
स्व ी रेल्वे सरकारी मालकीच्या आहेत, अशक्ा 
उनधटनेच्या प्रसंगाने या रेल्वेचा विकास कोणत्या 
"जावर व कह्या प्रकारें होत गेला तें पाहर्गे 
नरक ठरेल, । मोडन रिव्हू ' च्या डिसेबरच्या 
ह २ मद्रासच्या “ सपे टाइम्स * वहन 
मख । उद्‌धृत केलेल्या एका लेखांत या 
बळे प र आलेली आहे, त्यांतील कांही 
[वैय दिला आहे; 
कबळ प्रयोगादाखळ म्हणून १८४५ साली 
( १) कलकत्ता-राणीगंज, (२) मुंबई-कल्याण 
प णी त 
जबळ भांडवल डन मेळा. बह च 
हतेच आणि जिटिश कंपन्या 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व... 2. 
च क्त १ 
य 
/&स्व्के चा 
र र्ल क 
ठर नवभारत 
ष्ह्न धि ७५ चि 
न्श्& ६६अमृतमहोत्सवी (51-3७ 


*ट ता 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकळन 


असल्या नदीन साहसांत भांडवल गुंतवायला नाखूष 
टोत्या; त्यामुळें ईस्ट इंडिया कंपनीला या कामासाठी 
ब्रॉटश कंपन्यांना ठराविक व्याज द्यावयाचें कबूल 
करून भांडवळ मिळवावे लागले, लॉड डलहोसीच्या 
शिफारशीवरून पुढें मुख्य लोहमार्ग ( टून्क लाइन्स 3 
तयार करावयाचे सरकारने ठरविले ब 
डलहोसीनेंच पहिल्या योजना तयार करून या सुख्य 
प्ागौची आंखणी करून दिळी. पण यांत व्यापारी 
कृद्रे सांधण्याची दृष्टि नव्हती आणि या सोठ्य़ा 
मागोना पोषक असे लहान लहान फांटे काढा” 
वयाची बोजनाहि नव्हती, १८७५ पर्यैत मुख्य 
मुख्प़ शहरें रेस्वेनीं जोडली गेली होती, या रेख्वेचा 
एक सुख्य हेतु दुष्काळापासून दूरदूरच्या प्रदेशांचे 
संरक्षण करणें हा होता. ज्या वूरच्या प्रदेशांत अशा 
रेख्वे-लाइन्स्‌ नव्हत्या तेथें उपासमारीच्या मृत्यूच 
प्रमाण फारच आढळले. १८८० मध्य दुष्काळ- 
चौकशी समितीने खूप जोराने रेव्वेची जाळी 
पठरविण्याची शिफारस केढठी, १८८४ सध्य 
रेख्वे-्कमिटीरने अंतर्गत व्यापाराच्या वाढीवार्ठी 
आणि जनतेच्या आर्थिक प्रगतीसाठी रेव्वेरस्ते 
बांधण्याचे काम वेगाने उरकावें अशी शिफारस 
केली. रेल्वेच्या वाढीमुळे अनघान्याच्या किंमती 
सारख्या राहिल्या आणि सुख्पतः कोळसा व कापू 
यांच्या व्यापाराला व उद्योगधंद्याळा बरकत आली. 

:£ १९०० ते १९१४ च्या दरम्यान उना? 
१०,००० मेल लांबीच्या नवीन रेल्वे तयार 
झाल्या. १८४४ ते ७० च्या द्रम्यान फ्क्त 
४२५५ मेळ, पुढील १० वषौत ४२३९ भल 
व अशा तऱ्हेने १८८० मध्ये ८४५४ भलांच्या 
रेल्वे आस्तित्वांत होत्या, ११०” सालापर्यत 
१६२५८ मेल रेल्वे तयार झाल्या आणि पुढील 
१५ वषीत ९९०४ सेलांच्या र्‌ल्त्रे नवान दवार 
हाऊन एकंदर रे्ेंची लां दी २४,६५६ शट 
हाऊन एकद्र २९१ लाभा त न 
हाळी, १९३२-३२ मध्ये ४२९५० भट रल्वनी 
दळणवळण होत होतें. त्यानंतर अंतर्गत लहान 
रेल्ये वाढविण्याकडे विशेष लक्ष दिळें जात आहे, 
अजूनहि मोठमोठाले भूप्रदेश रेश्वेवांचून राहिलेले 
आहेत. 


गनीबिवादपण सिद्ध हातात, ( १ ) रेख्वे या केवळ 
स्वावलंबीच नाहींत तर फायदा करून देणाऱ्याच 
टरल्या आहेत. (२ ) रेल्बेंमुळें देशाच्या प्रगतीला 
फारच मोठी चाळना मिळालेली आहे; म्हणूनच 
शेतीसुघारंगेसाठी पाटबंधारे, कालवे यांची योजना 
चाळू असतांनाच रेल्वेची वाढ करण्य[कडेहि 
सरकारने लक्ष दिलें पाहिजे, त्यांत नुकसान होण्याची 
मीति निराधार आहे. 

यानंतर “ मॉडर्न रिव्ह्यू ' च्या संपादकांनी 
जे विचार प्रदर्शित केळेठे आहेत. तेहि उद्धृत 
करण्यासारखे आहेत : 

(६ रेल्वेचे जाळें पसरल्याने दळणवळण वाढेल हँ 
खरच, पण शेतीप्रधान प्रदेशांतील पाटबंधारे, कालव 
(77017) आणि जलमार्ग (1901849017 ) 
यांवर त्याचा कसा काय परिणाम होईल इकडेहि 
लक्ष द्यावयात पाहिजे, केवळ एखाद्या प्रदेशा- 
विषयीच्या विचारामुळे अस्ता आग्रह घरणें बेर 
होगार नादी. रेल्वेमुळें देशांतील आरोग्यावर विपरीत 
परिणाम घडलेला असून हिंदुस्तानची अनघान्य 
उत्पादन करण्याची शक्तीहि मर्यादित झाल्याचे 
उललेख आहेत. मॉन्टगामरी मॅटिनच्या इृत्तान्ता- 
(_१०18)8 ) मध्ये तंजावरचा टापू हिंदुस्थानांतील 
दुसऱ्या नंबरचा तांदूळ पिकवणारा प्रदेश म्हणून 
नमूद केलेला आहे; अरद्वानचा टापू सवत मोर्ठे 
तांदूळडतयादक केन्द्र होत. आज बरद्वान फक्त 
मड्ेरियाने पछाडलेला आणि पुराने व्यापलेला भाग 
झाळा आहे. तंजावरची स्थिति याहून बरी आहि 
काय? 

: भारतीय कालादरशे 

लो. टिळकांच्या काळापासून आपलें पंचांग 
सुधारण्याची आवद्यकता चाचिळी जाऊं लागली 
आहि. पण हिंदु पंचांगामागील दृष्टि मात्र आज तरी 
मरूपतः धार्भिेकच आहे. अली कडे राष्ट्राय एकात्मते- 
षड 
दृष्टीने नवीन पंचांग असावें असे प्रतिपादन 
होऊं लागलें, परंतु धार्मिक किंवा सांस्कृतिक 
एकात्मतेपेक्षां वेगळ्याच म्हणजे आंतरराष्ट्रीय 
शास्रीय दृष्टीने आपला * भारतीय कालाद 
घडविण्याची आवद्यकता कशी आहे ह 
दबळे यांनीं “ चिक्षमयजगत “च्या 


च्या 


»:. त्र्यं र ह गो ७ 
६ भारतीय रेल्वेच्या इतिद्दासावरून दोन गोशे श्री. स. त 
84 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


स्ट 


र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


फेब्छ्वारीच्या अंकांत सविस्तर मांडळे आहे. त्यांतील 
महत्वाचा भाग पुढे दिला आहे ! 

५६ स्वतंत्र भारताची एखादी निराळी व एक- 
मु्वी कालनिदर्शनव्यवस्था अक्षावी असे प्रतिपादन 
करणारा वीर सावरकरांचा लेख आणि त्याला पोघक 
असा श्री, ज, स. करंदीकरांचाहि लेख प्रसिद्ध 
झालेला आहे. पण आपला स्वतःचा निराळा 
कालादश बनवावयाचा म्हणजे केवळ वेबे, महिना, 
तारखा यांतच फेरबदळ करून थांबावयाचे की, आपलीं 
जुर्नी माने पुन्हां एकदां उपयोगांत आणावयाची 
याचाहि एकवार मनाशी निश्चय करणें आवद्यक 
आहि, राष्ट्राच्या व्यवहारांत आतां केवळ वषे, महिना 
आणि दिवस एवढ्याने भागेनासे झालेळें आहे. 
भोतिक शास्त्र हा आतां राष्ट्राराष्ट्रांच्या सामर्थ्या- 
तील एक आवदरपक भाग झालेला आहे. ..जुन्या 
ग्रंथांवडन नर्बी साधनें बनवून भारतीय कालमापना- 
साठी आम्ही सिद्ध होईपर्यंत थांबण्याला आतां 
सवड नाहीं, बाकीचे जग आमच्यासाठी थांबण्याची 
दाक्‍्यता नाही, एवढ्यासाठी घड्याळ आणि तद. 
नुषंगानें येणारी तास-मिनिटें-सेकंदे ही स्वीकारावी 
लागगार आहेत. राष्ट्रीय वेघशाळेंतूने त्यांच्याच 
द्वारां कालनिदेश करावा लागणार आहे. .म्हणज 
£ खिस्ती ? म्हणून मानलेला काळादर्श आपण तुर्त 
तरी पूर्णतया टाळूं शकत नाहीं...... 

४ हूंग्रजाने जो कालादर्श स्वतःबरोबर या 
देशांत आणला तो खिस्तधर्मी कालादर्श आहे 
असा एक अपसमज या देशांत प्रचलित आहे 
वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, खिस्तपूवे ४५ या 
वर्षी ज्युलिअस सीझरने पूर्वीची रोमन मासगणन! 
बदळून टाकून त्या वर्षांच्या उत्तरायणांतल्या पाहिल्या 
शुद्ध प्रतिपदेळा * जानेवारी १ * अंथ नांब दिठे 
ब एकान्तरित २०-३१ दिवसांची जाने., केव्ह 
बंगेरे गणना सुरू केली, त्यानंतर सुमारें ५५० वषीनी 
एका खिस्तानुयायाला आपल्या धमंप्रवतकाचा 
जन्मकाळ शोधून काढण्याची बुद्धि झाली आणि 
उपलब्ध पुराव्यावरून त्यान ठरावला तेथून ख्िस्त 
शक मानला जाऊं लागला, खित्ती लोकां$ 
धार्मिक पंचांग ( एक्डिझिओस्टिकल कॅलेन्डर ) 

नेराळे आहे. 


क 


“ केवळ दोन घटनांमधील कालाबाचि मोज 
ण्याची दोन चांगली एकध्येये ( युनिट्स! ) 
उपलब्ध आहेंत, पृथ्वीच्या परिवलनाचा काळ 
( दिवस ) आणि परिभ्रमणालळा लागणारा काळ 
(व्ष) हीं ती आहेत. ही दोन्ही मुख्य माने 
( परिमाणे ) आपल्याला निसगीने दिलेली आहेत; 
खिस्ताने नव्हें बा त्याच्या अनुयायांनींहि नव्हे. 
पूर्वीदेखील तीं आपण बापरीत होतो. आज थोडी 
अधिक शुद्ध स्वरूपांत वापरणार आहोत एवढेंच, 

तात्पय, हर्ता आहेत त्या साधघनांनिशी पुढे 
चढाव, पाश्चात्य कालादशहि अगर्दी निदोष आहे 
असे नव्हे. त्यांतहि सुधारणा करण्याचा ऊहापोह गेली 
२० व्ष चाळू आहंच,. ही सुधारणा सवांसाठीच 
दवी आहे. त्या कार्मा भारतीयांनी पुढाकार घेण्याची 
सनीषा बावगी नाहीं, पण स्याखाठीं अद्याप पुष्कळ 
तपश्चया हबी आहे. प्रत्यक्ष आकाशाचे वेध घेणाऱ्या 
वैंधशाळा हव्यात, नाविक कालळादशो-( नॉटिकल 
अल्मनक ) च्या तोडीला तोड म्हणून स्वतंत्रप्गे 
वधातदध कालाद्शे बनविणारी ५-५० गणिती 
माणसं हवाल, त्यांच्या संस्था हव्यात तेव्हां कोठें 
नेव्वा काढादशाची प्राथमिक सिद्धता होईल, तोंवर 
उदत्याच उुन्या नांवाच्या पाट्यांची डागडुजी करून 
नेवा नांवे लिहिण्यांत काय फायदा १ ? 
तसर महायुद्ध कां होणार नाहा! 


डा. अम्स बी, कोनन्ट या जगत्पाधैद्ध अणुवजा- 
1तंकाने एका भाषणांत मानवी भवितव्याविषर्यीचे 
आपऴ विचार मांडले होते. त्याला उद्देशून व्ह्विएना- 
घ्या इन्स्टिट्यूट फार थिओरोटिकल फिजिक्त 
या सस्थेचे संचालक प्रो, हान्स थिंग यांचें एक 
अनाहत पत्न यूनोच्या ' वल्ड ? या नियतकालिका- 
च्या जानबार्री अंकांत आलें आहे. त्यांत एका 
भगळ्या दृष्टिनिंदूून अणुजन्य शस्त्रे व महायुद्धाची 
शक्यता या विषयावर प्रकाश पडतो. त्यांतील 
महत्वाचा भाग येथ दिला आहे 

आपणाला तेपरं महायुद्ध टाळतां येहल आणण 
कवळ अजल यत्नांतून निमीण हाणाऱ्या अणुजन्य 
शक्तोमुळ जगांतीळ सबसामान्य समद पुरेशी 


वाढणार नाही ब त्यासाठी आयण सूयशक्तीचा 
उपयोगहि केला पाहिजे हा. मतेहि मला मंजूर 


शू 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


>. -र ._) 
&-/ ४०९ च 
कर> ऱ्य 
ष्‌ व्ल्व्पि ऱ्ध> 
श्‌ 
चळनवभारत तेल 
सही. ७५ प >९ 


3७ 


2-४" 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शारसंकलनें 


आहेत, आपल्यासारख्या तज्शञाच्या तोंडून 
अश्या तऱ्हेची भविष्यवाणी निघाल्यावर जगांत 
शांतता फैलावण्याला आणि बेछूटपणाला आळा 
घाळावयाला मदत होईल. परंतु शाश्तज्ञांनी 
करण्यासारखे दुसरें एक अधिक महत्त्वाचे कार्य 
आहे. दुर्दैवाने राष्ट्राच्या व्यवहाराचे सुकाणू विज्ञान- 
'वेत्त्यांच्या हाती नसतं. तरीहि त्यांना डोल 
काठीवर चहून दूरवरचें निरीक्षण करतां येईल. 

£: यूनोला प्रयत्न करूनहि अणुजन्य शस्त्रात्रांवर 
प्रतिबंध घालतां आलेला नाहीं. प्रत्येक पक्ष 
अणुरासत्री अधिकाधिक निर्माण करण्याची पराकाष्ठा 
करीत आहे आणि याकडे १९ व्या शतकाच्या 
चष्म्यांतून पाहणाऱ्यांना भयाने कांपरं भरत आहे. 

“६ चमत्कारिक वाटेळ कदाचित्‌, पण मला हीं 
भयानक शस्त्रे म्हणजे एक वरदानच वाटत आहे. 
[तिसञ्या महायुद्धाची आपात्ति अतिभीषण होईल 
यांत शंकाच नाही. पण म्हणूनच मळा असें वाटतें 
कॉ, या भीतीच्या जाणिवेने युद्धखोरांना आळा बसत 
आहे आणि महायुद्धाची शक्‍यता कमी होत आहे. 
अणुजन्य शस्त्रांचे महत्व ब उपयोग हा आहे की, 
त्यामुळें युद्धाला कारण होणाऱ्या जननाबदार नेत्यांना 
आधुनिक युद्धतंत्रांतील फेरबदळाची कल्पना येईल 
खरोखर हे बदल विमानांचा उपयोग युद्धांत हाऊ 
लागल्यापासूनच ज्ञाळेळे आहेत. 

€ वूर्बींच्या काळी ५० तुकड्या सेन्य असलें 
म्हणजे १० तुकड्यांच्या सेन्याला थोपवून धरतां 
येत असे, आरमारांत अधिक पल्ल्याच्या तोफांच्या 
युद्धनौका असल्या कीं, शत्रूपासून पूर्ण बचाव होत 
अभ्रे. आज तसें राहिळें नाहीं. आपल्याजवळ ५०० 
अणुर्बोम्त् असूनहि शत्रूच्या १०० अणुषास्थापासून 
आणले संरक्षण होईल असे नाहीं, आजच्या घटकेला 
अणुशस्त्रांची पैदास म्हणजे केवळ उलट हलत्या 
साघन आहे एवढेंच. अशा प्रकारे लष्करी शस्त्र 
सरंजामाचा हेतूच आज पार बदलला आहे. आजला 
अणुश्ाज्ञांतील वरचढपणा म्हणजे संपूर्ण संरक्षण 
किंबा विजय नसून केवळ ' शत्रूळा दहशत १९५" 
ण्याचे तै एक साधन आहे. संरक्षक शस््रात्रांमेक्षांदि 
विनाशक शास्त्रांचीच निर्गिति आज हात असल्या” 
मुळे युद्ध पेटवून विजय मिळविण्याबद्दळ्या माहेला 


अनुक्रमणिका 


आळा बसत आहे. स्टालिनला युद्ध हवे आहे 

' वंगेरे मतें फारशी विश्वासाहे नाहींत. खरी गोष्ट 
अशी आहे कीं, स्टालिनला साम्यवादी सुव्यवस्थेच्या 
स्थापेनसार्ठी शांतताच पाहिजे आहे. त्यामुळे 
क्रेमालिनच्या वाघांना कोणीं डिंवचळें नाहीं, तर 
ते आक्रमक युद्ध पुकारतील असा संभव नाहीं. 
आपण मात्र हे स्पष्टपणें दाखवून दिळें पाहिजे का, 
झापण करीत असलेली शात्रवाढ ही पूर्णपणे 
सच्चेपणाने ज्ांततेच्या संरक्षणासाठी आहे. 

६६ एकदां का लष्करी आक्रमणाचा निष्फळपणा 
सवोना कळून आला म्हणजे मग बातावरण नरम 
होत जाऊन शास्त्रवाढीच्या खर्चाच्या बोजाचा प्रश्न 
निकालांत निघू शकेल, युद्ध हा पूर्वीसारखा किफायत- 
शीर धंदा राहिलेला नाही याचें ज्ञान जगाला होईळ 
आणि आंतरराष्ट्रीय संरक्षकदलाच्या मदतीने आंतर- 
राष्ट्रीय कायद्याचा प्रसार होऊन आंतरराष्ट्रीय 
अंदाधुंदी नामरोष होईल, 

££ जागतिक प्रश्नांकडे पाहण्याचा हा नवीन 
क्रांतिपूर्ण दृष्टिकोन प्रस्थापित करणें हे शिक्षण आणि 
ज्ञानदान यांच्या सतत प्रयोगाने ताघणार आहे. 
माणसाच्या सांत्कृतिक अवस्थेतील अंतर कशी 
करणें ही गोष्ट या प्रक्रियेच्या बुडाशी आहे. या 
सांस्कातिक मागसळेपणाचा माझा अर्थ म्हणजे 
वैज्ञानिक प्रगति ब नेतिक प्रगति बा दोहोंतीळ 
विस्मयकारक अंतर हाय |! इकडे वैज्ञानिक प्रगति 
वेगानें वोटचाल करीत २१ व्या शतकाचे दार 
ठोठावीत आहे, तर दुसरीकडे नेतिक पातळी मात्र 
१२ व्या शतकांत रेंगाळत आहे ! 

६: हू लोकशिक्षणाचे व संस्कृतिसंवघनाचें कार्य 
मुख्यतः वैज्ञानिकांचे आहे, ज्यूर्यिन हकस्ळे किंवा 
रोजर बिलियम्स्‌ हे म्हणतात त्या बेफाम मानवाला 
माणसाळविणें व त्याळा खरा सुशिक्षित करणें या 
कायीकडे वैज्ञानिकांनी आपळी शाक्ति बापरणे अवश्य 
आहे, केवळ निजींब निसर्गाला ताब्यात आणण्याकडे 
नव्हे. आध्यात्मिक मार्गदरशीकांचेहि हच मुख्य काय 
असलें पाहिजे, केबळ श्ञानावरू्न शहाणपणाकडे 
मानवाचे पाऊळ पडावे म्हणून त्यांनी सवतोर्पारे 
प्रयत्न केळा पाहिजे, खरा सानव-शहाणा मानेब- 
हा 'नॉर्मळ' व्याक्ति असतो, आपल्या सानवबधूर्शी 


दड 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९ १ | त्रै 


र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नॅवभारेत 


असलेले आपले संबंघ तो जाणतो आणि मानवी 
मूल्ये व गरजा यांचा विचार करण्याची इच्छा्श क्त 
त्याच्याजवळ असते. 


५ अविष्यदर्शक आरसा मजजवळ नसल्यामुळे 


मानषजात हे. पाऊल केव्हां टाकील तें मी 
सांगूं शकत नाहीं, परंतु हपाऊल टाकण्यानें जो 
फायदा मानवाला लाभेल तो त्याच्या सर्व यांत्रिक 
व तांघ्रिक प्रगतीपेक्षां अधिक महत्त्वाचा असेल. ? 


>_->>.__. 


ख्रीजातितिषयक आदरभावाची आवश्यकता 


कल्ठुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक द्र्ड्च्या कार्य- 
कारिणीची सभा पुण्याजवळ सासवड येथें मार्स ता. 
२४-२५ रोर्जी नुकतीच भरली होती. या अखिट- 
भारतीय टूल्ट्च्या कार्यकारिणीची महाराष्ट्रांतील अशी 
द्दी पहिळीच वघेठक होय. कल्तुरबा ट्रस्टच्या कार्य- 
कारिणींचे अध्यक्ष ना. दादासाहेब मावळंकर, 
श्री, श्रीकृष्णदात जाजू , श्री. देवदास गांधी, लडी 
ठाकरती आणि चिटणीसद्वय श्री, सुशीला घे आणि 
श्री. इयामळाळ इत्यादि सभासद या ब्रेठकीला 
उपस्थित होते. कस्तुरवा ट्रस्टतफे महाराष्ट्रांतील 
एकमेव प्रामसेविकाविद्यालहय सासवड येथे जून 
१९५० पासून सुरू झाळेळें असून त्याचे प्रत्यक्ष 
कार्य पाहण्याची संधि कार्यकारिणीच्या सभासदांना 
या बैठकीच्या निमित्ताने अनायाशेच मिळाली. या 
कस्तुरबा ग्रामसेविकाविद्यालयाळा लबकरच दोन 
वर्षे पूर्ण होतील, पहिल्या वर्षी ८ विद्यार्थिनी उत्तीण 
झाल्या, या दुसऱ्या वर्षी विद्यार्थिनींची संख्या दहा 
आहे. कस्तुरबा प्रामसेविका विद्यालयाच्या संचाल- 
कांनीहि थोरांच्या या भेटीचा फायदा घेऊन या 
विद्यालयाचा द्वितीय बार्षिक दिन साजरा केला, 
वार्षिक दिनसमारंभाचे अध्यक्ष, ज्यांचा श्री, प्रेमा 
कॅटक यांनीं आपल्या प्रास्ताविक भाषणांत विधायक 
कार्यकत्यांचे “भीष्माचार्य म्हणून उल्लेख केला, ते 
बर्ध्यांचे श्री, श्रीकृष्णदास ञाजूहे होते. श्री.जाजू यांनी 
जे त्या प्रसर्गी भाषण केळें त्यावरून कस्तुरबा ट्रस्ट- 
तके होणाऱ्या कायामागील भूमिका व ध्येयधोरण-- 
या क्षेत्रांतोळ एका अधिकारी व्यक्तीच्या तोडून 
विशद झालेळें म्हणूनच महस्वाचे बाटे, श्री. जाजू 
यांच्या भाषणाचा आशय असा होता : “ कत्वुरना- 


अशी स्पष्ट मर्यादा घाळून दिलेली आहे र्की,्‌या 
ट्रस्ट्च्या कार्यकर्त्या सेविकांनी दोन हजारप्थेत बस्ती 
असलेलीं अश्नी खेडींच आपल्या कार्याकरितां निवडून 
तेथेंच काम करावे, हिंदुस्थानच्या खेड्यांतील 
अशिक्षत, अश जनता लक्षांत घेऊन घातलेल्या या 
महत्त्वपूर्ण मर्यादेचा विचार केला तर, या क्षेत्रांत स्री - 
जातीच्या उन्नतीकारेतां कार्य करणारी कस्तुरबा 
ट्रस्ट हो एकमेव संस्था आहे, असे दिसून येईल, 
हिंदुस्थानच्या प्रस्तुत परिस्थितींत, अशा प्रकारच 
कार्ये किती कठिण आणि प्रातिकूल परिस्थितींत 
करावयाचें आहे याचा विचार करतां झालेळे अल्प 
कोर्यहि समाघान मानण्याजोगे आहे. खेडेगांवांत 
प्रसतिग्यह, ओषधेपचारवेंद्रे, बालवाडी, ग्रामसेवा 
करणें हे जरी ग्रामसेविकांचे कार्य बाह्यतः निर्दिष्ट 
असले तरी आपल्यापुढाळ खरा प्रश्न समाजाच 
स्रीजातिविधर्याचे “ मानस ? बदलणे, समाजाच्या 
श्लीजातिविषयक विचारांत क्रांति करणे हें आहे. 
आपल्या समाजाच्या परंपरागत भावनेत स्रीविषयक 
भादरभाव नाहीं. आईबहिणींवरून शिवीगाळ 
होगे, पुरुषांची आक्रमक अन्याय्य वृत्ति निमूटपणे 
स्रियांना सहन करावी लागणें, ब्यतनी पतरीलाहि देव 
मानणे इत्यादि प्रकार या अनादरभावनेचे निदर्शक 
होत, आपल्या देज्ञाच्या फाळणीच्या वेळीं परस्पर 
जमातींमध्ये जे श्रियांवर अत्याचार झाले, ते 
आपल्या या अनादरमावनेचे लांच्छनास्पद प्रतीक 
होत. म्हणूनच शिक्षण, दव्याजनसांघन, सेवेचा 
माग ही उपलन्घ कडून देऊन सम्राजाच्या स्त्रीजाति- 
विषयक विचारांत क्रांति घडवून आणणे हे 


व चा निदेश करतां ंघीजीनी अ 
टरसटन्या कार्वक्षे्राचा निदेश करतांना गांबीजीनी पणापुढें उद्दिष्ट ठेवळे पाहिजे, ग ली 
“1.1 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका कया 


संगणकीकृत 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 


> डू ._) 
* क्त त 
फत; _. 
क, र. १02) क्र 
श्ॅ नट यी 
ठर 6नवभारत 

क्त शि ७५ चि 
न््<« ६६अमृतमहोत्सवी 


*ट ता 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


>“ 


७ “४६/४६/४४५४ “९.४४... <./”९..२.९../१९.»€२७ /_/”९../२२_./”१.५४७ ५_/९../२.८९ .४५ पक 


आमचे महत्त्वाचें आगामी प्रकाठान 


पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा अद्वितीय ग्रंथ 


(र ("> च्छ च त 
जागतिक इतिहासाचे ओझरतें दशन 
“ (]|111[|)5९9 ()1_ ४४०" 115(०”" 
या पुस्तकाचा अधिकृत व सुबोध अनुवाद 
खंड १ ते ४ 
मधून लवकरच प्रकाशित होत आहे. 


युरोपीय विद्वानांनी प्रशांसिलेला 
रट 


प्रत्येक खंड डेमी साइजमधील सुमारें ४०० ए्ष्टांचा होणार असून 
चार खंडांची मिळून एकूण ए्र्टे १६०० च्या वर, 
५० नकाशे आणि संपूर्ण सूचि यांसह. | 
एवढा विस्तृत आणि सांगोपांग र 
- असा मराठी भाषेतील पहिलाच इतिहास-ग्रंथ का) 
उत्कृष्ट छपाई : मजवूत बांधणी : सुंदर बहिरंग र 
प्रकादानानंतरची चार खंडांची एकूण किंमत रु. २० 
| 
-_- प्रकाशनपूर्व खास सवलत -- १ 
> कवडा ष्र जं /२ य 
१ ते 8 खंड रु. २० फक्त ( सेल्स क्स, पोस्टेज निराळें) 
आपल्या परतीसाठीं आजच म. ऑ. ने रु. २० पाठवा. 
९ 868 ७6 ७ 
राष्ट्रीय ग्रंथमाला, पुणें २ 
9 सुलभ "८ 
२४१८४४२४४९ १% १७७४०२३” 
_८/५४४%१४0४४४४४ ->०८४४४४"५४४४५ क िक्सरीतितिती ष्ढ 


उ. प 1.1 _] 
| क, ५; » च्या 7 चक 
नु न्या 
न %-..2&* 4७. 
रि ४०३१५ र 
नवभारत स्रेत 


ष्र धि ७५ वी > ९ 
म्र्& अमृतमहोत्सवी २७ 
१29 र र 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


* नवभारत /प्रकाशन : ९; 


७, चि, 38. 5177 


विक्रीस तयार! 


मल क. क 
ऱ्ल्य दोन रुपये 
[ लिन युथांग यांच्या कादंबरीचा अनुवाद ] 


द्का:प्रेमा कंटक 


. 
) 
| 
एक विदुपी अनुवादिकेळा या कादंवरीबद्दळ लिहिते ; “ | 
क कथा 
रपगम आहे. नायेका वेश्या असल्याकारणाने तिची उदात्तता 
आधकच हृदयाला मिडेळ, तिचें पहिळें ददन झाल्याचे वर्णन 
ढनांचा आ 
नय भास हातो मराठी 
क कथेची भर टाकलीस 
| 


वाचतांना महाश्वेता-पुंडरी 
कथासाहित्यांत एका अ 


(१९) शॉ, म, देव ; 
२१, पकाशक ! “ नवभारत / प्रकाशन 


९५ शनिवार, पणं 


(२) सुलभ राष्टीय ग्रथमाला, टिळकरोड पणं 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क्त 
> आळ. व्र> शी 


४» नवभारत व्रि 
क 1 ) 


९ द अमृतमहोत्सवी, 
क ७-८ शक 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


